वैज्ञानिक लोक 


डॉ. संजय मोरेश्वर वाघ 
संचालक, 
सेंट्रल इंडिया रिसर्च इन्स्टिट्युट, नागपूर 


|. श्री रेणुका प्रकाशन 


बजाजनगर, नागपूर--४४० ०१० 


ब्रकाठाव्न 


० प्रकाशक 
श्री रेणुका प्रकाशन 
२०२/३, बजाज नगर, नागपूर-४४० ०१०. 
मो. : ९३७०१३८३७० 
E_mail : harsulkar@gmail.com 


० प्रथम आवृत्ती २०२३ 


७ सर्व हक्क डॉ. दिलीप आबासाहेब देशपांडे, 
५, डोंगरे लेआउट, श्रद्धानंद पेठ, नागपूर यांचे स्वाधिन. 
मो. ९८२३१२२३४२३ 
याशिवाय संपर्कासाठी - 


७ डॉ. सुबोध श्रीधरराव देशपांडे, 
मो. ९८२२२३४५९६ 


७ किमत रु. २००/- 


० टाईपसेटींग व मुद्रक 
हरसुलकर कॉम्प्युटर सेंटर, बजाजनगर, नागपूर. 
मो. : ९३७०१३८३७० 


वैज्ञानिक लोक ३ 


लेखकाचे मनोगत 


ज्यांचे गोडवे गाण्यासाठी, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक व पाताळलोक आजच्या या 
ज्ञान युगात सूर लावलीत त्याचा हा वैज्ञानिक लोक - 

वैज्ञानिक लोक कसा आहे व तिथे प्रवेश कसा मिळतो त्याचे कुतूहल 
जनसामान्यांना अनादी काळापासून असावे. 

हे पुस्तक म्हणजे माझे मित्र श्री अभयराव कोलारकर यांना सहज ओघात 
सांगितलेल्या व न सांगितलेल्या देखील काही गोष्टी व त्यांच्यासमोर ह्या गोष्टी 
बोलायची संधी मला सुद्धा कधी मिळाली व त्यांनाही कधी व्यक्‍त होता आले 
ह्याचं, जे श्रीयुत अभय कोलारकरांना ओळखतात त्यांना आश्चर्यच वाटेल. 

असो. वैज्ञानिक जगताबद्दलचे त्यांचे कुतूहल, जिज्ञासा, वैज्ञानिकाच्या 
विक्षिप्तपणाबद्दलच्या त्यांच्या कल्पना इत्यादींचा अंतर्भाव आमच्या बोलण्यात होता. 
फक्त वैज्ञानिकच विक्षिप्त नसतात तर सर्वसामान्य माणूसही तितकाच विक्षिप्त 
असतो हे त्यांना आता पटलेले आहे. सामान्य माणूस जर विक्षिप्त नसताच तर 
मग श्री आर के लक्ष्मण यांचा कॉमन मॅन प्रत्यक्षात रंगमंचावर साकारण्याचे 
श्री. अजित केळकर यांना कसं काय सुचलं असतं बरं? 

बोलता बोलता श्री अभयरावांनी आग्रहच धरला की मला माहिती असलेल्या 
व अनुभवास आलेल्या इतर ( ! ) वैज्ञानिकांच्या विक्षिप्तपणाच्या किमान काही 
सुरतकथा वाचकांपर्यंत पोचव. तो आग्रह नाकारणे मला जसे जड जायला लागले 
तसतसे हे पुस्तक आकार घेते झाले. आणि म्हणून (आधीच महागाईने व 
सर्वसामान्य विवंचनांनी त्रस्त असलेल्या) वाचकांना ह्या पुस्तकाचे ओझे सहन 
करावे लागणार. 

तसे हे शब्दांकन म्हणजे माझ्या वैज्ञानिक लोकातील प्रवासाचा इतिहासच 
म्हणा. ज्या लोकांच्या अनमोल मार्गदर्शनामुळे मी वैज्ञानिक लोकात प्रवेशता झालो, 
ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली माझ्या संशोधन कार्याचा फुलोरा फुलला, ज्यांच्या सहकार्यामुळे 
माझे संशोधन संभव झाले त्या सर्वांचे ऋण फेडणे अशक्यच आहे. विशेष म्हणजे 
मी त्यांचे ऋण कोणत्याही प्रकारे फेडावे अशी साधी अपेक्षाही ह्यांपैकी कुणाचीही 
नसणार याची मला प्रकर्षाने जाणीव आहे. यातच त्यांचे मोठेपण आहे. त्यांच्या 
परिचय सर्वांना व्हावा हाच हया शब्दांकनामागचा उद्देश आहे. 


¥ वैज्ञानिक लोक 


व्वा. इतिहास. वैज्ञानिक प्रवासाचा. कृपया “चला आता आपल्याला वैज्ञानिक 
कसे बनावे हे समजणार” हया गोड भ्रमात वाचकांनी राहू नये. म्हणूनच मुद्दाम 
सांगतो की येथे मी वैज्ञानिक लोकांत कसा पोचलो तेवढे फक्त सांगणार आहे. 
कारण वैज्ञानिक कसे बनता येते त्याचा कोणताही हमखास लागू होणारा जादुई 
फॉर्मुला माझ्याकडे नाही, आणि इतर कोणाकडेही तो नाही याची मला शंभर टक्के 
खात्री आहे. त्यामुळे वैज्ञानिक होण्याची गॅरंटी घेणारा कोणताही कोचिंग क्लास 
लावण्याची तसदी वाचकांपैकी कोणी घेऊ नये, तरुणांनी तर नाहीच नाही. 

विज्ञान आणि संशोधनाची आवड असणे हे वैज्ञानिक होण्यासाठी आवश्यकच 
आहे. तसेच, वैज्ञानिक दृष्टिकोन असणे हे तर मग अत्यावश्यकच म्हणायचे. 

सर्वसाधारणपणे कोणतीही संकल्पना वा अनुभव यांचा विना प्रमाण स्वीकार 
न करणे असाच वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणे याचा अर्थ काढला जातो. हा 
सर्वसाधारण अर्थ खरंतर पाहिजे तितका बरोबर आहे असे मला वाटत नाही. 

मी मात्र असे मानतो की समोर आलेले प्रमाण वा अनुभव आणि आपल्या 
संकल्पना यांची योग्य सांगड घालता येण्याची क्षमता बाळगणे हाच वैज्ञानिक 
दृष्टिकोन बाळगण्याचा खरा अर्थ आहे. अशा क्षमता स्वतःमध्ये विकसित 
करणारा व नेहमी त्या क्षमता वृद्धिंगत होतील याची काळजी घेणारा कुणीही महान 
वैज्ञानिक बनेल. 

हे स्पष्टच आहे की कोणत्या संकल्पना टाकाऊ आहेत याचा सारासार 
विवेक हा देखील अशा व्यक्तीला असणार. यात स्वतःबद्दलच्या असलेल्या आपल्याच 
कल्पना वास्तवाला किती धरून आहेत व किती भ्रामक आहेत याचा सारासार 
विवेक हा देखील असणार. 

त्यामुळे, खरा वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणारी व्यक्ती नम्र, इतर कार्याचे 
महत्त्व समजणारी नेहमीच नवे शिकण्याकरिता तत्पर असणारी अशी हवी. याची 
अनेक उदाहरणे तुम्हाला येथे वाचायला मिळतील. अर्थात दुसर्‍या प्रकारात मोडणारीही 
उदाहरणे सोबत आहेतच. सर्व खर्‍या संतांची खरा वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगा हीच 
तर शिकवण आहे. 

समद्गम सकळा विज्ञान सज्ञान, 
परतोनी अज्ञान न ये धरा 

असे संत ज्ञानेश्‍वर उगाच बोलले नाहीत. भगवान कुष्ण, भगवान महावीर, 

भगवान बुद्ध, यांची शिकवण सुद्धा अशीच आहे. 


वैज्ञानिक लोक ५ 


काम, मग ते कोणत्याही स्वरुपाचे असो, इतर कामांच्या तुलनेने त्याची 
निकड किती हे लक्षात घेऊन व मन लावून केले की सार्थकी लागते असे लोक 
सांगतात. श्री. अभयरावांच्या आग्रहाला मान देवून हे शब्दांकन करण्याचे काम मी 
केले. (खरंतर त्यांचा माझ्यामागचा ससेमिरा सोडवण्यासाठी हे मला कराव लागल 
अस वाचकांना सांगायला नकोच. 
वाचकांना एक नम्र विनंती आहे को हे शब्दांकन त्यांना आवडल्यास 
श्री. अभयरावांनाच त्यांनी धन्यवाद द्यावेत. आणि न आवडल्यास मी त्यांना 
(रुपयाच्या प्रत्येक नोटेवर असलेल्या रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरच्या अ(नोर्थपूर्ण अभिवचना 
सारखेच.) अभिवचन देतो की श्री. अभयराव कोलारकर यांना क्रोधाविष्ट वाचकांच्या 
तावडीत नक्कीच सुपूर्त करेन. 
या पुस्तकाच्या कल्पनेबद्दल श्री. अभयराव कोलारकर यांना मनापासून 
धन्यवाद देतो आणि हे मनोगत आटोपते घेतो. 
वाचकांनाही धन्यवाद व शुभेच्छा. 
संजय मोरेश्वर वाघ 
सेंट्रल इंडिया रिसर्च इंस्टिट्यूट, नागपूर 
जुलै, २०१० 


६ वैज्ञानिक लोक 


क्षमायाचना 


कोणत्याही प्रकारच्या आठवणी लिहायच्या म्हणजे बरेचदा वेगवेगळ्या 
व्यक्तींचा, त्यांच्या नावानिशी उल्लेख करणे हे आलेच. विस्मरणात गेलेल्या गोष्टी 
आठवण्याचा प्रयत्न ज्याने केला आहे त्याला नक्कीच पटेल की गोष्टी सहजगत्या 
आठवल्या तरच आठवतात, मुद्दाम आठवत नाहीत. कोणती गोष्ट पहिले व 
कोणती नंतर झाली हे सांगणे देखील महाकठीण. त्यातही अनेकदा नावांचीही 
गल्लत होण्याची शक्यता असते. अनेक नावे विसरणार. इतकेच काय, लोकांचे 
चेहरे देखील सरसकट विस्मरणात सुद्धा गेलेले गेलेले असणार. हे सर्व आठवायचे 
म्हणजे कॉम्प्युटरची हार्डडिस्क फॉर्मट केल्यावर त्यातील डाटा रिकव्हर करायचेच 
काम आहे. 

त्यातही श्री अभयरावांचा इतरेजनांच्या विक्षिप्तपणाच्या आठवणी सांगण्याचा 
आग्रह. यातील अनेक व्यक्ती या महनीय, आदरणीय. त्यांच्याबद्दल जे लिहिले ते 
त्यांना आवडेल की त्याचा राग येईल ते कदाचित देवालाच माहिती असणार. 
अनेकांना मी त्यांचा या पुस्तकात उल्लेखच केला नाही त्याबद्दल ही राग येणे शक्य 
आहे. अशा लोकांना अगदी स्पष्टच सांगतो की ज्यांचा उल्लेख या पुस्तकात केलेला 
आहे त्यांच्यापेक्षा ज्यांचा झालेला नाही मला जरा कमीच विक्षिप्त वाटले. 

अनेकांना असेही वाटणे शक्‍य आहे की मी तर याला एवढी मदत केली, 
पण याने माझे साधे नाव सुद्धा पुस्तकात घेतलेले नाही. कोणाचाही नामोल्लेख 
जाणीवपूर्वक टाळण्याचा माझा येथे उद्देश नाही. पण, असे होणे हे कृपया 
अपरिहार्य असते असे समजा - जागे अभावी म्हणा, ज्या प्रकारचे हे लिखाण आहे 
त्याला अनुसरून अशा मित्रांची, अशा शुभेच्छुकांची, अशा सर्वच महनीय व्यक्तींची 
मी आधीच अगदी मनापासून क्षमा मागतोय. 

मग माझी अवस्था एका पोते बाहेरून शिवून त्याच्या आत कोंबलेल्या 
माणसा सारखी होणार. बाहेरून मला भरपूर मार बसावा हयाची व्यवस्थाच जणू 
अभयरावांनी केलेय... इतकं करून हे मात्र नामानिराळे असतील म्हणून मी 


सर्वप्रथम कान पकडून सर्वांचीच क्षमा मागतो. 
(ogoXo) 


वैज्ञानिक लोक ७ 


आवडता लपंडाव 


स्थळ - अमरावती 

मी २-३ वर्षांचा असेन. मोठ्या भावाच्या सतत मागे फिरत, त्याच्या व 
त्याच्या मित्रांच्या खेळात लुडबुड करणे हा माझा अत्यंत आवडता छंद. 

एकदा त्यांच्या खेळाचे स्वरुप ठरले अंगत-पंगत. कोणीतरी जवळच्याच 
झाडांची पानेफुले तोडली. पानांवर हा लाडु, ही करंजी, ही जिलेबी अस म्हणून 
प्रत्येकी एक फुल ठेवीत. खाण्याची नक्कल करीत बरेच जण लाडु वाढ रे अजून, 
जिलेबी वाढ रे मला, वगैरे बोलत होते. मी पण त्यांच्या त्या पंगतीत सामील होऊन 
बरीच फुल खाल्ली. 

अंतरात्मा पंचपक्वान्नांनी तृप्त झाल्यावर पोटभर पाणी पिऊन मी छान 
डुलत, रमत-गमत 'त्या' यमराजाच्या... अहो हसू नका खरच यमराजाच्या 
दरबारी दाखल झालो व त्याला म्हटले की चल, आपण लपाछपी खेळू. 
कधी मी तर कधी तो लपणार. त्याच्या आकारामुळे म्हणा वा त्याच्या लपण्याच्या 
जागा त्याच त्याच असल्याने म्हणा लपलेला यमराज मला नेहमीच सापडायचा. 
मी मात्र त्याला सापडायचोच नाही. मग थकूनभागून तो म्हणायचा ये रे समोर 
आता. हारलो मी. त्याने असे म्हटले की त्याच्याच पाठीवरचा मी खाली उतरुन 
समोर यायचो. मग दोघेही पोटभरुन हसायचो. पुन्हा लपंडाव सुरु. 

मध्येच मी त्याचा हात धरला व त्याला म्हटले आता आपण झोपाळ्यावर 
खेळू. बघ सगळंच कसं मागेपुढे होतं झोपाळ्यावर. मज्जा येते त्याची. हो की 
नाही. मला सारखे सारखे पाठीवर घेण्याने धापा टाकत तो म्हणाला हो तुला आता 
झोपाळ्यावर जायलाच हवे. नंतर मग तू वैज्ञानिक लोकांतही खेळायला जाशीलच. 
पण वैज्ञानिक लोकातल्या काही जणांच्या खोट्या खोट्या खेळण्यापेक्षा आपली 
खरीखुरी लपाछपी खेळणे तुला नक्कीच जास्त आवडेल बरं. 

मी विचारले की ह्या वैज्ञानिक लोकात काय खेळ खेळतात रे? तर म्हणाला 
ते खरे शोधायचा खेळ खेळतात. मी त्याला म्हटले मग तर मज्जाच असणार तेथे 
तो म्हणाला, तू पण चल की तेथे शोधायचा खेळ खेळायला, मी पण त्याचा हात 
ओढत म्हटले, आत्ताच जाऊ आपण. तर तो म्हणाला अरे काहीही शोधण्याचा 
आनंद हा निखळ आणि खरे शोधण्याचा आनंद तर परमानंदच बरं का. 


८ वैज्ञानिक लोक 


मी मग विचारले त्याला खरे म्हणजे काय रे, आणि खोटे म्हणजे ही काय 
रे. तसा हसत हसतच तो म्हणाला तुलाच माहिती. पळ, पळ लवकर जरा. नाही 
तर दुसराच कोणीतरी बसेल झोपाळ्यावर. मी मग घाईघाईतच त्याला पापा दिला 
व दुडुदुडु धावायला सुरुवात केली माझ्या आवडत्या झोपाळयाकडे.. 

इकडे घरच्या वडीलधार्‍यांनी अरे अरे या संजयनी धोतऱयाच्या झाडाची पाने 
फुले सर्वच खाल्लीत म्हणून घाबरून ताबडतोब मला इवीन हॉस्पिटलात नेले होते. 
तेथील अनुभवी डॉक्टरांनी पटकन एक माशी पकडून माझ्या तोंडात कोंबली होती 
आणि माझ्या पोटातील पंचपक्वांने त्या माशीबरोबर कधीचीच बाहेरही आलेली 
होती. कोणतेतरी एक कडवट सडवट औषध पाजून मला एका खाटेवर शांतपणे 
झोपविण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला होता त्या इस्पितळात. फार काळजीचे 
कोणतेही कारण मग उरले नव्हते कोणालाच. 

मला तर जायचे होते झोपाळ्यावर आणि मी तर होतो हॉस्पिटलातील 
खाटेवर. माझे आकांडतांडव सुरु झाले. मग त्या जाडजूड सूज्ञ डॉक्टरांनी मला 
पटकन निरोप दिला. तेथून बाहेर निघता निघता कोणीतरी त्या डॉक्टरांना 
म्हटल्याचे आठवते की डॉक्टर, खरंच प्रसंगावधानी आहात हो तुम्ही. तुम्हाला बरं 
सुचलं याच्या तोंडात माशी टाकण्याचं. 

प्रतिसाद म्हणून ते डॉक्टर जे काही म्हणाले ते एवढे महत्त्वाचे नाही पण 
आजच्या युगातल्या डॉक्टरांना “माश्या मारण्याचे” महत्त्व या निमित्ताने पटले ते 
मात्र महत्त्वाचे. सर्वच सरकारी इस्पितळांमध्ये सतत माश्या का घोंघावतात ते सुज्ञ 
वाचकांना आता उमगले असावे ही सुद्धा एक माफक अपेक्षा. 

यमराजाने (अर्थात, बहिणाबाईंची क्षमा मागून) माझ्या कानात तेव्हा ऐकविलेली 
व डॉक्टरांना अर्पिलेली ही एक कविताः 


अरे डॉक्टर डॉक्टर, कसा तुझा रे संसार 
गळ्यामध्ये स्टेथोस्कोप, खाली लटके तो ऐँपरन 
कडुसडु पाजोनिया, चाकुने तु कापतोसी 

परी तुला खिसाकापू, असे कोणी म्हणु नये 


टोचतो तू इंजेक्शन, भरुन पाणी बाटलीत 
परी त्याला सुई दिली, असे हीत म्हणु नये 


वैज्ञानिक लोक ९ 
हॉस्पीटलात शोभतो तू, ससा जणु चंद्रावर 
गलेलठ्ठू बोक्यावाणी, असे कोणी म्हणु नये 


माशी तशी किती साधी, तुझ्याहाती अमृतकुपी 
काहीतरीच औषध देतो, असे कोणी बोलु नये 


यमराजाच्या अशा कविता मला आवडायला लागल्या. तुम्हालाही आवडतीलच. 
न आवडल्या तरी सांगणार कोणाला म्हणा, गाठ तर यमराजाशी आहे. 
णण 


रेल्वे प्रवासाची आवड 


स्थळ : अमरावती 

यमराजाने वैज्ञानिक लोकात काय खेळ खेळतात ते सांगीतल्यानंतरच्या 
काही महीन्यांनंतरची ही घटना असेल. कै. दादाआजोबा (कै. हरिहरराव वामनराव 
देशपांडे, एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य, अमरावतीच्या श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक 
मंडळाचे संस्थापक सदस्य आणि माझ्या आईचे वडील) अर्धांगवायुने आजारी होते 
व त्यांना इस्पितळात भरती केले होते. 

घरचे सर्व त्या काळजीत असताना मी मात्र माझा आवडता झोपाळा 
सोडायला तयार नव्हतो. माझे काय करायचे या विचारात सर्व असताना कोणीतरी 
म्हणाले अरे बाळा. या संजयला जरा वेळ रेल्वे स्टेशन वर फिरवून आणाल का? 

हा बाळ म्हणजे कोणी लहानगा मुलगा वगैरे नव्हता तर होता श्री हनुमान 
व्यायाम प्रसारक मंडळाचा एक धिप्पाड, तरुण, नामी, व्यायामपटु व माझा मामा. 

बाळमामाने मला कडेवर घेतले व अमरावती रेल्वे स्टेशनवर नेले. अमरावती 
व बडनेरा या सुमारे ३० किलोमिटर अंतरांवर असलेल्या दोनच गावांदरम्यान इतर 
कोठेही न थांबणारी गाडी अमरावती स्टेशनाहून सुटून कुठेही न थांबता अर्ध्या 
तासात तीस किलोमिटर अंतर कापून बडनेरा या स्टेशनाहून अर्ध्या तासात 
अमरावतीला परतायची. 

मी गाडीत बसण्याचा आग्रह धरल्याने आम्ही रेल्वेगाडीत बसलो. गाडी 
बडनेऱयाला पोचली. पुन्हा अमरावतीला आली. पुन्हा बडनेर्‍याला पोचली. पुन्हा 
अमरावतीला आली. पुन्हा बडनेर्‍याला. पुन्हा अमरावतीला. ....केव्हातरी मला 


१० वैज्ञानिक लोक 


झोप लागेपर्यंत, बिस्किट खात खात रेल्वेचा हा प्रवास अव्याहतपणे चालुच होता. 
बाळमामाचे जेवणखाण या रेल्वे प्रवासातच विरले होते. या प्रवासादरम्यान बाळमामा 
मला काय काय सांगत होता ते येथे सांगण्याचे कारण नाही, पण बाळमामाने 
त्यानंतर रेल्वे या नावाचा बरेच दिवस धसका घेतला होता. 


बाळमामाने, आता डॉ. सुरेशराव देशपांडे, नंतर खेळविज्ञानात संशोधन 
केले. संशोधनाचा विषय होता - पुरातन भारतीय खेळ व आधुनिक खेळ यांचा 
तौलनिक अभ्यास. मी सहावी-सातवीत असेन तेव्हा नागपूर विद्यापिठाने त्याला 
आचार्य पदवीने सन्मानीत केले. 

त्याच्या संशोधनासाठी तो मध्यप्रदेशातील जगप्रसिद्ध पांडवलेणी येथे गेला 
असताना त्याला एक पुरातन कोरीव शिल्प दिसले. त्या शिल्पातील कुस्ती पाहणारा 
एक प्रेक्षक तर चक्क दोन बोटे तोंडात घालुन आनंदाने शीळ वाजवितांना दिसतो 
तर दुसर्‍या एका शिल्पात एक मुलगी आपल्या अंगाखांद्यावर एक चेंडू खेळवितांना 
दिसते. (सोबतची चित्रे पहा.) 


वी शि क | क 
5 k FS, FS 
ह, 


पांडवलेणी येथील शिल्प 


माझ्या त्याच वयात बाळमामाने त्याचा संशोधनाचा विषय, त्याची 
संशोधनाची पद्धत, व त्या संशोधनाचे महत्त्व वगैरे मला समजावून सांगितल्याचे व 
मी पण ते तन्मयतेने ऐकल्याचे मला अजूनही स्पष्टपणे आठवते. 

आचार्य त्र्यंबक गुरुजी व बाळमामाचे वक्ष-नाभी त्रिकोणाचा शारिरिक 
स्वास्थ्याशी संबंध तसेच खेळाडुची खेळातील क्षमता यांचा संबंध कसा त्यासंबंधीचे 
बोलणे देखील आजही मला स्पष्टपणे आठवते. (नक्कीच वैज्ञानिक लोकात प्रवेश 


वैज्ञानिक लोक ११ 
करण्याची माझी आवश्यक ती पूर्वतयारी अशीच कधीतरी नकळतच सुरु झाली होती) 


महत्त्वाची टिप - चेंडुचे भारतीयांना असलेले वेड मग अगदी पुरातन 
काळापासूनचे. क्रिकेट हा मुळातच भारतीय खेळ असावा व भारतीय उपखंडातील 
जनतेचे क्रिकेट खूळ हे अगदी पुरातन काळापासूनचेच असावे. याबद्दल संशोधन 
व्हावे. जर वाचकांपैकी कोणी क्रिकेटप्रेमी असल्यास अशा वाचकांची छाती मग 
अभिमानाने फुगुन येण्यास हरकत नसावी. 


क्रिकेटवीर असलेल्या सर्वांनी एका तालासुरात ट्वीट, ट्वीट, ट्वीटर करावे 
आणि आजच्या प्रेक्षकांना प्रेमाचा आदेश द्यावा की त्यांनी मैदानावर फक्त शिळ 
वाजवीतच खेळाचा आनंद घ्यावा व पूर्वजांचा यथोचित आदर राखावा. ट्रििटरचा 
असाही एक सदुपयोग व्हावा. 


सर्वोत्तम चित्रकार 


स्थळ - चिपळूण 

वडील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या चिपळूण शाखेत आले. चिपळूण म्हणजे 
सह्याद्री पर्वत रांगेतील एका डोंगराच्या उताराहून थेट समुद्राला भिडणार्‍या खाडीपर्यंत 
वसलेले कोकणातील एक लहान तालुकास्तराचे गाव. 

आम्ही अर्थातच भाड्याच्या घरात राहणार. डोंगराच्या उतारावरील वस्तीतील 
श्री.विंचु यांच्या घरी श्री.वाघ कुटुंबियांनी बस्तान थाटले. (कोकणात विंचूच जास्त 
आढळतात व इतर जीव विरळाच दिसतात हे सूज्ञ वाचकांना सांगायलाच नको.) 

या घरापासून समोर, उतरण संपली असा फक्त भास होणार्‍या, सपाट 
जागेवरच्या रस्त्याला लागून भातशेती लावलेली होती व तिच्या कडेने खाली 
उतरणारी पायवाट बँकेच्या दुमजली इमारतीपर्यंत पोहोचायची. बरेचदा लोक याच 
पायवाटेचा वापर बँकेत जायला करत होते. 

जीवन शिक्षण शाळेत मी पहिली-दुसरीत असेन पण तेथे न बसता मी 
मोठ्या वर्गात मोठ्या भावासोबत बसत असे. त्याच्या मागे बसून त्याचा शर्टाचे 
टोक माझ्या बोटाला गुंडाळुन सोडत असणे हा मला आवडणारा उद्योग. (तो आता 
शाळेत जात नसल्याने माझी पंचाईत झाली.) 


१२ वैज्ञानिक लोक 


पावसाळा संपता संपता अरुणमामा चिपळूणला दोन-चार दिवसांकरीता 
आला होता. तेव्हा घरी कागदावर वाटर कलर्सनी मी चित्र काढत होतो. अरुणमामांनी 
मला हळुच विचारले मी पण काढू का एखादं चित्र. मी हो म्हणालो. पडत्या 
फळाची आज्ञा स्वीकारत त्याने कुंचला उचलला आणि रंगांच्या बाटल्यांमधे बुडवित 
तो साकारता झाला. भातशेती, त्यातील पायवाट व बँकेच्या इमारतीचे (हुबेहुब व 
सुंदर) चित्र. तो म्हणाला की बघ. ही बघ तुझ्या बाबांची बँक आहे या चित्रात. तर 
मी जाम खुश. अरुणमामा आता माझ्यासाठी जगातला सर्वोत्तम चित्रकार होता. 
त्याच्या त्या चित्राच्या एकामागोमाग एक नक्कली करण्यात मग मी दंग झालो, 
अगदी घरातील सर्व कागद संपेपर्यंत. 

आता तुम्ही विचाराल की हा अरुणमामा कोण. 'तेव्हाचा हा सर्वोत्तम 
चित्रकार, माझ्या त्याच्या त्या चित्राची नक्कल करण्याच्या व प्रत्येकवेळी ती नक्कल 
त्याच्या चित्रासारखी झाली की नाही झाली हे फक्त त्याला आणि त्यालाच विचारण्याच्या 
सततच्या उद्योगाला कंटाळून, चित्रकारीता सोडून देत, एक साहित्यिक बनला. 

मुंबई दिनांक, फिडेल चे आणि क्रांती, सिंहासन, झिपर्‍या वगैरे वगैरे 
कादंबर्‍या लिहीत लिहीत सरतेशेवटी तो नागपूरात २००७ साली भरलेल्या अखिल 
भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष बनला - श्री अरुण साधु. 

मी मात्र अजूनही याच ठाम मताचा आहे की अरुणमामाने चित्र काढणे, 
ते बँकेचे तेवढे आणि फक्त तेवढेच, सुरु ठेवले असते तर तो जगातला सर्वोत्तम 
चित्रकार नेहमीकरीता असता. एक सर्वोत्तम चित्रकार जगाने साहित्याच्या रुक्ष 
वाळवंटात माझ्यामुळे गमावला तो असा. 

जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर, दुसरे काय. 

मुंबईत टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चला असताना, मी बरेचदा 
अरुणमामाकडे बांद्रयाच्या पत्रकार कॉलनीत जाणार. त्याच्या जवळील पुस्तकें 
तेथल्या तेथे दिवसभरात लोळत लोळत वाचणार. आठवणीत होते ते विन्स्टन 
चर्चिल याचे (Winऽt०१ (107८111) दुसऱ्या महायुद्धावरील लिखीत बारा खंड. 

त्या बारा खंडातील (बहुदा) सातव्या पुस्तकात एक छायाचित्र आहे. 
रशियात लढत असताना जर्मन सैनिक बर्फाने आंघोळ करतांनाचे. चर्चिल महोदय 
कौतुकाने सांगतात की बघा, जर्मन लोक स्वच्छतेचे किती भोक्ते आहेत ते. 


वैज्ञानिक लोक १३ 

ब्रिटिश लोकांची दुसऱ्यांचे चांगले गुण हेरण्याची ही सवय खरंच 
वाखाणण्यासारखी. नाहीतर कितीतरी फताड्या नाकाचे व वेगवेगळी पाताळे 
शोधणारे डोळे असलेले लोक, अरे त्याचे नाक बघ जरा उपरे आहे आणि डोळे बघ 
थोडे तिरळे आहेत, असेच म्हणणारे. 

निल्स भोर या जगप्रसिद्ध भौतिकशास्त्रज्ञाने एकदा म्हटले होते की “ब्रिटिश 
लोकांनी दुसऱया कोणाला जिंकले तरीही ते त्याला खूप वाईट वागवत नाहीत, आणि 
आपण हारतो आहोत असे लक्षात आले तर ते आपले नुकसान कमीतकमी कसे 
राहील ते पाहतात. मग, ज्यांना जिंकले त्यांनी देखील आपला पराजय मोठ्या 


मनाने मान्य करावा असेच ब्रिटिश लोकांना वाटते.” 

(The English try to play the game, but they also try to be 
good loosers... they expect the vanquished to be magnanimous to 
the victor, to accept their defeat and to bear no grudges. If they can, 
they have achieved the next best thing to victory. They are free men 


among free people.) 
अरुणमामाच्या लिखाणातही इतरांचे गुण हेरण्याची त्याची वृत्ती मला सापडते. 
(oo) 


माझे दादाआजोबा व अप्पाआजोबा 


त्याकाळी (भारतीय) कुटुंब व्यवस्थेत आजी-आजोबांचे, काका-मामांचे, 
आत्या-मावशांचे, स्थान जेवढे महत्त्वाचे होते तेवढेच महत्त्वाचे ते आता आहे की 
नाही त्याबद्दल तर मला सांगता येणार नाही. कारण त्याबद्दलची आवश्यक ती 
माहिती माझ्याजवळ नाही. 

पण, आम्हा सगळ्याच लहानग्यांच्या जडणघडणीत या सर्वांचा अत्यंत 
महत्त्वाचा वाटा होता हे मात्र नक्की. 

कै. दादाआजोबांचे साहित्यभांडार अफाटच. वेदांचे, उपनिषदांचे, महाभारताचे, 
रामायणाचे, आयुर्वेदाचे, वगैरे कितीतरी ग्रंथ त्यांच्याजवळ होते. त्यांनीच लिहिलेली 
१८५७ च्या स्वातंत्र युद्धातील वीर महिला, तडीत युद्ध की दग्धभु युद्ध, यावलीचा 
स्वातंत्र्यसंग्राम, वगैरे अभ्यासपूर्ण पुस्तके. पनवेलच्या “धुतपापेश्‍वर”च्या “आरोग्य 
मंदिर”चे संपादकही तेच होते. 


१४ वैज्ञानिक लोक 


वीर वामनराव जोशी, लोकमान्य टिळक, विदर्भवीर दादासाहेब खापर्डे, 
सुधारक गोपाळ गणेश आगरकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, लोकनायक बापुजी अणे, 
महात्मा गांधी, अशा कितीतरी जणांबरोबरची त्यांची बैठक असायची. 

१९४९ ला झालेल्या लिंगीयाड स्पर्धांसाठी सदस्य असणारे, खादीवाले 
वगैरेंना, दादाआजोबा श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाचे एक पथक घेऊन गेले 
होते. त्या वेळी काढलेला एक श्वेत-श्याम फोटो मला अजूनही आठवतो. आम्ही 
त्याला बाळमामाचाच फोटो समजायचो, एवढे दोघांमध्ये साम्य. 

माझ्या लहान भावाची, विवेकची, आजोबा घेत असत ती मजा मला 
नेहमीच आठवते. एक आगपेटीची काडी जमिनीवर टाकून म्हणायचे पहेलवान, ती 
काडी जरा उचलून दाखवा की. मग, विवेक त्या काडीजवळ एका महान वेटलिफ्टरच्या 
थाटात जायचा, जोर लागतोय असे दाखवत ती काडी उचलायचा, व आपला हात 
पुर्ण उंच करुन ती काडी उचलल्याचे दाखवायचा. 

मी ३-४ वर्षांचा असताना ति दादाआजोबा जलोदराने गेले. पण, त्यांची ती 
अफाट ग्रंथसंपदा जणुकाही मला वाचायला सोडूनच. अमरावतीत शिकायला 
आल्यावर, मी वाचलेत ते सर्वच ग्रंथ त्या अमूल्य ग्रंथ भांडारातले. 

दहावीत की अकरावीत असताना महाभारतातील वेगवेगळी नावे मी एकदा 
एका कागदावर लिहिली व त्यांच्यासमोर त्यांच्या नातलगांची नावे नात्यासकट. 
माझी एक असलेली अटकळ म्हणजे महाभारत जर एका लेखकाचे वा लेखकांचे 
फक्त कल्पना विश्वच तेवढे असेल, व वास्तवात घडलेले नसेल, तर त्या वंशावळीत 
मला वेगवेगळ्या विसंगती आढळाव्यात. पण, मला मात्र एकही विसंगती आढळली 
नाही. ते लेखक एवढे हुशार असावेत की मी हे असे करेन ते त्यांनी अगोदरच 
ओळखले होते. अगदी साध्या गोष्टींमध्येही आपल्याला आढळतील अशा चुका, पण 
महाभारत, रामायण यासारख्या महाकाव्यांमधून एकही अशी विसंगती नाही? केवढे 
आश्चर्य आहे, नाही का? 

आपण आपली वंशावळी लिहून बघुया, मग आपल्या लक्षात येईल की 
मातूल घराणे व पौत्रिक घराणे यांच्यासंबंधाने केवढा गोंधळ उडतो ते. समजा असा 
गोंधळ उडाला नाही तर मग एखादी गोष्ट लिहायला सुरुवात करा आणि त्या 


वैज्ञानिक लोक १५ 
गोष्टीत वापरा ती सर्व नातीगोती पात्र म्हणून आणि, मग सांगा की किती सोपे 
आहे हे असे काम ते माझा तर आजही असा गोंधळ होतो की हे काका म्हणजे 
माझ्या वडिलांचे आतेभाऊ की मामेभाऊ म्हणून हे काका सरदेशपांडे, ते घिके, ते 
वाईकर, ते काका रुद्र, एक आत्या नाईक, ती दुसरी चारभाई, ती तिसरी जोशी, 
ती चौथी मोहोळकर... 

अनेक मामांपैकी हा पापळकर तर तो आष्टीकर म्हणजे नेमके काय याचा 
तर अजूनही बोध होत नाही मला. या सगळ्यांमध्ये ते साधु, ते टोंगो, ते जाधव, 
ते पिंप्रिकर, ते काटे, ते डाऊ, हे राजंदेकर, मध्येच कुठुन आले ते तर माझ्या 
आकलन क्षमते बाहेरचेच. 

बरेचदा मला ति. दादाआजोबांच्या हस्ताक्षरातील लिहिलेले काही लेख 
आरोग्य मंदिर मासिकाच्या अंकांमध्ये गवसायचे. तेव्हा तर मला त्याचा काहीच 
बोध होत नसायचा. पण, आता खात्री वाटते की त्यांनी त्या मासिकातील लेखांवर 
केलेल्या त्या टिप्पण्या असाव्यात. 

“आवळा” या फळावर केलेली एक टिपणी मात्र आठवते. चौथी की 
पाचवीत असताना मी ती वाचली होती. त्यात लिहिले होते की तुरट जरी असले 
तरीही आवळा हे फळ बुद्धीवर्धक आहे. मग, काय मी जेथे मिळेल तेथे, तुरट असो 
वा नसो, आवळे खाणे सुरु केले होते, नव्हे अगदी आताही मिळेल तेथे मी 
आवळे खातोच. एवढे आवळे खाल्ले मी, पण बुद्धी वाढून अशी किती वाढणार, या 
घराण्यांच्या वंशावळीतले कोणतेही गुंते सुटतील तर शप्पथ. त्यापेक्षा महाभारतातले बरे. 

मी पाहिलेली माझी आजी, नुस्ती-आजी. माझ्या आईची (सख्खी) आई 
बाळंतपणातच गेली. तिला मी पाहिले नव्हते. ति. दादाआजोबांनी मग नुस्त्या- 
आजीशी दुसरे लग्न केले होते. नुस्तीआजी म्हणजे मराठीतील सिद्धहस्त लेखक 
(कै.) शरत्वंद्र टोगो यांची बहीण. आम्ही तिला नुस्ती आजी असे म्हणणार, कारण 
ति. दादाआजोबांच्या लहान बहिणीला माई-आजी म्हणणार आम्ही. नुस्त्याआजीचे 
व माईआजीचे तर सगळे नातू सारखेच लाडके असायचे असे सर्व नातू आता 
एकजात झाडून सांगतही असतील, पण दुधावरच्या सायीचा गठ्ठा मलाच मिळायचा. 
कुठेही ठेवले तरी शोधून हा सरळ दुधात हात घालतो बाई, सायीसाठी, म्हणून मला 
दाखवून माझ्यासाठी साय खास वेगळी काढून ठेवलेली असायची. 


१६ वैज्ञानिक लोक 


ति. अप्पाआजोबा. माझ्या वडिलांचे वडिल (कै.) गंगाधर विष्णु वाघ. 
पहिले शिक्षण खात्यात नोकरी करुन, नंतर भारत, स्काऊट व गाईडचे काम 
करायचे. तीन भावंडांपैकी ते दुसरे. सगळ्यात मोठे ति. रामचंद्र होते. मी त्यांना 
पाहिले नाही. 

अप्पा आजोबा व त्यांचे छोटे भाऊ मनोहर (भाऊआजोबा) हे सी.के. 
नायडू, तमडू नायडू वगैरे यांच्या (हिंदु जिमखाना या प्रसिद्ध) टीमकडून क्रिकेट 
खेळायचे. अप्पाआजोबा हे डाव्या हाताने गोलंदाजी करणारे होते व ते फलंदाजी 
उजव्या हाताने करायचे. 

ति. भाऊआजोबांनी आपले सर्व आयुष्य क्रिकेट या खेळालाच वाहिले. 
त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली क्रिकेट शिकलेल्यांनी त्यांचे नाव नागपूरातील विदर्भ क्रिकेट 
असोसिएशनच्या स्टेडियम मधील एका स्टँडला दिले आहे. (आम्ही सर्वच वाघ 
कुटुंबीय त्यांचे याबद्दल आभारी आहोत.) 

ति. अप्पाआजोबा म्हणजे माझ्या माहितीतल्या एकजात सर्वच व्यक्तींपैकी 
सर्वाधिक स्वावलंबी व्यक्ती होत. शर्टाची बटने शिवणे, काज करणे, इस्त्री करणे, 
आपली कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवणे, आपल्या सभोवताली स्वच्छता ठेवणे, नादुरुस्त 
असलेले कोणतेही यंत्र (घड्याळ देखील) स्वतः अभ्यासून दुरुस्त करणे, स्वतःच 
कापड कापून आपले बनियन शिवणे, सुतारकाम करणे, गवंडीकाम करणे, काय 
काय ते करायचे त्याचे मला आज देखील आश्चर्यच वाटते. आपला दिवसाचा 
कार्यक्रम आखून त्याप्रमाणे कामे करतांना ते इतरांनाही मदत करणार. आपली 
दिवसाची कार्यक्रम पत्रिका कधी अपूर्ण राहिल्यास घरी करता येणारी सर्व कामे ते 
रात्री जेवणानंतर पूर्ण करणार, तेवढ्याच उत्साहाने व कोणताही कंटाळा न करता. 

एकदा माईआजी, म्हणजे माझ्या वडिलांची आई, सर्दीतापाने आजारी होती, 
व मीनाआत्या कोठेतरी औरंगाबादच्या बाहेर प्रशिक्षणासाठी गेली होती. तर, 
अप्पाआजोबांनीच सगळा स्वयंपाक बनविला, अगदी पोळ्यांसकट. उत्तम. स्वयंपाकघर 
तर आमच्याच ताब्यात होते २-३ दिवस. मग काय, कोणती भाजी कशी चिरायची 
पासून ते ती कशी शिजवायची याचे माझे प्रशिक्षण सुरु अगदी भातात किती पाणी 
घालायचे व शितावरून भाताची परिक्षा कशी करायची ते पण. 

मी तर आजीला सांगितले की मला अप्पाआजोबांच्याच हातचे जेवण 
आवडते म्हणून, तर ते म्हणाले मला अरे तिलाच करु दे. कारण मला तर तिच्या 


वैज्ञानिक लोक १७ 
हातचे जेवण आवडते. मलाही त्यांच्या बरोबर बसून त्यांच्या कामात ढवळाढवळ 
करण्याचा मोठा दांडगा उत्साह होता. मग, मी करु शकेल तेव्हा अशी कामे ते 
सांगणार मला. ते बरोबर झाले की नाही ते तपासणे, नसेल तर कसे करायचे ते 
सांगणार, वगैरे चालायचे. वेगवेगळ्या गोष्टी ते झोपण्या अगोदर सांगणार मला. 
गुलबकावलीची, डाकु अंगुलीमाल व बुद्धाची, शिवाजी महाराजांच्या, राणाप्रतापाच्या, 
शंकराच्या, विष्णुच्या अवतारांच्या, टिळकांच्या, आंबेडकरांच्या, गांधींच्या गोष्टी, या 
सर्व गोष्टींचे भांडारच. ते आम्हा सगळ्याच नातवांना गोष्टी सांगायला फक्त 
अप्पाआजोबाच हवे असत. 

औरंगाबादला मी तिसरीत असताना एका स्काऊटच्या शिबिरात त्यांनी 
सर्वांना एक बुद्धवंदना शिकविली होती. (आता तर माझी खात्रीच आहे की त्यांनीच 
तयार केली ही प्रार्थना. कारण ही प्रार्थना मी नंतर कोणाच्याही तोंडून कधीच 
ऐकलेली, लिहिलेली, वाचलेली नाही.) आता अंधुकशी आठवतात ती खालील काही 
कडवी पण त्या शिबिरात आलेल्या दुसऱया कोणाला आठवतीलही इतर कडवी वा 
त्यातील शब्द. (श्री. बाबा भांड, तुम्हाला आठवते का ही प्रार्थना?) 


बुद्ध तू करुणामय भगवान, बुद्ध तू करुणामय भगवान. 


राजयोगी तू मुक्त मनाचा, अपार सागर तू करुणेचा, 
वृथा न वदली सदैव वाचा, हाच तुझा सन्मान. 
कर्मयोगी ही स्वयंसिद्ध जो, स्वयंप्रकाशी ज्ञानयोगी जो, 
समानतेच्या जगतासाठी, जन्म तुझाच महान. 


निराकार जे संजीवन तू, अविचलतेचे मुर्त रुप तू, 
सगुणाचे ते पूर्ण रुप तू, एकमेव जो तुच असा गुणवान. 


काम, क्रोध हे तुला न शिवले, लोभ, मोह ते तसेच विरले, 
कधीच नव्हता मत्सर, हेवा, कधी न तो अभिमान. 


चराचरातील मुलतत्व ते, तुझिया रुपे भुवरी रमते, 
सत्य, अहिंसा, शीलधर्म हे, चालविण्या अभियान. 


१८ वैज्ञानिक लोक 


न आठवल्याने, शक्‍य आहे की काही शब्द मी माझेच घुसवले असतील या 
प्रार्थनेत. 

सोनेरी महाल. औरंगाबादजवळच्या पहाडातील एक ठिकाण. येथेच वर 
उल्लेख केलेले ते स्काऊट व गाईडचे शिबिर भरले होते. तेथे आले होते ते दुसर्‍या 
महायुद्धात प्रत्यक्ष भाग घेतलेले मेजर रामचंद्र गो. साळवी. आफ्रिकेच्या वाळवंटी 
रणभुमीत ते लढले. औरंगाबादला आले तेव्हा ते होते भारत स्काऊट व गाइडचे 
महाराष्ट्राचे अध्यक्ष. 

सदा न्‌ कदा अप्पाआजोबांच्या आजुबाजुला फिरणारा मी तर सारखा 
विचार करायचो की समोर दिसणार्‍या या साळवी माणसाने खरच महायुद्धात भाग 
घेतला होता का? त्यांच्या शिडशिडीत बांध्याकडे बघता, त्याच्या प्रेमळ स्वभावाकडे 
बघता, व त्यांच्या हसऱ्या डोळ्यांकडे बघता ते मला खरेच वाटत नव्हते. 

मी काहीतरी गडबड करेन म्हणुन अप्पा आजोबांनी मला मेजर साळवी 
यांच्या दिमतीला जुंपले होते. मी मग ते गृहस्थ जसे उभे राहत तसा उभा रहायचो, 
ते जसे बोलायचे तसा बोलायचो. या जांबोरी दरम्यानची मला आठविणारी एक 
घटना म्हणजे कॅप फायरच्या वेळी मेजर साळवी यांनी दिलेले भाषण. 

त्या भाषणा दरम्यान समोर बसून गडबड करेन म्हणून मेजर साळवींनी 
मला त्यांच्या उजव्या बाजुला चार-सहा फुटांवर एका अंगरक्षकासारखे उभे केले 
होते. मीही छाती काढून थाटात उभा होतो जवळपास एक तासभर. 

त्या पूर्ण जांबोरी दरम्यान मी कोणतीही गडबड केली नाही व अगदी 
शहाण्यासारखा वागलो म्हणून मला बक्षीस मिळाले. ते होते मेजर साळवी यांनी 
लिहिलेले दुसर्‍या महायुद्धातील त्यांच्या अनुभवांवरील पुस्तक. पुस्तकाचे नाव - 
स्वाधीन की दैवाधीन. अप्पाआजोबांनी त्या पुस्तकातील वेगवेगळ्या गोष्टी झोपण्याअगोदर 
मला सांगण्याचे काम मिळाले हे मग सांगायलाच नको. बरेचदा माळ्यावर लपून 
त्याच त्याच गोष्टींची पारायणे मी करीत असे. युद्धस्य कथा रम्य असे म्हणतात 
ते उगाचच नाही. 

मला आवडलेली पुस्तके म्हणजे जिम कॉर्बेटची सर्वच. मुलांचे मासिक व 
चांदोबाचा मी फॅन. ईसापनीती, तेनालीराम, चाचा चौधरी, एस्टेरिक्स व ओबेलिक्स, 
टिनटिन व कॅप्टन हॅडॉक, वगैरे यांच्याबद्दल काय विचारता, व्वा. स्विच बिच व 
डिस्क वर्ल्ड तर अचाटच. 


वैज्ञानिक लोक १९ 
एका वाढदिवसाला भेट मिळालेले (साधना दधिच यांच्याकडून) लव्ह इज 
इटरनल, मीच घेतलेले सर नायजेल, शेरलॉक होम्स, शेक्सपियर, वगैरे वगैरे. 
मराठी साहित्यातील आवडणारे म्हणजे रणजीत देसाई, वि.स.खांडेकर, स्वातंत्र्यवीर 
सावरकर कितीतरी. मला डिटेक्टीव्ह कथा देखील आवडतात. अर्नाळकर, ऐंगाथा 
खिस्ती, फॉर्सिथ पासून सर्वच. गोष्ट संपायच्या अगोदर आपल्याला त्यातील 
“प्लॉट” समजतो का ते पाहणारा व समजला तर पुस्तक पुढे न वाचणारा मी. ही 
पुस्तके वा मासिके मला आजही मिळाली तर मी हातचे सगळेच सोडून पहिले वाचतो. 


सफलता म्हणजे एका अपयशापासून दुसऱया अपयशाकडे 
आपला उत्साह न गमावता केलेली वाटचाल 

आईन्स्टाईन हा त्याच्या शालेय जीवनात एक “सर्वसामान्य” विद्यार्थी होता 
हे सर्वांनाच माहिती आहे. त्यामुळेच पालकही आपल्या पाल्यांना त्याचे उदाहरण 
देण्यास मोकळे असतात की जरा बघ. व्यवस्थित अभ्यास कर. अभ्यास करुनच 
सामान्य विद्यार्थी असलेला तो आईन्स्टाईन देखील असामान्य संशोधक बनला. 
वगैरे वगैरे. निव्वळ उत्तेजनार्थ विद्यार्थाना असे सांगणे ठीक आहे. पण वस्तुस्थिती 
मात्र अगदीच वेगळी आहे. अल्बर्ट आईनस्टाईन हा शालेय जीवनात सामान्य 
विद्यार्थी नव्हताच मुळी आपल्या भाषेत बोलायचे झाले तर आईनस्टाईन हा नेहमीच 
मेरीटचा विद्यार्थी होता. शाळेतील त्याची गुणपत्रिका दाखविते की त्याला गणितात, 
विज्ञानात, प्रायोगिक विज्ञानात शंभर टक्के गुण होते म्हणून व फक्त समाजविज्ञान 
विषयात त्याला जरा कमी, म्हणजे ९० टक्के, गुण होते ते. 

इंटरनेटवरील “आईन्स्टाईन आर्काईव्ह” वर यासंबंधीची व आईन्स्टाईनच्या 
आयुष्याबद्दलची विस्तृत माहिती आता उपलब्ध आहे. 

असे जरी असले तरी पालक मात्र आपल्या पाल्यांना नक्की सांगू शकतात 
की आईन्स्टाईन हा एक ध्येयवेडा व खरा वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणारा होता 
म्हणून. सुचलेली एखादी कल्पना योग्य आहे की नाही हे तपासायचे. ती योग्य 
नाही असे आढळल्यास ती वगळून दुसऱया कल्पनेचा शोध घ्यायचा हे खरा 
वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणार्‍याचेच लक्षण समजावे. आईन्स्टाईनने नेहमी असेच 
केले होते. ---- 


२० वैज्ञानिक लोक 


१९२८ च्या आसपास तर युनिफाईड फिल्ड थियरी या आपल्याला सुचलेल्या 
संकल्पनेचा पाठपुरावा करतांना वर्षाकाठी एक पद्धत अभ्यासून ती पुढच्या काहीच 
महिन्यांनी कुचकामाची आहे हे दाखवत, तो ती सरळ बाजूला सारायचा. 

आईन्स्टाईनच्या संशोधनाचा आढावा घेणार्‍या (अवघ्या बावीस वर्षांच्या) 
वॉल्फगँँग पाऊलीने त्याला चिडविले होतेच (आईन्स्टाईन) या महाशयांची नवनवीन 
कल्पना सुचण्याची प्रतिभा व प्रत्येक कल्पना व्यवस्थित तपासून पाहण्याची त्यांची 
चिकाटी कौतुक करण्यासारखीच आहे कारण त्यामूळे वर्षाकाठी एक नवीन सिद्धांत 
आपल्याला चघळायला मिळतोय. प्रत्येक वेळी मांडलेला सिद्धांत हाच अंतीम आहे 
असे आपल्याला दरवेळी जे ऐकायला मिळतेय ते मानसशास्त्रीय दृष्ट्या देखील 


कौतुकास्पदच आहे. 

(Einstein's) never & failing inventiveness as well as his 
tenacious energy in the pursuit (of unification) guarantees us in recent 
years, on the average, one theory per annum. It is psychologically 
interesting that for some time the current theory is usually considered 
by its author to be the “definitive” solution. 


या संकल्पनांच्या संबंधाने त्याला सुचलेल्या हरकती पाऊलीने आईन्स्टाईनला 
पत्राद्वारे कळविल्या. तर आपल्या पत्रातून आईन्स्टाईनने पाऊलीच्या या चिडविण्याला 
दाद दिली वाह्यात काय, तर सरतेशेवटी तू बरोबर ठरला (You were right 
afterall, ४०५०195091!) कारण आईन्स्टाईनचा प्रत्येक प्रयत्न या हरकती फेटाळण्यात 
असफल ठरला. तरीही भौतिकशास्त्रातील अंतीम सत्य म्हणून दुसरी एखादी फिल्ड 
थियरी शोधण्याचे आपले प्रयत्न आईन्स्टाईनने काही केल्या, अगदी शेवटच्या 
श्वासापर्यंत, थांबविले नाहीत 

आईन्स्टाईनच्या या प्रयत्नांचा उल्लेख या पुस्तकात बरेचदा येईल हे मी 
वाचकांना, कोणालाच, सांगायला नको. असा असतो ध्येयवेडा व खरा वैज्ञानिक 
बाळगणारा दृष्टिकोन. 

आईनस्टाईन व वॉल्फगँग पाऊलीचे संबंध किती मैत्रीपूर्ण होते ते तर 
आपल्याला स्पष्टच दिसते. दोघेही तितक्याच खेळकर वृत्तीचे होते. 


(४110109) 


वैज्ञानिक लोक २१ 


भौतिकशास्त्रज्ञ व गणितज्ञ 


वैज्ञानिकांमधील भौतिकशास्त्रात संशोधन करणारेच तेवढे फक्त विक्षिप्त 
असतात असा इतर विषयांमध्ये संशोधन करणाऱ्यांचा वृथा (गोड) गैरसमज होऊ 
नये म्हणून मुद्दामच खालील उदाहरणे वानगीदाखल देतो आहे. वैज्ञानिकांपैकी 
भौतिकशास्त्रात संशोधन करणारे कोण व गणितात संशोधन करणारे कोण है 
खालील सर्वसाधारण निकष वापरुन सहज ओळखता यावे. 

कोणत्याही संशोधन संस्थेत जा. तेथील एखाद्या टेबलाभोवती जमलेल्या 
व्यक्ती एकमेकांकडे कधी कधी कटाक्ष टाकत हसतमुख चेहर्‍याने बोलणाऱया व 
अलेक्झांडरने पोरसकडे पहावे तशा आविर्भावात इतरत्र पाहणार्‍या अशा आढळल्या 
तर खुशाल समजावे की हे भौतिकशास्त्रज्ञ. 

मात्र या भौतिकशास्त्रज्ञांना तुम्ही काय संशोधन करता हे विचारण्याची चुक 
करु नये. कारण त्यांच्या मते ते तर प्रसिद्ध संशोधक असतात, व स्वाभाविकपणे 
असा प्रश्‍न विचारणारी व्यक्ती ही अडाणी असते. त्या अडाण्या व्यक्तीला मग 
तशीच योग्य ती वागणूक ते देतात यात त्यांचा बिचार्‍यांचा तरी काय तो दोष. 

जर तेथील टेबलाभोवती जमलेल्या व्यक्ती समोरच्याशी बोलता बोलता 
एकाएकी बोलणे थांबवून शुन्यात नजर लावणार्‍या वा बसता क्षणीच शुन्यात नजर 
लावणाऱ्या अशा आढळल्या तर खुशाल समजावे की हे गणितज्ञ आहेत म्हणून. 

या गणितज्ञांना तुम्ही काय संशोधन करता हे विचारण्याची चुक करु नये. 
केल्यास कमीतकमी एक-दोन तास तरी त्यांचे बोलणे ऐकण्याची तयारी ठेवावी. 
कारण ते गणित तुम्हाला समजेपर्यंत सांगण्याची यांची नेहमीच तयारी असते. 

जवळपास सर्वच गणितज्ञांना इतरांना गणित समजावून सांगण्याने परमानंद 
होतो असे म्हणतात. फक्त त्यांची परमानंदी लागलेली अशी टाळी केव्हा सुटेल हे 
मात्र पंढरीच्या विठोबालाही ठाऊक नसते असे पण म्हणतात. इतर विषयांमध्ये 
संशोधन करणार्‍या लोकांचे अस्तित्वच जाणवत नसते. 

भौतिकशास्त्रज्ञ, गणितज्ञ व इतरांच्या सर्वसाधारण वागण्यातील या फरकाची 
वाचकांपैकी अनेकांनी अगोदरचीच नोंद घेतलेली असणार म्हणा. तरीही हा फरक 
येथे नमुद करण्याने काही गोष्टींची यथायोग्य पार्श्वभुमी तयार करण्याचा माझा 
(तोकडा) प्रयत्न आहे असे समजा. 

(ooo) 


२२ वैज्ञानिक लोक 


ह्याला गणितज्ञ ऐसे म्हणती 


टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (71FR) मध्ये वेस्ट (९५!) 
कँटीन समुद्र किनाऱ्यालगतच आहे. (५/॥४5(० असे, खरे जरी असले तरी तसे, 
कोणी समजू नये म्हणून इंग्रजी स्पेलींग पण सोबत दिलेले आहे.) एका भल्या 
मोठ्या स्वच्छ काचेआडून मुंबईच्या समुद्राचे आल्हाददायक दर्शन घेत या उपहारगृहात 
(नाक बोटात धरुन न दाबताही) बसता येते. दुपारी साडेतीन नंतर या सेल्फ 
सर्व्हिस उपहारगृहात चहा, कॉफी, खाद्यपदार्थ मिळतात. 

अशाच एका दुपारी मी ब्रेड-बटर व कॉफी घेतली. काउंटरवर पैसे दिले 
आणि एका रिकाम्या टेबलावर ट्रे मधील सामान ठेवले, ट्रे त्याच्या जागेवर नेऊन 
ठेवला व खुर्चीत बसलो. तेवढ्यातच माझ्या ओळखीचा एक गणितज्ञ तेथे आला 
व माझ्याकडे पहात त्याने स्मित केले. मी त्याला म्हटले बस. रिकाम्याच आहेत या 
खुर्च्या. काहीही न बोलता तो बसला. हातातील कोल्डड्रिंकचा स्ट्रॉद्धारे एक झकास 
घोट घेत त्याने सरळ शुन्यात नजर लावली. 

गुपचूपपणे मी देखील मग लोण्यावरचे वेष्टण उघडले, आणि चाकूने ब्रेडला 
लोणी लावायला सुरुवात केली. ते संपल्यावर ब्रेडची व्यवस्थित घडी केली व त्या 
ब्रेडचा घास घेत वर पाहिले. वर बघितले तर... 

वर बघितले तर, समोर होता स्ट्रॉ चा एक छोटासाच तुकडा तोंडातून बाहेर 
आलेला व उरलेल्या स्ट्रॉ चे चर्वण करणारा एक निर्विकार चेहरा. मी माझा घास 
कसाबसा घशाखाली ढकलला व त्याला म्हटले अरे ए, तु प्लास्टिकची स्ट्रॉ खातो 
आहेस. काढ ती बाहेर लवकर. 

समोरच्या निर्विकार चेहर्‍यावरील डोळे त्याबरोबर हलते झाले, आणि प्रथम 
माझ्यावर रोखले गेले. मुग नासिकाग्र होत स्ट्रॉ चा तो छोटासा तुकडा न्याहाळते 
झाले. त्या पाठोपाठ एक हात हळूहळू यांत्रिकपणे तोंडाकडे गेला व स्ट्रॉँचा तो 
तोंडाबाहेरचा तुकडा पकडता झाला. चावून चावून छिद्राळलेली स्ट्रॉ त्या यांत्रीक हाताने 
मग बाहेर काढली व टेबलावरील रिकाम्या झालेल्या शीतपेयाच्या बाटलीत टाकली. 

हे सर्व पहात असलेले नासिकाग्र डोळे मग माझ्याकडे वळते झाले आणि 
त्या पाठोपाठ त्या निर्विकार चेहर्‍यावर मंद स्मित झळकले. 


वैज्ञानिक लोक २३ 

एखाद्या बुवाने वा महाराजाने भोळ्याभाबड्या भक्ताच्या गहन प्रश्‍नाचे उत्तर 
सहजतेने द्यावे व त्या पाठोपाठ त्या बुवाच्या चेहऱ्यावर - वत्सा, तु माझ्या शक्ती 
अजून पाहील्यात तरी अशा काय असे भाव दर्शविणारे स्मित झळकावे अगदी तस्से 
ते स्मित होते. 

मग आपल्या तंद्रीतून बाहेर येत तो म्हणाला थँक्स संजय व सॉरी बरं का. 
गेल्या महिन्यापासून मी एक गणित सोडवायचा प्रयत्न करतोय. वेगवेगळ्या प्रकारे 
प्रयत्न करुनही मला मार्गच सापडत नाहीय. त्यामुळे कधीकधी मला स्वतःचाच राग 
येतो व मी आपल्याच तंद्रीत चालला जातो. कधीकधी तो राग बिचार्‍या स्ट्रॉ वर 
निघतो मग. मी सहानुभुती दाखवित त्याला म्हटले की मी तर तुझ्या विषयाबद्दल 
अनाडीच आहे, त्यामुळे तुझा प्रश्‍नही मला समजायचा नाही. पण उत्तर मिळण्यासाठी 
बेस्ट लक. 

जवळपास सहा एक महिन्यांनंतर, मी अमेरिकेला जाऊन आल्यावर, 
आमची परत भेट झाली असावी. मी त्याला त्याच्या त्या प्रश्नाबद्दल विचारले 
असता तो म्हणाला “अरे, त्याचे उत्तर अगदीच सोपे आहे.” पुढचा अर्धा-एक 
तास मग मी ऐकत बसलो. इतक्या सोप्या भाषेत त्याने सांगितले की तो क्लीष्ट 
विषय मला आता समजला असेच मला वाटायला लागले. 

खरोखरच मला त्याचे कीतूकच वाटले. तो माझ्यासाठी क्लीष्टच असलेला 
गणिताचा विषय त्याने जितका सोपा करुन मला सांगितला होता, तितका सोपा 
करुन सांगितलेला मी त्याअगोदर क्वचितच ऐकला होता. 

टाटा इन्स्टिट्युट मधीलच एक दुसरे गणितज्ञ मित्र. मी प्रा. अभय 
आष्टेकरांच्या तेव्हाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या नवीन संशोधनावर रात्रीच्या जेवणानंतर 
जवळपास पंधरावीस भाषणे दिलीत. त्या भाषणांमध्ये ते दाखल झाले. त्याला तेव्हा 
एक भौतिकशास्त्रीय-गणितीय मुद्दा समजला नाही तर ती भाषणे संपल्यानंतर 
त्याच्या खोलीतील फळ्यावर मला तो मुद्दा एक-दोन आठवडाभर त्याला उलगडून 
दाखवावा लागला. मध्यंतरी जी गणितीय भाषा तो वापरायचा ती मला समजत 
नव्हती म्हणून मी त्याला म्हटले की मला शिकवतो का ते गणित, तर तो एका 
पायावर तयार ते गणित शिकवायला. जवळपास एक महिनाभर रोज रात्रीच्या 
जेवणानंतर त्याच्या खोलीतील फळ्यावर दोन तास घालवत त्याने ते - मॅनिफोल्ड 
थियरी व टेन्सर बंडल्स थियरीचे गणित मला पूर्ण शिकविले. मला ते खरोखरचे 


२४ वैज्ञानिक लोक 


समजले की नाही हे त्या फळ्यावरच वेगवेगळे प्रश्‍न सोडवायला लावून तो त्याची 
खात्री पण करुन घेत असे. 

आचार्य पदवीनंतर हा मित्र मग बंगलोरच्या इंडियन इन्स्टिट्युट ऑफ 
सायन्स मध्ये रुजू झाला. दुर्दैवाने त्याचे, प्रा. एस. गुरुप्रसाद यांचे, बंगलोरातील 
त्याच्या संस्थेसमोरच घडलेल्या रस्ता अपघातात काही वर्षांपुर्वी निधन झाले. 
कुणीतरी मुर्खाच्या दारु पिऊन वेगात कार चालवण्याने हा अपघात घडला व 
आपण एक प्रतिभावंत गणितज्ञ कायमचा गमावला. बघा. टाटा इन्स्टिट्युट मध्ये 
कसे सहजगत्या नवीन असे शिकायला मिळते. अशा सर्व गणितज्ञ मित्रांचा मी 
ऋणीच आहे. भारतातीलच नव्हे, तर परदेशातीलही माझ्या मित्रांना बरेचदा 
आश्चर्य वाटते की मला - जो हल प्रामुख्याने भौतिकशास्त्रच शिकला आहे त्याला 
- वेगवेगळ्या प्रकारचे असे गणित कसे काय माहिती आहे व मला ते करता कसे 
येते त्याचे. कै. प्रा. गुरुप्रसाद यांच्यासारखे मित्र ज्याला मिळाले त्याला कोणतेही 
गणित करता येणे जमणारच हे निश्चीत. 

(ogoXo) 


तन्मयता 


टाटा इन्स्टिट्युट मधीलच अजून एक गणितज्ञ. हे महाशय अत्यंत हुशार 
व पद्धतशीर काम करण्याची त्यांना सवय होती. गणिताची त्यांना इतकी आवड की 
कधीही गणिताबद्दल विचारा त्यांना, ते बोलायला तयार. टाटा इन्स्टिट्युटच्या 
कँटीनमध्ये जेवताना, समुद्र किनार्‍यावर फिरताना देखील हे महाशय गणिताचाच 
विचार करायचे. टाटा इन्स्टिट्युट सारखी संशोधन संस्था त्याच करीता तर असते. 

या महाशयांची एक खास सवय होती. फळ्यावर डाव्या कोपऱ्यापासून 
सुरुवात करुन पार उजव्या कोपर्‍यापर्यंत एक लांबलचक समीकरण हे लिहायचे. 
मग आपल्या दाढीची खुंटे खाजवत त्या फळ्याकडे पहात पहात ते समीकरण कसे 
सोडवावे याचा विचार हे महाशय करायचे. मध्येच त्या समीकरणाचा एखादा भाग 
हाताने पुसायचे व त्या पुसलेल्या जागी नवीन काहीतरी लिहायचे. असे जवळपास 
अर्धातास वगैरे चालायचे. मग हे महाशय एका कागदावर ते सुटलेले वा अर्धवट 
सोडविलेले समीकरण लिहायचे. हे सर्व चालू असताना त्यांचे लक्ष इतरत्र विचलित 
करणे म्हणजे महाकठीणच काम असायचे. इतकी त्याची तन्मयता असायची. 


वैज्ञानिक लोक २५ 

मी दुसर्‍या एका गणितज्ञ मित्राला (प्रा. किर्ती जोशी यांना) पहिल्याची ही 
तन्मयता जरा दुरुनच दाखवून त्याबद्दल सहजच बोललो तर हे महाशय पण 
तितक्याच सहजतेने म्हणाले की त्याचं काय आहे संजय, नको ते पुसुन त्या 
ठिकाणी हवे ते लिहिले म्हणजे विचार करायला व समीकरण सोडवायला सोपे जाते. 

त्याचे हे बोलणे ऐकून मी मग त्याच्याकडे, जरा विचित्रच नजरेने पाहीले 
तर तो मंद स्मित करता झाला. मी सुद्धा मान डोलवत मंद स्मित केले. सरळ, 
साधी, सोपी, बाब आहे ही. कोणत्याही शाळा-कॉलेजात शिक्षक फळ्यावर लांबलचक 
समीकरण लिहितच असतात. ते कसे सोडवायचे ते समजावतांना त्याचा नको तो 
भाग पुसुन तेथे हवा तो भाग लिहितात. मग ही वरील गोष्ट येथे सांगण्याचे असे 
कुठले विशेष प्रयोजन असावं हा संभ्रम वाचकांनाही झाला असेल. 

अहो हे सर्व समुद्र किनाऱ्यावर चालायचे तिथे कुठला फळा येणार वा खडू 
असणार? सर्व सारखंच अदृष्य, हवेतलेच. लिहिणे, पुसणे, सगळेच. 

या गोष्टींमधील विनोदाचा भाग बाजूला सारा. मग तुम्हाला समजेल की 
टाटा इन्स्टिट्युटचा गणित विभाग हा जगातील सर्वोत्तम गणित विभागांपैकी एक का 
समजला जातो ते. 

कोणत्याही विषयात सर्वोत्तम काम करायचे म्हणजे त्या विषयाशी समरस 
व्हायला हवे. त्या विषयाचा सतत ध्यास असायला हवा. ज्या व्यक्तीला असा ध्यास 
नाही त्या व्यक्तीने त्या विषयात आपल्याला चांगली गती मिळेल याचे स्वप्न पाहणे 
सोडूनच द्यावे. कारण अशा व्यक्तीला तो विषय नक्कीच समजणार नाही. आर्किमिडीजूने 
त्याच्या देशाच्या राजाला There is no Royal Road to 0860118019 असे उगाचच 
नव्हते सुनावले. बहुतांश लोक दुसऱ्यांची टिंगलटवाळी करतात. पण त्यांना असे 
करणे हे एका मर्यादेपर्यंतच असायला हवे याची जाणीव ही सुद्धा असायलाच हवी. 

एखाद्याला हवेत गणित करतांना, लिहितांना - पुसतांना, पाहून आपल्याला 
हसू येईल आणि ते स्वाभाविकपणे यावे देखील. पण हे देखील लक्षात ठेवायला हवे 
की येथे आपण साध्यासुध्या नेहमीच्या गणिताबद्दल बोलत नाहीय. खरंतर खडूने 
फळ्यावर लिहिल्यावर देखील जे गणित भल्याभल्यांनाही सोडविता येणार नाही, ते 
गणित कोणी मनातल्या मनात करतो ही आश्चर्याचीच व वाखाणण्यासारखीच बाब 
आहे. म्हणूनच तर प्रा. स्टिव्हन हॉकींग हे जगप्रसिद्ध संशोधक सर्वांसाठीच 
प्रेरणास्त्रोत आहेत, नाही का ? विद्यार्थांना तर असे लोक प्रेरणादायीच असावेत. 


२६ वैज्ञानिक लोक 


कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही विषयात अशीच समरस झाल्यास त्या व्यक्तीकडून त्या 
विषयातील महत्त्वाचे संशोधन घडेल. 

ध्येयप्राप्तीचा ध्यास असावा लागतो. ध्येयवेडेच या जगात काहीतरी अनोखं, 
अभूतपूर्व, साध्य करुन दाखवू शकतात. अशा ध्येयवेड्यांना योग्य ते बळ देण्यासाठी 
कंबरेवरचे हात बाजूला सारुन देवालाही विटेवरुन खाली यावे लागते हे नक्की. 
आणि एखाद्या ध्येयवेड्याला अपयश आले तरी ते त्याचे अपयश नसतेच. खरे तर 
ते असते विटेवरुन उतरलेल्याचे, कारण त्याला त्या ध्येयवेड्याला पुरेसे योग्य बळ 
देता आले नसते म्हणून. 

बहुतांश लोक हे संत तुकाराम महाराजांच्या कथा वाचण्यात वा किर्तनात 
ऐकण्यात धन्यता मानणारे असतात. त्यामागचा मतितार्थ आचरणात आणण्याचे 
नावही ते घेत नसतात. अशा संतांची भजने गातात, ऐकतात, व त्यांचे गोडवेही 
गातात. पण पेसा-सोने दुप्पट करुन देतो म्हणणार्‍या भोंदुंच्या ठकबाजीला, संतपणाच्या 
वरवरच्या देखाव्याला बळी पडतात. 

अहो, ज्याला दुसर्‍याचा पैसा-सोने दुप्पट करता येते त्याला स्वतःजवळचा 
पैसा-सोने दुप्पट वा हजारपट करण्यापासून कोणी, अगदी विटेवर शतकानुशतके 
उभ्या असलेल्या विठोबाने देखील, आडकाठी घातलीय का? पैसे-नैवेद्य वगैरे ठेवा 
तुम्हाला देवाचे वा देवीचे बसल्याजागी दर्शन घडवून देतो असे जो म्हणतो त्याचे 
देव वा देवी काय पाळीव असतात का? तुम्हीच ठरवा जरा. 

मनी नाही भाव, म्हणे देवा मला पाव. 
देव अशानं भेटायचा नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. 

ज्याला स्वतःचे उद्या काय होईल ते काहीही माहिती नाही तो दुसऱ्याचे 
आयुष्यभराचे भविष्य वर्तवणार. वर मोलाचा सल्ला देणार की हा खडा घाल नी 
तो खडा घाल. ह्या खड्यात बरं ही शक्ती आहे. आणि बरेच जण हे असे सल्ले 
इमानेइतबारे पाळतात. खड्यांमध्ये अशी दैवी शक्ती असती तर आपल्या पूर्वजांनी 
खडे घालत शतकांपुर्वी आपले भले केले असते. शतकानुशतकां पासूनच आपले 
सर्वांचेच भले होत आले असते. जगातील सर्वांनीच असे खडे घातले असते व 
जगात कोणतेही दुखः उरलेच नसते. 

खरा वैज्ञानिक दृष्टिकोन नसल्याचीच ही लक्षणे. आपले भविष्य आपल्या 
कर्तृत्वाने घडवायचे असते. आपल्या कुंडलीत असे दिले नाही म्हणून गांधी, 


वैज्ञानिक लोक २७ 
आंबेडकर, हेडगेवार, लोहिया, वगैरे काही हाताच्या घड्या घालून बसले नाहीत. 
महाराणांपासून, छत्रपती, पेशवे, लोकमान्य, ज्योतिबा, सावित्रीबाई, शाहू महाराज 
वगैरे कोणीच असे स्वस्थ बसले नाहीत. जगाच्या पाठीवर मग लिंकन, ल्युथर 
किंग, मंडेला, टुटु वगैरे अवतरलेच नसते. ते जर असे स्वस्थ बसले असते तर 
त्यांचे नाव-गावही आज आपल्याला ठावुक नसते. 

जेव्हा केव्हा बहुसंख्य लोक खरा वैज्ञानिक दृष्टिकोन अंगिकारतील, समोर 
आलेले प्रमाण वा आणि आपल्या संकल्पना यांची योग्य सांगड घालता येण्याची 
क्षमता बाळगतील, तो क्षण वा अनुभव दिवस हा तर आपल्या (खर्‍या) संतांसाठी 
आनंदाचा सोहळाच असेल असं समजा. 

ज्ञानेश्‍वरांनी काय म्हटले ते आठवा - 

दिपकी दिपक मावळल्या ज्योती, 
घरोघरी वाती शुन्य झाल्या 

चराचरातील सगळ्याचे मूळ तर एकच आहे. आपण वेगवेगळ्या ज्योती 
आहोत असे वाटणे हा तर केवळ अज्ञानमूलक, अज्ञानाने निर्माण झालेला भास 
असतो. अज्ञान दूर झाल्यावरच ह्या वेगवेगळ्या अशा वाटणार्‍या ज्योती एकमेकांत 
मिसळतील. पण, अज्ञानाला बाजूला सारणे हे फक्त खरा वैज्ञानिक दृष्टिकोन 
अंगिकारल्यानेच शक्य आहे. त्याचे मार्गही संतांनीच आपल्याला सांगितलेले आहेत. 
समर्थांचे मनाचे श्लोक आठवा 

वसे हृदयी देव तो जाण ऐसा, नभाते परि व्यापकु जाण तैसा 

सदा संचला येत ना जात काही, तयाविण कोठे रिता ठाव नाही 

आणि आपणच विचार करा जरा. 

तुकाराम महाराजांनी म्हटलेच आहे की, 

आनंदाचे डोही आनंद तरंग 

खरा वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगण्याचे सर्वांनीच ठरविले व तसे आचरणात 

आणले तर या आनंदाचे तरंग मग अनंत काळ उमटतील असे नक्की समजा. 
(४110180) ) 


२८ वैज्ञानिक लोक 


असेही गणितज्ञ 


क्वाँटम सिद्धांतातील हायझेनबर्ग अनसरटॅनिटी प्रिन्सिपल साठी जगप्रसिद्ध 
असलेला वर्नर हायझेनबर्ग हा एक भौतिकशास्त्रज्ञ. त्याच्या “फिजिक्स अँड 
बियाँड” या पुस्तकात “द डिसिजन टू स्टडी फिजिक्स” या प्रकरणात खालील 
गोष्ट सांगतोय. 

मॅट्रीकची परीक्षा पास केल्यावर तो जर्मनीतील त्याच्या गावाजवळील एका 
पहाडावर फिरायला गेला मित्रांबरोबर. तेथे त्याला जंतूंची लागण झाल्याने तो 
आजारी पडला व बरेच आठवडे त्याला बिछान्यावर पडून रहावे लागले. खाटेवर 
पडल्या पडल्या त्याने हर्मन वेईल (H९rm्ann ९४1) या प्रसिद्ध जर्मन गणितज्ञाने 
लिहिलेले स्पेस, टाईम अँड मॅटर (Space] Time & M९7) नावाचे आईन्स्टाईनच्या 
सामान्य सापेक्षतावाद बद्दलचे पुस्तक वाचले. त्यातले किचकट गणित त्याला 
समजले नाही व त्या पुस्तकातील सापेक्षते बद्दलच्या विवरणाने त्याला पार गोंधळात 
पाडले. त्याने मग ध्यास धरला की हे गणित आपल्याला आलेच पाहीजे व 
आईन्स्टाईनचा सामान्य सापेक्षता सिद्धांत आपल्याला व्यवस्थित समजला पाहिजे. 
म्हणून त्याने ठरविले की म्युनिच विद्यापिठात राहून गणिताचे आपण अध्ययन 
करायचे. त्यासाठी त्याला गणिताच्या वर्गात बसण्याची फक्त परवानगी हवी होती व 
बाकी मात्र तो स्वतः अभ्यास करुन शिकणार होता. 

वर्नरचे वडील म्युनिच विद्यापिठातच ग्रीक भाषा शिकवायचे. वर्नरची व 
प्रा. फर्डिनांड फॉन लिंडेमान (Ferdinand von Lindemann) या म्युनिच 
विद्यापीठातील गणितज्ञ प्राध्यापकाची भेट घडवून आणायला त्यांनी मदत केली. 
गणित विभागाच्या इमारतीतील पहिल्या मजल्यावरील प्रा. लिंडेमनच्या खोलीसमोर 
वर्नर जरा अगोदरच दाखल झाला. भेटीच्या ठरलेल्या वेळेवर त्याने बंद दरवाज्यावर 
टक टक केले. आतून परवानगी मिळताच तो खोलीत दाखल झाला. 

बाहेरच्या लख्ख प्रकाशाच्या तुलनेत ती खोली इतकी अंधारी होती की 
वर्नरला सुरूवातीला काही दिसेचना. त्या खोलीतील लाकडी सामानही काळया 
रंगाचे व जुनाट होते. तसेच, त्या खोलीच्या सर्व खिडक्याही बंदच होत्या. वर्नर 
जरा चरकलाच. वर्नरने कोणताही शब्द उच्चारायच्या आतच त्या अंधार्‍या खोलीतील 
टेबलावरच बसकण मारलेल्या प्रा. लिंडेमानच्या काळ्याकभिन्न कुत्र्याने गुरकावण्यास 


वैज्ञानिक लोक २९ 
सुरुवात केली. आता तर वर्नरची पाचावरच घारण बसलेली होती. तेवढ्यातच त्या 
कुत्र्याला गोंजारणारा एक हात त्याला दिसला पण कुत्र्याचे गुरकावणे मात्र थांबले 
नाही. हळुहळु एक लांबलचक पांढरी दाढी असलेला व कपाळावर आठ्यांच जाळं 
असलेला प्रा. लिंडेमानचा चेहरा त्या कुत्र्याच्या मागून दुगोचर होवू लागला. 

भितभीत व चाचरतच वर्नरने प्रा. लिंडेमानला त्याच्या वर्गात बसण्याची 
परवानगी मागीतली. तर इतक्या क्षुल्लक कारणासाठी या मुर्खाने माझा महत्त्वाचा 
वेळ वाया घालविला - असे भाव मनात आल्याने प्रा. लिंडेमानचा चेहरा अधिकच 
त्रासिक झाला. मालकाच्या मनातले भाव ओळखून स्वामिनिष्ठ कुत्र्यानेही मग 
जोराजोराने भुंकण्यास सुरुवात केली. मग जवळपास खेकसूनच प्रा.लिंडेमानने 
वर्नरला विचारले की त्याने एवढ्यात कोणते पुस्तक वाचले होते? 

वर्नरने जसे हर्मन वेईलच्या - स्पेस, टाईम अँड मॅटर - या पुस्तकाचे नाव 
घाबरत घाबरत सांगितले तसे तसे प्रा. लिंडेमानांच्या चेहऱ्यावरचे भाव अजूनच 
त्रासिक झाले. अर्धवट उठलेला तो वर्नरला करड्या आवाजात अगदी निक्षून 
म्हणाला की तर मग तुला कोणतेही गणित जमणार नाही. जा तू आता - आणि 
सरळ आपल्या खुर्चीत बसला. कुत्र्याचे भुंकणेही शिगेला पोचलेलेच होते आणि 
वर्नरला त्या खोलीतून मग बाहेरचा रस्ता धरावा लागला. 

या अनुभवामुळे पार निराश झालेल्या वर्नरला त्याच्या वडीलांनी मग धीर 
दिला व सैद्धांतिक भौतिकशास्त्रात (111८01८०91 0॥%५५1०5) संशोधन करणाऱ्या 
म्युनिच विद्यापिठाच्याच प्रा. अर्नोल्ड सॉमरफेल्ड (^rn०।4 Som०7*०।५) यांना 
भेटण्याचा सल्ला दिला. 


मजूर आणि राजे 


काही दिवसांनंतर वर्नर भौतिकशास्त्र विभागात गेला तर प्रा. सॉमरफेल्ड 
यांच्या खोलीचा दरवाजा सताड उघडा. खिडक्याही उघड्याच व त्यातून बाहेर 
खेळणारे विद्यार्थीही नजरे समोरच. वर्नरला एकदमच हायसे वाटले. 

त्याने येण्याचे कारण व आपले आईन्स्टाईनच्या सामान्य सापेक्षतावाद 
सिद्धांतात संशोधन करण्याचे ध्येय आहे असे सांगितले. तर त्याला बस बस म्हणत 
या महाशयांनी प्रेमाचा सल्ला दिला की त्याचे ध्येय चांगले तर आहे, पण ते 


३० वैज्ञानिक लोक 


तितकेच कठीणही आहे म्हणून. श्चिलर (5०1111) या तत्वज्ञाचे (Philosopher) 
कांट (£००) व इतर मातब्बर तत्वज्ञांबद्दलचे एक वाक्य प्रसिद्ध आहे - राजे 
लोक जेव्हा राजवाडे बांधण्याचे ठरवितात तेव्हा सुतार, गवंडी, मजूरांना भरपूर 
काम मिळते. 

प्रा. सॉमरफेल्डने वर्नरला मग श्चिलरचे हे वाक्य ऐकविले. त्यांचा मतितार्थ 
होता की नवीन भौतिकशास्त्रीय सिद्धांत एखाद्या संशोधकाने प्रथमतः मांडल्यानंतर 
इतरांना त्याचा सर्वकष अभ्यास करण्याचे, त्या सिद्धांताचे वेगवेगळे निष्कर्ष 
तपासण्याचे व विज्ञानाच्या कसोट्यांवर तो सिद्धांत तपासण्याचे मोठे काम आपोआपच 
मिळते. त्याने वर पुष्टीही जोडली की विज्ञानाची विशेषता/वैशिष्ठ्य ही आहे की 
येथे तर सर्वचजण (अगदी न्युटन, आईनस्टाईन, निल्स भोर सकट सर्वच) प्रथम 
मजूराचेच काम करतात व काही जण त्यांना एखादी नवीन कल्पना सुचल्याने नंतर 
ते राजेही बनतात. 

सॉमरफेल्डने मग वर्नर हायझेनबर्गला भौतिकशास्त्रातील सर्वसाधारण प्रश्नांबद्दल 
पहिले विचार करण्याचा सल्ला दिला. तसेच, अणूंच्या वर्णपटलांचा सखोल अभ्यासही 
करण्याचे सुचविले. आपल्या दुसर्‍या एका अत्यंत हुशार विद्यार्थ्याच्या, वॉल्फगँग 
पाऊली याच्या, संपर्कात राहण्याचे हायझेनबर्गला सांगण्यासही तो खरा प्राध्यापक 
विसरला नाही. 

प्रा. सॉमरफेल्ड बरोबर संशोधन करणारे विद्यार्थी होते तर वर्नर हायझेनबर्ग, 
वॉल्फगँग पाऊली वगैरे. या दोघा विद्यार्थाना भीतिकशास्त्राचे नोबेल मिळाले हा 
इतिहास आहे. 

अगदी बरोबर होते प्रा. सॉमरफेल्ड यांचे सांगणे. विज्ञानाच्याच काय, 
कोणत्याही विषयाच्या, विद्यार्थांनी पहिले सर्वसामान्य वाटणारे प्रश्‍न सोडविणे व 
त्यांमागील शास्त्रीय तत्वे व्यवस्थितपणे समजावून घेणे हे त्यांच्याचसाठी तर अत्यंत 
महत्त्वाचे असते. 

सर्वसामान्य प्रश्‍न सोडविण्यानेच पुढे असामान्य प्रश्नांच्या खोलीचे व्यवस्थित 
आकलन होते व त्या असामान्य प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त होतो. 
ज्याप्रमाणे प्रत्यक्ष सामन्या अगोदर खेळाडुला वॉर्मिंग अप केल्याने फायदा होतो 
अगदी तसाच हा प्रकार आहे. कठीण प्रश्‍न सोडवितांना अडचण आल्यास सरळ 
साधे सोपे प्रश्‍न सोडवायला हाती घ्यावे ते याचमुळे. असे करण्याने आपल्याला 


वैज्ञानिक लोक ३१ 


सर्वकाही व्यवस्थित समजले आहे की नाही हे तपासता येते. विस्मरणात गेलेल्या 
(गणितीय वगैरे) पद्धती परत आठवतात हा याचा मोठा लाभ असतो. 

“आजकाल विद्यार्थाना सखोल अभ्यास करणे रटाळ वाटते व सर्व काही 
कसे झटपटच झाले पाहीजे याचकडे त्यांचा कल असतो हो,” असे म्हणणारे 
दिसतात. त्यामुळे विषयाचा सखोल अभ्यास न करता केवळ स्पर्धा परीक्षेत येणारे 
प्रश्‍नच तेवढे आपल्याला सोडविता आले की झाले. “आपले घोडे मग गंगेत न्हाले 
अशी प्रवृत्ती सर्वत्रच बोकाळते आहे हो.” असेही म्हणणारे आहेत. ““आमच्यावेळी 
तर आम्ही किती अभ्यास करायचो”ची टेप पण सारखी ऐकु येते. 

वरवरचे असे शिक्षण देणार्‍या कोचिंग क्लासेस मध्ये आपला पाल्य दाखल 
करुन पालकही कृतकृत्य होतात. आपल्या पाल्याला “चांगली नोकरी तर मिळाली 
पण इतरांच्या तुलनेत तो माघारला, तसा साधारणच राहीला हो” असे रडगाणे 
देखील ते गातात. आपल्या पाल्याला विषयाच्या सखोल अभ्यासाचे महत्त्व तेच तर 
खरे पटवून देत नाहीत. आपल्या पाल्याला कोणत्याही विषयाचे सखोल ज्ञान हे 
असायलाच हवे याचे भान सर्वानाच असणे हे आजच्या घडीला अत्यावश्यकच झाले 
आहे, कारण आजच्या ज्ञानयुगात ज्याला विषय मूलभूतपणे समजलेला नाही तो 
माघारीच राहणार. आणि, आपण कसे, कधी व किती माघारलो हे देखील त्याला 
उमगणार नाही. ज्याला विषयाचे सखोल ज्ञान नाही तो त्या विषयातील एक कल्पक 
व्यक्तीमत्व असणे आता असंभवच वाटते. 

कदाचित - फक्त एका मिनिटात प्रश्‍न सोडवा - या स्पर्धा परीक्षा पद्धतीचा 
हा परिणाम असावा. असे तयार झालेले विद्यार्थी - इंजिनियर, डॉक्टर, विज्ञानाचे 
व इतर - यांच्याकडून आपण नवीन असे काही घडेल ही अपेक्षाच कशी ठेवणार. 

लहानग्यांची कल्पकता वाढीस लागावी म्हणून पालकांची, शासनाची, सर्वांचीच 
आवश्यक ती जागरुकता या ज्ञानयुगात अत्यंत महत्त्वाची ठरते आहे. खर्‍या 
कल्पकतेला मुठमाती देत अकल्पकता वेगवेगळ्या कारणांनी अग्रेसर झाल्याने 
होणारा वेळेचा, मनुष्यबळाचा व पैशाचा अपव्यय वगैरे आता पुरे झाला असे वयस्क 
प्रीढ पिढीतील मोठ्या गटाला जेव्हा वाटते आणि आवश्यक असे बदल जेव्हा ते 
घडवून आणतात, तेव्हाच तरुणाईचे भवितव्य सर्वंकषपणे उज्ज्वल होण्याच्या 
मार्गावर गेलेले आपल्याला दिसते. प्रगत देशांची उदाहरणे बघा की जरा. अन्यथा, 
ध्येयवेड्या इतरांच्या कल्पित व प्रत्यक्षात साकारलेल्या वेगवेगळ्या गोष्टी, वस्तु, 
वापरणारे ग्राहक एवढीच या तरुणाईतील बहुतांश जणांची भविष्यातील ओळख असते. 


३२ वैज्ञानिक लोक 


आईन्स्टाईनचा खरा वारस कोण बरं 


आईन्स्टाईनच्या भौतिकशास्त्रातील दैदीप्यमान कामगिरीने सर्वच जग अचंबित 
झाले होते. या वैज्ञानिकाचा वैचारिक वारसा चालविण्याचे काम तसे अवघडच 
समजायला हवे. 

तरीही अनेकजण - मीच खरा आईन्स्टाईनचा वैचारीक वारसा चालवतोय 
- या आविर्भावात वावरतांना दिसतात. अशा लोकांकरीता खालील बातमी जरा 
दुखदायक, क्लेषदायक असेल यात शंकाच नसावी. एखाद्या धनाढ्याने आपला 
वारस कोण हे जगासमोर मांडल्यानंतर त्याच्या धनावर हक्क सांगणार्‍या इतरांना 
जसे वाटते तसे आईन्स्टाईनचा वैचारिक वारसा खरा मीच चालवतोय - हा समज 
असणाऱ्यांना या बातमीने वाटावे. वॉल्फगँग पाऊलीला १९४५ चे नोबेल पारितोषिक 
मिळाले. त्याच्या सन्मानार्थ आयोजित मेजवानीत आईन्स्टाईनही सामिल होता. 
तेव्हा पाऊलीच्या सन्मानार्थ बोलतांना आईन्स्टाईनने पाऊलीला आपला खरा 
वैचारिक वारस असे घोषित केले होते. 

वॉल्फगँग पाऊली एक बाल-प्रतिभावंत होता. प्राग येथील चार्लस विद्यापिठात 
रसायन शास्त्रातील प्राध्यापक असलेल्या पाऊलीच्या वडीलांनी या बाल - प्रतिभावंताला 
त्याच विद्यापिठातील प्रसिद्ध संशोधक व विचारवंत अर्नस्ट माख (Ernst Mach) 
यांच्या हवाली केले होते. लहानग्या वॉल्फगँगने काय वाचावे, कसा विचार करावा 
वगैरे माख त्याला सांगायचे. 

अर्थातच, माख यांच्या प्रभावातून वॉल्फगँगने स्वतःला फारच लवकर मुक्त 
केले. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे १९१३ साली माख महाशयांनी आईन्स्टाईनच्या 
विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांतावर (Special Relativity Theory) त्यातील गणिताच्या 
अनुषंगाने टीका करणे सुरु केले. वॉल्फगँगला ती टीका किती कुचकामी आहे हे 
समजत होते पण तो जे गणितीय सांगत होता ते माख महाशयांना काही केल्या 
समजतच नव्हते. मग काय वॉल्फगँगसाठी प्रा. माख महाशय हे म्हणजे भौतिकशास्त्राच्या 
भुतकाळातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व एवढेच उरले. 

अवध्या अठराव्या वर्षी वॉल्फगँगने आईन्स्टाईनच्या सामान्य सापेक्षता सिद्धांतावर 
एक उत्तम संशोधन निबंध प्रकाशित केला. त्यात आईन्स्टाईनचे भुमितीय गणित 


वैज्ञानिक लोक ३३ 
इतक्या चांगल्या प्रकारे उलगडून सांगितले की असे सांगता येते हे आईन्स्टाईनलाही 
अवगत नसावे. 

बाल - प्रतिभावंत असलेला वॉल्फगँग पाऊली हा लोकांच्या विशिष्ट सवयी, 
लकबी, हेरुन त्या लोकांची खिल्ली उडवायचा. मग ती व्यक्ती कर्तुत्वाने, वयाने 
कितीही मोठी असो, त्या व्यक्तीबद्दलचा वॉल्फगँगचा आदर यात आड येत नसे. 
अर्थात खिल्ली उडवतांना पाऊली स्वतःही बरेचदा तोंडघशी पडायचा हे वेगळे 
सांगायला नकोच. 

जर्मनीतील गॉटिंगेन विद्यापिठात प्रा. सॉमरफेल्ड यांच्याकडे संशोधन करणारा 
विद्यार्थी म्हणून वॉल्फगँग रुजु झाला. वॉल्फगँँग हा निशाचर असल्याने सकाळी 
उशीरा उठणारा व सॉमरफेल्डच्या सकाळच्या भाषणांना त्यामुळे दांडी मारायचा. 
दुपारच्या सत्रास मात्र हे महाशय बरेचदा हजर असायचे. अर्थात त्याचे लक्ष 
लोकांच्या लकबी शोधत इतरत्र ही असायचेच. 

वर्नर हायझेनबर्ग व पाऊली ची ओळख सॉमरफेल्डने एकदा करुन दिली 
व वर्नरला सल्ला दिला पाऊलीशी भौतिकशास्त्रातील संकल्पनांबद्दल बोलण्याचा. 

ही ओळख झाल्यावर काही दिवसांनंतरची गोष्ट. दुपारच्या सत्रास हजर 
झालेल्या पाऊली जवळ जात वर्नर त्याला विचारता झाला की त्यांना दोघांना वेगळे 
असे केव्हा बोलता येईल का? तेवढ्यात प्रा. सॉमरफेल्ड वर्गात दाखल झाले. 
जवळपास अनोळखी असलेल्या वर्नरच्या कानात वॉल्फगँग पटकन बोलता झाला 
की प्रा. सॉमरफेल्ड एखाद्या पोस्टमास्तर सारखे दिसतात नाही का? हायझेनबर्गला 
पाऊलीच्या व्यक्तिमत्वाची पहिली प्रचिती आली होती. 

प्रा. सॉमरफेल्ड यांना पुर्णाक संख्या, (integer multiples of numbers 
or whole num७९7५) अणूविज्ञानात सातत्याने आढळायच्या. अणूंचे सकल विश्‍व 
हे पूर्णांक संख्यांच्या विशिष्ट अशा संबंधावर आधारलेले दिसते असे हे महाशय 
आपल्या विद्यार्थ्यांना बरेचदा सांगायचे. फक्त पूर्णांक संख्याचेच तेवढे महत्त्व कसे 
असेल याबद्दल मात्र सॉमरफेम्ड बोलत नसत. पाऊलीच्या नजरेतून त्यांची ही सवय 
लपणं शक्यच नव्हतं. काही दिवसांनी वर्गाच्या बाहेरच्या दरवाजावर एक भित्तीपत्रक 
लावलेले आढळले. एका जाहिरातीचा आधार घेत त्यात लिहिलेले होते 

जर आपल्याला पूर्णांक संख्या हव्या असतील तर, 
प्रा. सॉमरफेल्ड यांना भेटा. 


३४ वैज्ञानिक लोक 


ज्या पाऊलीने हे भित्तीपत्रक लावलेले होते तोच पाऊली नंतरच्या आयुष्यात 
१३७ ह्या तेहतीसाव्या प्राईम संख्येचे भौतिकशास्त्रात अत्यंत महत्त्व असावे असे 
सांगायचा. फक्त एखाद्या संख्येचेच तेवढे महत्त्व असेल असे कसे राहील याबद्दल 
मात्र तो गप्पच राहायचा. 

१९३० सालची गोष्ट असेल ही. आईन्स्टाईन आपल्या युनिफाईड फिल्ड 
सिद्धांतावर भाषण देत होता. भाषण संपल्यावर आपल्या बाजूलाच बसलेल्या 
सहकाऱ्याला, बहुदा वर्नर हायझेनबर्गला, पाऊली म्हणाला - 


तुला माहितीय. माननीय आईन्स्टाईन महोदयांनी जे काही सांगितले 
ते फारच जास्त मुर्खपणाचे नव्हते. 


(You know, what Mr Einstein said is not so stupid.) 


आईन्स्टाईनने आपल्या त्या भाषणात जे जे काही सांगितले ते सगळेच 
सरसकट मुर्खपणाचे आहे. असे पाऊलीला अर्थातच म्हणायचे होते. 
(okoXo) 


बढाईखोर पाऊली 


बालपणातच जे प्रतिभावंत म्हणून नावारुपास येतात त्यांना सर्वसाधारणपणे 
बढाया मारण्याची खोड जडत असावी. पाऊलीचे व्यक्तिमत्व तरी हेच सांगते. 

१९१३ सालच्या त्याच्या अणुसंबंधी संशोधनाने वैज्ञानिक जगतात ख्याती 
प्राप्त झालेला निल्स भोर (1४०15 3०11) हा कोपनहेगन येथील डच भौतिकशास्त्रज्ञ 
१९२२ साली जर्मनीतील गॉटिंगेन विद्यापिठात त्याच्या नवीन संशोधना बद्दल 
भाषणे द्यायला आला होता. सॉमरफेल्ड व भोर यांचा संयुक्तपणे संशोधन करण्याचाही 
विचार असावा कारण हायझेनबर्ग, पाऊली, वगैरे अत्यंत प्रतिभावान विद्यार्थीसुद्धा 
यात सहजच सहभागी होऊ शकले असते. (संशोधनावर भाषणे देण्याचा हाच खरा 
उद्देश असायला हवा. आपल्या येथील विद्यापिठांमध्ये मात्र “हो अजून एक 
सोपस्कार आपण पार पाडला बरं...” अशीच वृत्ती आढळते.) 

भाषण संपल्यावर पाऊलीने विचारलेल्या प्रश्नांनी व त्याच्या असाधारण 
प्रतिभेने प्रभावित झालेला निल्स भोर त्याला म्हणाला की पुढील वर्षी तू कोपनहेगनला 


वैज्ञानिक लोक ३५ 


ये व माझ्या बरोबर संशोधन कर अणुंच्या प्रश्‍नांच्या संबंधाने. तर अवघ्या वीस 
बावीस वर्षांच्या वॉल्फगंग पाऊलीने त्याला म्हटले - तू म्हणतो ते सर्व ठीक आहे 
रे. तू विज्ञानाशी संबंधीत, अणुसंबंधीत, जे काही प्रश्‍न सोडविण्याचे मला म्हणशील 
ते तर मी चुटकोसरशी सोडवीन, पण मला डच भाषा शिकावी लागेल त्याचे काय 
रे. ती नवीन भाषा शिकणे हे तर माझ्यासाठी एक मोठे दिव्यच असेल नं. 

पाऊली कोपनहेगनला गेल्यानंतर त्याच्या लक्षात आले को वरील दोन्ही 
बाबतीत तो साफ चुकीचा ठरलाय. डच भाषा तर तो फारच लवकर, एक-दोन 
महिन्यातच, शिकला, पण भोरने सोडवायला दिलेला प्रश्‍न त्याला कोपनहेगन मधील 
त्याच्या वास्तव्यादरम्यान अथक प्रयत्न करुनही सोडवताच आला नाही. 

अवघ्या वीस बावीस वर्षाच्या तरुण पाऊलीची आढ्यता निल्स भोरला 
नक्कीच स्तिमित करुन गेली असणार म्हणा. कदाचित पाऊलीच्या या बढाईखोरपणामुळे 
म्हणा भोरने पाऊलीचे नाव नोबेल पारितोषिकासाठी कधीच सुचविले नाही. 

कदाचित यामुळेच पाऊलीला फारच उशिराने हा सन्मान मिळाला असावा. 
१९४५ मध्ये जेव्हा आईन्स्टाईनने पाऊलीचे नाव नोबेल पारितोषिकासाठी सुचविले 
तेव्हा त्या वर्षीचे नोबेल पारितोषिक पाऊलीला मिळाले. १९२५ मधील पाऊलीच्या 
संशोधनाबह्दलच त्याला हा नोबेल पुरस्कार मिळाला. हायझेनबर्गच्या १९२८ मधील 
कामाबद्दल मात्र त्याला १९३२ चे नोबेल पारितोषिक मिळाले, तर १९३३ चे 
पारितोषिक इर्वीन श्रिडिंजर व डिरॅक यांना विभागून मिळाले होते. 

पाऊलीचे १९२५ मधील संशोधन पुढे पाऊलीचे एक्स्लुझन तत्व म्हणून 
प्रसिद्धी पावले. अणुचा वर्णपटल या तत्तामुळेच उलगडता झाला. 


(ogoXo) 


दुःखी वॉल्फगँग 


मारी आल्फ्रेड कॉर्न (Marie -lfred Cornu) हिने १८९७ साली अँनोमॅलस 
झिमन इफेक्ट चा (Anomalous Zeeman Effect) शोध लावला होता. झिमन 
इफेक्ट अगोदरच माहिती होता. मग या नव्या इफेक्टला तर कॉर्नु-झिमन इफेक्ट 
असेच म्हणायला हवे होते खरे. पण, त्याकाळच्या पुरुषप्रधान वैज्ञानिक विश्वात 


३६ वैज्ञानिक लोक 


मारी ठरली असावी बिचारी एक बापडी, व अँनोमॅलस झिमन इफेक्ट हे नाव काही 
काळातच रुढ झाले. मारी कॉर्नुला मग सगळे विसरले. 

कोपनहेगनमधील त्याच्या वास्तव्या दरम्यान वॉल्फगँग पाऊलीने या अँनोमॅलस 
(कॉर्नु.) झिमन इफेक्ट मागचे शास्त्रीय, कारण शोधावे असे निल्स भोरने त्याला 
गॉटिंगेनमध्येच सुचविले होते. कोपनहेगनला पोहचताच पाऊली मग या कामाला 
लागला होता. 

भोरच्या संस्थेतील त्याच्याच एका सहकाऱ्याने पाऊलीला कोपनहेगनच्या 
गल्ली-बोळातून, रस्त्यांवरुन, कोणत्याही उद्देशावाचुन, वेळी अवेळी फिरतांना बरेचदा 
बघितले होते. त्याला वाटले की पाऊलीला आपल्या घरच्यांची आठवण येत असावी 
व एकटेपणा जाणवत असावा. 

म्हणून एकदा रस्त्यात भेटलेल्या पाऊलीला सहदयतेने तो म्हणाला वॉल्फगँग, 
तू खरोखरच फार दुःखी दिसतोस. काही मदत वगैरे हवी आहे का? “खरंच मनात 
कोणतीही शंका न ठेवता मदत माग बरं. मनात काही संकोच बाळगू नकोस 

तर पाऊली त्याला म्हणाला - अरे, त्या अनोमॅलस झिमन इफेक्ट बद्दल विचार 
करणारा कधीतरी हसतमुख व सुखी दिसेल का तुला. जा. जा, आपले काम कर. 

कोपनहेगन मधील वास्तव्या दरम्यान जरी पाऊलीला कॉर्नु-झिमन इफेक्ट 
मागचे शास्त्रीय कारण शोधता आले नाही तरी हेम्बुर्ग (1००१७८४९) येथे १९२३ 
साली नोकरीला लागल्यावर मात्र त्याने ते कारण १९२५ मध्ये शोधून काढले. हे 
संशोधन आता पाऊलीचे एक्ल्युझन तत्व म्हणून ओळखले जाते. पाऊलीच्या या 
तत्वाचा वापर केल्यावाचून अणुंचा वर्णपटल कसा तयार होतो हे उलगडणे वा 
समजणे कठीणच समजा. स्पष्टच आहे की पाऊली हा ही एक ध्येयवेडा होता. 

(ogoXo) 


अणुकिरणोत्सर्गं व पाऊली 


वॉल्फगँग पाऊलीचे व्यक्तिगत आयुष्य फारच दुःखी गेले. त्याच्या आयुष्यात 
फार खोलवर डोकावण्याचे आपल्याला कारण नाही. एवढेच फक्त आपण नमुद 
करु या की १९२७-२८ दरम्यान झालेले त्याचे लग्न फार दिवस टिकले नाही. 
वर्षा-दिड वर्षातच तो विभक्त झाला. 


वैज्ञानिक लोक ३७ 

याच कालखंडात वडीलांनी त्याच्या आईला सोडचिठ्ठी दिली व जवळपास 
वॉल्फगँगच्या वयाच्या, आपल्यापेक्षा बऱ्याच लहान वयाच्या, बाईशी लग्न केले. या 
सर्व दुःखावेगातच खचलेल्या, जगणे असह्य वाटलेल्या, वॉल्फगँगच्या आईने आत्महत्या 
केली. आपल्याच वयाच्या सावत्र आईशी वॉल्फगँगचे पटणे मग शक्यच नव्हते. या 
सर्व दुखाःपासून मन हलके, वेगळे करण्यासाठी त्याने मग संशोधनावर आपले सर्व 
लक्ष केंद्रीत केले असावे, असे मानसशास्त्रातील तज्ञांचे एकजात ठाम मत. 

अणुकिरणोत्सर्गात अतिउर्जावान किरण अणूगर्भातून उत्सर्जित होतात. 
अशा किरणांचे एका मर्यादेबाहेरील प्रमाण हे जीवसृष्टीला घातक ठरते. 

अणूगर्भातून न्युट्रॉन हे प्रोटॉनमध्ये रुपांतरीत होतात व इलेक्ट्रॉन अणूगर्भातून 
बाहेर येतांना आढळतात. पण, न्युद्रॉनची ऊर्जा ही प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन यांच्या 
एकत्रित ऊर्जेपेक्षा थोडाशी जास्त असते. हा फरक कशामुळे येतो हा तेव्हाचा एक 
मुलभूत प्रश्‍न होता. 

निल्स भोरने मग असे सांगण्यास सुरुवात केली होती की कदाचित 
अणुप्रक्रियांमध्ये ऊर्जा, निर्माण वा विनाश पावत असावी. पण हे प्रतिपादन 
न्युटनच्या नियमांच्या ऊर्जेच्या अविनाशीत्वाच्या तोपर्यंतच्या अनुभवांच्या, सर्वांच्याच, 
अगदी विरुद्ध होते. 

ऊर्जेच्या अविनाशीत्वात विश्‍वास असणार्‍या पाऊलीला १९३० दरम्यान 
एका नवीन प्रकारच्या कणांच्या अस्तित्वाची कल्पना सुचली. (पाऊलीच्या कल्पनेतील 
या कणांना आता न्यूट्रिनो कण असे म्हणतात.) अणूगर्भातून प्रक्रियांमध्ये न्युट्रॉन 
हे प्रोटॉनमध्ये रुपांतरीत होण्याच्या प्रक्रियेत एक नवीन प्रकारचे कण तयार होत 
असावेत, तसेच न्युट्रॉनची ऊर्जा आणि प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉनची एकत्र ऊर्जा यांच्यात 
असणारा थोडासा फरक म्हणजे या नवीन कणांची ऊर्जा असू शकते हे त्याने 
ताडले होते. आता प्रश्‍न होता अशा कणांचे अस्तित्व सिद्ध करण्याचा. 

असे अस्तित्व तर केवळ अणुकिरणोत्सर्गाच्या निरिक्षणांचा अभ्यास करुनच 
दाखविता येणार हेही स्पष्टच आहे. म्हणून पाऊलीने अणुकिरणोत्सर्गाच्या संबंधाने 
प्रायोगिक अभ्यास करणार्‍यांना उद्देशून ४ डिसेंबर १९३० रोजी एक पत्र लिहिले. 
जर्मनीतील ट्यूबिंगेन या शहरात होत असलेल्या अशा अभ्यासकांच्या संमेलनात ते 
वाचून दाखविण्यात आले. त्या पत्राचा मायना होता - 

प्रिय किरणोत्सर्गी स्त्रीयांनो व सभ्य पुरुषांनो, 


Dear Radioactive Ladies and Gentlemen, 
फळ 


३८ वैज्ञानिक लोक 


काळी जादू आणि पाऊली 


भौतिकशास्त्रज्ञ असलेल्या वॉल्फगँग पाऊली (ज्युनियर) च्या वडीलांचे 
अगोदरचे नाव होते - वॉल्फगँग जोसेफ पाश्‍चेल (Wolfgang Joseph, Pascheles) 
- केव्हातरी या माणसाने ज्यू धर्म सोडला व कॅथॉलिक खिश्चन धर्म स्वीकारला 
तेव्हा त्याने “पाऊली” असे आडनाव धारण केले. हा माणूस एक नावाजलेला 
रसायनशास्त्रज्ञ होता. बरेच जण असे मानतात की त्याचे संशोधन अत्यंत उच्च 
दर्जाचे, अगदी नोबेल पुरस्कार मिळावा इतक्या उच्च दर्जाचे होते. पण या 
माणसाला नोबेल पुरस्काराने हुलकावणीच दिली. 

प्रायोगिक रसायनशास्त्रातील उत्तम संशोधक असलेल्या या माणसाचा मुलगा, 
वॉल्फगँँग पाऊली (ज्युनियर), हा सैद्धांतिक भौतिकशास्त्रातील अधिकच उच्च 
दर्जाचा संशोधक ठरला. त्याला भीतिकशास्त्राचे १९४५ चे नोबेल पारितोषिक 
देऊन गौरविण्यात आले. 

पण, वॉल्फगँग (ज्यु.) हा प्रायोगिक विज्ञानात मात्र तसा कच्चाच होता. 
वॉल्फगँग (ज्यु.) च्या संबंधाने तर अशा वावड्या होत्या की त्याला कोणती तरी 
“काळी जादू” वश आहे व तो चांगले चालणारे प्रयोग सुद्धा बिघडवतो. हॅम्बुर्ग येथे 
पाऊली (ज्यु) नोकरीला लागताच तर म्हणून (हैम्बुर्ग) या बाबतच्या कहाण्यांनी 
चरमसीमाच गाठली. 

पाऊलीने प्रयोगशाळेत पाय टाकताच, तोपर्यंत छान काम करणारे महत्त्वाचे 
उपकरण एकाएकी बंद पडल्याचा अनेकांनी अनुभव घेतला होता. त्याच्या परिणामी 
अनेकजण तर पाऊलीला आपल्या प्रयोगशाळेत येऊच द्यायचे नाहीच - कोण जाणे 
त्याने काही काळी जादू करुन प्रयोग बंद केला तर या भितीनेच अर्थात. 

ओट्टो स्टर्न (010 $००) हा एक प्रायोगिक विज्ञानात काम करणारा 
संशोधक. त्याने तर आपली प्रयोगशाळा हॅम्बुर्ग पासून जरा लांबच्याच गावात 
उभारली. पाऊलीच्या काळया जादूच्या भितीने अर्थातच या प्रयोगशाळेत येण्याची 
पाऊलीला बंदीच असायची. 

एकदा स्टर्नेच्या प्रयोगशाळेतील एक महत्त्वाचे उपकरण त्यात छोटासा स्फोट 
होऊन बंद पडले. एक चांगला प्रायोगिक संशोधक असलेल्या स्टर्नने व त्याच्या 
इतर सहकाऱ्यांनी हे असे का झाले असावे याचा शोध धेणे सुरु केले. विद्युतदाब, 


वैज्ञानिक लोक ३९ 
वायरींचा दर्जा, उपकरणातील वायुचा दाब, वगैरे बाबींची मिनिटा-मिनिटांची नोंद 
असलेली कात्रणे तपासून पाहण्यात आली. पण, तरीही त्या उपकरणात स्फोट 
होण्यामागचे कोणतेच संयुक्तीक कारण त्यांना सापडेना. 

स्टर्नला पाऊलीची आठवण मग आली नसती तरच नवल. त्याने सर्वत्र 
चौकशी केली की पाऊलीने त्या प्रयोगशाळेत पाय पोचलाय का? पण, पाऊली तर 
हॅम्बुर्गला असणार. तो तिथे कसा पाय ठेवणार त्या प्रयोगशाळेत. तरीही स्टर्नला 
खात्री नव्हती, म्हणून त्याने पाऊली तेव्हा काय करत होता याची अजून खोलवर 
चौकशी केली. तेव्हा समजले की पाऊली हा रेल्वेने हॅम्बुर्ग हून म्युनिच ला जात 
होता. त्याची गाडी ज्यावेळेस प्रयोगशाळा जेथे होती त्या स्टेशनात थांबली होती 
अगदी त्याच वेळेस त्या प्रयोगशाळेतील उपकरणात स्फोट झाला होता. 

स्टर्नने मग त्या स्फोटाची इतर कारणे शोधण्याचे सोडूनच दिले, कारण 
त्याला पाऊलीच्या काळ्या जादूचा अनुभव अगोदरही आलेलाच होता. 

महत्त्वाची सुचना - महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण महामंडळाच्या वेगवेगळ्या 
ट्रान्सफॉर्मर्स मध्ये बरेचदा छोटे स्फोट होतात व विद्युत पुरवठा खंडीत होण्याचे 
प्रकार घडतात. त्यामागचे कारण मंडळाच्या कर्मचार्‍यांना नेहमीच सापडत नसते. 
कदाचित विद्युत मंडळाच्या एखाद्या अधिकार्‍याकडे पाऊली सारखीच काळी जादू 
करण्याची शक्ती असावी. मंडळाने शोध घ्यावा. 

सॅम्युअल गौडस्मिट (Samuel Goudsmit) - याने जॉर्ज ऊल्हेनबेक 
(George Uhlenbeck) सोबत इलेक्ट्रॉनला स्पिन असते असा शोध लावला. 
पाऊलीचे एक्सक्लुझन तत्व इलेक्ट्रॉनला लागु पडते, त्यामुळे पाऊली व गौडस्मिट 
यांचा खास संबंध. क्वाँटम थियरीतील एक महत्त्वाचे, हायझेनबर्ग व श्रिडिंजर 
यांच्याही अगोदरचे, १९२५ मधील पाऊलीचे हे काम. पाऊलीला याच तर 
कामाबद्दल १९४५ चे नोबेल पारितोषिक मिळाले. 

१९२८ ला पाऊली हेम्बुर्ग सोडून जर्मनीच्या (Leipzig in Germany) 
लिपझीग विद्यापिठात नोकरीसाठी दाखल झालेला होता. इतरांच्या “काळा जादूगार” 
म्हणून सततच्या चिडविण्याला तो कंटाळलाही असेल कदाचित. 

इटलीतील रोम शहरात ऑक्टोबर १९३१ मध्ये शास्त्रज्ञांची एक परिषद 
भरविण्यात आली होती त्यावेळी घडलेली घटना गौडस्मिट सांगतो. 


¥o वैज्ञानिक लोक 

या परिषदेमध्ये वॉल्फगँग पाऊली त्याच्या न्यूट्रिनो कणांच्या संकल्पने संबंधाने 
एक विस्तृत भाषण देणार होता. परिषद सुरु झाली त्या दिवशी पाऊली आलाच 
नाही. परिषदेच्या दुसऱया (वा तिसर्‍या) दिवशी देखील पाऊली रोममध्ये पोचलेलाच 
नव्हता. तो आता या परिषदेसाठी येणारच नाही असेच सर्वांना वाटले मग. 

(तिसर्‍या की) चौथ्या दिवशी गौडस्मिटने दिवसाच्या कार्यक्रमाची सुरुवात 
करतांना पाऊलीचे नाव काय घेतले आणि आश्चर्यच घडले. गौडस्मिटने त्याचे नाव 
घेतल्या घेतल्या क्षणीच पाऊली ने त्या खोलीत प्रवेश केला. 

अर्थातच, गौडस्मिटने मग पाऊलीच्या काळ्या जादुचा उल्लेख केला. 
आणि, त्याबरोबर तेथे जमलेल्या सर्व वैज्ञानिकांमध्ये एकच हशा पिकला. 

(6010111601) 


इंडियन अमेरिकन्स 


विवेक, सुभाष (करबेलकर) व मी. आम्ही सर्वांनी संशोधन आपले कार्यक्षेत्र 
बनवायचे असे अगदी शाळेत असल्या पासूनच ठरवले होते. प्रवेश मिळत असूनही 
आम्ही फॉर्मच भरले नाहीत. इंजिनियरींग व मेडीकलचे. तेव्हा कोणाला हे 
सांगण्याचे आम्हाला कारणही नव्हते. 


मग बरेचदा गंमत होत असे. आम्हाला सदा न कदा काही प्रयोग करतांना 
अथवा खेळतांना पाहणारे याच भ्रमात असायचे की ही म्हणजे वाया गेलेली मुले. 
मग आम्हाला सल्ले देणारे भेटायचे की बाळांनो जरा अभ्यास करा रे, उनाडक्या 
जरा कमी करा रे. मोठ्यांनी दिलेले असे सल्ले तर कोणीही समजू शकेल, पण 
जेव्हा तुमच्याच बरोबरीचा एखादा असा सल्ला वगैरे देतो तेव्हा मात्र जरा 
अती होते. मी अमेरिकेतून नुकताच परतलो होतो. आल्या आल्या गोरेगाव येथे 
राहणार्‍या काकांकडे गेलो. रात्रीच्या जेवणासाठी न थांबता मी लवकरच टाटा 
इन्स्टिट्युटला परतणार होतो कारण मला माझे खोलीवरील सामान पुन्हा लावायचे होते. 


साधारणतः सहाच्या सुमारास लोकलने मी चर्चगेट स्टेशनवर उतरलो. 
गाडीतून उतरताच माझ्या शाळेतील एका इंजिनियर बनलेल्या महाशयांची तेथे भेट 
झाली, पहिले इकडच्या तिकडच्या गोष्टी झाल्यावर त्याने विचारले की मी मुंबईत 
काय करतोय ते सांग. मी त्याला सध्या मला कोणतीही स्थायी नोकरी करीत नाही 


वैज्ञानिक लोक ४१ 


व ती मिळण्याची वाट पहातोय असे बोललो. (पोस्ट - डॉक्टरल रिसर्च फेलो हा 
स्थायी स्वरुपाचा जॉब नसतो.) 

मी असे बोललो काय आणि त्या महाशयांनी माझी खरडपट्टीच काढणे सुरु 
केले - “अरे शाळेत असताना तर तू कसा खेळण्यात वेळ घालवायचा, नको ते 
विज्ञानाचे प्रयोग त्या तारक कटें बरोबर करण्यात वेळ घालवायचा. आता भोग 
त्याची फळं.” वगैरे वगैरे. काही क्षण तर मी अवाकच झालो, पण नंतर मात्र 
त्याच्या त्या बोलण्याची मजा येऊ लागली मला. 

त्याचे हे असे बोलणे चालू असतांनाच, टाटा इन्स्टिट्युटच्या गणित 
विभागातील एक मित्र तेवढ्यातच एका लोकलमधून उतरला. मला पाहिल्यावर तो 
थांबला व चौकशी करु लागला की मी अमेरिकेतून कधी आलो म्हणून. मी अगदी 
परवा रात्रीच आलो व दिवसभर झोपलो होतो काल असे बोललो. बोलण्याच्या 
ओघात येथे गेला की नाही, तेथे गेला की नाही वगैरे तो विचारता झाला. मी सांगत 
होतो की इथे गेलो पण तिथे गेलो नाही, एम आय टी (Massachussetts 
Institute of Technology & MIT) त रंगनाथन अय्यर ची भेट झाली, आम्ही 
बोस्टनमध्ये खुप फिरलो वगैरे. तर तो तु परत कधी जाणार आहेस विचारायला 
लागला म्हणून सांगितले त्याला की पुढची खेप सहा आठ महिन्या नंतरची 
ठरवलेली आहे म्हणून. 

आता माझ्या शाळेतले ते महाशय चक्रावले होते. आमचे गणितज्ञ मित्र 
गेल्यावर तो माझ्या मागेच लागला की त्याच्या करीता अमेरिकेत “जॉब?” मी पहावा 
म्हणून. मग मी जवळपास अर्धातास त्याचे पुराण त्या स्टेशनवर ऐकत होतो. 

असेच एक दुसरे इंजिनियर महाशय. वयाने माझ्यापेक्षा बरेच मोठे होते. 
पण मला वेगळा सल्ला देऊ शकतील एवढं मोठं त्यांचं कर्तृत्व नक्कीच नव्हत. 
महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात नोकरी मिळाल्यावर हे जरा 
तोऱ्यातच वागायला लागले. समोरच्याला कमी लेखत, स्वतः किती मोठे आहोत हे 
दाखवत, ज्याला त्याला अनाहूत सल्ले देण्याची सवयच जडली याला असे म्हटले 
तर वावगे ठरु नये. 

अमरावतीत श्री जोशीकाकांना भेटायला गेलो असताना या महाशयांची 
समोरच भेट झाली. काय करतो रे तू विचारले तर नोकरी शोधतो आहे असे उत्तर 
मी दिले. तर सुनवायलाच सुरुवात केली की शाळेत, कॉलेजात असताना मस्ती 
करा वगैरे वगैरे आणि नंतर नोकर्‍या शोधा म्हणून. मला जरा रागच आला त्याच्या 


४२ वैज्ञानिक लोक 


बोलण्याचा. मी त्याची उलट खरडपट्टी काढणे सुरु केले की मी कोठे काय करतो 
यावर लक्ष ठेवणारा आधीपासूनच वॉचमन होतास तसाच अजूनही वॉचमनच 
आहेस का तू. मी त्याला चांगलेच फैलावर घेणार होतो तेव्हा, पण... 

पण, तेवढ्यातच सौ. जोशीकाकू बाहेर आल्या की मी अमेरिकेतून कधी 
परत आलो व माझे तेथील वास्तव्य कसे असते असं त्यांनीही विचारलं. 

अमेरिकेचे नाव ऐकल्यावर ह्या इंजिनियर महाशयांचा नूरच पालटला. 
आता, “माझ्यासाठी नोकर्‍या आहेत का अमेरिकेत ते पहाशील” असे म्हणायला 
लागले. मी फटकळपणेच उत्तर दिले मग की त्याच्यासारख्या (मुर्ख) लोकांकरीता 
अमेरिकेत नोकऱया शोधणारा मी काही एजंट नाही आहे. 

माझ्या वडिलांनी कृषी क्षेत्रात पदवीसाठी आपले नाव दाखल केले होते व 
एक वर्ष ते शिकलेही. पण, आजोबांच्या आदेशावरुन त्यांनी आपले शिक्षण अर्धवट 
सोडले व स्टेट बँक ऑफ इंडियात नोकरी धरली. त्याकाळात बँकेत नोकरी 
करायला लोक मिळत नव्हते असे म्हणतात, आणि आता तर लोक आहेत पण 
नोकऱया नाहीत. भारताची प्रगती, अशीही होती. 

नंतर कालांतराने बँकेत नोकरीसाठी परिक्षा पद्धती आली. अशीच परिक्षा 
पास होऊन बँकेत लागलेले एक तडफदार तरुण व्यक्तिमत्व. कृषी महाविद्यालय 
सोडून ते कॉलेजात कॉमर्स शिकत असताना (नापास झाले म्हणून?) त्यांचे वडील 
काही बोलले तर हे सरळ घराबाहेर पंधरावीस दिवस पळून गेले होते. बँकेत यांना 
नोकरी मिळाली काय आणि यांचे व्यक्तिमत्वच बहरायला लागले. 

माझा मोठा भाऊ, हेमंत, पुण्याच्या बी जे वैद्यकीय महाविद्यालयात होता, 
मी आचार्य पदवीचे संशोधन करीत होतो, आणि माझा छोटा भाऊ विवेक 
नागपूरच्या शासकीय विज्ञान महाविद्यालयात शिकत होता. त्यावेळची गोष्ट. 

एका साखरपुड्याच्या निमित्ताने अमरावतीत गेलो असताना या बँकेत 
नोकरी करणार्‍या महाशयांची भेट झाली. कोणीतरी मला माझ्या संशोधना बद्दल 
विचारत होते व मी काय संशोधन करतो ते सांगत होतो. तेव्हा तर माझे 
संशोधन निबंधही ऐंस्ट्रोफिजिकल जर्नल मध्ये प्रकाशीत झालेले होतेच म्हणा. 
त्यामुळे सोप्या भाषेत मी सांगत होतो की माझ्या संशोधनाचा विषय कृष्णविवर आहे 
व त्यांच्या पासून उर्जा कशी मिळु शकेल ते. 


वैज्ञानिक लोक ४३ 

तसेही कृष्णविवरांबद्दल सर्वसामान्य लोकांना कुतुहल होतेच. प्रा. जयंत 
नारळीकर यांनी त्याबद्दल केलेले लिखाणही तेथे उपस्थित काही जणांनी वाचलेले 
होते. त्यामुळेच विचारणाऱयांना याबद्दल जास्तच कुतूहल होते की कृष्णविवर म्हणजे 
काय व कृष्णविवर आपल्याला सापडले आहे का ? अगदी मनापासून विचारलेले 
प्रश्‍न होते त्यांचे. बँकेत नोकरीला नुकतीच सुरुवात झालेल्या या महाशयांनी मधेच 
नाक खुपसले व तेथील उपस्थित सर्वांना सांगायला सुरुवात केली, प्रा. जयंत 
नारळीकरांनी कोणकोणत्या विषयांवर व कसे कसे संशोधन करायला हवे होते. 

मी मग हसतच म्हटले की बाबा रे, विज्ञानातील संशोधन म्हणजे काही 
कोणत्या बँकेत ठेवला जाणारा पैशांचा ताळेबंद नाही. आता तरी या महाशयांनी 
थांबावे, नाही का! पण हे पुढे बोलते झाले की पहा, मी काय करणार, नॉन-ग्रॅज्युएट 
माणसाच्या पोराला साध्या गोष्टीही समजत नाहीत. मी मग चांगले ताळयावरच 
आणणार होतो त्याला, तर माझा मोठा भाऊ (हेमंत) म्हणाला अरे जाऊ दे, मुर्ख 
आहे तो. कशाला नादी लागतो, सोड त्याला. अमेरिकेतून परत आल्यावर 
बँकेतल्या या “मोठ्या” साहेबांची भेट झाली. तेव्हा मात्र साहेब अमेरिकेत नोकऱ्या 
आहेत का त्यांच्यासाठी ते मला विचारायला लागले. 

तर असे असतात काही सामान्य लोक. वाचकांपैकी अनेकांनाही भेटले 
असतील असे बरेचसे दिडशहाणे. कोण म्हणेल सामान्य माणूस विक्षिप्त नसतो ते. 
अमेरिकेत “अमेरिकन इंडियन्स” पण भारतात “इंडियन अमेरिकन्स”, आहे की 
नाही गंमत. 

आपल्याला एकाद्या विषयावर बोलण्याचा हक्‍क आहे का याचा सारासार 
विचार करुनच बोलायला हवे. विषयाबद्दलची सखोल माहिती असेल तरच आपले 
मत मांडायला हवे. 

एका वर्तमानपत्रात भौतिकशास्त्राचे शिक्षक मात्र असलेल्या एका महाशयांनी 
लार्ज हेड्रॉनिक कोलायडर (Larger Hadronic Collider LHC) बद्दल लेख 
लिहिला व ठोकून दिले की क्वार्क कण (९५०४ ?a7।८।९5) सापडले आहेत व 
त्यांचे वस्तुमान इतके इतके आहे. त्या वर्तमानपत्रानेही लिहिले की हे महाशय 
भौतिकशास्त्राचे एक जेष्ठ संशोधक आहेत म्हणून. 

अहो, क्वार्क शोधुन काढणारा नोबेल पारितोषिकाचा प्रबळ दावेदार असेल. 


¥¥ वैज्ञानिक लोक 


काही विद्यार्थी मला विचारायला लागले की या लेखक महाशयांनी कोणते 
संशोधन केले आहे म्हणून. त्यांचे संशोधनकार्य मला माहिती नाही असे मी 
सांगितले. तर ते विद्यार्थीच मला सांगायला लागले की इंटरनेट वर त्यांनी शोधले 
तेव्हा त्यांना या लेखकाच्या संशोधनाबद्दल काहीच मिळाले नाही व त्यांनी ताडले की 
हे लेखक संशोधक नाहीत म्हणून. बघा. बघा, जरा. आता पिढी कशी काय तयार 
होते आहे ते. वृत्तपत्रांनीही एखाद्या विज्ञान लेखकाला “संशोधक” असे संबोधतांना 


आता सावधच रहायला हवे. 
(okokn)] 


खेळणे, खेळणे आणि खेळणे 


१९६९ च्या दरम्यान माझ्या वडीलांची बदली स्टेट बँकेच्या अमरावती 
येथील शाखेत झाली. अमरावतीलाच राजापेठेतील स्टेट बँक कॉलनीत वडीलांनी 
घर बांधले होते. आमचे वास्तव्य अर्थातच त्या प्रशस्त आंगण असलेल्या घरात 
असायचे. समोरच खेळाचे विस्तीर्ण मैदानही होते. 

वडीलांची बदली शैक्षणिक सत्राच्या मधेमधेच झाल्याने माझे चवथीचे 
अर्धवट शिक्षण तेथीलच नगरपालिकेच्या शाळेत झाले. ति. अप्पा आजोबांच्या 
ओळखीचे व माझ्या वडिलांचे “काका” असलेले अमरावतीचे शिक्षणाधिकारी 
श्री.डी.ओ.जोशी यांच्या शिफारसीने त्यापुढच्या शिक्षणासाठी मात्र माझे नाव मग 
“मगुमपसेहासे” स्कुलमध्ये दाखल करण्यात आले. 

स्कॉलरशीप मिळाल्यानंतर आजोबांबरोबर गेलेल्या मला बेटा हे खा, ते खा 
करत त्यानंतर आलेल्या शिक्षणाधिकारी श्रीमती आयेशा बेगम यांनी माझे लाडही 
केले. तशी त्यांची माझी ओळख ही औरंगाबादेतील. औरंगाबादेत तिसरीत शिकत 
असताना (बहुदा त्यांच्याच कार्यालया जवळील) वडाच्या पारंब्यांना लटकून मोठ्ठाले 
झोके घेत दमलो असता घामाने भरलेले माझे तोंड सहजपणे त्यांनी आपल्या 
साडीच्या पदरानी पुसले तेव्हापासून मलाही त्या आवडायच्याच. 

अमरावतीतच वास्तव्यास आल्याने आता माझा श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक 
मंडळाशी प्रत्यक्ष संबंध आला. आधीच मी खेळकर प्रवृत्तीचा, त्यात अशा संस्थेशी 
प्रत्यक्ष संबंध आल्यावर माझ्या वेगवेगळ्या लीलांना ऊत आला नसता तरच नवल. 


वैज्ञानिक लोक ४५ 

लेझीम, बँड-वाद्य, लाठी फिरविणे वगैरे शिकून कंटाळल्यावर आमची 
स्वारी मल्लखांबाकडे अगदी सहजगत्याच वळली. मल्लखांबा बरोबरच मातीच्या 
हौदात मग कुस्ती आजमावणे, त्यापेक्षाही हौदात मस्ती करणे, हा सुद्धा आवडता 
उद्योग बनला. तशातच श्री. खानिवाले हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे ज्युदोपटू उन्हाळ्याच्या 
सुट्टीत ज्युदोचे शिबिर भरविते झाले. मग यलो, ऑरेंज, करत ब्लॅक-बेल्ट. 
ज्युदोच्या गाद्यांवर जरा जास्तच मस्ती करायला लागलो की शंभर किलोंच्याही वर 
वजनाचे हे आमचे ज्युदोचे सर आम्हाला गादीवर झोपायला लावून त्यांचा एक हात 
किंवा पाय आमच्या अंगावर ठेवायचे व आव्हान द्यायचे की तो उचलुन बाजूला 
सारुन दाखव म्हणून. आम्ही तो पाय बाजुला सारण्याचा प्रयत्न करून-करुन 
थकलो की, ते आम्हाला मग वेगवेगळ्या गोष्टी सांगायचे. 

श्री. खानिवाले जपानमध्ये ज्युदो शिकले. तेव्हा मी आडदांड देहयष्टीच्या 
बलवान असूनही मला तरुणपणी एका शिडशिडीत जपानी ज्युदोपटु युवतीने 
घटकाभरही कसे आपल्या पायावर उभे राहू दिले नव्हते त्याची गोष्ट सांगत ते - 
गर्वाचे घर बघा कसे नेहमीच खाली होते - याचे बाळकडू आपल्या विद्यार्थांना 
यथायोग्यपणे पाजत असत. 

असेच आम्हाला जिम्नॅस्टिक्सचे वेड बघताच लागले. अर्थातच, बाळमामा 
या वेगवेगळ्या गोष्टींचा कर्ता धर्ता होता हे वेगळे सांगायला नकोच. लगेच मग 
व्हॉलीबॉल, बास्केटबॉल, मल्लखांब व जिम्नास्टिक्स या चार खेळप्रकारांवर आम्ही 
भर देते झालो. शाळेत वा व्यायाम शाळेत यापैकी काहीतरी दिवसभर खेळत राहणे 
हाच आमचा नित्यनेम नशीबच चांगले आमचे की त्या वयात कोणत्याही 
स्पर्धापरीक्षा आम्हाला द्याव्या लागल्या नाहीत ते. 

सातवीत असतांना, जिम्नॅस्टिक्सचा एक कुठलासा प्रकार करतांना, माझे 
मनगट दुखावले व थोडे सुजलेही. मी तावातावाने इतरांशी बोलत बोलत घराकडे 
निघालो असताना मध्येच प्रभाकरराव भेटले. हे सहा फुटापेक्षा जास्त ऊंचीचे 
बलदंड गृहस्थ म्हणजे श्री. प्रभाकरराव वैद्य. त्यांनी दाटायला सुरुवात काय करताय 
रे पोट्यांनो, तुम्ही रात्री नऊ वाजता इथं. अन तू काऊन ओरडतोस रे एवढा. 
तेवढ्यात, तेथेच संस्थेच्या ऑफिससमोरील झाडाखाली बाकावर बसलेल्या, कै.ति. 
दादांनी आवाज दिला. ति. दादा म्हणजे श्री. अंबादासपंत वैद्य व प्रभाकररावांचे 
वडील. मी काय झाले ते त्यांना सांगितले व माझा थोडासा सुजलेला हातही 
दाखवला. अरे कसा रे ताईचा पोरगा. एवढंसं लागलं तर काय झालं. बघु मनगट. 


४६ वैज्ञानिक लोक 


असं म्हणत ते हळुहळु चोळायला लागले. मध्येच बोलले की आता मी ते ओढतो 
आहे, दुखेल पहिले पण ठीक होईल. 

त्यांनी माझ्या मनगटाला असा काय झटका मारला की त्या झाडावरचे 
झोपलेले पक्षीही माझ्याबरोबर ओरडायला लागले. पण मी मनगट फिरवून पाहिले 
तर एकदम बरं झालं होतं. मग हातातील काठीने पाठीवर हलकेच मारुन आज्ञा 
झाली - चला. पळा घरी. 

बघता बघता आमची मग एक चमूच बनली - राजेंद्र खजुरकर, अरुण 
श्रीवास्तव, अरुण शिकें, अरुण मानकर, विजय लिमये, अजय सामदेकर, प्रवीण 
सारगावकर, माझा धाकटा भाऊ विवेक, मी, इत्यादी. 

शालेय स्पर्धांकरीता वेगवेगळ्या ठिकाणी जाणे मग सुरु झाले. तेव्हा 
नागपूरचे सुनिल, सुभाष व अनिल भांडारकर हे तीन बंधु, किशोर ठाकरे, मनोज 
हेडाऊ, मनोज जोशी, समीर जोशी, संजीव सराफ, विनोद कपले, सिद्धार्थ श्रीरामे, 
सुभाष (श्याम) जंजाळे व इतरही खेळाडू, पुण्याचा (बाळकृष्ण?) धत्ते, मुंबईचा 
महेंद्र चेंबुरकर, वगैरे जिम्नास्टिक्स पटूंची ओळख झाली. 

श्री.अरुण खोडस्कर (आता डॉ. खोडस्कर एक प्रसिद्ध योगतज्ञ) हे 
आमच्या मगुमपसेहासे शाळेतील शिक्षक बरेचदा आमचे कसे काय चालले आहे ते 
पहायला व्यायामशाळेत येत असत. आता तर ते श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक 
मंडळाच्या योग विभागात कार्यरत आहेत. 

व्यायामशाळेतील आमच्या सर्व उपद्व्यापांवर बारीक लक्ष ठेऊन असायचे 
ते, श्री.विजयराव वैद्य, श्री.सुरेशराव हरणे, श्री.निर्मळ, श्री.माधवदादा साधु, वगैरे वगैरे. 

आमचे एक टांगेवाले मामा श्री.हनुमंतमामा. आईचा आतेभाऊ. टांग्याला 
भोंगा लावून नाटक, सिनेमा, वगैरेंचा प्रचार करणार. बरेचदा हनुमंतामामाच्या 
टांग्यात मग आमची स्वारी समोर घोड्याजवळ बसूनच फेरफटका मारायची, व 
घोड्याचे लगामही हाती घ्यायची. मग, नाठाळ घोडे कसे हाताळायचे ते मी शिकलो 
हनुमंतामामाकडून . 


(४110181) 


वैज्ञानिक लोक ४७ 


आमचे शिक्षक 


मगुमपसेहासे स्कुल मध्ये पाचवी ते दहावी दरम्यान आम्हाला शिकविणाऱ्यांपैकी 
खास लक्षात असलेले आमचे एक शिक्षक म्हणजे श्री देशमुख सर. एक कोट, 
सदरा व धोतर घालणारे हे गृहस्थ आम्हाला इतिहास शिकवायचे ते कोणत्याही 
पुस्तकाशिवाय. इतिहासातील तारखा, इतर बारीक सारीक नोंदी व तपशील त्यांना 
अगदी तोंडपाठ असे. माझ्या ति. अप्पाआजोबांचे ते विद्यार्थी होते असे, ते मला 
अभिमानाने सांगत असत. बरेचदा तर त्यांनी आजोबांना माझ्या द्वाडपणाबद्दलही 
सांगितले ही पण, मस्ती केली की फक्त शाब्दीक ताकीदच देत असत, सर्वांनाच. 

एकदा मात्र त्यांनी एका मुलाच्या (बहुदा हा सुनिल जवळेकर) गालावर 
आपली पाची बोटे उमटवली, व नंतर त्यांनाच रडू कोसळले की आपण आपल्या 
उभ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच आपल्या नातवासारख्या मुलाला मारले. एवढे ते प्रेमळ 
गृहस्थ. 

आमच्या मगुमपसेहासे शाळेचे हेडमास्तर होते श्री.सु.ना.सिंग. त्यांचे दर्शन 
तर मी त्यांच्याच कार्यालयात घेत असे. कारण, कोणाशी तरी कशावरुन तरी 
झालेले भांडण वा वर्गातील कोणतातरी दाडपणा असे. या गृहस्थांनी देखील 
आम्हाला शिक्षा द्यावी कोणती, तर तेथेच, त्यांच्याच समोर, बसून गणिते सोडविण्याची. 
त्यामुळेच माझा गणित विषय पक्का झाला, ही आता तर मला खात्रीच झालीय. 
गणिताची सतत खुप सारी उदाहरणे सोडविल्यावर कोणतेही दिलेले उदाहरण 
माझ्याकरीता नवीन राहील असे तुम्हाला तरी वाटते का? 

विवेक, सुभाष (करबेलकर) व मी. आमची चार पाच मोठ्या लाकडी 
खोक्यांपासून बनवलेली एक सुसज्ज प्रयोगशाळा स्टेट बँक कॉलनीतील आमच्या 
घराच्या (जिना नसलेल्या गच्चीवर तयार केली - पावसापासून संरक्षण म्हणून 
त्यावर प्लास्टिकचे एक छान आवरण, तर आतमध्ये भौतिकशास्त्रातील वेगवेगळ्या 
प्रयोगांकरिता, वनस्पतीशास्त्रातील प्रयोगांकरिता, रसायनशास्त्राची आवश्यक ती 
सर्वच उपकरणे उपलब्ध केली होती. अगदी डिसेक्शन साठी ट्रे वगैरे देखील 
उपलब्ध होता. 


४८ वैज्ञानिक लोक 


आता तुम्ही विचाराल की हे सर्व आम्हाला सहावी-सातवीत कोठून मिळणार? 
त्याचे उत्तर होते ति. अप्पाआजोबांचे एक मित्र श्री. डांगे, श्री. डांगेकाकांचे शाळा- 
कॉलेजला लागणार्‍या वैज्ञानिक उपकरणांचे, युनिव्हर्सल सायंटिफिक नावाचे दुकान, 
आमच्या मगुमपसेहासे शाळेजवळच, बडनेरा रोडवरच, होते. वेळीअवेळी कधीही 
त्यांच्या दुकानात जायचो आम्ही, व काका आम्हाला हे हवे, हवे असे सांगायचो 
आम्ही त्यांना. 

मग शाळा-कॉलेजना ते देऊ शकत नव्हते अशा, कोठे एखादा काळा डागच 
लागलाय अशा अवस्थेत असलेल्या, बऱ्याचश्या गोष्टी श्री.डांगे काका आम्हाला 
द्यायचे. खरंतर त्यांनी सहजच ते इकडे तिकडे खपविले असते, पण आम्ही त्या 
साहित्याचे पुढे काय करणार हे त्यांनाही कुतूहल असे. ते बरेचदा आम्हाला याचा 
उपयोग असा, त्याचा उपयोग असा, हे सुद्धा सांगत असत. 

आज मात्र मला राहून राहून नवल व कौतुक वाटते ते श्री.डांगे काकांचे. 
त्यांच्या गोडाऊनमध्ये खराब पडलेल्या, टिचलेल्या, डाग लागलेल्या, अशा कितीतरी 
वस्तू ते अगदी आठवण ठेऊन बाजूला काढायचे, जपून ठेवायचे, व आम्हाला 
द्यायचे. कधीही तशाही सामानाचे पैसे डांगे काकांनी घेतले नाहीत आमच्याकडून. 
पण एक नक्की की अप्पाआजोबांना मात्र आमच्या सर्व उपद्व्यापांची खडान्‌ खडा 
माहिती असायची. 

मगुमपसेहासे शाळेत मात्र ह्याला हात लावायचा नाही, त्याला हात लावायचा 
नाही, असे म्हणणारे एखादे शिक्षक होते, तर शासकीय कॉलेजात “कशालाही 
माझ्या परवानगीशिवाय (तुटक्या रेसिस्टन्स बॉक्सला पण) हातही लावायचा नाही” 
असे म्हणणारेच जास्त. 

आठवीत आम्हाला वनस्पतीशास्त्र शिकवायला एक तरुण शिक्षक आले. 
नाव होते श्री तारक काटे यांची खुबी ही की, यांना काहीही विचारले की त्याचे 
तपशीलवार विवेचन एका कागदावर सुवाच्य अक्षरात लिहून ते तुम्हाला मिळणार. 
आमचे आणि श्री काटे सरांचे मग एकदम चांगलेच सूत जमले. जसा आम्हाला 
वेगवेगळे प्रयोग करण्याचा नाद, तसा त्यांनाही तो होता. 

आठवीत की नववीत होता तेव्हाची ही गोष्ट असावी. एकदा कोणत्यातरी 
प्रयोगासाठी आम्हाला पोर्टेशीयम सायनाईड लागणार होते. तेव्हा मात्र श्री डांगे 
काकांनी जरा खळखळच केली ते आम्हाला द्यायला, व आम्ही ते रसायन कसे 


वैज्ञानिक लोक ४९ 


वापरणार, त्याचे काय करणार, इत्यादी प्रश्‍न विचारायला सुरुवात केली. आणि, 
मग त्यांनी आम्हाला सांगितले की त्याला मात्र इतके इतके पैसे लागतील म्हणून. 
ते घातक रसायन आम्हाला देणे टाळायचेच होते त्यांना खरंतर. 

पण, आम्ही निघालो वस्ताद, तारक काटे सरांना घेऊन व आवश्यक ते 
पैसे घेऊन आम्ही त्याच्या दुकानात हजर झालो. तेव्हा कुठे ते घातक रसायन 
मिळाले आम्हाला. ते घातक रसायन कसे हाताळायचे ते डांगेकाकांनी सांगितले, व 
तारकने अर्थातच दाखविले सुद्धा. 

आम्ही काय करतो ते पहायला मग तारक साहेबांची स्वारी दस्तुर खुद्द 
आमच्या घरी आली व आमची गच्चीवरची प्रयोगशाळा पाहून जरा चकितच झाली. 
फक्त चांगला मायक्रोस्कोप तेवढा सोडला तर बाकी सर्वच उपकरणे आमच्याजवळ 
होती. वेगवेगळ्या (अगदी टाकाऊ देखील) वस्तूंपासून भौतिकशास्त्रातील प्रयोग 
करण्यात सुभाष हा एक उस्ताद, आणि विवेक रसायनशास्त्राचे प्रयोग करण्यात, व 
वेगवेगळे तक्ते बनवण्यात वस्ताद होता. तर मी सर्व गोष्टी व्यवस्थित काम करतात 
की नाही ते प्रयोग करुन तपासायचो. 

त्या प्रयोगांमध्ये, उपकरणांमध्ये, आवश्यक ते बदल विचारविनिमय करुन, 
मग सर्वच जण ठरवायचो. बारावी पर्यंतचे सर्व प्रयोग तर आम्ही आठवीतच पूर्ण 
केलेले होते. त्या स्तरापुढचे प्रयोग मग आमच्यासाठी नेहमीच एक ध्येय असायचे. 

त्या प्रयोगांमागचे सर्व सैद्धांतिक (18०8०१) ८०८०५) आम्ही - 
विवेक, सुभाष व मी अगदी व्यवस्थित चघळायचो. हे असे सैद्धांतिक वेगवेगळ्या 
प्रकारे चघळणे ते तर माझ्या खास आवडीचे होते. मग बरीचशी सैद्धांतिके 
आम्हाला समजली नसतील तरच नवल ना. 

मग, आमच्या सर्वाच्या स्वार्‍या सायन्स टुडे (9८०००९ 7०4०5), सायन्स 
रिपोर्टर (Science Reporter), करंट सायन्स (Current Science) वगैरे 
नियतकालिके जमवण्याच्या मागे लागल्या. माझ्या वडीलांनी, दादांनी, करंट सायन्स 
ची वर्गणीच भरली एक दोन वर्षाकरीता. तारक ही कोठून तरी वेगवेगळे अंक 
आणून द्यायचा व आम्ही ते एका रजिस्टरमध्ये सुवाच्य हस्ताक्षरात लिहून काढायचो. 
आताही माझ्याजवळ जपून ठेवलेली आहेतच ती बरीचशी रजिस्टरे, व अनेकदा मी 
ती कधीही परत वाचतो देखील. 


५० वैज्ञानिक लोक 


(वैज्ञानिक लोकात प्रवेश मिळाल्याचा “परवाना” म्हणजे अनेक महनीय 
व्यक्तींना तुम्ही एकेरी नावाने संबोधण्याची त्यांच्याकडूनची मिळालेली परवानगी 
असते. आता खरंतर सवय झालीय मला बऱयाच जणांना एकेरी नावाने 
संबोधण्याची. त्यामुळे त्या आदरणीय लोकांची व वाचकांचीही बरीच नावे माझ्याकडून 
एकेरी उल्लेखाने सहजच येतील त्याबद्दल क्षमा मागतो.) 

तारकने मला “नॅशनल टॅलेंट सर्च” परिक्षेची तयारी करण्यास सांगितले. 
त्याकरीता प्रोजेक्ट करावे लागते. म्हणून, आम्ही प्रोजेक्ट करण्याचे ठरविले. 
कोठेतरी वाचले होते की थायरॉक्सिनचा (1१४7०४०) बेडकांच्या वाढीवर परिणाम 
होतो म्हणून. ते मी अभ्यासावयाचे ठरविले. याकरीता लागणारी सर्व सामुग्री तर 
आमच्या गच्चीवरच्या सुसज्ज प्रयोगशाळेत आधीच उपलब्ध होती. मला वाटते 
आठवीच्याच पावसाळयात हा अभ्यास पूर्ण झाला असावा आमचा. 

डांगेकाकांनी थायरॉक्सिन च्या गोळ्या दिल्या मला बेडकांची अगदी छोटी 
छोटी पिल्ले (80165) सात-आठ वेगवेगळ्या ट्रे मध्ये जमा केली, त्या ट्रे ना 
नंबर दिले, कोणत्या ट्रे मध्ये किती मात्रा थायरॉक्सिनची असावी त्याचा व्यवस्थित 
तक्ता तयार केला आणि मग बेडकांची वाढ कशी होते त्याची निरिक्षणे सुरु झाली. 
एक-दोन महिन्यातच हा प्रयोग पूर्ण करुन, त्याबद्दलचा रिपोर्ट तयार केला. तो 
कसा करायचा त्याचे प्रशिक्षण तारककडून अर्थातच मिळाले. 

आता दुसरा प्रयोग करु म्हणून तारकच्या मागे भुंगा लावला असेल मी, 
म्हणून मग एक वनस्पतिशास्त्रातला प्रयोग करु असे ठरले. आता तर तारक 
स्वतःच आचार्य पदवीकरीता संशोधन करण्यास नागपूर विद्यापिठाच्या वनस्पतिशास्त्र 
विभागात जाणार होता. फुलांच्या परागकणांमध्ये परागनलिका (?०।।९१ ८७९ 
formation in Pollen Grain) कशी तयार होते हे त्याचे संशोधन क्षेत्र असणार 
होते. त्याने त्याबद्दलचेच प्रोजेक्ट कर असे सुचविले, व त्यासंबंधीची विस्तृत माहिती 
त्याने मला दिली. नववीच्या सुरुवातीची गोष्ट असावी ही. 

अमेरिकेतील ब्रुबेकर (7०४७१०४) या नावाच्या संशोधकाने वेगवेगळी 
क्षार द्रव्ये वापरली, व त्याला अभ्यासाअंती असे दिसले की त्या द्रव्यांची मिश्रणात 
विशिष्ट मात्रा असेल तर परागनलिका तयार होतात. या अभ्यासाला मग बरेच पुढे 
नेले ते एका विदुषीने - नागपूरच्या शासकीय विज्ञान संस्थेच्या चितळे मॅडमनी. या 


वैज्ञानिक लोक ५१ 


संशोधन पद्धतीला तर “चितळे पद्धती” असे नावच देण्यात आलेले आहे मुळी ही 
पद्धत वापरत माझे ही संशोधन सुरु झाले. 

(जागरुक वाचकांच्या लक्षात आलेले असेल की मी “माझे ही संशोधन” हे 
शब्द येथे वापरले आहेत म्हणून. खरेखुरे संशोधनच तर होते हे.) 

ब्रुबेकरच्या द्रावणातील वेगवेगळ्या क्षार-द्रवयांचे प्रमाण बदलवायचे, वेगवेगळ्या 
झाडांचे परागकण जमा करायचे, परागनलिका किती लांबीच्या तयार होतात ते 
पहायचे. याचा व्यवस्थित रेकॉर्ड ठेवण्याचे काम करायचे. परागनलिका तयार 
झाल्या की नाहीत ते पहायला तारकने मला मग एक किंमती कंपाउंड मायक्रोस्कोप 
घरी वापरायला दिला, अर्थातच तो मगुमपसेहासे शाळेचाच होता व तारकने 
स्वतःच्या जबाबदारीवर तो आम्हाला दिला होता.दहावीच्या सुरुवातीची गोष्ट 
असेल. तारक अजूनही नागपूरला गेला नसल्याने मायक्रोस्कोप आमच्या जवळच 
होता. कल्पना सुचली म्हणून परागनलिका तयार झालेले गुलाबफुलांचे पराग 
एकत्रित करुन आम्ही गुलाबाच्या वेगवेगळ्या फुलांमध्ये टाकले. 

खुशखबर म्हणजे एका गुलाबाला मग एका लहान पेरु इतके मोठे फळ 
आले तेव्हा अर्थातच, तारकला आम्ही ते दाखविले सुद्धा. पण, त्याचा फोटो मला 
घेता आला नाही कारण आमचा साधासुधा असलेला कॅमेरा तेव्हा नादुरुस्त होता 
(आमच्याच उपद्व्यापामुळे) लवकरच, तारक नागपूरला गेला आणि आमच्या 
जवळचा मायक्रोस्कोप मगुमपसेहासे शाळेत परत गेला. मग मात्र त्या उपकरणा 
अभावी आमचे हे प्रयोग थांबले. 

फोटो : फोटो म्हटल्यावर मला नेहमीच आठवण होते ती आमच्या 
मगुमपसेहासे शाळेत भुगोलाचे शिक्षक असलेल्या श्री. भगत सरांची. हे गृहस्थ 
कोणता विषय शिकवायचे ते सोडा, पण त्यांचा खराखुरा छंद म्हणजे फोटोग्राफी. 
आमचा संघ शाखाप्रमूख असलेल्या (कै.) अभय रानडे या मोठ्या भावाच्या 
मित्राच्या घरी श्री. भगत सर भाड्याने रहायचे. 

(अभयच्या नावासमोर कैलासवासी लावतांना मला अत्याधिक चिड येते, 
त्याचे कारण म्हणजे आणिबाणीत झालेल्या एका देशभक्त युवकाचा हा सरळ सरळ 
खून होता. अवघ्या अठरा वर्षांच्या अभयला अमरावतीच्या तुरुंगात काविळ झाली 
तरी सोडले नाही, व उपचारही व्यवस्थित मिळाले नाहीत. या त्याच्या खूना करीता 
आजतागायत कोणाला शिक्षा देखील झालेली नाही.) 


५२ वैज्ञानिक लोक 


श्री भगत सरांनी आपला फोटोग्राफीचा छंद जोपासण्यासाठी स्वतःचा 
स्टुडियोच उभा केला होता घरी. त्यांनी मग आम्हाला - मला व विवेकला - 
फोटोग्राफी शिकविली. बरेचदा त्यांच्या घरी हायपो मध्ये फोटो घुवत बसलेलो असू 
आम्ही. त्यांची फोटो एनलार्जमेंट मशीन पाहून आम्ही पण घरी बनविली. लाकडी 
स्टँडला लोखंडी रॉड लावून त्यावर भिंगांची व्यवस्था बसवून केलेले हे मशीन. 
श्री. भगत सर ही ती एकदा पाहून गेले मग. 

वाचकांना अमरावतीत मगुमपसेहासे स्कुल कुठे आहे हा प्रश्‍नच पडला 
असेल. आता जास्त न ताणता, तुम्हाला ही शाळा शोधणे सोपे व्हावे म्हणून सांगतो 


की “मगुमपसेहासे” स्कुल म्हणजे मणिबाई गुजराथी मल्टी परपज सेकंडरी व 
हायर सेकंडरी स्कुल. 


तारक नागपूरला गेल्यावर माझी स्वारी भौतिकशास्त्राकडे वळती झाली. 
आता मात्र आम्ही आमच्याच व्याख्यानमाला चालु केल्या होत्या, आणि असे 
करण्याची कल्पना मुळची सुभाष व विवेक यांचीच. वेगवेगळ्या नियतकालिकातील 
लेखांवर आम्ही एकमेकांना भाषणे देणार - विषय कोणताही असो, त्या 
संशोधनाच्या विषयाचा गाभा कोणता, तो गाभा खरंच पटण्या सारखा आहे का, तो 
तसा नसल्यास त्यात कोणते बदल करता येतील त्याबद्दल आमचे वाद रंगायचे मग. 

एका सायन्स टुडेच्या अंकात सत्येंद्रनाथ बोस यांच्याबद्दल लेख आला. 
बोस-आईनस्टाईन संख्याशास्त्रीय पद्धत भौतिकशास्त्रात प्रसिद्ध आहे ते हे बोस. 
अशी पद्धत ज्यांना लागु होते त्या कणांना बोसॉन (305015) म्हणतात. त्यातले 
सर्व गणितीय आम्ही तपासले. 

कोणत्या तरी एका गोष्टीचा उलगडा झाला नाही तर मी तारकला लिहिले. 
तारकने मग भौतिकशास्त्रात संशोधन करणाऱ्या त्याच्या एका मित्राला (बहुदा प्रणव 
देशमुख) त्या प्रश्नाचे उत्तर विचारले व ते सर्व गणित लिहून मला पाठविले नागपूरहून. 

तेव्हा मला कोणतेही आश्‍चर्य वगैरे वाटले नव्हते त्याने ते उत्तर पाठविले 
याचे, पण आता मी आदराने तारकला दंडवत घालतो. वनस्पतीशास्त्राचा एक 
अभ्यासक एका शालेय विद्यार्थासाठी एवढे काही करेल हे खरेच वाटत नाही मला 
आता. वाटते तुम्हाला? 


वैज्ञानिक लोक ५३ 


माझ्या इंदु आत्याचे यजमान (कै.) श्री. विजयराव तक (तता) हे रसायनशास्त्र 
शिकवायचे नागपूरच्या मथुरादास मोहता महाविद्यालयात. त्यांची कोणत्यातरी एका 
घरगुती प्रसंगी भेट झाली. बोलता बोलता मी त्यांना माझ्या मनातला बोस - 
आईन्स्टाईन संख्याशास्त्रीय पद्धती बद्दलचा प्रश्‍न विचारला तेव्हा आधी ते जरा 
विचारातच पडले. 

पण, मिनिटाभरातच त्यांनी माझ्या त्या शंकेचे, अगदी पूर्णपणे 
समाधानकारक असे, उत्तर मला दिले. मग मात्र मला अगदी पूर्णपणे, पूर्णार्थनिच 
म्हणा, ती (बोल्ट्समनची) कणांच्या वेगळेपणाची (distinguishability of particles) 
संकल्पना. 

तेव्हा तर नाही, पण नंतर बरेचदा मला खरोखरच की त्यांनी कोणतेही 
संशोधन केले नाही त्याचे सखेदाश्चर्य वाटायचे. (व आजही वाटते) 

माझे वडील बँकेच्या कोणत्यातरी कामाकरीता मुंबईला गेले होते १९७४ 
मध्ये त्यांना कदाचित माहिती झालेले असावे की आम्ही भौतिकशास्त्राकडे वळलो 
आहोत ते. अमरावतीला परत येतांना (नॉन-ग्रॅज्युएट असलेल्या. त्यांनी आमच्यासाठी 
एक पुस्तक आणले. ते म्हणजे १९६८ साली लंडनच्या मेध्युएन कंपनीने (Methuen 
& Co., Lond०n) प्रकाशित केलेले “सापेक्षतावाद - विशिष्ट व सामान्य सिद्धांत” 
(Relativity & the special and the general theory) असे नाव असलेले 
आणि दस्तूरखुद्द आईन्स्टाईनने लिहिलेले. या पुस्तकाची पारायणे सुरु झाली 
आमची. त्या पुस्तकातील वेगवेगळ्या विधानांबद्दलच्या आमच्या वादळी चर्चाही होत 
असत. 

सापेक्षतावादासंबंधीच्या त्या वादळी चर्चा अजूनही आठवतात मला. कोणतीही 
भिडमुर्वत न बाळगता एखाद्या प्रश्‍नाचे यथायोग्य उत्तर मिळेपर्यंत, एकातून निर्माण 
होणारा दुसरा असे, वेगवेगळे प्रश्‍न आमच्या चर्चांमध्ये असायचे. 

संच (४९४) संकल्पने बद्दलच्या आमच्या चर्चेदरम्यान केंटॅगरी थियरी 
(Category Theor) हे नाव सुभाषने तेव्हा घेतले होते. आमच्या जवळ 
माहितीचा विस्तृत स्त्रोत त्याबद्दल नव्हता, पण १९७४-७५ मध्ये हे नाव ऐकलेले 
होते आम्ही. नक्कीच, ते नसे थोडके. 


ण्ड वैज्ञानिक लोक 


आईन्स्टाईनच्या त्या पुस्तकातील गणित इकडे शोधणे, तिकडे शोधणे सुरु 
केले आम्ही. कितीदा तरी (सुभाषच्या) घरच्या फळ्यावर त्यासंबंधीची गणिते 
लिहिलेली मग पहायला मिळायची. काळ सापेक्ष कसा असावा ते फळ्यावर आकृत्या 
काढून समजून घेण्याचे आमचे तेव्हाचे प्रयत्नच माझ्या नंतरच्या संशोधनात कामी 
आलेत मला. 

या उपद्व्यापांपायी शालेय अभ्यासक्रमाकडे आमचे दुर्लक्ष होऊ नये म्हणून 
मोठ्यांचे काळजी करणे सुरु झाले. त्यासाठी कदाचित खालील घटना कारणीभूत 
असावी. 

कोणत्या वर्गात होतो ते आठवत नाही. एक शिक्षिका मराठी विषय 
शिकवायच्या आम्हाला. त्यांनी गृहपाठचा आदेश दिला की निबंध लिहून आणा 
शिवाजी महाराजांच्या जीवनातील कोणत्याही एका प्रसंगावर. वर्गातील जवळपास 
सर्वांचे निबंध लिहून झाले पण आमचे मात्र राहिलेले. आमच्या खेळण्या- 
संशोधनामधून आम्हाला वेळ मिळेल तेव्हाच निबंध लिहिणार नं आम्ही. 

झाले, शेवटचा इशारा मिळाला आम्हाला की पुढच्या तासाला तुमचा निबंध 
तुम्हाला वर्गात वाचून दाखवायचा आहे, नाही तर शिक्षा दिली जाणार. ठरलेल्या 
तासाला निबंध वाचणे सुरु झाले. माझी पाळी आली तेव्हा मी (अप्पाआजोबांकडून 
कित्येकदा तरी ऐकलेली गोष्ट) निबंध “सांगायला” सुरुवात केली की - 

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे एक लेखनीस होते. त्या लेखनीसाला शिवाजी 
महाराजांनी एक पत्र सांगितले व त्याने ते पत्र लिहून घेतले. रायगडावर एका 
ठिकाणाहून दुसऱया ठिकाणी जाताना हे, पत्र सांगण्याचे महाराजांचे व लिहिण्याचे 
त्याचे काम चालु होते. पत्र सांगून पूर्ण झाल्यावर, महाराजांनी त्याला आज्ञा केली 
की पत्र वाचून दाखव म्हणून. तो लेखनीस ते पत्र वाचून दाखवत होता तेव्हा 
वार्‍याची, जरा जोराची झुळूक आली व त्याच्या हातातील कागद उडून तो 
महाराजांच्या अंगाला अडकला. त्यांनी पाहिले तर त्या कागदावर कोणते साधे 
अक्षरही तर लिहिलेले नव्हते. 

महाराजांनी त्याला त्याबद्दल खडसावले तर तो म्हणाला की क्षमा करा, 
शाईच संपली होती, म्हणून मला पत्रच लिहिता आलेले नव्हते. पण, त्याच्या तीव्र 
स्मरणशक्तीच्या आधारे त्याने ते पत्र, जसे महाराजांनी सांगितले होते तसेच्या तसे, 
वाचून दाखविले होते... 


वैज्ञानिक लोक ५५ 

मागच्या बाकावरील मुले कुजबुजत व बाजूच्या बाकावरच्या मुली माझ्याकडे 
कटाक्ष टाकत खदखदणारं हसू दाबत होत्या, म्हणून आमच्या शिक्षिका त्यांच्याकडे 
लक्ष द्यायला तेथे आल्या. मग अडथळा आला म्हणून, वही, पानांमध्ये बोट ठेऊन, 
बंद करुन व बोलणे थांबवून मी उभा राहिलो. मग, त्या शिक्षिका महोदयांनी मला 
वही मागितली, आणि मी दिली. त्यांनी पान उघडले. तर, माझ्या वहीचे पान 
छत्रपतींच्या त्या लेखनिसा जवळच्या पानासारखे कोरेच. 

तुमचेच मित्र व मैत्रिणी, तुम्हाला, कळत-नकळत, कसे गोत्यात आणतील 
त्याचा काही भरवसाच नसतो असे जे म्हणतात, त्याचे हे प्रात्यक्षीक होते. 

मला खाली बसण्याची आज्ञा झाली पण कोणतीच शिक्षा वगैरे ठोठावण्यात 
आली नाही. मी सुटकेचा निश्वास जो टाकला मग, तो नक्की सगळया वर्गाला ऐकु 
गेला असावा. कारण त्या तासा नंतर वर्गाच्या बाहेर सगळे एकजात हसत होते. 

पण, मानवाच्या प्रत्येक आनंदा सारखाच, माझा हा आनंद देखील अगदी 
क्षणीकच ठरला. संत तुकारामांचे तर वचनच आहे - सुख पाहता जवापाडे, दुःख 
पर्वताएवढे. त्याचे प्रत्यंतर समस्त मानवजातीला पदोपदी येतच राहणार. 

संध्याकाळी मी घराबाहेरील पटांगणात खेळत असताना मला दिसले की 
माझ्या त्या शिक्षिका आमच्या घरात प्रवेशत्या झाल्यात ते. पाणी प्यायचे निमित्त 
करीत मी, दबकत दबकत, घरात आलो काय चालले आहे ते पहायला. 

तर, मला दिसले की मराठीच्या त्या शिक्षिका व वडील गंभीर चेहर्‍याने 
बोलत आहेत, आणि अप्पाआजोबा मात्र राहून राहून हसत आहेत. मी घरात 
असल्याची चाहूल लागताच मला बोलावून, माझा कान पकडून, मग ते हसत 
हसतच म्हणाले - अरे वाह्याता, गोष्टी काही प्रत्यक्षात नसतात आणायच्या 
अशाप्रकारे. समजले? जा आता खेळायला. पळ. 

नंतर समजले की त्या आमच्या शिक्षिका म्हणजे माझ्या वडिलांची, त्यांच्या 
लहानपणीची मानलेली एक बहीण, (मुदुला?) अनगळ होत. अमरावतीच्या राजकमल 
चौकातील अॅँडव्होकेट अनगळांची बहीण. ती तर घरी येऊन आम्हाला शाबासकी 
देणारच. 


५६ वैज्ञानिक लोक 


वरील प्रसंगा नंतर कदाचित सर्वांनाच असे वाटले असावे की या मुलांचा 
शालेय अभ्यासक्रम पूर्ण करुन घेण्यासाठी एक मार्गदर्शक आवश्यक आहे. म्हणून 
स्टेट बँक कॉलनीतच राहणाऱया आमच्या मिलिंद व प्रशांत नाईक या मित्रांचे मामा 
- बाळुदादा - यांना सांगण्यात आले. 

बाळुदादा हे अत्यंत अधू दृष्टीचे. काही वाचायचे तर लिहिलेला कागद 
अक्षरक्ष: डोळ्यांच्या अगदी पापणी जवळ न्यावा लागत असे त्यांना. तरीही त्यांचे 
वाचन अफाट. इंग्रजी भाषेचे गाढे जाणकार. जर्मन व फ्रेंच शब्दांचे योग्य उच्चार 
देखील त्यांना माहिती असत. 

दुपारी अंदाजे तीन वाजता येऊन आमचा शालेय अभ्यास व गृहपाठ ते 
घ्यायचे. मध्येच, आज हा प्रयोग केला तर असे झाले म्हणत आम्ही विषयांतर 
करणार. सर्व शांतपणे ऐकून आमची कथा मूळपदावर आणण्याचे काम ते इतक्या 
खुबीने करायचे की ते आम्हाला समजतही नसे. आज देखील बाळुदादांच्या अफाट 
वाचनाचे व ज्ञानपिपासेचे नवलच वाटते मला. 

(बहुदा) सायन्स रिपोर्टरमध्ये प्रा. नारळीकरांचा विश्वोत्पतीशास्त्रा- संबंधी 
एक लेख वाचण्यात आला. त्यात गणितीय तर दिलेले नव्हते, मग अप्पाजीवा 
बरेचदा माझ्या मागे लागल्याने माझी स्वारी प्रा नारळीकरांना एक पत्र लिहिती झाली 
की त्यांच्या त्या संशोधना मागचे गणित ते कोणते आहे? मी ते पत्र लिहिल्यापासून 
जवळपास पंधरावीस दिवसांनी माझ्या हाती आला तो मिनिर्देगज सून, इन 
एस्ट्रोफिजिक्स अँड कॉस्मोलॉजी (Minibangs in astrophysics & cosmology) 
नावाचा “प्रमाण” (0811819) या भारतीय नियतकालिकात नुकताच प्रसिद्ध 
झालेला प्रा. नारळीकरांचा एक संशोधन निबंध अर्थातच त्यांनी पाठविलेला होता 
तो. त्यातील गणित तर आम्हाला समजले नाही म्हणा, पण मुख्य संकल्पना मात्र 
लक्षात आल्या त्या निबंधातले विश्‍वाचा व्यास कसा बदलतो ते समीकरण असे 
बदलले, तसे बदलले तर काय होते ते आम्ही बरेच दिवस चघळले, अकरावीच्या 
सुरुवातीची गोष्ट ही. तुम्हाला कदाचित वाटेल की मी नक्कीच बढाई भारतीय की 
अकरावीतील आमच्यासारख्या पोरासोरांना प्रा. जयंत नारळीकरांच्या त्या 
संशोधनातील संकल्पना कशा समजल्या असतील. पण मी विश्‍वास देऊ इच्छितो 
तुम्हाला की गणितीय बाजूला सारुन भीतिकशास्त्रीय गाभ्यापर्यंत कसे पोचायचे ते 
आम्हाला पुरते उमजलेले होते. 


वैज्ञानिक लोक ५७ 

वायुरुप द्रव्याचे नियम (thermodynamic laws of gaseous matter) 
वापरून आम्ही समजलो की प्रसरण पावणारे वस्तुमान कसे वागते ते. एका 
समीकरणावरून ते दिसते, हे देखील आम्ही समजलो की या हॉयल - नारळीकर 
यांच्या (Hoy!e&Narlikar १९०15) सिद्धांतात वस्तुमानाची निर्मिती (creation 
of mater) होते ती उर्जेच्या एका प्रकारातून दुसर्‍या प्रकारात बदलण्याने फक्त, व 
उर्जेची कोणतीही निर्मिती होत नाही हे ही कळले होते. 

मग वस्तुमान निर्मितीचा वेग जर असा असला, तसा असला, तर काय 
होईल त्याचे ढोबळ आराखडेही आम्ही बांधले व समीकरणे (ordinary differential 
९१७०४०५) सोडविता येतील अशी मांडली. विश्‍वाचा व्यास कसा बदलतो त्याच्या 
आकृत्या देखील काढल्या. 

हे सर्व घेऊन मी जात असे अमरावतीच्या विदर्भ महाविद्यालयात भौतिकशास्त्राचे 
प्राध्यापक असलेल्या माझ्या काकांकडे, प्रा. गोपाळ धिके यांच्याकडे, अर्थातच, 
मनाला वाटेल तसा वस्तुमान निर्मितीचा वेग समजून आम्ही जे करत होतो ते 
अवास्तवच होते. पण थांबा जरा, आता मात्र सांगतो की आजच्या विश्वोत्पत्तीशास्त्रातील 
संशोधनही तर असे अवास्तवच आहे. महास्फोटात विश्वाच्या जन्म, नंतर 
संशोधनात (अयोग्य) संकल्पनांचे कितीतरी काजवेच काजवे असे म्हणतात की 
एकदाच दिसतो एक काजवा. 

अशा एखाद्या काजव्यावर, संकल्पनेवर, मग नयनरम्य चलचित्रफीत बनवायची, 
ती सर्वत्रच प्रसारीत करायची, की झाले, त्यातील कल्पना वास्तव म्हणून बरेचजण 
मानणार, आणि नवे विद्यार्थी त्या दिव्यावर पतंगांप्रमाणे उड्या घेणार, सगळ्यांचे 
आयुष्य क्षणभराचे. दुसऱया महायुद्धा दरम्यानचे गोबेल्सचे तंत्र फारकाळ वापरु 
नये. त्याने आपलाच घात होतो शेवटी. किती दिवस चालणार आहे हे कोणास 
ठाऊक. मग, आमचे ते संशोधन वाईट होते असे का समजावे आम्ही, अगदी 
आत्ता देखील! (जयंत, काही कॉमेंट्स?) 

हे सर्व घडत असताना आम्हाला एक मार्गदर्शक घरच्या घरीच लाभला. हा 
मार्गदर्शक म्हणजे सुभाषचे वडिल व रसायनशास्त्राचे एक गाढे जाणकार - प्रा.ना. 
वि.करबेलकर. सुरूवातीला ते आमचे उपद्व्याप बघायचे, हसायचे व आम्हाला 
चिडवायचे देखील. आम्ही अकरावीत गेल्यावर मात्र त्यांनी आमच्याकडे लक्ष 
द्यायला सुरुवात केली. 


५८ वैज्ञानिक लोक 


भौतिकीय रसायनशास्त्र (1५७०४) ८९५४५५) या बद्दल तर आम्हाला 
कोणतीही अडचण कधीच आली नाही. त्यातील प्रत्येक विभाग/चॅप्टर म्हणजे 
आमच्या डाव्या हाताचा मळ. असेंद्रीय रसायनशास्त्र (inorganic chemistry) हे 
स्मरणशक्तीवरच अवलंबून. ते पुस्तके वाचून, अगदी अगडबंब आकाराची ही, 
आम्ही आत्मसात केलेले. उरले सेंद्रीय रसायनशास्त्र. याला सगळ्यात रटाळ विषय 
म्हणून मी व सुभाष हेटाळायचो. केकुले (८11८) याला स्वप्न काय पडले आणि 
हे नसते चेंगट आमच्या मागे लागले असाच आमचा सुर असायचा आणि, 
प्रा.नाविक, उफ ति.दादा (करबेलकर) म्हणजे तर सेंद्रीय रसायनशास्त्राचा चालता 
बोलता ज्ञानकोश व तज्ञ. 

आम्हाला ठिकाणावर आणायला, त्यांनी सेंद्रीय पदार्थांच्या रासायनिक प्रक्रिया 
कशा घडतात ते सांगायला सुरुवात केली एक दिवस. मग, त्यांनी सर्वच, अगदी 
मॉलिक्युलर ऑरबायटल थियरी (Molecular orbital theory) सकट सर्वच, 
खोलात जाऊन सांगितले तेव्हा आम्हाला थोडे पटले की हे शास्त्र, भौतिकशास्त्रीय 
कल्पना तपासायच्या तरी, उपयोगाचे आहे म्हणून. 

शाळा सुटल्यावर आम्ही सुभाषच्या घरी जमत असू व स्वयंपाक घरात 
(मीरा) काकूंच्या मागे लागून भुक-रसायनशास्त्राचे वेगवेगळे प्रयोग करीत असू. या 
प्रयोगांमध्ये मग कांद्या-बटाट्याचे भजे खारी बुंदी, गोड बुंदी, शिरा, उपमा, वगैरे 
बनविणे असायचे. हे सारे प्रयोग संपल्यावर मगच आम्ही घरी किंवा व्यायामशाळेत 
पळत असू. आमच्या या प्रयोगांपायी काकू तर नाही पण सुषमा, सुभाषची ताई, 
मात्र बेजार व्हायची, कारण स्वयंपाक घर साफ करणे हे तिचे काम. 

आता सौ. सुषमा तुषार वाकणकर. माझे ठाम मत आहे की वाकाटक हे 
नाव वाकणकरांवरुन पडले. एवढे (तुषारसह सर्वच) वाकणकर घराण्याचे ऐतिहासिक 
काम. एकदा (पद्मश्री) हरिभाऊ वाकणकर रेल्वेने जात होते. खिडकीतून बाहेर 
पहात असताना त्यांना रुळांच्या बाहेर काही दगड पडलेले दिसले. आपला पुढचा 
प्रवास तसाच थांबवून ते रेल्वेच्या ढकलगाडीने त्या ठिकाणा पर्यंत परत आले व 
ते दगड तपासायला लागले. त्या दगडांमध्ये त्यांना काय दिसले असावे, तर एक 
शहामृगाच्या अंड्याचे जिवाश्म. 


वैज्ञानिक लोक ५९ 

ति.दादांनी एकदा मला म्हटले “अरे संजय, सुभाष तर काहीच ऐकत नाही 
रे, तू थोडे तरी ऐकतो माझे. तू जरासं तरी रसायनशास्त्र शिक रे.” पुढची दोन 
वर्ष मग ते मला रसायनशास्त्र शिकवायचे. बारावीच्या परिक्षेत रसायनशास्त्राचा 
पेपर झाला. पेपर झाल्यावर मला तो त्यांना घरी सोडवून दाखवावा लागला. मी 
तेव्हा जे काय सोडविले ते तपासल्यावर त्यांनी सांगितले की तुला शंभरपैकी सत्तर 
मार्क मिळतील आणि मला (बहुदा) मिळाले होते एक्काहत्तर मार्क. 

मी विचारले की काय चुकले ते. तर मिश्कीलपणे हसत हसत उत्तर मिळाले 
की असेंद्रिय रसायनशास्त्रात तूला पैकीच्या पैकी, भौतिकीय रसायनशास्त्रातू तूला 
पैकीच्या पैकी, आणि सेंद्रीय रसायनशास्त्राचा तुझा पेपर जर मी तपासला तर मात्र 
शून्य मिळालं असतं. मग म्हणाले की काही ठिकाणी विचारले एक, तू लिहिले 
वेगळेच. प्रश्‍न नीट वाचत जा जरा. 

करबेलकर कुटुंबीय अमरावती सोडून नागपूरला रहायला आले. त्यानंतरची 
गोष्ट. ति.दादा हे योगाभ्यासाचे गाढे अभ्यासक. (बहुदा १९९४ ला ) श्री हनुमान 
व्यायाम प्रसारक मंडळाने एक योगशिबिर वर्धा येथे भरविले होते. त्या शिबिरात 
दादांचे भाषण व योग प्रात्यक्षिक ठेवण्यात आले होते. बसचे तिकीट न मिळाल्याने 
त्यांनी मला म्हटले की आता कसे करायचे. मी त्यांना म्हटले की मी मोटर 
सायकलवर सोडू शकतो, पण खराब रस्यावरील ८० किलोमिटरच्या प्रवासाचा त्रास 
होईल तुम्हाला. तर ते म्हणाले पाहू, अगोदर चल तर खरी. 

मोटरसायकलला मागे त्यांची बॅग पक्की बांधली व आम्ही सव्वाआठ 
वाजता निघालो घरुन. ताशी शंभर किलोमिटरच्या वेगाने गाडी पळवत आम्ही 
वर्धेजवळ पोचलो असू तेव्हा कोठे ते मला म्हणाले की बॅग पडते आहे असे वाटते, 
थांब जरा. मी गाडी थांबविली, त्यांना उतरु दिले, व पाय मोकळे करु दिले 
पाच-दहा मिनिटं. मग पुन्हा आम्ही जो निघालो तो थेट कार्यक्रमस्थळी पोचलो 
साडेनऊला. दादांचे भाषण होते दहा वाजता. मग काय, दादा खुष. 

तेथे असलेल्या बाळमामा, अरुण खोडस्कर व इतरांना, मी दादांना 
वर्धेच्या बस स्टेशन वरुनच आणले आहे असे वाटले. ते मला विचारते झाले की 
मी त्यादिवशी वर्धेत कसा काय. मी सर्व सांगितले तर त्यांचा विश्वासच बसेना, 
पंच्च्याहत्तरी ओलांडलेले दादा तर हुँ की चुँ न करता तेथील एका खुर्चीत बसून 
चहा पित होते व कोणाशीतरी बोलत होते. 


६० वैज्ञानिक लोक 


शिबीर संपवून ते मग नागपूरला परत आले तेव्हा त्या कामाची शाबासकी 
म्हणून मला हसत हसत बक्षिस “सेंद्रीय रसायनशास्त्राचे” एक जाडेजुडे पुस्तक 
मिळाले. 

मी मग “अगदी योग्य बदला घेतला” त्यांना अब्राहम पेस याचे आईनस्टाईनच्या 
वैज्ञानिक जीवनावरचे “सटल इज द लॉर्ड” हे पुस्तक वाचायला देऊन 
(या पुस्तकाचा उल्लेख पुढेही येईल.) ते पुस्तक वाचून त्या संबंधाने माझ्याशी त्या 
वादळी चर्चा सुरू झाल्या. 

अत्यंत तीव्र स्मरणशक्ती असलेले दादा, त्या पुस्तकातील विधाने “जशीच्या 
तशी” (अगदी कोणत्या पानावर आहे त्यासकट) सांगत, वेगवेगळ्या मुद्दा बद्दलचे 
आपले मत मांडायचे, व मी माझे मांडायचो. मग, “कोपरापासून हात जोडत” ते 
पुस्तक परत मिळाले मला. त्यांच्याबरोबरच्या चर्चाच माझ्या आजच्या संशोधनात 
मला कामी येतात हे तर निर्विवादच. 

ते छत्रपतींचे लेखनीस नक्कीच होते असे मी त्यांना कित्तीतरीदा चिडविले 
असावे, कारण ते सतत काहीतरी लिहितच असायचे. प्रचंडच उत्साह त्यांना, 
सगळ्याचाच. 

(okoXo) 


लाजाळू 


पॉल एड्रिएन मॉरीस डिरॅक (P५1 Adrien Maurice Dirac) - 
८ ऑगस्ट १९०२ साली इंग्लंड मधील ब्रिस्टॉल इथे स्विडीश वडील व ब्रिटिश 
आई यांच्या पोटी जन्मलेला एक प्रसिद्ध व प्रतिभावंत संशोधक. त्याच्या 
भौतिकशास्त्रातील संशोधनासाठी पॉल डिरॅकला १९३३ सालाचे नोबेल पारितोषिक 
देण्यात आले. इलेक्ट्रॉनची क्वाँटम थियरी व पॉझिट्रॉनच्या अस्तित्वाचे त्याचे 
भाकित या साठी हे पारितोषिक त्याला मिळाले. 

वयाच्या अवघ्या १९ व्या वर्षी इलेक्ट्रीकल इंजिनियरींगची पदवी मिळविलेला 
पॉल डिरॅक १९२३ साली केंब्रिज विद्यापिठात प्रा. आर. एच. फाऊलर (RH 
Fowl) यांच्याकडे संशोधनासाठी दाखल झाला व अवध्या दहा वर्षातच त्याच्या 
प्रतिभेने जगाला दिपवून गेला. 


वैज्ञानिक लोक ६१ 


त्याचे सहाध्यायी असलेले सर नेव्हिले मॉट (51 1०५1112 ॥॥०॥) त्याच्याबद्दल 
असे सांगतात की - पॉल डिरॅक म्हणजे भौतिकशास्त्रातील जणुकाही महात्मा 
गांधीच. कडाक्याची थंडी, प्रवासाची दगदग, बोचरे वारे, जेवणखाण इत्यादी याचे 
कशाचेच त्याला काहीच वाटायचे नाही. अतिशय लाजाळू असलेला पॉल डिरॅक 
प्रसिद्धी वलयापासूनही दूरच राहणार. 

पॉल डिरॅकला प्रवासाची फार आवड. त्याने कमीतकमी तीनदा तरी जगाची 
भ्रमंती केली. वर्नर हायझेनबर्ग व तो १९२९ मध्ये बोटीने जगाच्या भ्रमंतीवर गेले 
असतांनाची गोष्ट आहे. बोटीने जपानमध्ये नांगर टाकला. ते दोघेही उत्तम 
भौतिकशास्त्रज्ञ म्हणून तेव्हा उदयास येत असल्याने वेगवेगळया वार्ताहरांना त्यांच्या 
बरोबर बोलायचे होते. असे बरेच वार्ताहर मग बोटीवर जमा झाले. व हायझेनबर्गशी 
बराच वेळ बोलले. त्यांच्यापैकी काही जणांनी मग त्याच्याजवळ पॉल डिरॅक बद्दल 
विचारणा केली असता हायझेनबर्गने त्यांना सांगीतले की त्यावेळी बोलायला पॉल 
डिरॅक उपलब्ध नाही म्हणुन. वार्ताहरांनी हायझेनबर्गचा निरोप घेतला आणि ते 
गेले. तेव्हा हे ऐकणारा व सर्वच वेळ त्याच्याच बाजूला उभा असलेला पॉल डिरॅक 
त्याला मनापासून धन्यवाद देता झाला की हायझेनबर्गने त्याला त्या वार्ताहरांशी 
बोलण्यापासून वाचविले म्हणून . 

पॉल डिरॅक इतका प्रसिद्धीपराड्मुख होता की त्याला नोबेल पारितोषिक 
देखील त्याबरोबर मिळणाऱ्या प्रसिद्धीसाठी स्विकारायचे नव्हते. 

लॉर्ड अर्नेस्ट रुदरफोर्ड (Lord Ernest Rutherf0rd) यानी जेव्हा त्याला 
सांगितले की अरे, हे पारितोषिक नाकारण्याने तर तुला अजुनच जास्त प्रसिद्धी 
मिळेल, तेव्हा कुठे तो नोबेल पारितोषिक स्विकारण्यास तयार झाला होता. 

वयाच्या अवध्या तिसाव्या वर्षी, १९३२ मध्ये, त्याला केंब्रिज विद्यापिठाने 
ल्यूकेशियन प्रोफेसर ऑफ मॅथेमॅटिक्स (Lucasian Professor of Mathematics) 
म्हणून नोकरी देऊन सन्मान दिला. सर आयझॅक न्यूटन याने हे पद त्याच्या 
काळात भुषविले होते, तर आत्ताच्या काळात, अगदी आत्तापर्यंत, प्रा. स्टिव्हन 
हॉकिंग याने हे सन्मानाचे पद भुषविले होते. 

पॉल डिरॅक हा त्याच्या सद्सदविवेक बुद्धीला जेवढे पटले तेवढेच मानणारा 
व आचरणात आणणारा होता. तर मग त्याच्याशी बोलणार्‍याचीच पॉल डिरॅकला 


६२ वैज्ञानिक लोक 


आपले म्हणणे पटवून देणे ही नैतिक जबाबदारीच असायची. म्हणूनच तर मॉट 
महाशयांना त्याला महात्मा गांधीचीच उपमा द्यावी लागली होती. 

१९२७ची गोष्ट आहे ही. सॉल्वे कॉन्फरन्स च्या (Solvay Conference) 
दरम्यान पाऊली. हायझेनबर्ग, व डिरॅक हे एकदा बोलत असताना आईन्स्टाईनच्या 
- देव फासा फेकणे खेळत नाही (७०५ 4०९७ ॥०४ 199 4८०.) - या क्वॉटम 
थियरी संबंधानेच फक्त असलेल्या वाक्याबद्दल चर्चा करत होते. चर्चा अर्थातच देव 
व धर्म यांच्याकडेही वळली. 

इतरांचे बोलणे बराचवेळ झाल्यावर हायझेनबर्गने पॉल डिरॅकला त्याचे 
स्वतःचे मत विचारले. डिरॅकने बोलायला सुरुवात केली की जेथे देवाचे अस्तित्वच 
विज्ञानाधिष्ठीत वाटत नाही, जेथे देव जगात सर्वत्रच दुःख व अपार कष्ट दिसत 
असूनही काहीच करत नाही, अशा देवाबद्दल आपण काय बोलायचे. आईन्स्टाईनही 
देव हे करत नाही, देव ते करत नाही असे जे म्हणतो तसे त्याने म्हणायला नको, 
हे आपण तपासणार तरी कसं. देव व धर्म ह्या तर निरर्थकच गोष्टी समजायला 
हव्या. हे सर्व त्याने इतक्या ठामपणे मांडायला सुरुवात केली की बस. 

त्याचे हे म्हणणे तोपर्यंत शांतपणे ऐकणारा खट्याळ पाऊली मग गप्प बसणे 
शक्यच नव्हते. उसंत मिळताच वॉल्फगँग पाऊलीने पटकन म्हटले की - पॉल 
डिरॅक चा धर्म हा आहे की देव अस्तित्वात नाही, व डिरॅक हा त्याच देवाचा प्रेषित 
आहे. अनेक जण पॉल डिरॅकला भोर, हायझेनबर्ग, श्रिडिंजर, पाऊली यांच्या 
इतकाच प्रतिभावान मानतात, आणि ते बरोबर आहे. अर्थातच, आईन्स्टाईनला या 
सर्वापेक्षाही जास्त प्रतिभावान मानले जाते हे सांगायला नकोच. 

दस्तूरखुद्द आईन्स्टाईनने सुरूवातीला पॉल डिरॅकच्या कामाबद्दल खळखळच 
व्यक्त केली. १९२६ मध्ये त्याने अहेनफेस्टला लिहिले की डिरॅकचे काम त्याला 
समजतच नाहीय, म्हणून एकतर डिरॅक पार वेडा असला पाहिजे किंवा तो 
अतिशयच प्रतिभावान असला पाहिजे. १९३१ नंतर मात्र आईन्स्टाईनने डिरॅकच्या 
कामाची तोंडभरुन स्तुतीच केली की डिरॅकमुळेच आपल्याला नवीन क्वाँटम 
सिद्धांताचे गणितीय स्वरुप समजले. 

युजिन विग्नर (£५४९०९ ६०९7) एक प्रतिभावंत भौतिकशास्त्रज्ञ. त्याच्या 
कण-भौतिक शास्त्रातील (?511८12 01951०5) संशोधना बद्दल युजिनला १९६३ 
चे नोबेल पारितोषिक मिळाले. केंब्रिज विद्यापिठातच शिकला होता युजिन. 


वैज्ञानिक लोक ६३ 

पॉल डिरॅक एकदा एका हॉस्पिटल जवळ अस्वस्थपणे चकरा मारत असताना 
त्याच्या एका परिचिताला आढळला. त्याने सहृदयतेने विचारले की बाबा रे, कोण 
भरती आहे इस्पितळात, आणि जो भरती आहे त्याची तब्येत वगैरे तर ठीक आहे 
नं. तर पॉल डिरॅक त्याला सांगता झाला की युजिन विग्नरची बहिण तेथे बाळाला 
जन्म देण्यासाठी भरती आहे व ती ठिक आहे. आणि तो परत अस्वस्थपणे 
हालचाल करु लागला. 

त्या परिचिताला समजेच ना की युजिन विग्नरच्या बहिणीच्या बाळंतपणामुळे 
पॉल डिरॅक का अस्वस्थ आहे म्हणून. तेवढ्यात युजिन स्वतःच त्या इस्पितळातून 
बाहेर आला व पॉल डिरॅकचे बाप झाल्याबद्दल अभिनंदन करता झाला. तेव्हा कोठे 
त्या परिचिताला सर्व गोष्टींचा उलगडा झाला. त्या परिचिताला, अगदीच कमी व 
माफक बोलणाऱया, लाजाळू, पॉल डिरॅकने सांगितलेच नव्हते की युजिन विग्नरची 
बहिण म्हणजे त्याची स्वतःचीच बायको आहे म्हणून. 

पॉल डिरॅक व वर्नर हायझेनबर्ग यांची चांगलीच गट्टी होती. तसं म्हटलं तर 
दोघांनाही फिरण्याची आवड, दोघेही काटक शरीरयष्टीचे, तहान-भूक वगैरे 
बाबींचे दोघांनाही सोयरसुतक नसे. पर्वतारोहणादी शारिरिक कष्ट करण्याचीही 
त्यांना आवड असे. 

इटलीतील त्रिएस्ते (111०5०) गावातील इंटरनॅशनल सेंटर फॉर थियोरेटीकल 
फिजिक्स (International Center for Theoretical Physics & ICTP) या 
संस्थेचे संचालक होते प्रा. अब्दुस सलाम (505 991811). अब्दुस सलाम हे 
मुळचे पाकिस्तानचे. परंतु ते अहमदीया या पंथाचे असल्याने, त्यांना पाकिस्तान 
बाहेरचा रस्ता धरावा लागला होता. अब्दुस सलाम यांच्या भौतिकशास्त्रातील 
संशोधनाबद्दल त्यांना १९७९च्या नोबेल पारितोषिकाने गौरविण्यात आले. 

या संस्थेत, बहुदा १९६०च्या दशकात, भीतिकशास्त्रज्ञांच्या सम्मेलनाचे 
आयोजन करण्यात आले होते. डिरॅक व हायझेनबर्ग हे दोन दिग्गज त्या सम्मेलनात 
भाषण देणार होते. संस्थेचे संचालक या नात्याने हायझेनबर्ग ची त्याच्या भाषणा 
अगोदर ओळख करुन देण्याचे काम मग सलाम कडे आले. सलाम नी हे काम 
डिरॅक वर सोपविण्याचे मनोमन ठरविलेले होते. पण त्याच्या भिडस्त स्वभावामुळे 
हे काम करायला डिरॅकला सांगायचे कसे हा प्रश्‍नच होता. प्रसंगावधानी असलेल्या 
सलाम नी मग खालील गोष्ट सांगत हे काम सहजसाध्य केले. 


६४ वैज्ञानिक लोक 


सलाम नी सुरुवात केली नादीरशहाने दिल्लीच्या बादशहाला युद्धात परास्त 
केल्यानंतरची गोष्ट आहे. दिल्लीच्या लालकिल्यातील दरबारात जेत्या नादीरशहाचे 
आगमन झाले त्याप्रसंगी दिल्लीच्या पंतप्रधानासमोर यक्षप्रश्न निर्माण झाला की त्याने 
प्रथम स्वागत करावे तर कोणाचे, बादशहाचे की नादीरशहाचे. नादीरशहाचे स्वागत 
पहिले केल्यास आपल्याच बादशहाचा अपमान होणार होता, व बादशहाचे स्वागत 
पहिले केल्यास नादीरशहाचा नादीरशहा गेल्यावर बादशहा त्याला काय शिक्षा 
द्यायची ती देईल, पण नादीरशहा तर त्याचा शिरच्छेदही करील ही भिती होती. 

त्या हुशार प्रधानाला मग एक युक्ती सुचली. स्वागताचे तबक आपल्या 
स्वतःच्या हाती घेऊन तो अत्यंत नम्रपणे बोलता झाला. तुम्हा दोघा महान व्यक्तींचे 
स्वागत करण्याची माझी स्वतःचीच काय, येथे उपस्थित इतर कोणाचीही, लायकीच 
नाही. आपण दोघेच फक्त एकमेकांचे स्वागत करण्याचे हक्कदार आहात. कुपया 
आपण ठरवावे की कोण कोणाचे स्वागत करणार ते - असे म्हणून, अदबीने 
झुकत, त्याने ते स्वागताचे तबक त्या दोन बादशहांच्या मधोमध धरले. 

नादीरशहाने त्या प्रधानाची पंचाईत अगोदरचीच ओळखलेली होती, व 
तलवारीवर हात ठेऊन प्रधान काय करतो याची तो वाटच पहात होता. 
प्रधानाच्या हुशारीने नादीरशहा इतका खुष झाला की दिल्लीच्या बादशहाचे स्वागत 
करुन त्याने दिल्ली दरबारचा मान राखला. 

ही गोष्ट सांगून सलाम बोलते झाले की हायझेनबर्ग यांचा परिचय करुन 
देण्याचे काम फक्त डिरॅकच करु शकतात, मी तर हे काम करण्यास असमर्थच 
आहे त्या प्रधानासारखा. मग, भिडस्त स्वभावाच्या प्रा. पॉल डिरॅक यांच्यासमोर 
आपल्या परम मित्राचा, प्रा. वर्नर हायझेनबर्ग, यांचा परिचय करु देण्याशिवाय 
पर्यायच उरलेला नव्हता. 

जेव्हा त्याने हायझेनबर्गचा परिचय करुन दिला तेव्हा पॉल डिरॅक काही 
कमी प्रसंगावधानी नव्हता हे लक्षात आले. डिरॅकनेही एक गोष्टच सांगायला 
सुरुवात केली. आम्ही - हायझेनबर्ग व डिरॅक हे दोघे - जेव्हा जग प्रवासाला गेलो 
होतो तेव्हाची ही गोष्ट. समुद्रकिनार्‍याजवळचा एक किल्ल्या पहायला आम्ही गेलो. 
त्या किल्याच्या एका उंच बुरुजावर चढल्यावर छान हवा खात अपुंच्या वर्णपटलांबद्दलच 
आम्ही बोलत होतो. हायझेनबर्ग ते वर्णपटलांचे कोडे असे सहजपणे उलगडून सांगत 
होता की याला एवढे सहजपणे हे कसे सुचते त्याचे मला मनोमन आश्चर्य वाटले. 


वैज्ञानिक लोक ६५ 


तेवढ्यातच माझ्या लक्षात आले की वारा आता खूपच जास्त जोराने 
वाहायला लागलाय. बोलता बोलता सहजच माझे हायझेनबर्ग कडे लक्ष गेले तर तो 
त्या बुरुजाच्या अगदी टोकावरील एका दगडावर उभा होता व त्या जोरदार 
वाऱ्यामुळे त्याच्या शरीराचा वरचा भाग कधीकधी त्या बुरुजाच्या टोकाच्या पलिकडे 
जाई, आत येई. पण हा मात्र त्याचाही आनंद घेत उभा होता. 

परिस्थितीची त्याला जाणिव न होवू देता मी म्हटले की चल आता, 
दुसरीकडे जाऊ. तो जेव्हा त्या दगडावरुन खाली उतरला तेव्हाच माझा जीव 
भांडयात पडला. 

भौतिकशास्त्रातही तो असाच आनंद घेत असतो. कठीण प्रश्‍न सोडवितांना 
ही हायझेनबर्ग आनंदच घेतो, व प्रश्‍न किती कठीण आहे याची त्याला जाणीवही 
नसते. त्या बुरुजावरील दगडावर तो जसा आनंद घेत उभा होता अगदी तसाच तो 
कठीण प्रश्‍नांवरही आनंद घेतच उभा असतो. त्या दगडावरुन तो जसा पडला नाही 
तसाच तो वेगवेगळे कठीण प्रश्‍न सोडवितांनाही कधीच पडला नाही. व आपल्या 
त्या प्रस्तावनेचा समारोप करीत डिरॅकने मग म्हटले की क्वाँटम थियरीतील कठीण 
प्रश्‍नांची उत्तरे आता त्याच्याकडूनच ऐकू या. 

हायझेनबर्ग ही डिरॅकला दाद देता झाला की त्या दगडावरुन पडण्याची 
त्याला भितीच नव्हती कारण त्याला खात्री होती की डिरॅकने त्याला पडूच दिले 
नसते. कठीण प्रश्‍न सोडवितांनाही तो पडला नाही त्याचे श्रेय देखील डिरॅकचेच . 
कारण त्याच्या कल्पनांना आकार आला तो डिरॅक बरोबरच्या चर्चांनीच. डिरॅक 
बरोबर असताना त्याला भिती वाटणारच कशी. 

हायझेनबर्ग आणि डिरॅकची ही अशी अनोखी जोडगोळी होती. 


(ogoXo) 


आईन्स्टाईन व निल्स भोरचे वैचारिक दंड 


१९२७च्या सॉल्वे कॉन्फरन्स (Solvay Conference) ला निमंत्रित करण्यात 
आलेल्यांपैकी पॉल डिरॅक हा वयाने सर्वात लहान होता. याच कॉन्फरन्सच्या 
ठिकाणी आईन्स्टाईन आणि निल्स भोर यांचा क्वाँटम थियरीच्या संदर्भाने वाद 
रंगला होता. सकाळी न्याहारीच्या वेळेला आईन्स्टाईन त्याला सुचलेला हायझेनबर्गच्या 


६६ वैज्ञानिक लोक 


अनसरटॅनिटी प्रिन्सिपलच्या विरोधात जाणारा प्रश्‍न मांडायचा, तर संध्याकाळपर्यंत 
विचार करुन आईन्स्टाईनचा तो प्रश्‍न कसा विरोधात जात नाही ते निल्स भोर 
दाखवायचा. जवळपास आठवडाभर चाललेले हे वैचारिक ढं. 

तेथे उपस्थित असलेला हॉलंडच्या लेडेन (1०४०००) शहरातील प्रसिद्ध 
भौतिकशास्त्रज्ञ व आईन्स्टाईनचा मित्र असलेला पॉल अर्हेनफेस्ट Paul Ehrenfest) 
सरतेशेवटी आईन्स्टाईनला - अरे आईनस्टाईन, तुझे विरोधक (०pponentऽ ०1 
relativity theor$) सापेक्षतावादाला जसा विरोध करतात अगदी तसाच 
विरोध तू भोर, हायझेनबर्ग, वगैरेंच्या क्वाँटम थियरीला करतो आहेस रे. आता 
तुझा मित्र म्हणायची देखील मला लाज वाटायला लागलीय रे. 

हे म्हणतांना पॉल अहेनफेस्टच्या डोळ्यात अक्षरक्ष: पाणी आलेले होते. 
पण, आपल्या या मित्राचे हे आर्जव देखील ऐकायला आईन्स्टाईन तयार नव्हता. 
त्याने हायझेनबर्गचे अनसरटॅनिटी प्रिन्सिपल बरोबर आहे हे शेवटी तर मानले, पण 
संख्याशास्त्रीय क्वाँटम थियरी एकप्रकारे अपूर्णच आहे असा आपला हेका तेव्हा 
सोडला नाही, नंतरही कधीच सोडला नाही. 

आईन्स्टाईनला भोर, हायझेनबर्ग, मॅक्स बॉर्न, डिरॅक यांचे काम महत्त्वाचे 
आहे हे, हळूहळू नाही तर आवश्यक तेवढ्या लवकरच, पटलेले होते. सॉल्वे 
कॉन्फरन्स नंतरच १९२८ला, १९२९ला, व १९३१ला आईन्स्टाईनने श्रिडिंजर व 
हायझेनबर्ग यांची नावे नोबेल पारितोषिकासाठी सुचविली होती. इतिहास सांगतो 
की हायझेनबर्गला १९३२चे नोबेल, तर श्रिडिंजरला १९३३ चे नोबेल पारितोषिक 
पॉल डिरॅक बरोबर विभागून देण्यात आले. 

सॉल्वे कॉन्फरन्सनंतर भौतिकशास्त्रज्ञांच्या विश्‍वात मात्र आईनस्टाईनला, 
त्याच्याच प्रयत्नांती साकार झालेला, नवा क्वाँटम सिद्धांत समजतच नाही वगैरे बाबी, 
वदंता, (प्रकाशाच्या वेगापेक्षाही जास्त वेगाने.) पसरण्यास सुरुवात झाली. आईनस्टाईन 
क्वाँटम थियरी नाकारतो आहे असे समजून अनेकांना तर धक्काच बसला. 

उदाहरणार्थ, मॅक्स बॉर्न ने बर्‍याच नंतर देखील, १९५३मध्ये, लिहिले आहे 
की तोच (आईनस्टाईनच ) तर क्वाँटम थियरीतील संख्याशास्त्रीय पद्धतींचा खरा 
प्रणेता होता व त्याच्याच मुळे आपल्याला ह्या संकल्पना प्रणाली पर्यंत पोचता आले 
आहे. असे असूनही ह्या संकल्पना प्रणालीला तो अंतीम मानतच नाही, ह्या 
प्रणालीवर तो बोचरी टिका करतो, तो आपली वेगळीच वाटचाल चोखाळतो. तो हे 


वैज्ञानिक लोक ६७ 


असे करतो ही माझ्यासारख्या बर्‍याच लोकांसाठी अत्यंत दुखाःचीच गोष्ट आहे. 
कारण तो स्वतः तर अंधारात एकटाच चाचपडतोय, आणि आमचीही अवस्था 
सरसेनापतीने ऐन युद्धामध्ये एकटे सोडून दिलेल्या सेने सारखी आहे. 


He (Einstein) has seen more clearly than anyone before him 
the statistical background of the laws of physics, and he was a pioneer 
in the struggle for conquering the wilderness of the quantum 
phenomena. Yet later, when out of his own work a synthesis of 
statistical and quantum principles emerged which seemed to be 
acceptable to almost all physicists, he kept himself aloof and 
skeptical. Many of us regard this as a tragedy - for him, as he gropes 
his way in loneliness, and for us who miss our leader and standard 


bearer. 

अनेकांना तर आईन्स्टाईनची आकलन शक्ती विचार करुन करुन थकल्याने 
वा त्याच्या वयोमानामुळे कमी झाल्याचे ही मग वाटले असावे. 

वाचकांनाही प्रश्‍न पडला असावा की हे असं खरंच का होतं वाचकांचे 
कुतूहल शमावे व खरी वस्तुस्थिती समोर यावी म्हणून खालील खटाटोप. 

खरंच का होतं म्हणून. खरंतर आईन्स्टाईनची वैचारिक महानताच वरील 
प्रसंगावरुन सिद्ध होते. त्याचे म्हणणे काय आहे हे तेव्हा फक्त निल्स भोर यानेच 
थोडेफार जाणले होते. आईन्स्टाईन व भोर यांच्या समकालीन इतरांना मात्र त्याचे 
म्हणणे काय आहे हे समजण्याची आवश्यकताच जाणवली नाही किंवा त्यांना 
आवश्यक ती वैचारिक खोली नव्हती असेच म्हणावे लागेल. 

तरीही हे आपले सौभाग्यच म्हणायला हवे की (आईन्स्टाईन व भोर यांच्या 
समकालीन) इतरांनी आईन्स्टाईन कडे साफ दुर्लक्ष केले. त्यांच्या हया कृतीमुळेच 
आज भौतिकशास्त्र बर्‍याच दिशांना वाढलेले आपल्याला दिसते आहे. हे देखील 
एक निर्विवाद सत्यच. 

आईन्स्टाईनचा विरोध मूळात क्वाँटम थियरीला नव्हताच. क्वाँटम थियरीचे 
महत्त्व त्याला समजले याचा पुरावा म्हणजे त्याने हायझेनबर्ग, श्रिडिंजर, वगैरेंची 
नावे नोबेल पारितोषिकासाठी पटकन सुचविली, स्वतःहून आणि तीही इतर 
कोणाच्याही शिफारसी शिवाय. 

त्याचा विरोध भोर, हायझेनबर्ग यांची क्वाँटम थियरी ही न्युटनच्या प्रणाली, 
सारखी एक परिपूर्ण संकल्पना प्रणाली आहे हया भाष्याला होता. असे म्हणणे, 
एवढे आणि इतकेच, मानायला तो तयार नव्हता. त्याच्या मतानुसार संख्याशास्त्राची 


६८ वैज्ञानिक लोक 


भाषा वापरणारी कोणतीही संकल्पना प्रणाली एकप्रकारे अपुर्णच असायला हवी. 
मग - संख्याशास्त्रीय असल्याने - भोर, हायझेनबर्ग ची संकल्पना प्रणाली न्युटनच्या 
थियरीच्या तुलनेत कशी अपूर्ण आहे हे दाखविण्याचाच त्याचा प्रयत्न नेहमी होता 
- सॉल्वे कॉन्फरन्स दरम्यान व त्यानंतर आयुष्यभर देखील. 

आईन्स्टाईनचे म्हणणे काय होते हे आता समजायला तसे म्हटले तर 
सोपेच आहे, अगदी विज्ञानाशी संबंध नसलेल्यांना देखील. बस, आपल्या बुद्धीला 
थोडासा ताण देण्याची तयारी मात्र वाचकांनी ठेवायला हवी. 

असं समजा एका तळ्यातील शांत, स्थिर, पाण्यावर आपण एक दगड 
फेकला तर पुढे काय घडतं याचा विचार करा. दगड ज्या ठिकाणी पाण्यात पडतो 
त्या ठिकाणापासून तरंग लहरी तयार होतात व त्या पाण्यावर सर्वच दिशांना पसरु 
लागतात. पाण्यावर तरंगणारी लाकडासारखी वस्तू मग या तरंगांमुळे फक्त वर-खाली 
अशी होते. ह्या तरंग लहरी पाण्यात, एका माध्यमात, तयार होतात. माध्यमच तर 
वर-खाली होते, म्हणून माध्यमच नसेल तर या लहरी असणार नाहीत. 

अशा तरंग लहरी व एखादी चेंडूसारखी वस्तू यांचे गुणधर्म अगदीच वेगळे 
आहेत हे देखील आपण पाहतो. उदाहरणार्थ, चेंडू हा केवळ एकाच दिशेने जाताना 
आढळतो तर त्यांच्या उगमापासून तरंग-लहरी सर्वच दिशांना जाताना आढळतात. 

पाण्यावर तरंग-लहरी कशा तयार होतात व ह्या तरंग-लहरी लाकडासारखी 
वस्तू फक्त वर-खालीच कशा करतात याचे समर्पक विश्लेषण मग न्युटनचे नियम 
करतात. दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी तयार झालेल्या तरंग-लहरी एकमेकांमध्ये कशा 
मिसळतात व मिसळल्यावर काय होईल हे देखील विश्लेषणाद्वारे आपल्याला 
सहजपणे सांगता येते. 

आता (प्रयोगामध्ये) दोन वेगवेगळ्या ठिकाणांपासून निघालेला प्रकाश एकमेकांत 
मिसळल्यावर जे दृष्य आपल्याला दिसते, ते तरंग लहरी एकमेकांमध्ये मिसळल्यावर 
जसे होते त्यासारखेच असते. यावरुन प्रकाश म्हणजे एक प्रकारची तरंग लहर 
असा निष्कर्ष निघतो. मग, प्रश्‍न निर्माण होतो की प्रकाशाच्या तरंग-लहरींचे 
(पाण्यासमान) माध्यम कोणते त्याचा. 

वेगवेगळ्या प्रयोगांदारे प्रकाशाच्या लहरींच्या माध्यमाचे स्वरुप जाणण्याचा 
प्रयत्न करण्यात आला. पण या प्रयोगांच्या निष्कर्षांपासून प्रतित होणारे प्रकाशाच्या तरंग 
लहरींच्या माध्यमाचे स्वरुप इतके अवास्तव आले की, अशाप्रकारचे माध्यम अस्तित्वातच 


वैज्ञानिक लोक ६९ 
कसे असणार असा एक नवीनच प्रश्‍न भौतिकशास्त्रज्ञांना सतवायला लागला. 

या दरम्यान हेत्रिच रुडॉल्फ हर्टझ (Heinrich Rudolf Hertz) या 
प्रतिभावंताने असे पाहिले की एखाद्या धातु वर जेव्हा प्रकाश पडतो तेव्हा त्या 
धातुतून विद्युतभारीत कण (०1८०१1८ ८०४९५) बाहेर पडतात. जेव्हा अधिक 
प्रयोग करण्यात आले तेव्हा असे आढळले की त्या प्रयोगांच्या स्पष्टीकरणासाठी 
प्रकाश म्हणजे एखादी चेंडू सारखी वस्तू - क्वाँटम - असे मानावे लागते. हेच 
आईन्स्टाईनचे हर्टझच्या निरिक्षणाचे फोटोइलेक्ट्रीक इफेक्टचे स्पष्टीकरण. 

आता मात्र एक वेगळाच प्रश्‍न समोर आला की प्रकाश म्हणजे चेंडूसारखा 
की पाण्यावरच्या लहरींसारखा. एकाचवेळी तो दोन्ही प्रकारचा तर असूच शकत नाही. 

प्रकाश खरोखरच चेंडू सारखा वागतो का हे तपासण्याचा आईन्स्टाईनने 
मग सपाटा लावला. १९१७ पर्यंत त्याने स्वतःचीच खात्री करुन घेतली की प्रकाश 
म्हणजे एक चेंडू सारखी वागणारी वस्तू म्हणून. १९०९ मध्येच खरंतर त्याने असा 
निष्कर्ष काढलेला होता. 

लक्षात घेण्यासारखीच बाब आहे की असा निष्कर्ष काढणारा आईन्स्टाईन 
हा तेव्हा एकटाच होता. प्रकाश चेंडू सारखी वागणारी एक वस्तू आहे हे मानण्यास 
प्लॅक, भोर, वगैरे कोणी, अगदी कोणीच तयार नव्हते. कारण त्यांच्या मते प्रकाश 
हा लहरींसारखा. 

पण १९२३ च्या दरम्यान आर्थर कॉम्पटन (“णाय Comए६००) याच्या 
प्रयोगात दिसले की क्ष-किरण अणुंच्या गर्भावर आदळुन असे परत फिरतात की 
जणु काही एखादा चेंडू दुसऱया वस्तूवर आदळून परत फिरला आहे. मग मात्र 
आईन्स्टाईनच्या मताकडे सर्वजण वळते झाले. 

१९०९ पासूनच आईन्स्टाईनच्या समोरचा यक्ष प्रश्‍न होता की चेंडू सारखी 
असणारी एक वस्तू तरंग-लहरी मिसळल्यावर जसे दुष्य तयार होते तसे चित्र कसे 
तयार करते याचा. कौतुकाचीच गोष्ट आहे की याच दरम्यान तो सामान्य 
सापेक्षतावादाचाही विचार करत होता. आणि, १९१६ मध्ये त्याबद्दलची सुचलेली 
कल्पना त्याने गणितीय स्वरुपात मांडली देखील. 

अनेक चेंडू एकाच वेळी सर्व दिशांनी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणांवरुन 
सोडल्यावर तरंग-लहरी मिसळल्यासारखे चित्र तयार होऊ शकते हे जर त्याला 
सुचले नसते तरच नवलाचे होते. हे कसे होते ते दाखविण्याचा प्रश्‍नच त्याच्यासाठी 
खरा महत्त्वाचा होता. 


७० वैज्ञानिक लोक 


आईन्स्टाईनच्या संशोधनाचा रोख याच दिशेला वळलेला होता हे कितीतरी 
उदाहरणांवरुन आपल्याला दिसते. सॉल्वे कॉन्फरन्स नंतरचेच म्हणा, आईन्स्टाईनचे 
१९२७ मधील खालील स्पष्टीकरण त्याच्या विचारांची दिशा (माझ्यामते स्पष्टपणे) 
आपल्याला दाखविते - 

आपल्याला क्वाँटमची संकल्पना प्रणाली वा लहरींची संकल्पना प्रणाली 
शोधायची नसून, क्वॉटम व लहरी या दोन संकल्पनांचा योग्य असा मेळ मात्र 
घालायचा आहे. हा असा मेळ घडवून आणण्यात वैज्ञानिकांची विचारशक्ती मात्र 
अजूनपर्यंत तरी कमी पडली आहे. 


(what Nature demands from us is not a Quantum Theory 
or a Wave Theory; rather, Nature demands from us a synthesis 
ofthese two views which thus far has exceeded the mental powers 


of physicists.) 

संख्याशास्त्रीय संकल्पना वापरुन एकापेक्षा अधिक वस्तूंचा अभ्यास आपण 
करतो हे त्याला कोणी सांगण्याचे कारणच नव्हते. संख्याशास्त्राचा वापर करुनच 
तर प्रकाश हा चेंडूसारखी वस्तू असल्याचा निष्कर्ष त्याने काढला होता. मग 
हायञेनबर्ग-भोर ची संख्याशास्त्रीय क्वाँटम थियरी या संख्याशास्त्रीय मार्गपिक्षा खूप 
काही वेगळी असणार नाही हा त्याचा निष्कर्ष होता. 

हा निष्कर्ष जर बरोबर असेल तर, क्वॉटम व लहरी या संकल्पनांचा योग्य 
असा मेळ हा तर हायझेनबर्ग-भोरच्या क्वाँटम थियरी पेक्षा वेगळाच असायला हवा. 

असे जरी असले तरी आईन्स्टाईनला याचे भान नक्कीच होते की 
हायझेनबर्ग-भोर ची क्वाँटम थियरी संख्या-शास्त्रीय निष्कर्ष काढण्याची गणितीय 
पद्धती म्हणून उपयोगाची असू शकते. असे आहे हाच तर त्याच्या १९२७ ते 
१९३१ दरम्यानच्या विचार मंथनाचा निष्कर्ष होता, व म्हणूनच त्याने हायझेनबर्ग- 
श्रिडिंजर यांची नावे नोबेल पारितोषिकासाठी पटकन सुचवली. अगदी १९२८ 
पासूनच तो या दोघांच्या नावाची नोबेल पारितोषिकासाठी शिफारस करीत होता. 
१९२८ ला अशी शिफारस करतांना त्याने लिहिले की - मला खात्री आहे की 
(हायझेनबर्ग, श्रिडिंजर, भोर यांच्या) या संकल्पना-प्रणालीत अंतीम सत्याचा अंश 
समाविष्ट आहे. (| am convinced that this theory undoubtedly contains 
a part of the ultimate truth.) 

आईन्स्टाईनला क्वाँटम थियरी समजलीच नव्हती वा त्याचा या थियरीला 
कायम विरोधच होता वा आईन्स्टाईनची बुद्धीमत्ता वयोमानाने कमी झाली असावी 


वैज्ञानिक लोक ७१ 
वगैरे वदंता बिनबुडाच्या होत्या की नव्हत्या हे आता वाचकांनीच ठरवावे. 

आता आपण आईन्स्टाईनच्या क्वाँटम व लहरी या संकल्पनांचा योग्य असा 
मेळ घालण्याच्या मुद्याकडे वळू या. जर प्रकाश चेंडूसारखा आहे तर मग अनेक 
चेडू सर्व दिशांनी दोन वेगवेगळ्या ठिकाणावरुन सोडल्यावर तरंग-लहरी मिसळल्यासारखे 
चित्र तयार होऊ शकते का व हे कसे होते तेच या मुद्यासाठी खरे महत्त्वाचे आता. 

जर प्रकाश चेंडूसारखाच आहे तर मग हे असे तरंग-लहरी मिसळल्यासारखे 
चित्र तयार होण्यामागचे कारण आपल्याला मिळायलाच हवे. तरंग-लहरी 
मिसळल्यासारखे चित्र तयार होते हे प्रत्यक्ष प्रयोगांमध्ये आपल्याला दिसतेच आहे, 
म्हणून ते कारण असायलाच हवे. आता आपण हे लक्षात घेऊ या की असे कारण 
हे संख्याशास्त्र आधारीत असणार नाही. संख्याशास्त्रात तर कोणतीही घटना 
घडण्याची केवळ शक्यताच (probability of occurrence of an event) फक्त 
आपल्याला काढता येते. अनेक चेंडूंपैकी एक चेंडू कोणत्या ठिकाणी आहे याची 
शक्यताच तेवढी संख्याशास्त्रीय संकल्पना वा गणित आपल्याला सांगणार. 

चेंडूबरोबर लहरी जुळलेल्या आहेत असे गृहित धरुन आपण संख्याशास्त्रीय 
गणित नक्कीच करु शकतो. हायझेनबर्ग-श्रिडिंजर-बॉर्न-भोर यांची क्वाँटम 
थियरी अगदी असेच तर करते. अशा संकल्पना प्रणालीत लहरी चेंडूबरोबर 
का जुळल्या आहेत हे मात्र आपल्याला सांगता येणार नाही, ते तर आपले 
गृहितक आहे. 

कोणत्याही घटनेची शक्‍यता पडताळण्याचे गणित त्या घटने मागच्या कारणांवरच 
अवलंबून असते हे सूज्ञांना येथे सांगायला नकोच. 

सर्वच वाचकांनी आधी कधीतरी एखाद्या पाईपने झाडांना पाणी घातले 
असणार अथवा असे करताना इतरांना तरी पाहिले असणार. तो पाईप हलविल्यावर 
त्या पाईप मधून बाहेर पडणारे पाणी कसे हालते ते पण आपण पाहिले असणार. 
मग, आपण सहजपणे कल्पना करु शकतो की तरंग - लहरींप्रमाणे-जर पाईप वर-खाली 
असा हलवला तर पाईप मधून बाहेर पडणारे पाणी वर-खाली असे होईल. 

तरंग-लहरी निर्माण करण्याचा हा एक (नवीनच ) प्रकार गवसला. 
या प्रकारच्या तरंग लहरी व दगड पाण्यात टाकल्याने तयार होणार्‍या तरंग - 
लहरींमध्ये खालील मुलभूत फरक मात्र आहे. हा मुलभूत फरकच खरा महत्त्वाचा 
आहे हे ही वाचकांनाच कळणार. 

दगड पाण्यात टाकल्याने तयार होणार्‍या तरंग - लहरींमध्ये पाणी प्रत्यक्षच 


७२ वैज्ञानिक लोक 


वर-खाली होते. पाण्यात पडलेला दगड त्याच्या आजूबाजूचे पाणी बाजूला सारतो, 
व तेथे तयार झालेला हा उपद्रव (4५८८०३०८०) पाणी वर-खाली करत मग 
सगळीकडे पसरतो. 

तर पाईप वर खाली हलविण्याने तयार होणार्‍या तरंग लहरींमध्ये पाणी 
प्रत्यक्ष वर-खाली होत नाही, हे आपल्याला लक्षात घ्यावे लागेल. आपण सहजच 
कल्पना करु शकतो की पाईपातून बाहेर येणारे पाणी, पाईप जेथे आहे तेथून, 
नेहमी एका सरळ रेषेतच फक्त जाते. आता पाईपची जागा जरा बदलल्याने, त्यातून 
बाहेर येणारे पाणी, पहिल्या रेषेला समांतर अशा, दुसर्‍या सरळ रेषेत जाईल. पण, 
पहिले बाहेर पडलेल्या पाण्याच्या तुलनेने ते पाईपपासून जरा जवळ असेल. पुन्हा 
पाईपची जागा बदलल्याने बाहेर पडणारे पाणी आता तिसऱ्याच एका रेषेत जाईल 
व पहिल्या दोन वेळी बाहेर पडलेल्या पाण्याच्या तुलनेने ते पाईपपासून जवळ 
असेल. पाईप वर-खाली हलविल्याने म्हणूनच आपल्याला पाण्याची एक तरंग लहर 
पाईपपासून दूर जातांना दिसते. पण त्या तरंग लहरी वर कोठेही पाणी वर-खाली 
असे प्रत्यक्ष होत नसते. 

वरील प्रकारच्या तरंग-लहरींना उत्सर्जन लहरी (Emission Waves) 
असे नाव आता आपण देऊ, व दगड पाण्यात टाकल्याने तयार होणार्‍या वा 
तत्सम प्रकारच्या तरंग लहरींना प्रत्यक्ष लहरी (4०४०१1 05९1०४) असे 
मग म्हणू या. उत्सर्जन लहर हा आता तरंग-लहर तयार होण्याचा एक नवीन 
प्रकार. अशाप्रकारे लहर तयार होऊ शकते हे न आईन्स्टाईनच्या काळात लक्षात 
आले, न त्यानंतरच्या काळात, अगदी आत्ता आत्ता पर्यंत. 

आता लक्षात घेऊ या की उत्सर्जन लहरींमध्ये पाणी वर-खाली तर होतच 
नाही. त्यामुळे या प्रकारच्या लहरींना पसरण्यासाठी माध्यमाचे अगोदर पासूनचेच 
असणे आवश्यक नाही. याचा अर्थ असा की पाईंपपासून निघालेले पाणी जसे 
जसे पसरत जाते तशी तशी उत्सर्जन लहर पसरत जाते. अशा उत्सर्जन लहरी 
निर्माण होण्यासाठी माध्यम (शांत-स्थिर असलेले पाणी) पहिले पासूनच अस्तित्वात 
असण्याची कोणतीच गरज नाही. 

आपण अगोदर नमूद केलेच होते की वेगवेगळया प्रयोगांद्वारे प्रकाशाच्या 
लहरींच्या माध्यमाचे स्वरुप जाणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता व या 
प्रयोगांच्या निष्कर्षांपासून प्रतीत होणारे प्रकाशाच्या तरंग-लहरींच्या माध्यमाचे स्वरुप 
अगदीच अवास्तव जाणवले होते. हे निष्कर्ष अर्थातच प्रकाशाला प्रत्यक्ष लहरी असे 


वैज्ञानिक लोक ७३ 
समजून काढण्यात आले होते. पण, प्रकाश जर उत्सर्जन लहर असेल तर त्या 
प्रकाश लहरींना पसरण्यासाठी वेगळे माध्यमच लागत नाही, व त्या प्रयोगांचे 
अवास्तव वाटणारे निष्कर्ष मग सहजगत्या समजून घेता येतात. 

प्रत्यक्ष लहरी जशा एकमेकांत मिसळतात तशाच प्रकारे उत्सर्जन लहरी 
देखील एकमेकांत मिसळणार म्हणा. प्रकाश जर उत्सर्जन लहर असेल तर मग, 
लहरी एकमेकांत मिसळण्याचे चित्र प्रकाश निर्माण करणार हे पण नक्की. 

प्रकाश म्हणजे एक उत्सर्जन लहर आहे या संकल्पनेद्वारे मग आपल्याला 
प्रकाशाच्या फोटोइलेक्ट्रीक इफेक्ट सह सर्व सर्वच रहस्यांचा उलगडा होतो. 

१९२३ मध्ये लुई द ब्रॉगली (1,०७1 ९ 3102116) ने प्रकाश जर चेंडू व 
लहरी दोन्ही सारखा वागतो तर इतर वस्तू देखील अशा चेंडू व लहरी दोन्ही 
सारख्या वागायला हव्यात असे प्रतिपादन मांडले. या त्याच्या संकल्पनेला लवकरच 
प्रयोगांचे पाठबळ लाभले. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरें चेंडू सारख्या असणार्‍या 
वस्तू लहरींप्रमाणे वागतात हे सिद्ध झाले. 

आता, उत्सर्जन लहरीची संकल्पना प्रकाशा व्यतिरिक्त इतर वस्तूंनाही लागू 
आहे हे तर पाण्याच्या उदाहरणावरुन स्पष्टच आहे. मग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 
वगैरेंच्या रहस्यांचा उलगडा देखील आपल्याला उत्सर्जन लहरीच्या संकल्पने द्वारे होतो. 

हे सर्व समजून घेण्यासाठी संख्याशास्त्रीय संकल्पनांचा आधार येथे कोठेही 
आपल्याला घ्यावा लागत नाही. आपल्याला जर तसे वाटले तर संख्याशास्त्रीय 
कल्पना आपण अर्थातच वापरु शकतो. उत्सर्जन लहरींची कल्पना व वरील बाबी 
म्हणजे माझ्या संशोधनाचे फलीत. 

संख्याशास्त्रीय आधारावाचूनच आपल्याला प्रकाशाचे स्वरुप समजून घ्यायचे 
आहे आणि असे स्पष्टीकरण अस्तित्वात असायला हवे असे आईन्स्टाईनचे म्हणणे 
होते हे वाचकांच्या आता ध्यानात आलेले असावे. हे असे असायलाच हवे, हेच तर 
आईन्स्टाईन नेहमी म्हणत होता. 

मग, सॉल्वे कॉन्फरन्स दरम्यान वा नंतरही केव्हातरी उत्सर्जन लहरींची 
वरील कल्पना जर आईनस्टाईनला सुचली असती तर पॉल अहेनफेस्टला आपल्या 


या मित्राचा सार्थ अभिमान वाटला असता व त्याचे अश्रू हे नक्कीच अत्यानंदाचे असते. 
(ogoXo) 


७¥ वैज्ञानिक लोक 
अवैज्ञानिक दृष्टीकोनाचा परिणाम बोल्ट्झमनची शोकांतिका 


लुडविग बोल्ट्झमन (Ludwig Boltzmann). १८४४ ते १९०६ एवढेच 
आयुष्य जगला. हा अणू अस्तित्वात आहेत असे गृहित धरुन त्याने अणूंचा 
अभ्यास केला. अणू अत्यंत सूक्ष्म असून, ते आपल्याला दृष्टीस जरी पडत नसले 
तरी अनेक अणूंचे एकत्रित परिणाम मात्र आपण पाहू शकतो असे त्याने दाखविले. 
असे दाखविणारा तो जगात पहिलाच असावा. एवढेच नव्हे तर संख्याशास्त्रीय 
कल्पनांचा भौतिकशास्त्रात योग्य वापरही बोल्ट्झमननेच सर्वप्रथम केला. १८६६ ते 
१८८० मधील बोल्ट्समनचे भौतिकशास्त्रातील हे कर्तृत्व नोबेल पारितोषिकानी 
गौरवावे असेच होते. बोल्ट्झमनची शोकांतिका म्हणजे भौतिकशास्त्रातील त्याच्या 
या कर्तृत्वाचा आवाका, त्याच्या कामाची योग्यता, त्याचे महत्तव त्याच्या समकालीन 
बर्‍याच संशोधकांना समजलेच नाही. बोल्ट्झमनच्या कामाचे योग्य मूल्यमापन 
त्यामुळे त्याच्या हयातीत झालेच नाही. 

बोल्ट्समनच्या कामाचे महत्त्व जेव्हा जगाला समजायला लागले तोपर्यंत 
बराच उशीर झाला होता. कारण तोपर्यंत तर लुडविग बोल्ट्झमन मानसिकदृष्ट्या 
अत्यंत खचलेला होता, त्याची प्रकृतीही त्याला साथ देत नव्हती. सरतेशेवटी 
हलाखीच्या परिस्थितीत कसेबसे दिवस काढीत असलेल्या बोल्ट्झमनने ५ सप्टेंबर 
१९०६ रोजी दुईनो (D17० ०11819) या इटलीतील गावामध्ये आपले जीवन 
आपल्या हातांनी संपविले. 

बर्‍याच कालावधी नंतर व्हिएन्ना येथील बोल्टूझमनच्या थडग्यावर 
= 1०९ असे समीकरण अत्यंत आदराने कोरले गेले. हे असे समीकरण 
मॅक्स प्लॉक (\2 71610 ने प्रथमतः लिहिले. पण, हे समिकरण बोल्ट्झमनच्याच 
संशोधनाचा परिपाक आहे. या समीकरणातील ही, भीतिकशास्त्राचा अभ्यास 
करणाऱया सर्वानाच माहिती आहे ती, बोल्ट्झमनची संख्या (Boltzmann's 
constant), ही एष्ट्रॉपी (९१४०१४), तर ७ ही संख्याशास्त्रीय शक्यता 
(probability). आताच्या ज्ञानयुगात, बोल्ट्झमनच्या या संकल्पनांचा वापर 
माहितीशास्त्रात (Information The0rY) सर्रासपणे होतो, अर्थातच त्या 
संकल्पनांमध्ये योग्य वा आवश्यक ते बदल घडवूनच तो वापरावा लागतो. बोल्ट्झमनच्या 
संकल्पना समजून घेणे हे आताच्या युगातही महत्त्वाचेच आहे. 


वैज्ञानिक लोक ७५ 

भौतिकशास्त्राच्या इतिहासाचे अभ्यासक मानतात की बोल्ट्झमनच्या 
शोकांतिकेला कारणीभूत समजता येणार्‍या मुख्य व्यक्ती म्हणजे (Ernst Mach) 
अर्नस्ट माख आणि (Friedrich Wilhelm Ost\ald) फ्रेडरिक विल्हेल्म ओस्टवाल्ड. 

प्राग येथील चार्लस विद्यापीठात भीतिकशास्त्राचे प्राध्यापक असलेल्या माख 
महाशयांचा असा ग्रह होता की जे आपल्याला दिसत नाही ते अस्तित्वातच असू 
शकत नाही. अणू आपल्याला दिसत नाहीत म्हणजे अणू अस्तित्वात असणार 
नाहीत. मग अशा अस्तित्वात नसलेल्या अणुचे परिणाम वगैरे आपल्याला दिसतील 
असे म्हणणे सरसकट मुर्खपणाचे आहे, असे मत या माख महाशयांनी लुडविग 
बोल्टूझमनच्या कामाबद्दल नोंदविले. अर्थातच, एक विख्यात विचारवंत असलेल्या 
माख महाशयांच्या या मताला तेव्हा बरेच महत्त्व होते. 

ओस्टवाल्ड या जर्मनीतील (1/९7९ in G९7) लिपझिग विद्यापीठात 
रसायनशात्राचा प्राध्यापक असलेल्या प्रसिद्ध संशोधकाने तर वेगवेगळ्या ठिकाणी 
दिलेल्या भाषणांमध्ये बोल्ट्झमनच्या संशोधनावर अकारणच टीका केली. रसायनशास्त्रात 
अशा अणुंची कल्पनाच मुर्खपणाची आहे, रसायनशास्त्र म्हणजे कल्पनांचे एक 
आगळे वेगळेच रसायन आहे व संख्याशास्त्राच्या संकल्पनांचा बोल्ट्झमनने जसा 
वापर केला तसा वापर करणे म्हणजे रसायनशास्त्राचे विडंबन आहे असेच बहूदा 
ओस्टवाल्ड महाशयांचे मत असावे. 

याचा परिणाम असा झाला की बिचार्‍या बोल्ट्झमनला कोणत्याही 
विद्यापीठामध्ये कोणी नोकरीच देईना. माख व ओस्टवाल्ड सारख्या श्रेष्ठ विचारवंतांनी 
त्याला वेडपट म्हटल्यावर इतरांनी त्यांची री ओढणे हे तर ओघाने आलेच असावे. 

मग एका शाळेत शिकव, दुसऱया शाळेत जाऊन शिकव, असे करत त्याने 
आपली हयात घालविली. सरतेशेवटी एका विद्यापीठाने त्याला नोकरी दिली सुद्धा, 
पण तोपर्यंत आपण एका अत्यंत प्रतिभावान भौतिकशास्त्रज्ञाला - बोल्ट्झमनला - 
हरवून बसलो होतो. निराशेने ग्रासलेल्या बोल्ट्झमनने संशोधन करण्याचे जवळपास 
सोडूनच दिले होते. 

खरंतर माख, ओस्टवाल्ड, वगैरेंना संख्याशास्त्रीय संकल्पना समजल्याच 
नव्हत्या. चूकीच्या कल्पनांनी भारलेल्या कल्पनांना खुल्या मनाने, खरा दृष्टिकोन 
बाळगून, बोल्ट्झमनच्या कामाचे यथायोग्य मुल्यमापन करताच आले नाही. 

भौतिकशास्त्राच्या इतिहासात बोल्ट्झमनचे नाव सदैव आदरानेच घेतले 
जाईल, तर त्याच्या “आयुष्याच्या परवडीला कारणीभूत” असा कलंक मात्र माख 


७६ वैज्ञानिक लोक 


व ओस्टवाल्ड यांच्या कपाळी असणार. खरा वैज्ञानिक दृष्टिकोन न बाळगण्याची ही 
पण एक आगळी वेगळी शिक्षा. 

बोल्टूझमनच्या उत्तरायूष्यात मात्र अमेरिकेच्या येल विद्यापिठातील (४1९ 
Universi1ऽ) योसिहा विलार्ड गिब्ज (105190 11३74 (1055) याने बोल्ट्झमनच्या 
संख्याशास्त्रीय संकल्पनांचा वापर केला. गिब्ज ने संख्याशास्त्रीय भौतिकी (5191510491 
५५८$) या विषयाला मग पुढे नेले. १९०२ मध्ये गिब्ज ने त्याबद्दल एक छान 
पुस्तकही लिहिले. 

संख्याशास्त्रीय संकल्पनांचा वापर करीतच प्लॉक, आईन्स्टाईन, सत्येंद्रनाथ 
बोस, (Enrico Fermi) एत्रिको फमी, पॉल डिरॅक, (Erwin Schrodinger) 
श्रिडिंजर व इतरांनी भौतिक विश्‍व समजून घेण्याच्या दिशेने मग बराच मोठा पल्ला 
गाठला. आणि, बोल्टूझमनच्या कामाचे यथायोग्य मूल्यमापन झाले व त्याच्या 


कामाचे महत्त्व सर्वांना कळले. 
(0100110) 


वैज्ञानिक आणि विनोदबुद्धी 


सर्वसाधारणपणे असा समज असतो की वैज्ञानिक हे एक गंभीर-भारदस्त 
व्यक्तिमत्व असते. पण वैज्ञानिकांना विनोदबुद्धी जरा कमीच असते असा जर 
कोणाचा गैरसमज असेल तर खालील गोष्टी वाचून तो गैरसमज नक्कीच दूर होईल. 

टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मध्ये श्री. टि. आर. शेषाद्री हे 
सद्गृहस्थ म्हणजे आचार्यपदवी करीता खगोलभौतिकशास्त्रात संशोधन करणारे 
तेव्हाचे एक विद्यार्थी. दिल्लीतच जन्मलेले व वाढलेले हे शेषाद्री साहेब म्हणजे 
विनोदांचा एक चालता बोलता खजिना सर्वांनाच वेगवेगळे विनोद सांगत यांचे 
संशोधन सुरू असायचे. 

बरेचदा यांच्या खजिन्यातले विनोद इतके फुसके असायचे की मी तर या 
महाशयांना पी. जे. (७४९7 ०£ ००८०९४) मास्टर म्हणायचो. त्यांच्या एका 
फुसक्याच विनोदावर अगदी सहजच मी प्रतिक्रिया व्यक्त केली की बाबा रे, तुझी 
ही विनोदबुद्धी पाहता तुझे आई-वडील तुझा सहवास कसा काय सहन करत 
असतील देव जाणे. 


वैज्ञानिक लोक ७७ 

तर सदा न कदा एक झोला जवळ बाळगणाऱ्या या महाशयांनी, थांब, थांब. 
तुला एक गोष्ट दाखवितो असे म्हणत त्याच्या जादुई पोतडीतून, पिशवीतून, 
नुकतेच हातात पडलेले एक पत्र बाहेर काढले. त्याच्या आईने ते पत्र त्याला 
नुकतेच पाठविलेले होते. वेगवेगळ्या खाजगी गोष्टी नंतर त्यात त्याला विचारले 
होते की सांग बरं बाळा, इंदिराजींनी भारतात आणिबाणी लावल्यावर त्या वर्षीच्या 
पावसाळ्यात विशेष पाऊस का झाला नाही ते. 

मग हे शेषाद्री महाशय मला विचारते झाले - का रे, तुला काय कारण 
असावे वाटते. मी आपले डोके खाजवत खाजवत त्याला म्हटले की बाबा रे, मला 
नाही आठवत आणिबाणीच्या वर्षी कसा पाऊस वगैरे झाला होता ते. तर हा 
म्हणतो ठीक आहे. ठीक आहे. पाहू आई काय म्हणते ते नंतर. 

मी ही गोष्ट पार विसरलो देखील. पण, एक-दोन आठवड्यानंतर या 
महाशयांनी त्यांच्या मातोश्रींचे आलेले एक नवीन पत्र मला दाखविले व त्यात वरील 
प्रश्‍नाचे उत्तर दिलेले होते. ते मी वाचले आणि. आणि मग मात्र मला पुरेपुर 
उमगले की याच्या जवळ एवढी विनोदबुद्धी कशी व कोठून आली असावी ते. 

काय, तुम्हाला काय वाटते. काय कारण असावे आणिबाणीच्या वर्षी विशेष 
पाऊस झाला नाही त्याचे सांगू शकताय का? 

विचार करुन करुन थकल्यावर पान क्रमांक ७९ वर उत्तर पहा. 

(४110180) ] 


अशीही विनोदबुद्धी 


मी टाटा इन्स्टिट्युटमध्ये होतो तेव्हाची गोष्ट आहे. (7९०४९४८०1 
57ण॥1%51०5) सैद्धांतिक खगोलभीतिकशास्त्रातच (आचार्य पदवी नंतरचे) (?०51 
Doctoral Research) संशोधन करणारा एक डॉ. उर्जित याज्ञिक नावाचा 
संशोधक हा आता मुंबईच्या भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेत (म्हणजे आपल्या मुंबईच्या 
आय.आय.टी.त हो) भौतिकशास्त्र विभागात काम करतो. तो व त्याची बायको 
त्यांच्या सहा-आठ महिन्यांच्या लहान मुलीला बाबागाडीत घेऊन टाटा इन्स्टीट्यूट 
लगतच्या समुद्र किनार्‍यावर संध्याकाळच्या वेळेस फिरवत होते. मी इन्स्टीट्यूट- 
मधूनच बाहेर येत होतो, तेव्हा दरवाज्याजवळच त्यांची भेट झाली. त्या लहानगीला 
गुदगुल्या करीत मी जरा हसवले व आमचे सहजच बोलणे सुरु झाले. 


७८ वैज्ञानिक लोक 


टाटा इन्स्टीट्यूट मध्येच आचार्य पदवी मिळविण्या करीता संशोधन करीत 
असलेली एक मुलगी तेवढ्यातच तेथे आली. त्या लहानगीच्या आईची रीतसर 
परवानगी घेऊन तिने त्या चिमुकलीला आपल्या हातात घेतले व जोजवायला 
सुरुवात केली. हातांवर वर-खाली करीत तिला खेळवत असताना त्या लहानगीचे 
काय नाव आहे असे तिने विचारले. तर आईकडून तिला उत्तर मिळाले की नाव 
आहे अवनी म्हणून. तर, पटकन त्या चिमुकलीला थोडसे खाली करत ती म्हणाली 
(On, really hea!) ती लहानगी खूपच जड आहे तर. 

“अवनी” म्हणजे पृथ्वीचे एक संस्कृत नाव. या अफलातून विनोद बुद्धीवर 
आम्ही खळखळून हसलो. मी मग तिला विचारणारच होतो की आपल्या बाळाचे वा 
मुलीचे नाव ती काय ठेवणार. पण त्या चिमुकलीची चुळबूळ सुरु झाली म्हणून 
आमचे लक्ष तिकडे वळले. 

आता काही असेच. माझ्या पुतण्याने, डॉ. स्नेहजितने सांगितलेले विनोद - 

१. तीन गुडधे असलेल्याचे नाव काय? 

२. सहा गुडघे असलेल्याचे आडनाव काय ? 

३. नऊ गुडघे असलेल्याचे संपूर्ण नाव काय? 

४. एका मुली जवळ तीन गायी आहेत, तर तिचे नाव काय? 

(उत्तरे अर्थातच पान क्रमांक ८० वर पाहा.) 


यमाच्या काव्यरचना 

माझी पुतणी श्रीया ही पाच-सहा वर्षांची असताना तिच्या शाळेत बडबडगीत 
गाण्याची स्पर्धा झाली होती. मी तिला खालील गीत रचना या स्पर्धेत ऐकव असे 
म्हटले पण तिने नकार दिला हे गाणे म्हणायला. मर्जी तिची. 

यमराजच माझ्या कानात अशा कविता गुणगुणतो, म्हणून अशा सर्व 
कवितांचे श्रेय हे त्याचेच आहे. वाङ्मयाच्या जाणकारांनी माझ्यावर कविता चौर्याचा 
आळ घेऊ नये म्हणूनचे हे स्पष्टीकरण. असे म्हणतात की भोजराजाच्या दरबारातील 
मंडळींना सर्व संस्कृत काव्यरचना अवगत होत्या, फक्त कालिदासाची एक तेवढी 
सोडून. तशाच सर्व कविता या जाणकारांना अवगत असतात असेही म्हणतात. 
म्हणून खालील रचना नवीन नाही असे ते म्हणतील ही कदाचित. 


वैज्ञानिक लोक ७९ 
एक होती दाभशु 
तिची एक गीरपो 
तिचा एक गारपो 
गारपोचं नाव शद्धेसि 
गीरपोचं नाव या, या, याश्री 
(टीप-पुढची कडवी, मला यमदुताचा वा यमदुतीचा मार खायचा नसल्याने, वगळीत आहे) 


एक महत्त्वाची सुचना 

महाराष्ट्र शासनाने बालवाडी पासूनच इंग्रजीचे शिक्षण सक्तीचे करण्याचा 
परगतीशील निर्णय घ्यावा ही आदरणीय शिक्षण मंत्रांना विनंती. त्याचबरोबर, 
श्री. दिलीप क्षिरसागर या, माझ्या तसेच श्री. अभयरावांच्याही, मित्राने सांगितलेली 
खालील कविता प्रत्येक पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट करावी अशी सुचनाही सर्व 
संबंधितांना त्यांनी द्यावी. 

डान्स रे पिकॉक डान्स, मँगोच्या फॉरेस्ट मध्ये डान्स 

पीस अप करुन डान्स, पीस डाऊन करुन डान्स, डान्स रे ... 

मँगो ला सी करत डान्स, मँगो ला इट करत डान्स, डान्स रे ... 

ही कविता यमराजानेच श्री. दिलिपरावांना ऐकविली. श्री. दिलीपरावांजवळ 
अशी प्रतिभाच नाही हे तर त्यांच्या सर्वच मित्रांना माहितीच आहे. 

टीप - ज्या वाचकाच्या मनात विचार येईल की वरील वाक्यातील 
““परगतीशील” हा शब्द “प्रगतीशील” असा हवा त्या व्यक्तीला बालवाडीपासूनचे 
शिक्षण या नव्या अभ्यासक्रमानूसार पुन्हा देण्यात येईल. तसेच, वरील यमराजाची 
कविता शंभरवेळा लिहिणे हे त्या व्यक्तीसाठीचा एका दिवसाचा गृहपाठ असेल. 

समजा कधी अनिवासी भारतीयांच्या पाठिंब्याने विश्‍व मराठी साहित्य 
सम्मेलन चंद्रावर, मंगळावर, परग्रहावर भरविण्यात येईल तेव्हा (यमराजाच्या) सर्व 
कवितांचे यथायोग्य “कौतिक” ढालेताशांच्या गजरात व्हावे. यमराजाच्या कृपेने 
सर्वचजण “मुक्तकवी” होतील. 

पान क्रमांक ७७ वरील प्रश्नांची उत्तरे : आणिबाणीच्या वर्षी विशेष पाऊस 
का झाला नाही त्याचे उत्तर आहे इंदिराजींनी ज्या वर्षी आणिबाणी लावली ना त्या 
वर्षी श्री. प्रकाशसिंह बादल जेलमध्ये बंद होते ----- 


८० वैज्ञानिक लोक 


पान क्रमांक ७८ वरील प्रश्‍नांची उत्तरे आहेत 
१. नितीन २. सहानी ३. नितीन सहानी ४. गायत्री 


चौथा प्रश्‍न माझ्या कुमार नावाच्या मित्राच्या दुसरीतल्या मुलीने विचारलेला. 
(४110180) 


समजले नाही तर काय होते 


आजकाल अगदी बारावीच्या स्तरावर आईन्स्टाईनचा विशिष्ट सापेक्षतावाद 
शिकविला जातो. नुकतीच २००५ साली आपण या सिद्धांताची शंभरी साजरी 
केलीय. जेव्हा मांडला गेला तेव्हा जगात अगदी बोटांवर मोजता येईल इतक्याच 
जणांना समजणारा आईन्स्टाईनचा हा सिद्धांत आता तर अनेकांना समजतो ही 
अत्यानंदाचीच बाब. आईन्स्टाईनच्या सामान्य सापेक्षतावादातील एक भाकीत प्रकाशाच्या 
मार्गाचे गुरुत्वाकर्षणाने वक्रीकरण होते. सर आर्थर एडिंगटन (Sir Arthur 
Eddington) याने सूर्यग्रहणा दरम्यानच्या निरिक्षणांनी हे भाकित तपासले. 

एकदा एका पत्रकाराने एडिंगटनची मुलाखत घेतांना त्याला विचारले की - 
जगात फक्त तिघांनाच सापेक्षतावाद समजला आहे असे जे म्हणतात ते खरे आहे 
कां. तर सर एडिंगटनने त्याला फटकारत म्हटले की हा तिसरा कोण ? 

एडिंगटनला म्हणायचे होते की तो आणि (अर्थातच) आईन्स्टाईन, हे दोघे, 
सोडून हा तिसरा कुणीही सापेक्षतावाद समजला हयात नाही. ते सुब्रमण्यम 
चंद्रशेखर. भारतीय वंशाचे, अमेरिकेत स्थायीक झालेले, व एक जगप्रसिद्ध खगोल 
भौतिकशास्त्रज्ञ. श्वेतबटु या तार्‍याच्या अवस्थेत जाण्याच्या १९३२ ते १९३६ 
मधील संशोधना बद्दल या वैज्ञानिकाला १९८३ च्या नोबेल पारितोषिकाने सन्मानित 
करण्यात आले. 

ताऱ्याचे वस्तुमान जर एका मर्यादेपेक्षा, या मर्यादेला आता चंद्रशेखरची 
वस्तुमान मर्यादा असे म्हणतात, जास्त असेल तर असा तारा श्वेतबटु अवस्थेतच 
न थांबता अधिकच आकूंचन पावतो असे या संशोधनात दिसले. चंद्रशेखर यांच्या 
या संशोधनाचे गणित हे हायझेनबर्ग-श्रिडिंजर यांच्या १९२७च्या दरम्यान तयार 
झालेल्या क्वाँटम थियरी वर आधारित होते. भारतातून इंग्लंडच्या केंब्रिज विद्यापिठात 
संशोधन करायला बोटीने जात असताना प्रवासा दरम्यानच चंद्रशेखरने या गणितातील 
जवळपास सर्वच महत्त्वाचे टप्पे पार केलेले होते. 


वैज्ञानिक लोक ८१ 

आता, पहिले आश्‍चर्य हे की चंद्रशेखरला तेव्हा इतक्या नव्या क्वाँटम 
थियरी बद्दलचे ज्ञान कुठून मिळणार? दुसरे आश्‍चर्य की त्यामागचे गणित करण्याची 
क्षमताही त्या तरुण चंद्रशेखर जवळ आली कशी. अर्थातच, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 
म्हणजे नोबेल पारितोषिक विजेते भारतीय भौतिकशास्त्रज्ञ चंद्रशेखर व्यंकट रमण 
यांचा भाचा होता. तरीही ही आश्चर्याचीच बाब म्हणायला हवी की तरुण 
चंद्रशेखरला त्या काळात हे सर्व करता येत होते. 

एडिंगटन ला चंद्रशेखरचे हे संशोधन काही पटलेलेच नव्हते. पण, या 
संशोधनावर केंब्रिज विद्यापिठाच्या भौतिकशास्त्र विभागात तो जे भाषण देणार होता 
त्या भाषणाला उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण एडिंगटन ला देण्यास जेव्हा चंद्रशेखर 
गेला तेव्हा एडिंगटन “मला हे काम पटलेले नाही” असे काहीच बोलला नाही. 

पण, भाषणानंतर मात्र चंद्रशेखरच्या संशोधनावर एडिंगटन ने भलतीच 
तिखट टीका केली की - तारा जर श्वेतबटु अवस्था ओलांडून आकूंचन पावला तर 
तो तर एका बिंदुवत स्थितीलाही पोचेल. तारा एक बिंदु होईल असे म्हणणे हे तर 
सारासार मूर्खपणाचेच आहे असे एडिंगटन मग म्हणायला लागला. 

चंद्रशेखरचे सौभाग्यच म्हणायचे की त्याच वेळेस रॉबर्ट फौलर (र प 
7०७1४) ने ही तशाच प्रकारचे - क्वाँटम थियरी वर आधारीत - गणित मांडले 
होते. श्वेतबटु ताऱ्यांच्या निरिक्षणांशी हे गणित मेळ खात होते. चंद्रशेखरच्या 
संशोधनाला एक भक्कम असा आघार लाभला. थोड्याच कालांतराने एडिंगटनच्या 
टीकेतील हवाच संपलेली होती. एडिंगटनला चंद्रशेखरचे काम समजलेलेच नव्हते, 
एवढेच नव्हे तर त्याने खोलात जाऊन त्याबद्दल विचारच केला नव्हता. 

जेम्स चॅडविक (191105 ३१७८) ने १९३२ च्या दरम्यान न्युट्रॉन 
कणांचा शोध लावला होता, व त्याकरीता चॅडविकला १९३५ चे नोबेल पारितोषिक 
ही मिळाले. या न्युट्रॉन कणांचे तार्‍यांबद्दल महत्त्व अजून लक्षात यायचे होते. 
श्वेतबटु अवस्थेतून पुढे त्या आकूंचन पावणार्‍या ताऱ्याचे काय होते ते समजण्या 
करीता अजूनच वेगळ्या प्रकारचे - क्वाँटम थियरी वर आधारित - गणित 
आपल्याला करावे लागते. त्यात न्युट्रॉन चा विचार करावा लागतो. 

खोलात विचार केला असता तर श्वेतबटु अवस्थेतून तारा पुढे गेल्यावर तो 
एक न्युट्रॉन तारा बनतो असे भाकित तेव्हाच करता आले असते. या अर्थातच 


जर-तर च्या गोष्टी असतात. 
(0010110) 


८२ वैज्ञानिक लोक 


असेही संशोधक - १. वर्नर हायझेनबर्ग 


एखाद्या विद्यार्थाला जर सापेक्षतावाद सिद्धांतातील काही समजले नाही 
तर इतर विद्यार्थी कदाचित त्याला चिडवत असतील की तुला एवढेही समजत नाही 
का म्हणून. कदाचित आपल्याला हा सिद्धांत समजत नाही म्हणून कोणाला न्यूनगंड 
देखील वाटत असावा. अशा विद्यार्थांनी कोणत्याही प्रकारे वाईट वाटून घेऊ नये - 
भौतिकशास्त्रातील एका नोबेल पारितोषिक विजेत्या संशोधकाला देखील हा 
सिद्धांत समजलाच नव्हता. 

वर्नर हायज्ञेनबर्ग आपल्या “फिजिक्स अँड बियाँड” या पुस्तकात “अँडरस्टंडिंग 
इन मॉडर्न फिजिक्स” या तिसऱया प्रकरणात आपल्याला आईनस्टाईनचा विशिष्ट 
सापेक्षतावाद देखील समजत नाही, पटत नाही, असे सांगतो. 

वॉल्फगँग पाऊली बरोबर भौतिकशास्त्रासंबंधाने चर्चा चालू असताना हायझेनबर्ग 
पाऊलीला म्हणतो की या सापेक्षतावादातील गणित म्हणशील तर ते मला कोणतीही 
आडकाठी वा बाधा न येता करता येते. गणिता पर्यंत सर्व ठीक आहे. गणिताचे 
समीकरण आपल्याला त्यातील संख्यांचा परस्पर संबंध दाखविते. तेवढे मला 
समजते. परंतु, या, अशा गणिताचा आणि भौतिक विश्वाच्या निरिक्षणांचा खरंच 
काही संबंध आहे काय व तो कसा असेल ते मला समजले आहे असे मात्र वाटत 
नाही. वेगळ्या वेगांनी (५९।०८४४) प्रवास करणार्‍या दोन निरिक्षकां (०७५९४९75) 
करीता काळ वेगळा कसा असतो ते मला समजले आहे असे मी मानत नाही. काळ 


(1) हा सापेक्ष आहे ते काही मला पटलेले नाही. 

(The mathematical framework of relativity theory caused me 
no difficulties, but that did not necessarily mean that I had 
"understood" why a moving observer means something different by 
"time" than an observer at rest. The whole thing baffled me, and 
struck me as being quite incomprehensible... 

I think that I don't have to study physics to know what "time" 
is; after all, our every thought and action presupposes a naive time 


८००८९7. हायझेनबर्गचा हा प्रामाणिकपणा, त्याचा मोठेपणाच म्हणायचा असाच 
असायला हवा कोणीही खरा प्रतिभावंत. पण विशिष्ट सापेक्षतावाद तर अनेकांना 


समजतो म्हणतात आजकाल. 
(ogo) 


वैज्ञानिक लोक ८३ 


असेही संशोधक - २. अल्बर्ट आईन्स्टाईन 


आईनस्टाईन हा ही अत्यंत प्रामाणिक व प्रांजळ होता. १९५४ मध्ये तर 
त्याने मिशेल अँजेलो बेस्सो (।८१०।९ -१४९।० 32550) या तरुणपणीच्या आपल्या 
लाडक्या मित्राला लिहिलेल्या पत्रात असेही (चक्क) म्हटले की - 


भौतिकशास्त्रातील माझ्या कल्पनाच बहूदा चुकीच्या असाव्यात. 
असे जर असले तर, माझ्या सर्वच संकल्पना, ज्यात माझ्या गुरुत्वाकर्षणा 
बद्दलच्या संकल्पनांचाही समावेश करता, 

हवेत बांधलेले मनोरेच ठरतील. हे सर्व मनोरे व आधुनिक 
भौतिकशास्त्र यांचा काही मागमूसही भविष्यात माहिती सुद्धा 
त्या बरोबर असलेल्या संकल्पनांमध्ये उरणार नाही बहुदा. 
Jt is quite possible that physics cannot be based 

on the field concept, i.e., on continuous structures. 


[In that case], nothing remains of my entire 
castle in the air, gravitation theory included, 


[and of] the rest of modern physics. 


विज्ञानात वा विज्ञानाच्या इतिहासात रुची असलेल्या वाचकांनी अब्राहम पेस 
(Abraham Pais) याचे आईनस्टाईनच्या वैज्ञानिक जीवना वरचे “सटल इज द 
लॉर्ड” ($७७४।९ ¡ऽ {१९ 1.०1०) या नावाचे ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित 
केलेले पुस्तक जरुर चाळावे. या पुस्तकातील पान क्रमांक ४६७ वर आईन्स्टाईनचे 
वरील मत नोंदविलेले आढळेल. 

१९८२ मध्ये अब्राहम पेस ने लिहिले होते की आईन्स्टाईनच्या या मताशी 
आजचा कोणताही भौतिकशास्त्रज्ञ सहमत असेल हे वाटत नाही. तेव्हा तर हे वाकय 
खरेच असणार. पण आता २०१० मध्ये मात्र आईन्स्टाईनचे हे मत कमीअधीक 
प्रमाणात एक वास्तव ठरत आहे. 

संशोधनात नव्याने येत असलेल्या माझ्यासारख्या विद्यार्थांसाठी कोल्हापूरात 
जून १९८३ मध्ये घेतलेल्या कार्यशाळेत प्रा. जयंत नारळीकरांनी विशेष प्रयत्न 


८्ड वैज्ञानिक लोक 


करुन अब्राहम पेस चे हे पुस्तक त्या कार्यशाळेत सामिल झालेल्यांना भेट दिले होते. 
त्याबद्दल मी त्यांचा अत्यंत ऋणी आहे. कारण याच पुस्तकाची पारायणे करता 
करता माझ्या संशोधनाची आजची दिशा मला मिळाली. 

ही कार्यशाळा विद्यापिठ अनुदान आयोगाच्या मौलिक आर्थिक सहकार्याने 
भरविण्यात आली होती म्हणून आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनाही मनापासून धन्यवाद 
देतो. विद्यापिठ अनुदान आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी ही अत्यंत उपयुक्त कार्यशैली 
अशीच चालु ठेवावी ही त्यांना विनंती. 


(ogoXo) 


असेही संशोधक - ३. निल्स भोर 


निल्स भोर. अणु-भौतिकशास्त्राचा जादुगार, अणूंच्या वर्णपटलांचा उलगडा 
हा असा करायचा व त्याबद्दलची समीकरणे देखील हा असा मांडायचा की 
कोणालाही वाटावे की भोरच्या कानात अणू त्यांची सगळी रहस्ये सांगतात. 

१९२२ च्या उन्हाळ्यात भोरने गॉटिंगेन विद्यापिठात जी भाषणे दिली त्यांचा 
उल्लेख अगोदर आलेलाच आहे. या भाषणांबद्दल बोलतांना हायझेनबर्ग लिहितो की 
“भोर जे सांगत होता ते नवीन तर होतेच, पण ते नवीन वाटत नव्हते. तेव्हा 
आम्हाला समजले की भोर नी कोणतेही मोठे गणित वगैरे करुन तो वर्णपटलांचा 
उलगडा केला नसून सुचलेल्या संकल्पनांना केवळ गणितीय रुपात ते मांडले आहे. 
बर्‍याच संकल्पनांना तर त्याला पुष्टीही करता येत नव्हती.” 

भोरचे संशोधन कल्पनांच्या भल्यामोठ्या भरार्‍यांवर आधारलेले होते. 
भोरची कोणतीही कल्पना भरारी ही त्याला ती सुचलीच कशी ते आईन्स्टाईन 
करीता नेहमीच कोडे असायचे. १९२० मध्ये त्यांची भेट झाल्यावर आईन्स्टाईनने 
पॉल अर्हेनफेस्टला लिहिले की भोर म्हणजे आपल्याच धुंदीत या जगात फिरणारे 


एक संवेदनशील बाळ आहे. (...an extremely sensitive child who moves 
around in this world in a sort of trance.) 


वैज्ञानिक लोक ८५ 


एकदा इवन श्रिडिंजर कोपनहेगनला आला असताना त्याचे व भोरचे 
क्वाँटम थियरी बद्दल बोलत होता. श्रिडिंजरला या थियरीचा संख्याशास्त्रीय आधार 
अमान्य, तर भोर या आधाराचा खंदा पुरस्कर्ता होता. 

या वादविवादा दरम्यान मध्येच श्रिडिंजर आजारी पडला. श्रीमती भोर 
सतत त्या रुग्णाच्या सेवेत, तर बिछान्याच्या बाजुला बसलेला निल्स त्याला सांगत 
बसलेला की श्रिडिंजर, बघ. हे असे तर असू शकत नाही. ते मात्र तुला मान्यच 
करावे लागेल बरं. 

ना श्रिडिंजरने भोरचे म्हणणे कधी मानले, ना भोरने श्रिडिंजरचे.... शेवटी 
वैतागलेला श्रिडिंजर भोरला एकदिवस म्हणाला की हे असे संख्याशास्त्रीय 
बोध यातून निघणार असे मला तेव्हा वाटले असते तर मी माझे संशोधन प्रसिद्धच 
केले नसते. 


आईन्स्टाईनच्या मृत्युनंतरही भोर तर आईन्स्टाईन जिवंतच आहे असे 
समजूनच त्याच्याशी वादविवाद करायचा. कारण आईन्स्टाईनचे म्हणणे भोरसाठी 
महत्त्वाचेच असे. निल्स भोरही एक अनोखाच ध्येयवेडा होता. 


ण 


आईन्स्टाईनची गुरुत्वाकर्षणाची संकल्पना 


आईन्स्टाईनची गुरुत्वाकर्षणाची कल्पना ही तकशास्त्राच्या पद्धतींशी विसंगत 
आहे हे खालील उदाहरणा वरुन सहज लक्षात यावे. आईन्स्टाईनच्या जरी हे लक्षात 
आलेले नव्हते तरी त्याने या कल्पनेतील गुरुत्वाकर्षणाशी जुळलेल्या अनेक विसंगतींचा 
यथायोग्य उहापोह नेहमीच केला होता. अब्राहम पेसच्या पुस्तकात याचा उपयुक्त 
आढावा घेण्यात आला आहे. 

आता कल्पना करा की आपण प्रत्येक स्त्रीला गुलाबाच्या फुलात रुपांतरीत 
करायचे ठरविले आहे. मग, स्पष्टच आहे की राणी क्लियोपात्राला, एकटीलाच 
फक्त, एका हडळीत रुपांतरीत करणे हे या ध्येयाशी तर्कशास्त्रीय दृष्ट्या विसंगत 
असणार. 


८६ वैज्ञानिक लोक 


वरील तर्कशास्त्रीय विसंगती दुर्लक्षून आपण अशीही कल्पना करु शकतो 
की एका हडळीत रुपांतरीत झालेली राणी क्लियोपात्रा वेगवेगळ्या गोष्टी करते. 
उदाहरणार्थ, कोणालाही न दिसणारी राणी क्लियोपात्राची ही हडळ सफरचंदाच्या 
झाडाचे एक फळ त्याच झाडाखाली बसलेल्या आयझॅक न्युटनच्या डोक्यावर नेऊन 
आदळते. आता त्या हडळीच्या या अशा क्रियेला आपण गुरुत्वाकर्षणाचे स्पष्टिकरण 
असे तर समजणार नाहीच. तर्कशास्त्रानुसार विसंगत विधानावर आधारलेली 
कोणतीही पुढची विधाने मुख्य विधानाशी विसंगतच असतात. आता भौतिकशास्त्रातील 
परिस्थिती कडे वळूया. न्युटन ने कोणत्याही पदार्थाची वेगस्थिती बदलण्यासाठी 
त्यावर कोणते तरी बल कार्यरत हवे (Force must act on a body to change 
its state of motion.) अशी संकल्पना प्रणाली मांडली. 

गुरुत्वाकर्षण म्हणजे, वस्तु आकाशात अधांतरी तरंगत न राहता पृथ्वीवर 
खाली पडतात हे कोणतेतरी बल त्या वस्तुवर कार्यरत असावे. असे बल कसे 
असावे याबद्दलचे न्युटनचे अनुमान आपले सर्वसामान्य निरिक्षण. मग, न्युटन ने 
कल्पना केली की वस्तु खाली पृथ्वीवर पडण्यासाठी म्हणजेच न्युटनचा गुरुत्वाकर्षणाचा 
सिद्धांत. याच अनुमानाचा उपयोग करुन न्युटन ने सूर्याभोवती फिरणाऱ्या ग्रहांच्या 
कक्षा कशा आहेत हे सांगितले. 

कालांतराने विद्युतभार असलेल्या वस्तुंचा आपल्याला शोध लागला. विद्युतभारीत 
वस्तुची वेगस्थिती (51512 ०† ०००) बदलते कशी ते आपल्याला, फक्त गुरुत्वाकर्षण 


वैज्ञानिक लोक ८७ 
बलाच्या आधारावरच, सांगता येत नाही. म्हणून मग कुलंब (९०७।००७) याने 
वेगळ्या प्रकारच्या बलाचे स्वरुप कसे असावे त्याचा अनुमान केला. यालाच आपण 
कुलंबचे बल म्हणतो. 

कालांतराने आपल्याला चुंबकीय गुणधर्म असलेल्या वस्तुंचा शोध लागला. 
चुंबकाची वेगस्थिती कशी बदलते ते आपल्याला फक्त गुरुत्वाकर्षण व कुलंबचे बल 
वापरुन सांगता येत नाही. म्हणुन मग अजूनच वेगळ्या अशा चुंबकीय बलाची 
कल्पना आपल्याला करावी लागली. म्हणजेच, बल या आपल्या संकल्पनेची 
वेगवेगळी उदाहरणे असतात. जशी स्त्री या आपल्या संकल्पनेची वेगवेगळी उदाहरणे 
आपण पाहतो. 

तर मग, न्युटनच्या संकल्पना प्रणालीला विस्थापित करणाऱया इतर कोणत्याही 
सिद्धांतात न्युटनची बल ही संकल्पना आपल्याला सरसकट बदलावी लागेल. केवळ 
गुरुत्वाकर्षणाचे बल, तेवढेच फक्त, एखाद्या, कोणत्याही वेगळ्या, संकल्पनेने बदलणे 
म्हणजे राणी क्लियोपात्राला, एकटीलाच तेवढे, हडळीत बदलण्या सारखे ठरणार. 

आईन्स्टाईनने जेव्हा विस्तार-काळ यांच्या वक्रीय भुमितीची (८४7४९१ 
space & time 2९0m!) संकल्पना मांडली त्यावेळी त्याने केवळ गुरुत्वाकर्षणाच्या 
बलाचेच स्वरुप हे वक्रीय भुमितीच्या काही गुणधर्मांशी जोडलेले होते. कालांतराने 
त्याच्या हे देखील लक्षात आले की इतर बलांचे स्वरुप मात्र वक्रीय भुमितीच्या या 
गुणधर्मांशी जोडताच येत नाही. मग त्याच्या या संकल्पना म्हणजे राणी क्लियोपात्राला 
एकटीलाच फक्त हडळीत बदलावे त्या सारख्याच असणार. 

आईन्स्टाईनची विस्तार-काळाची वक्रीय भूमिती म्हणजेच गुरुत्वाकर्षण बल 
अशी संकल्पना मग भीतिकशास्त्रीय वास्तवाला धरुन असूच शकत नाही. आईन्स्टाईनने, 
कदाचित वेगळ्याच प्रकारे, बहुदा हे जाणलेले होते असे दिसते. अब्राहम पेसच्या 
पुस्तकात अगदी याच गोष्टीचा तर वेगवेगळ्या प्रकारे उहापोह केलेला आहे. 
म्हणूनच, त्या पुस्तकाची मी आजही पारायणे करतो. त्यातूनच सुचतात 
माझ्यासारख्यालाही काही कल्पना कधीकधी. 

सर्वसामान्यपणे वाचनात येणारी कुष्णविवराची कल्पना आईन्स्टाईनच्या 
गुरुत्वाकर्षण म्हणजे विस्तार-काळाची वक्रीय भुमिती याच संकल्पना प्रणाली वर 
आधारलेली आहे. जर आईन्स्टाईनची मूळ संकल्पना प्रणालीच वास्तवाला धरुन 
असू शकत नाही तर मग कुष्णविवराची अशी संकल्पना ही भौतिकशास्त्रीय वास्तव 
असणार नाही. हा तर केवळ कल्पना विलासच ठरणार. अशी कृष्णविवरे 


८८ वैज्ञानिक लोक 


अस्तित्वात असूच शकत नाहीत. कृष्णविवराची ही अशी संकल्पना आपल्याला 
फक्त मनोरंजनात्मक कार्यक्रमातच उपयोगाची वा वापराची असावीत. 

एखाद्या पलंगावरच्या चादरीच्या टोकाला धरुन थोडासा झटका दिला 
असता त्या चादरीवर आपल्याला तरंग-लहरी जातांना दिसतात. अशाच प्रकारे 
आईन्स्टाईनच्या गुरुत्वाकर्षण म्हणजे विस्तार-काळाची वक्रीय भुमिती या संकल्पना 
प्रणालीत आपण अशी कल्पना केली होती की एखाद्या वस्तुमानाच्या मागेपुढे अशा 
विशिष्ट प्रकारच्या हलण्याने त्या वस्तुच्या आजुबाजुच्या क्षेत्रात तरंग-लहरी दिसतील. 
यांना आपण गुरुत्वाकर्षण लहरी (gravitational radiation or Waves) असे 
नाव दिले होते. हा देखील एक कल्पना विलासच ठरणार. स्पष्टच आहे की अशा 
गुरुत्वाकर्षण लहरी देखील अस्तित्वात असूच शकत नाहीत. 

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कृष्णविवर शोधण्याचे व गुरुत्वाकर्षण लहरींचे अस्तित्व 
सिद्ध करण्याचे अनेक दशकांपासूनचे जे प्रयत्न चाललेले आहेत त्यांना आता 
विराम द्यायला हवा. यातून काहीच साध्य होणार नाही हे तर आता सूर्यप्रकाशाइतके 
स्पष्ट आहे. या अशा सुवर्णमृगांमागे अनेक दशके धावलो हे वास्तव ध्यानात 
ठेऊनच आपण आता पाऊले टाकायला हवीत. 

वरील दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल म्हणजे योग्य प्रकारची पुस्तके विज्ञानाच्या 
विद्यार्थांसाठी उपलब्ध करुन देणे असेल. भौतिकशास्त्राच्या इतिहासाची, वर नमुद 
केलेले मुगजळा मागचे धावणे व्यवस्थित सांगणारी, पुस्तके देखील महत्त्वाचीच 
असतील. ही अशी पुस्तके व इतर योग्य सामुग्री विद्यार्थांना उपलब्ध करुन देणे हे 
भौतिकशास्त्राच्या पुढील वाटचालीसाठी यानंतर अत्यंत महत्त्वाचेच ठरणार आहे 
याबद्दल मला शंकाच नाही. 

अगोदर नमूद केलेल्या उत्सर्जन लहरींसाठी कोणतेही माध्यम अगोदर 
पासूनच अस्तित्वात असावे लागत नाही हे आपण पाहिलेच आहे. प्रकाशाचे 
माध्यम कोणते ते शोधण्याच्या प्रयोगांचे स्पष्टीकरण म्हणून काळ सापेक्ष आहे असे 
आईन्स्टाईनने म्हटले होते. आता मात्र असे म्हणण्याचे कोणतेही कारणच नाही हे 
उत्सर्जन लहरींच्या कल्पने वरुन आपल्याला दिसते. याचा अर्थच असा होतो की 
आईन्स्टाईनच्या विशिष्ट सापेक्षतावादा नुसारची स्पष्टिकरणे ही फसवी आहेत. 
जर काळ सापेक्षच नाही तर मग काळ सापेक्ष आहे असे समजून आपण बांधलेल्या 
त्यापुढच्या डोलार्‍यांची पडझड होणारच, त्या इमारती कोसळणारच. 


वैज्ञानिक लोक ८९ 


आईन्स्टाईनची महानताच ही को आपल्या संकल्पना म्हणजे हवेतले 
मनोरे असू शकतात हे त्याने वेगवेगळ्या प्रकारे तपासले, योग्य ते निष्कर्ष 
काढले, व तसे अगदी स्पष्टपणे नमूद देखील केले. खरा वैज्ञानिक म्हणतात 
ते यालाच. 


उत्सर्जन लहरीची कल्पनाच आपल्याला आणखी हे देखील सांगते की 
हायझेनबर्ग-श्रिडिंजर यांच्या क्वाँटम सिद्धांताच्या गणितामागे एक वेगळेच गणित 
दडलेले आहे. हे मात्र स्पष्ट आहे की असे गणित हे केंटॅगरी थियरीचे (C2teए०ry 
Theorऽ) असेल. 

अर्थातच, हे गणित आपल्याला अजून पूर्ण शोधायचे आहे. त्या गणिताचे 
कितीतरी पैलू आपल्याला माहिती नाहीत. हे सगळे पैलू शोधणे म्हणजे 
संशोधनासाठी उपलब्ध असलेले एक विस्तिर्ण मैदानच आहे. मग, गणिताच्या 
कितीतरी विद्यार्थांना देखील संशोधन खेळण्यातील आपले कसब दाखविण्याची 
चालत आलेली एक सुवर्णसंधीच असेल. 

उत्सर्जन लहरीच्या संकल्पना आपल्याला सांगतात की हायझेनबर्गचे 
अनसरटॅनिटी प्रिन्सिपल हे फक्त (आईन्स्टाईनच्या संकल्पनेनुसारचे), संख्याशास्त्रीयच 
तत्व आहे, व त्यापासून काढलेल्या वेगवेगळ्या निष्कर्षांच्याही पलिकडे जाऊन 
आपण अनेक प्रायोगिक गोष्टी करु शकतो. या सर्व गोष्टींपासून आपल्याला एक 
नवीन प्रकारचे तंत्रज्ञान सुद्धा मिळू शकेल, ज्या प्रकारच्या तंत्रज्ञानाची आपण आज 
कल्पना सुद्धा केलेली नाही. 

नव्या उभारीने पंख पसरवून आकाशात उंचच उंच भरारी घेण्याचे दिवस 
भौतिकशास्त्रात मुलभूत व महत्त्वाचे संशोधन करु इच्छिणाऱ्या सर्वांसाठीच आता आलेले 
आहेत. भौतिकशास्त्राच्या विस्तीर्ण अवकाशात कोण कल्पकतेची किती उंच भरारी 
घेतो त्याची मजा (आईन्स्टाईनने, भोरने, हायझेनबर्गने, डिरॅकने, व इतर अनेकांनी 
जशी घेतली होती तशी) आता आपण घेऊ या. जुन्या व नव्यापिढीतील सर्वच, 
संशोधकांना सांगू या की... दिवस तुझे हे फुलायचे, झोपाळया वाचून झुलायचे. 

(ogoXo) 


९० वैज्ञानिक लोक 


सुंदर दक्षिण आफ्रिका 


दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रिटोरिया शहरातील युनिव्हर्सिटी ऑफ साऊथ आफ्रिका 
(University of South Africa - UNISA). दूर - शिक्षणासाठी असलेल्या 
“युनिसा” त नेल्सन मंडेलांनी केप टाऊन जवळच्या रॉबेन बेटावर (२०७० 
151816) जेलमध्ये बंद असताना शिक्षण घेतलेले होते. युनिसाच्या गणित 
विभागाचा प्रा. नायजेल बिशप (४६४९1 815०?) हा सामान्य सापेक्षतावादात 
संशोधन करणारा. त्याचा विषय म्हणजे संगणकाचा वापर करुन सामान्य 
सापेक्षतावादातील गणिताचे अध्ययन करणे. अमेरिकेसह इतर अनेक देशांमधील 
ख्यातनाम संशोधकांपैकी तो एक होता. 

१९९३ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेचा दौरा करणारे आयुकाचे प्रा. जयंत नारळीकर 
व प्रा नरेश दधिच. अर्थातच, प्रा. सुनिल महाराजच्या नाताळ विद्यापिठाला, 
प्रा. जॉर्ज एलीस (George Ellis, Cape Town University) याच्या केप टाऊन 
विद्यापिठाला, तसेच युनिसा ला, वगैरे वगैरे संशोधन संस्थांच्या ठिकाणी त्यांनी भेटी 
दिल्या होत्या. 

प्रा. नायजेल बिशपने १९९३ च्या हिवाळ्यामध्ये पुण्याच्या आयुकाला भेट 
दिली होती. त्यावेळी नायजेलच्या भेटीचा योग साधून आयुकात संगणकीय सामान्य 
सापेक्षतावाद (Numerical General RelatiVit9) यासंबंधाने मग कार्यशाळा 
भरलेली होती. त्या कार्यशाळेसाठी मी पुण्याला गेलो असताना माझी व नायजेलची 
झालेली पहिली भेट. 

नायजेलच्या निमंत्रणावरुन मी माझा दक्षिण आफ्रिकेचा पहिला दौरा १९९४ 
ला केला होता. माझ्या युनिसा दरम्यानच्या वास्तव्यात माझी रुलॉफ फुर्सुटर, पॉल 
हेन्स, विल्यम लेसामे इयान आल्डरटन, खिश्चान ले रु पॉल ग्रॉबलर (२०९।०* 
Vorster, Paul Haines, William Lesame, lan Alderton, Christian Le 
Reouew, Paul Grobbler) वगैरेंची ओळख झाली. 

पॉल हेन्स हा अमेरिकेतील तरुण नायजेलकडे आचार्य पदवीनंतरचे 
संशोधन करण्यासाठी आलेला. सर्व अमेरिकन लोकांप्रमाणे पॉल हा एक मनमोकळा, 
बोलका होता. त्याची, खिश्चानची, व माझी चांगलीच गट्टी जमली. 


वैज्ञानिक लोक ९१ 

१९९४ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णद्वेषी राजवट संपून पहिल्यांदाच 
सार्वत्रिक निवडणूका झाल्या होत्या. तेव्हा भिती व्यक्त करण्यात येत होती की 
बर्‍याच मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होईल. त्यावेळच्या या स्थितीमुळे युनिसाचे 
अतिथीगृह बंद करण्यात आले होते. मी मग इयानच्या घरी भाड्याने रहायचो. 
निवडणुकीच्या दिवशी इयान आपले मत नोंदवायला गेला तर मी व पॉल दोघेही 
त्याच्याबरोबर गेलो. इतक्या शांततेने व शिस्तबद्ध पद्धतीने सर्व काम चाललेले होते 
की विचारु नका. पॉल व मी परदेशी पाहुणे आहोत हे समजल्यावर तेथील एक 
निवडणुक अधिकारी तर आम्हा दोघांना “या, सर्व कसे निष्पक्षपणे चालेले आहे 
की नाही ते पहा” असेही म्हणाला. ते तर अगदी स्पष्टच दिसत होते. 

प्रिोरियाच्या “युनियन बिल्डिंग” (707 B14) या दक्षिण 
आफ्रिकेच्या कार्यालयीन मानबिंदुच्या प्रशस्त प्रांगणात मग त्या राष्ट्राचे नवे 
राष्ट्राध्यक्ष व जगाचे लाडके नेल्सन मंडेला यांचा शपथविधी सोहळा झाला. इयान, 
पॉल व मी गेलो तो सोहळा पहायला, पण कोठेही जागाच न मिळाल्याने घरच्या 
टिव्हीवरच तो सोहळा पहावा लागला आम्हाला. 

पॉल व खिश्चान बरोबर बरेचदा मी इकडे तिकडे फिरायचो. नायजेलला 
पायी चालण्याची आवड असल्याने तेथील बोटॅनिकल गार्डन, युनियन बिल्डिंग चा 
निसर्गरम्य परिसर वगैरे ठिकाणी आमचे फिरणे झाले. 

स्मरणात राहण्यासारखा एक प्रसंग म्हणजे पिलान्सबर्ग गेम रिझर्व 
(Pilanesburg Game Reserve) येथे घालविलेले ते तीन दिवस व त्या दोन 
रात्री. प्रिटोरियामध्ये नायजेलने सामान्य सापेक्षतावादातील दक्षिण आफ्रिकन 
संशोधकासाठी दोन दिवसांची एक परिषद आयोजित करण्याचे काम पॉल व 
माझ्यावर सोपविले होते. तेव्हा प्रा दधीच, साधना दधीच, मनोज महाराज, नायजेल, 
व मी पिलान्सबर्गच्या जंगलात तीन दिवसांच्या वास्तव्यासाठी गेलो होतो. हत्ती, 
सिंह, बिबटे, गेंडे, जिराफ, हरणं, झेब्रे, वगैरे प्राण्यांच्या सहवासात, त्यांचा मागोवा 
घेत दिवसभर फिरायचो. मग, रात्री त्याच जंगलात एकाद्या ठरलेल्या ठिकाणी जाळ 
करुन, आळीपाळीने पहारा देत झोपायची मजा काही औरच असे. आमची जरा 
जास्तच मजा झाली कारण तेव्हा जंगलातले तापमान शुन्याखाली तीन ते चार डिग्री 
असल्याने स्लिपिंग बॅगच्या आत मात्र बरे वाटायचे. 


९२ वैज्ञानिक लोक 


रात्रीच्या वेळी सिंहांचा कळप वा हत्तींचा कळप आमच्या वाटेला गेला नाही. 
कारण आमच्या (इयान नावाच्या) मार्गदर्शकाजवळ एयर-रायफल होती. तीने हवेत 
गोळी झाडायची, श्वापदे पळाली तर ठिक, नाही तर आपण पळत सुटायचे. 

नशीबच आमचे की आमच्यावर अशी पळायची वेळ आली नाही, कारण 
इयानच्या वॉकीटॉकी वरुन हिंस्त्र श्वापदे कुठे आहेत हयाची आधीच माहिती मिळायची 
व तो आम्हाला जिथे कोणताही मोठा धोका नाही अशाच ठिकाणी नेत असे. 

तलावात आरामात लोळत असलेले वा एकमेकांच्या उखाळ्यापाखाळ्या 
काढत खेळत असलेले हिप्पोपोटॅमस सारखे अजस्त्र प्राणी किनार्‍यावरुन, अर्थात 
दूरुनच, न्याहाळणे याची देखील मजा काही औरच होती. शेवटी शेवटी तर झेब्रे, 
हरीण, जिराफ, वगैरे तत्सम प्राण्यांकडे लक्ष देणेही सोडून दिले होते आम्ही, आम्ही 
त्यांना इतके सरावलो होतो. नायजेलचा, व दक्षिण आफ्रिकेतील सर्वच मित्रांचा, मी 
अत्यंत आभारी आहे की त्यांच्यामुळे मला वसुंधरेचे तेथील अलौकिक सौंदर्य देखील 
अनुभवायला मिळाले. 

युनिसातील त्या वास्तव्या दरम्यान विज्ञानातील संशोधना संबंधी अनेक 
गोष्टी करता आल्या असत्या, पण दक्षिण आफ्रिकेच्या त्या परिवर्तन काळातील 
परिस्थितीच अशी होती की प्रत्यक्ष संशोधन कमी वेळच करता आले. तरीही मला 
सार्थ अभिमानच आहे की ज्या विद्यापीठात नेल्सन मंडेला शिकले त्या विद्यापिठाशी 
माझा संबंध आला. 

(6010111601) 


इयान फिलिप्स नावाचे वादळ 


युनिसा तील वास्तव्या नंतर मी सुनिल महाराजच्या नाताळ विद्यापिठात 
महिन्याभराकरीता दाखल झालो. आता दक्षिण आफ्रिकेने नव्या युगाच्या दिशेने 
वाटचाल सुरु केलेली होती. त्या संक्रमणाची चाहूल आता सर्वत्रच दिसत होती. 
दरबान हे शहर मग त्यापासून एकटेच वेगळे कसे असेल. दरबानच्या नाताळ 
विद्यापिठातही बदलाचे वारे होतेच. 

नाताळ विद्यापिठात युनिव्हर्सिटी स्टाफ क्लब आहे. या क्लबमध्ये 
संध्याकाळच्या फावल्या वेळात अनेकजण बसतात. एकमेकांच्या संपर्कात राहण्याचा 
हा एक उत्तम मार्ग. माझी व अनेकांची ओळख याच स्टाफ क्लब मधे झाली. 


वैज्ञानिक लोक ९३ 
त्यापैकी एक म्हणजे इयान फिलिप्स (127 011115). हा नाताळ विद्यापिठातच 
शिकवायचा तेव्हा. 

इयानची खरी ओळख मात्र त्याच्या बरोबर दरबान शहरात वेगवेगळ्या 
ठिकाणी फिरल्यावरच झाली. या माणसाचा जनसंपर्क इतका दांडगा होता की 
विचारूच नका. त्याला कोणत्याही ठिकाणी ओळखणारे भेटणारच. त्यावरुन मला 
सुरुवातीस तर काहीच बोध झाला नाही. पण नंतर जेव्हा सुनिलने मला सांगितले 
की इयान हा तर आफ्रिकन नॅशनल काग्रेस (African National Congress - 
ANC) चा एक महत्त्वाचा कार्यकर्ता आहे, तेव्हा मात्र या गोष्टींचा खुलासा झाला. 
हा पक्ष म्हणजे नेल्सन मंडेलांचा. 

अनेकदा सुनिल मला इयानच्या तावडीत देणार व स्वतः घरी पळणार, रात्री 
बारा वाजताच. मी मात्र इयान बरोबर अडकलेलो. हे महाशय केव्हा परतणार 
आणि कोणाबरोबर परतणार त्याचा काहीच नेम नसायचा. कमीतकमी तीन-चारदा 
तरी मी सकाळी सहा वाजता परत आलो असेल, रात्रभर त्याच्या बरोबर इकडे 
तिकडे बसायचो. इयान फिलिप्स हा म्हणजे एक चालते बोलते वादळच. वेगवेगळ्या 
विषयांचे त्याचे ज्ञान, प्रत्येक गोष्टीबद्दल अगदी खोलवर जाणून घेण्याची त्याची 
मानसिकता, सामाजिक प्रश्नांबद्दल त्याचा हृदयापासूनचा असलेला कळवळा, 
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय प्रश्‍नांबद्दलची त्याची जाण, त्या प्रश्‍नांचे समाधान 
कसे करावे याबद्दलचे त्याचे विचारमंथन, वगैरे बाबींचे तर मला कौतुकमिश्रित 
नवलच वाटायचे तेव्हा, आणि अजूनही वाटतेच. 

दक्षिण आफ्रिकेतील शैक्षणिक परिस्थितीबद्दल इयान चिंतीत असायचा. 
भारताने आपल्या अवाढव्य लोकसंख्येला तोंड देत शिक्षणाचा प्रश्‍न कसा सोडविला 
असावा हे बरेचदा आमच्या बोलण्यात असायचे. दारिद्र्य रेषेखालील जनतेचे 
जीवनमान कसे उंचावता येईल याची त्याला तळमळ होती. शिक्षणाचा याकरीता 
कसा उपयोग करता येईल हा देखील आमच्या बोलण्याचा विषय असायचा. इयान 
जागतिक स्तरावर शिक्षणाचा प्रश्‍न कसा सोडवावा याबद्दल देखील बराच खोलवर 
विचार करायचा. नागपूरात सेंट्रल इंडिया रिसर्च इन्स्टिट्युट (सिरी) मध्ये आम्ही 
कोणकोणते उपक्रम हाती घ्यावेत या बद्दलही इयान बरोबर वादळी चर्चा व्हायची ती 
नेहमीच होत असे. आधुनिक तंत्रज्ञान कसे लोकाभिमुख करता येईल त्याबद्दलची 
ही चर्चा असायची. तसेच पुढे येणारे तंत्रज्ञान कशा स्वरुपाचे असेल तेही इयान 
विचारात घेणारच. 


९४ वैज्ञानिक लोक 


नेल्सन मंडेला भारतात गणराज्य दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून येणार हे 
त्याने व सुनिलने मला सांगितले तेव्हा मी इच्छा व्यक्त केली की ते नागपूरात यावेत 
म्हणून. तर इयानने पटकन मला सांगितले की त्यांच्याकरीता एक पत्र मी त्याच्या 
जवळ द्यावे असे. नेल्सन मंडेलांची सेवाग्रामच्या महात्मा गांधींच्या आश्रमाला भेट 
देण्याचा अंतर्भाव त्यांच्या कार्यक्रमात इयानने केला देखील व मला तसे ई-मेलने 
कळविले ही. दुर्दैवाने दक्षिण आफ्रिकेत वेगळाच प्रश्‍न निर्माण झाल्याने नेल्सन 
मंडेलांना गणराज्य दिनाचा सोहळा आटोपून ताबडतोबीने परत जावे लागले, व 
नागपूरकरांची आणि त्यांची भेट नंतर कधी झालीच नाही. 

नेल्सन मंडेलांचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी म्हणून दक्षिण आफ्रिकेचे भारतातील 
राजदूत जाख द फॉस ()\॥7 1०१५९५ 4९ ७०५) यांना निमंत्रित करण्याचे मग 
ठरले, व त्यांनी ही ते आनंदाने मान्य केले. याकरीता इयान व सुनिल अर्थातच 
कारणीभूत होते ते सांगायला नकोच. 

नागपूरातील प्रसिद्ध व खऱया अर्थाने सामाजिक असलेले एक व्यक्तिमत्व 
श्री प्रभाकरराव उर्फ छोटुभैय्या मुंडले हे होत. शैक्षणिक क्षेत्रात भरीव कामगिरी 
छोटुभैय्यांची अगोदरच होती. सिरी-साठी या गृहस्थांनी पुढाकार घेऊन आपली 
जागा दिली, त्याच जागेवर मग एक भव्य सोहळा आयोजित करण्यात आला. 
माननीय पाहुणे होते श्री जाख द फॉस. श्री जाख द फॉस हे देखील एक 
आकर्षकच व्यक्तिमत्व होते. 

नंतर अनेकदा माझी व इयानची भेट झाली. एक प्रसंग स्मरणात आहे तो 
सांगतो. मी भारतात लवकरच परत जाणार म्हणून सुनिल, इयान व मी कोणत्यातरी 
एका हॉटेलात बसलेले होतो. इयान ए-एन-सी-तील कोणत्यातरी सहकार्‍याशी 
नेहमीप्रमाणे बोलण्यात दंग. रात्रीचा एक वाजला होता. मी व सुनिल दोघांनीही 
ठरविले की आता आपण निघायचे. म्हणून मी इयानचा निरोप घ्यायला तो बसला 
होता तेथे गेलो. थोडावेळ बाजुला उभा होतो त्यांचे लक्ष माझ्याकडे तिथून 
निघेपर्यंत, व नंतर “माफ करा, तुमच्या बोलण्यात व्यत्यय आणतोय. पण, इयान 
मी आता जातो आहे भेटु पुढच्या वर्षी केव्हातरी” असे बोललो. तर त्याचा 
तो सहकारी जरा तिरसटपणेच बोलला की तू पण या इतर भारतीयांसारखाच 
आहेस का? 


वैज्ञानिक लोक ९५ 


त्याच्या त्या बोलण्याचा मला इतका राग आला की सरळ त्याला जाब 
विचारता झालो की मी एक दक्षिण आफ्रिकेत आलेला परदेशी भारतीय आहे आणि 
इयानला मी पुढच्या वर्षी केव्हातरी भेटेन म्हणून मी त्याचा निरोप घेतोय तर तुला 
आडकाठी असायची गरज काय. 

इयान त्याला म्हणाला कॉम्रेड, तू मुर्खपणा केला आहेस, हा खरोखरच 
आंतरराष्ट्रीय पाहुणा आहे. (Comrade, you have made a fool out of 
yourself. He is a genuinely international visit0r.) मला सोडायला तो मग 
त्या हॉटेलच्या दरवाज्यापर्यंत आला. 

इयान नंतर दक्षिण आफ्रिकेच्या लोकसभेचा महत्त्वाचा सभासद झाला. 
आपल्या देशाच्या घटना समितीचाही तो सदस्य होता. दुर्दैवाने, इयानचे २००६ 
साली दुखद निधन झाले, व आम्ही सर्वांनीच एक चांगला मित्र गमावला. 

(oO) 


जेरीची खंत 


जेरी लेम्मर (७९०५ L९०1) युनिसा विद्यापिठाच्या गणित विभागातील 
हा प्राध्यापक. जेरी लेम्मरची व माझी ओळख झाली ती १९९४ मध्ये. 

जेरीने इंग्लंडच्या केंब्रिज विद्यापिठात संशोधन केले तेव्हा त्याच्या बरोबर 
असणारे इतर म्हणजे जयंत नारळीकर, डॅनियल क्रिग, रॉजर पेत्रोज, स्टिव्हन 
हॉकिंग, वगैरे. या दिग्गजांच्या मांदियाळीतला जेरी लेम्मर हा देखील एक दिग्गजच 
होता. उंचापुरा, धडधाकट असलेल्या जेरीचे टेनीस, स्वॅश, वगैरे आवडते खेळ होते. 

जेरी खरंतर भौतिकशास्त्र विभागातच शोभला असता खरा, पण आईन्स्टाईनच्या 
सामान्य सापेक्षतावादातील संशोधन तेव्हाच्या काळात फक्त गणित विभागातच 
व्हायचे म्हणून फक्त हा गणित विभागात असावा. भौतिकशास्त्रात काम करणार्‍यांना 
ते गणित तेव्हा अर्थात येतच नव्हते. 

आईन्स्टाईनने उगाचच नव्हते म्हटले की - 


भौतिकशास्त्राचा आणि गणिताचा अनन्यसाधारण संबंध 
आहे हे विद्यार्थी दशेत माझ्या कधीच लक्षात 
आले नाही, माझ्या संशोधना दरम्यानच या 
वास्तवाची मला हळूहळू जाणीव झाली. 


९६ वैज्ञानिक लोक 


..-It was not clear to me as a student that the approach 
to a more profound knowledge of the basic principles 
of physics is tied up with the most intricate 
of mathematical methods. This dawned upon 
me only gradually after years of 
independent scientific work. 


भौतिकशास्त्राच्या विद्यार्थाना, संशोधकांना, वेगवेगळ्या प्रकारचे गणित करता 
येणे हे किती अत्यावश्यक आहे ते यावरुन सर्वांनाच स्पष्ट व्हावे हीच अपेक्षा. 
दक्षिण आफ्रिकेत प्रिटोरिया येथे युनिसा त आल्यावर कालांतराने जेरीने एक जरा 
वेगळेच काम देखील सुरु केले होते. 

जेरी लेम्मर हा जसा एक गणितज्ञ तसाच भौतिकशास्त्रज्ञ ही होताच. जेरीचे 
घर म्हणजे वेगवेगळ्या यंत्रांचे एक माहेरघरच असायचे. स्वतःच ती यंत्रे तयार वा 
दुरुस्त करणार हा. न्युटनच्या नियमांचा वापर करुन कोणती वस्तू किती वेगाने 
दुसऱया वस्तूवर आदळली असावी हे वगैरे सांगण्यात याचा हातखंडा व याचसाठी 
त्याची घरची प्रयोगशाळा सज्ज असे. निसरड्या जागेवर गाडीचे चाक कसे घसरले 
असावे वगैरे प्रयोग करुन पाहणार हा या प्रयोगशाळेत. 

विमाकंपन्या, वकील लोक वगैरे अपघाताचा खराखुरा देखावा उभा करण्यासाठी 
याला बोलावणार. बरेचदा न्यायालयात तज्ञ म्हणून ही साक्षीसाठी हा जात असे. 

त्याच्या घरी जेवण्याचे मला आमंत्रण मिळाले. तेव्हा बोलण्याच्या ओघात 
त्याने सांगितलेली ही गोष्ट, तो इंग्लंडच्या केंब्रिज विद्यापिठात किंग्ज कॉलेजमध्ये 
(King's College of Cambridge University in England) काम करायचा 
तेव्हाची आहे ही. येथील कॉलेजात अत्यंत हुशार असलेल्या विद्यार्थ्याला कॉलेजचा 
फेलो म्हणून गौरव प्राप्त होतो. त्याकरीता एक परिक्षा देखील असते. जो या 
परिक्षेत पहिला येतो तो कॉलेजचा फेलो म्हणून निवडतात. याला वेगळी स्कॉलरशीप 
असते व बर्‍याच गोष्टी करण्याचा हक्क देखिल असतो. म्हणून कॉलेजचा फेलो 
बनणे ही एक अत्यंत सन्मानाचीच समजली जाणारी बाब असे. पॉल डिरॅक हा या 
किंग्ज कॉलेजचा त्याच्या काळातील फेलो होता. त्यावरुन वाचकांना कल्पना यावी 
की फेलो कोण व कसा असतो. 

शतकांपासूनच चालत आलेल्या प्रथेनूसार येथे कॉलेजच्या फेलो व इतर 
हुशार गुणवत्ताप्राप्त विद्यार्थांसाठी सायंकाळच्या जेवणाच्या वेळी एक वेगळा टेबल 
असतो व इतर सामान्य विद्यार्थांसाठी दुसरा वेगळा. सर्वाच्या जेवणानंतर जे काही 


वैज्ञानिक लोक ९७ 
उरलेले असते, त्यात उच्चप्रतीची वाईन वगैरे असते, त्यावर फेलोचाच सर्व हक्क. 
त्याची जर कृपा झाली तरच तो इतरांना ते देणार, अन्यथा जे वाटेल ते, अगदी 
त्याला जे वाट्टेल ते, त्या उरलेल्या जिन्नसाचे बरेवाईट तोच करणार. चांगली वाईन 
वगैरे हा फेलो - आपल्यासाठी व आपल्या मित्रांसाठी घेऊन जात असे. या हुशार 
फेलोचा मित्र असणे हे तर तसेही फायद्याचेच, वरुन तो चांगली वाईन वगैरे देणार 
हा देखील एक फायदाच असे. कोणी या अशा प्रथेला आता नावे ठेवेलही. 
पण, खर्‍या प्रतिभावंताचा सन्मान करण्याचा हा देखील एक प्रकार असेच आपण 
समजू या. जेरी लेम्मरच्या काळात एक तरुण भारतीय संशोधक विद्यार्थी किंग्ज 
कॉलेजचा फेलो होता. त्याचे नाव होते जयंत नारळीकर. प्रा. फ्रेड हॉयल बरोबर 
विश्वोत्पत्तीशास्त्रात संशोधन करणारा हा एक प्रतिभावंत संशोधक. पेत्रोज, हॉकिंग, 
वगैरेंना ही हा मार्गदर्शन करायचा. या हसतमुख व मदतीला सदैव तत्पर असणार्‍या 
फेलोशी मैत्री करायला अनेक इच्छुक असत. 

जयंत नारळीकर म्हणजे तर दारुच्या एका थेंबालाही स्पर्श न करणारा 
माणूस होता. जशी जशी ही “खुशखबर” इतर विद्यार्थांना समजली तशी तशी या 
फेलोचा मित्र बनू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थाच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होताना दिसली. 

वैज्ञानिक काही शिकता येईलच व चांगली वाईनही प्यायला मिळेल म्हणून 
जेरीने मग विनंती केली की जयंतने त्याला व इतर मित्रांना भारतीय पद्धतीचे जेवण 
खायला बोलवावे म्हणून. कृपावंत होत या भारतीय फेलो महाशयांनी जेरीची ही 
विनंती मान्य केली. 

जयंतच्या खोलीवर गेल्यावर जेरी लेम्मरच्या लक्षात आले की तेथे जेवणाबरोबर 
कोणतीही चांगली वाईन, बियर वा दारु काहीच तर नाही. पण आदल्याच दिवशी 
तर उरलेल्या दोन-तीन तरी चांगल्या वाईनच्या बाटल्या जयंतने जमा करुन 
नेल्याचे त्याने पाहिलेले होते. मग त्या बाटल्या गेल्या तरी कुठे असा त्याला प्रश्‍नच 
पडला. त्याने चौकशी केली. तेव्हा फेलो महाशयांनी उत्तर दिले की ते जमा केलेल्या 
सर्वं बाटल्या आणल्या आणल्याच हात धुण्याच्या सिंक मध्ये रिकाम्या करतात व 
अशा रिकाम्या झालेल्या बाटल्या देखील त्याचवेळी उकिरड्यावर फेकून देतात म्हणून. 

जेवायला आलेल्या बिच्चाऱ्या पाहुण्यांचा चांगलाच हिरेमोड झाला व त्यांना 
फक्त भारती खाद्य पदार्थावरच समाधान मानावे लागले ते सांगायला नकोच. 

हे मला सांगतांना, अगदी गहिवरुन आल्याचे, अगदी डोळ्यात पाणी 
आल्याचे व ते पुसत असल्याचे नाटक करत करत, जेरी सांगत होता की त्या 


९८ वैज्ञानिक लोक 


इतक्या चांगल्या प्रतीच्या वाईन हा माणूस तर चक्क फेकूनच देतू होता रे. आताही 
त्या सगळ्याची आठवण आली की मला अजून देखील खूप वाईट वाटते रे. पण 
आम्ही करणार तरी काय म्हणा? हा माणूस तर किंग्ज कॉलेजचा साक्षात फेलो 
आणि त्याची इच्छा म्हणजे आमच्यासाठी तर साक्षात परमेश्‍वराचा शब्दच असतो. 
परमेश्‍वर इतका निर्दयी असतो हे मला तेव्हा समजले, इत्यादी. असो. 


मग मी त्याला सहजच विचारले की तुम्ही यावर काही तोडगा वगैरे काढला 
नव्हता का. तर तो बोलता झाला की संजय, अरे तुला कसं काय सांगायचं रे 
आता. जयंत तर आपला उरलेले सगळे सिंकमध्ये फेकण्याचा, नित्यनेम बदलवायला 
तयारच नव्हता. मग काय, जेवतांना टेबलावर दिलेल्या असतील नं तेवढ्या 
सगळ्या वाईनच्या वगैरे बाटल्या तेव्हा व तिथेच कशाबश्या पूर्णपणे संपविणे या 
पलिकडे दुसरे काहीच करु शकत नव्हतो आम्ही. तर बघा, असाही असतो किंग्ज 
कॉलेजच्या फेलोचा दरारा आणि तेथील कोणताही नियम सर्वानाच असा पाळावा लागतो. 

(ogoXo) 


वक्तशीरपणा 


प्रा. जयंत नारळीकरांना जे ओळखतात त्या सर्वाना या माणसाच्या वक्तशीरपणा 
बद्दल काही सांगण्याचे कोणतेही कारण नाही. टाटा इन्स्टिट्युटमध्ये असताना मी 
आणि काही मित्रमंडळी समुद्र किनाऱ्यावर पहाटेला व्यायाम करायचो. व्यायाम 
आटोपला की जवळच्याच नेव्हीनगरातील एका दुकानात चहा प्यायचो. जर जयंतराव 
आपल्या मुलीला शाळेत नेताना दिसले तर आम्ही समजायचो सकाळचे साडे-सात 
वाजले. नंतर हे गृहस्थ इन्स्टीट्यूटकडे जाताना दिसले की समजायचो आता नऊ 
वाजले. दुपारी हे गृहस्थ घरी जाताना दिसले की समजायचो साडे-बारा वाजले. 
इतकेच नव्हे तर यांच्या घरचे दिवे मालविले की समजायचो आता रात्रीचे साडे नऊ 
वाजले. दिवसाच्या प्रत्येक मिनिटाचा कसा. व्यवस्थित उपयोग करुन घ्यायचा हे 
शिकायचे तर या गृहस्थाकडून. 

एखाद्या वेळेस पंचमहाभुते आपला नित्यनेम चुकवतील पण या नारळीकर 


घराण्यातील कोणी स्वतःहून नित्यनेम चुकवेल असे वाटत नाही. सर्वच नारळीकरांची 
आहे की नाही ते नाही ठाऊक. पण जयंतरावांची एक खासियत आहे. त्यांना 


वैज्ञानिक लोक ९९ 


पंचेचाळीस मिनिटांचे त्यांचे भाषण आहे असे सांगा आणि बघा की अगदी 
पंचेचाळीसाव्या मिनिटाला त्यांचे भाषण संपते की नाही ते. 

भाषणा दरम्यान या गृहस्थाने घाई केल्याचे वा कोणताही एखादा मुद्दा 
अर्धवट सोडल्याचे आपल्याला जाणवणार देखील नाही. आपण भाषण ऐकतच 
राहणार. पण, पंचेचाळीसाव्या मिनिटाला या गृहस्थांचे भाषण संपणार व हे आपले 
बोलणे थांबविणार. 

त्याच विषयावरचे या गृहस्थाचे भाषण दुसर्‍या वेळेस ऐका, आणि तुम्हाला 
दिसेल की तेच मुद्दे अगदी वेगळ्या प्रकारे उलगडून सांगण्यात आलेले आहेत. 
भाषण कधीही कंटाळवाणे होणार नाही, आपण ऐकतच रहावे असेच नेहमी वाटेल. 

याच्या अगदी विपरित असणारे सुद्धा अनेक आहेत, अगदी वाचकांपैकी 
देखील असतीलच. पण, वेळेचे महत्त्व ज्याला पटते तो या गृहस्थाची नक्कीच 
तारीफ करणार. वेळेचे महत्त्व जाणणाऱ्या अजून एका दांपत्याची खालील गोष्ट 
मला प्रा. दधीच यांच्याकडून समजली. या दांपत्याचा व श्री. दधीच यांचा संबंध 
म्हणजे या दांपत्यातील रँगलर असलेले गृहस्य हे श्री. दधीच यांचे आचार्य पदवी 
करीताचे मार्गदर्शक असायचे. 

या रँगलर गृहस्थांनी आर्थर एडिंगटन बरोबर संशोधन करण्याकरीता 
केंब्रिज विद्यापिठाची सर आयझॅक न्यूटन फेलोशिप मिळविलेली होती. सामान्य 
सापेक्षतावादातील संशोधनामुळे या गृहस्थांना जग तर तेव्हाच ओळखायला लागलेले होते. 
मात्र, खऱ्या देशप्रेमाने प्रेरीत होऊन आणि भारतातील विद्यापिठांमध्ये संशोधन व 
योग्य ते शिक्षण वाढीस लागावे म्हणून, आचार्य पदवीवर अगदी चक्क (!) पाणी 
सोडून, भारतातील एका विद्यापिठात येण्याचे या गृहस्थांनी ठरविले. हा निर्णय तसा 
साधासुधा समजू नका. विद्यार्थी दशेतच असा निर्णय घेण्याचे धाडस कोणी 
त्याअगोदर केले होते असे माझ्यातरी ऐकीवात नाही. परदेशातील सोयीचे आकर्षण 
ही तर संशोधन क्षेत्रातील समस्याच आहे भारतासाठी. भारतात सुविधा नाहीत 
म्हणून आम्ही येथे राहून संशोधन करु शकत नाही असे म्हणणारे कमी नाहीत, 
तेव्हा व आजही नाहीत. 

चांगल्या सुविधांमुळेच फक्त चांगले संशोधन करता येते हे तर, आईन्स्टाईन 
सकट, अनेकांनी खोटे ठरविलेले आहे. आपले ध्येय ठरवून त्याचा पाठपुरावा 
करण्याची जिद्द ज्यांना असते ते, कोठेही असोत, महत्त्वाचे काम करतात. 
यथायोग्य आत्मविश्वास असलेला वैज्ञानिक तर आपल्याला उपलब्ध सर्वच, अगदी 


१०० वैज्ञानिक लोक 


कशाही, सुविधांचा वापर करीतच संशोधनक्षेत्राचा राजा होतो. हे रँगलर गृहस्थही 
मग, आत्मविश्वासाने परिपूर्ण असल्याने, सदैव संशोधनाचे राजेच राहीले. 

यथावकाश, पुणे विद्यापिठात लोकमान्य टिळक प्राध्यापक म्हणून हे गृहस्थ 
रुजु झाल्यावर त्यांनी मार्गदर्शन केलेल्यांपैकी नरेश दधीच हे एक तर रमेश टिकेकर 
हे दुसरे. डॉ. दधीच यांना पुणे विद्यापिठाच्या गणित विभागात नोकरी मिळाली व 
विद्यापिठ परिसरातच असलेल्या निवासस्थानांपैकी एकामध्ये पहिल्या मजल्यावर ते 
सहकुटूंब रहायला आले. 

काही वर्षांनंतरची गोष्ट असेल ही. एकदा नरेशने आपल्या सन्माननीय 
मार्गदर्शकांना सपत्नीक आपल्या घरी जेवणाचे निमंत्रण दिले. रविवारचा दिवस व 
सकाळची अकराची वेळ ठरली. रविवारी सकाळ पासूनच मग साधनाताईंची 
लगबग चाललेली होती. बैठक आवरणे, स्वैपाक पाणी, सर्व करताना जुईची, 
मुलीची, योग्य ती मदत सोबतीला होतीच ती झालीच. 

आता पावणे अकरा वाजलेले होते, आणि सन्माननीय पाहुणे येण्याची वेळ 
जवळ आलेली होती. काहीतरी करायला जुई समोरच्या व्हरांड्यात गेली तर तिला 
खाली समोरच्या रस्त्यावर छत्री घेतलेले एक वयस्कर जोडपे उभे दिसले. तिने 
पटकन आपल्या बाबाला सांगितले की बाबा बहूदा आपले पाहुणे आलेले आहेत व 
ते खाली रस्त्यावरच उभे आहेत. 

तर नरेशने तिला म्हटले की शक्‍यच नाही, आपले पाहुणे अगदी वेळेवर, 
अकरा वाजताच, येतील, असे बोलत बोलत तो पण तिला मदत करायला 
व्हरांड्यात आला. तर... 

तर, त्याचे सन्माननीय मार्गदर्शक आपल्या पत्नीसह खरच खाली रस्त्यावर 
उभे होते. तो धावतच खाली गेला मग व त्यांना म्हणाला की या, या. चला, वरती. 
खालीच का थांबलात, तर त्यांचे ते सन्माननीय पाहुणे बोलते झाले की माफ करा, 
आम्ही जरा लवकरच पोचलो त्याबद्दल. आम्हाला अंदाजच आला नाही की तुमचे 
घर इतके जवळ आहे त्याचा. आम्ही अकरा वाजण्याची वाट पहात इथे जरावेळ 
उभे रहायचे ठरविले. 

घरात आल्यावर देखील त्यांनी साधनाताईशी बोलतांना आमच्या लवकर 
येण्यामुळे तुम्हाला विनाकारणच घाई झाली - त्याबद्दल परत खेद व्यक्त केला. 
दुसऱ्याला आपल्यामुळे कोणताही त्रास होऊ नये याची काळजी घेण्याची ही एक 
हृदयातून उगवणारी मानसिकता. प्रा. नरेश दधीच यांचे हे प्रतिथयश मार्गदर्शक 


वैज्ञानिक लोक १०१ 
म्हणजे प्रा. विष्णुपंत नारळीकर. मग, तुम्हाला उलगडा झालाच असेल आता 
प्रा. जयंत विष्णुपंत नारळीकर यांच्या वेगवेगळ्या सवयींचा व त्यांच्या भारतात 
राहूनच संशोधन करण्याचा. 

(okoXo) 


असाही एक नियम 


इंग्लंडच्या फक्त केंब्रिज विद्यापिठातच नव्हे तर इंग्लंड मध्ये इतरत्र देखील 
बरेचसे लिखीत वा अलिखीत प्रघात आहेत. बाहेरुन तेथे जाणार्‍या व्यक्तीला तर 
ते नियम वा प्रघात माहिती देखील नसतात, आणि त्याचे कोणाला तसे वावगे 
वाटणार तर नाहीच म्हणा. पण, असा प्रघात मोडणाऱ्या कोणालाही तेथीलच 
कोणीतरी त्या प्रघाताची, नियमाची, नम्रपणे आठवण मात्र करुन देत असतो. 
असाच एक प्रसंग, केंब्रिज विद्यापिठातच घडलेला. 

भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक विजेता व एक जगप्रसिद्ध संशोधक 
रिचर्ड फेनमन. (Richard Feynman). याची भौतिकशास्त्राच्या विद्यार्थाना ओळख 
करुन देण्याचे कारण नाही. “लिहिलेली फेनमन लेक्चर्स इन फिजिक्स (Feynman 
Lectures in Phsics) नावाची पुस्तके चाळलेली वा वाचलेली नाहीत असा 
भौतिकशास्त्राचा विद्यार्थी वा संशोधक विरळाच. 


फेनमनने क्वाँटम थीयरीचे गणित एका वेगळ्याच प्रकारे मांडले होते. या 
आगळ्या वेगळ्या गणितीय पद्धतीला फेनमनची पाथ इंटिग्रल पद्धत (Feynman's 
Path Integral Meth०d) असे आता म्हणतात. या गणितीय पद्धतीचा वापर 
करुनच पुढे क्वाँटम इलेक्ट्रो-डायनॅमिक्स (Quantum Electrodynamics or 
९६D) या विद्युतभारीत कणांच्या वेगस्थितीत बदल कसे होतात त्याबद्दलची 
संकल्पना प्रणाली मांडणे आपल्याला शक्य झाले. फेनमनला १९६५ चे जे नोबेल 
पारितोषिक मिळाले होते ते त्याच्या याच कामा करता होते. 


सत्तरच्या दशकात केव्हातरी फेनमनचे भाषण केंब्रिज विद्यापिठात ठेवण्यात 
आले होते. तेथे तो जवळपास एक आठवडा घालवणार होता. त्या वास्तव्या 
दरम्यानच्या अशाच एका दिवशी हे महाशय विद्यापिठाचा फेरफटका मारायला 
निघाले. मध्येच त्यांना एक सुंदर हिरवळ दिसली. चला त्या हिरवळीवर जरा 


१०२ वैज्ञानिक लोक 


आपले पाय मोकळे करु व तेथेच बसून काहीतरी वाचत बसू थोडा वेळ या 
विचारांनी त्यांची पाऊले नकळतच त्या हिरवळीकडे वळली. 

त्या हिरवळीवर फिरण्याचा हे महाशय आनंद घेत असतांनाच त्या विद्यापिठातला 
एक रखवालदार घाईघाईनेच त्याच्याकडे धावत आला व त्याला सांगायला लागला 
की - सर, आपण या विद्यापिठातील प्राध्यापक नसल्याने व या विद्यापिठातील 
कोणी प्राध्यापक देखील आपल्याबरोबर येथे नसल्याने, या हिरवळीवर आपण फिरु 
शकत नाही. 

अमेरिकन असलेल्या फेनमनला असले काही ऐकण्याची तर सवय नव्हतीच. 
त्याने मग त्या रखवालदारालाच फटकारले असंच आहे तर, तर मग ताबडतोब 
जा. आणि या विद्यापिठातल्या भौतिकशास्त्राच्या, रसायनशास्त्राच्या वा गणिताच्या 
कोणत्याही एखाद्या प्राध्यापकाला येथे बोलावून घे. त्याला या हिरवळीवर चकरा 
मारण्याचा वा येथे बसून माझ्याबरोबर बोलण्याचा नक्कीच आनंद मिळेल. 
जा तुझ्या समाधानासाठी लवकर बोलाव त्यांना. 

रसायनशास्त्रातील एका प्राध्यापकाला फेनमन त्या हिरवळीवर चालण्याचा 
आनंद घेतो आहे. दिसलेले होतेच. आणि, तो फेनमनशी बोलायला तेवढ्यातच 
तेथे दाखल झाला. मग मात्र त्या रखवालदाराला कोणतीही आडकाठी उरली 
नव्हती. 


विज्ञान, संगीत आणि श्रद्धा 


अनेक जणांना विज्ञान श्रेष्ठ की संगीत श्रेष्ठ वगैरे प्रश्‍न पडतात. ज्याला 
संगीतात रुची आहे त्याला चांगल्या संगीताने अमृतात न्हायलो अशीच अनुभूती 
येणार. ज्याला खेळात रुची आहे त्याला तर खेळण्यात असा परमानंद मिळणार. 
ज्याला संशोधनात रुची आहे त्याला संशोधनातही अशीच अनुभूती येणार. आपण 
हा आनंद मोठा की तो आनंद मोठा अशी वेगवेगळ्या आनंदाची तुलना करणार 
का? एकच व्यक्ती सुद्धा वेगवेगळ्या गोष्टींपासून अमृतात आकंठ बुडाल्याचा 
अनुभव घेऊ शकते. 

अनेक वैज्ञानिक तर उत्कृष्ट संगीतकार होते. आईन्स्टाईन एक चांगला 
व्हायोलिनवादक होता, तर फेनमन एक चांगला बोंगो वादक. वेगवेगळ्या बाबतीत 


वैज्ञानिक लोक १०३ 
येणार्‍या आनंदांच्या अशा तुलना करणाऱ्यांना फेनमनच्या बाबत घडलेली एक कथा 
आता सांगतो. 

एकदा क्वाँटम इलेक्ट्रोडायनॅमिक्स या क्लीष्ट विषयातील आपले संशोधन, 
सामान्य श्रोत्यांना समजेल अशा भाषेत सांगायला, असे भाषण द्यायला, तो 
ऑस्ट्रेलियात गेला होता. तेव्हा त्याच्या भाषणा अगोदर त्याच्याबद्दल माहिती देतांना 
आयोजकाने सांगितले की फेनमनला भौतिकशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक मिळाले हे 
तर उपस्थित कोणालाच सांगायला नको. पण, हे मात्र सांगावेसे वाटते की फेनमन 
एक उत्कृष्ट बोंगोवादक देखील आहे. बरेचदा तो संगीताच्या महोत्सवांमध्ये एकटाच 
व दुसर्‍यांच्या साथीला देखील बोंगो वाजवितो. 

फेनमनने आपल्या भाषणाची सुरुवात केली तेव्हा म्हटले की मी जेव्हा बोंगो 
वाजवायला जातो तेव्हा तेथील कोणताही आयोजक मी एक उत्कृष्ट बोंगो वादक 
आहे हे तर आवर्जुन सांगतो. पण, आजपर्यंत मात्र अशा कोणत्याही संगीत 
महोत्सवाच्या आयोजकाने श्रोत्यांना सांगितलेले नाही की या तुमच्या लाडक्या 
बोंगोवादकाला भौतिकशास्त्राचे नोबेल पारितोषिक देखील मिळालेले आहे ते. त्या 
आयोजकांना असे सांगावे याचे कोणतेही महत््वच मला वाटत नाही, कारण 
आपला समाज व मी हेच समजतो की संगीत सर्वश्रेष्ठ आहे. 

विज्ञानाच्या तुलनेत संगीत श्रेष्ठ वा कनिष्ठ असा प्रश्‍नच खरंतर निर्माण 
होऊ नये. आजच्या ज्ञानयुगात विज्ञानाचे महत्त्व वाढल्याने व त्यामुळे विज्ञानाला 
मिळणार्‍या प्रसिद्धीमुळे असे प्रश्‍न काही जणांच्या मनात, कदाचित, येत असावेत. 
त्यासाठी फेनमनचे हे उत्तर सटीक होते. 

वाचकांपैकी अनेकांना हे ठाऊक नसावे की निल्स भोर एक उत्कृष्ट 
फुटबॉल खेळाडू होता. तो हॉलंडच्या राष्ट्रीय फुटबॉल चमूचा एक महत्त्वाचा खेळाडू 
होता. आपल्या लहान मुलाला फुटबॉलचा सामना पहायला तो न्यायचा व खेळाचे 
बारकावे त्या मुलाला सांगण्यात गर्क व्हायचा. एकाद्या रंगलेल्या सामन्याने भारावून, 
बरेच दिवस तो त्या सामन्या बद्दलच बोलायचा. मग, आपण एक वैज्ञानिकही 
आहोत याचा त्याला पार विसर पडलेला असायचा. 

हे तर खरेच आहे की सारासार विचार करुनच एखादी संकल्पना प्रणाली 
वैज्ञानिकदृष्ट्या बरोबर आहे की नाही ते आपण ठरवतो. पाश्चात्य जगात 


१०४ वैज्ञानिक लोक 


आधुनिक विज्ञानाचा उगम झाल्यानंतर जगातील अनेकानेक संकल्पनांना जबर 
धक्का बसला तसेच वेगवेगळ्या रुढी वा प्रथा मोडकळीत निघाल्या. विज्ञानच फक्त 
या करीता जबाबदार नसून आपली जागृत झालेली तारतम्य बुद्धी खरंतर याला 
जबाबदार आहे असेच माझे मत आहे. 

असेही मग विचारले जाते की काय आमच्या सर्व श्रद्धा आणि या 
विज्ञानातील संकल्पनांच्या विश्वासांनाही आम्ही मूठमाती द्यायची की काय? विज्ञानाच्या 
संकल्पना तर बदलत जाणाऱया, कधी न्युटनची संकल्पना प्रणाली, तर कधी 
आईन्स्टाईनची, तेही ठाम नाही. एकहि तर धड नाही या विज्ञानात आणि वरुन 
जो तो उपदेश देणार की अंधश्रद्धा ठेऊ नका आणि अंधश्रद्धा म्हणजे तरी हो 
काय. देवावर श्रद्धा असणे ही काय आमची अंधश्रद्धा आहे? 

मानवी जीवनात श्रद्धेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे याबाबत कोणतेही 
दुमत असण्याचे कारण नाही. आपण श्रद्धा बाळगली पाहिजे हे तर आवश्यकच 
आहे. स्वतःवरची श्रद्धा वा आत्मविश्‍वास हा कोणतेही कार्य करण्यासाठी अत्यावश्यकच 
आहे. स्वतःमध्ये अशी श्रद्धा ठेऊन एखादे कार्य सफल केल्यानेच आपला आत्मविश्‍वास 
वाढतो हे तर खरेच आहे. 

अशा प्रकारे आपण इतरांवरही श्रद्धा ठेवतो, त्यांच्या कार्यक्षमतेवर, त्यांच्या 
निर्णय क्षमतेवर, एखाद्या विचारधारेवर, ....जेव्हा त्या व्यक्तीच्या कार्यक्षमतेची, 
निर्णय क्षमतेची, विचारधारेच्या समाजावरील “योग्य” त्या प्रभावाची, आपल्याला 
प्रचिती येते की, खरोखरच योग्य ते कार्य संपन्न झाले अशी, तेव्हा आपला असा 
विशवास वाढीस लागतो. समाजाच्या याच धारणेवर, विश्वासावर, त्या समाजाचा 
योग्य दिशेने होणारा विकास अवलंबून आहे. अर्थातच सातत्याने असे होणे, अशा 
प्रकारचे प्रमाण सातत्याने मिळणे, हे असा विशवास टिकण्यासाठी आवश्यक आहे. 

पण जर असे प्रमाणच आपल्याला मिळत नाहीय वा असा विश्‍वास 
ठेवण्यासाठी योग्य ते कारणच आपल्याजवळ नाही, आणि तरी देखील आपण या 
विश्वासातच राहू की ज्या व्यक्तीवर आपण विश्‍वास ठेवलेला आहे ती कार्यक्षम 
आहे, तिची निर्णयक्षमता योग्य आहे, ती विचारधारा योग्य आहे, तर मात्र तो एक 
अंधविश्वास ठरेल हे नक्की. 

उदाहरणच घ्यायचे झाले तर समजा की एखादी व्यक्ती सुशील, सत्वरित्र, 
निर्लोभी आहे याचे भरपूर प्रमाण आपल्याजवळ आहे. कारण त्या व्यक्तीच्या 
दैनंदिन जीवनातून, तिच्या आचारविचारातून, असे पुरावे आपल्याला सहजच 


वैज्ञानिक लोक १०५ 
मिळतात. त्याचमुळे आपण विश्‍वास ठेवतो की ती व्यक्ती कोणत्याही भ्रष्ट मार्गाचा 
अवलंब करणार नाही. ही आपली श्रद्धाच. अशा व्यक्तीवर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या 
कोणत्याही आरोपांवर म्हणूनच आपण विश्‍वास ठेवत नाही. 

आता समजा को त्या व्यक्तीवर केलेला असा आरोप खरा आहे, व त्याचे 
यथायोग्य ते पुरावे आपल्याला मिळालेले आहेत. त्या व्यक्तीवरचा आपला विश्‍वास 
मग उडायला हवा. परंतू, असे न होता जर आपण आलेल्या पुराव्यांकडे डोळेझाक 
करुन ती व्यक्ती भ्रष्ट नाही असेच जर म्हणू तर मात्र आपल्या विश्‍वासाला 
अंधविश्वास असेच म्हणावे लागेल. असा अंधविश्वास ठेऊ नका असे आधुनिक 
विज्ञानच फक्त आपल्याला सांगते असे नाही तर जगातल्या सर्वच खर्‍या संतांनी 
आपल्याला हेच सांगितलयं. 

श्रीकृष्णाची गीता आपल्याला सांगते की श्रद्धावान लभते ज्ञानम्‌. आपल्या 
जशा श्रद्धा असतात त्या श्रद्धांना अनुसरुन असलेले ज्ञान आपल्याला मिळते. 
याचा अर्थ असा होत नाही की ते ज्ञान खरे वा सत्य असते. मिळालेल्या 
ज्ञानावरुन, ज्ञात झालेल्या माहितीवरुन, आपल्यालाच हे ठरवायचे असते की ती 
माहिती वा ज्ञान खरे आहे की नाही. 

वरील उदाहरणच घ्या. एखाद्या व्यक्तीच्या चारित्र्य संपन्नतेवर आपला 
विश्‍वास आहे, त्यावर आपली श्रद्धा आहे. तर मग आपल्याला दिसते की त्या 
श्रद्धेशी संबंधीत असलेले ज्ञान आपल्याला अगदी सहजच मिळते त्या व्यक्तीच्या 
आचारविचारातून. पण, ज्ञात झालेल्या बाबींवरुन योग्य निष्कर्ष आपणच काढायचे 
असतात की जे समजले ते खरे आहे की नाही. ज्या ठिकाणी श्रद्धा आहे 
त्याठिकाणी असे निष्कर्ष वेळीच न काढल्यामुळे अंधश्रद्धा निर्माण होऊ शकते. 

देवाला नवस बोलल्याने का काम साधते कुठलेही? असे असेल तर आपला 
देव काय मग लाचखाऊ समजायचा आपण? संत ज्ञानेश्‍वर, समर्थ रामदास, संत 
तुकाराम, गजानन महाराज, संत साईबाबा, वगैरे कितीतरी संतांनी आपल्याला 
सांगितलेले आहे की असे केल्याने देव नाही पावणार तुम्हाला. गाडगेबाबा, 
तुकडोजी महाराज, ही तर इतक्यातलीच उदाहरणे. मग, तरीही गणपतीची मूर्ती 
दुध पिते म्हणून आपण विश्वास करतो? वृत्तपत्रांच्या मुखपुष्ठांवर रकानेच्या रकाने 
लिहितो? समर्थांनी तर स्पष्टच सांगितले आहे. 

निराकार आधार ब्रह्मादिकांचा, जया सांगता शिणली वेद वाचा 

विवेके तदाकार होवोनी राहे, मना संत आनंद शोधोनी पाहे 


१०६ वैज्ञानिक लोक 


ज्याला आकाराची संकल्पनाच लागू होऊ शकत नाही असा निराकार, 
ब्रह्मदेवाने निर्माण केले असे आपण मानतो त्या विश्‍वाचा आधारच जो निराकार 
आहे, तो स्वतः विवेक बुद्धी धारण करुन आकार घेतो, त्या तदाकार स्वरुपाचा 
आनंद संत घेतात, तो आनंद शोधा जरा. ओंकार प्रधान गणेश स्वयं निराकार. 
त्याला दुधाची तहान लागते आणि तो लहानग्यांच्या तोंडचे दुध पळवून नेतो. जरा 
अतीच झाले हे, नाही. 

रामभक्त हनुमंत मुर्तीतून अश्रू ढाळतोय याची वृत्तपत्रांच्या मुख्य पानावर 
बातमी होते. काय हनुमानाचा हा अवमान होतोय असे नाही वाटत आपल्याला? 
ज्याच्या केवळ हुंकाराने दशदिशांमध्ये चौतन्याचा संचार होतो असे संत सांगतात, 
तोच अश्रु ढाळतो? तो काय तुमच्या आमच्या सारखा लेचापेचा, घाबरट, कमकुवत 
आहे? खरा वैज्ञानिक दृष्टिकोन नसल्याचेच, समोर आलेले प्रमाण वा अनुभव 
आणि आपल्या संकल्पना यांची योग्य सांगड घालता येण्याची क्षमता नसल्याचेच, 
हे सर्व द्योतक आहे. 

म्हणूनच विज्ञान प्रसारकांना माझी नम्र विनंती आहे की त्यांनी खर्‍या 
वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रसार करावा. देव आहे की नाही आणि तो असल्यास कसा 
आहे यावर वितंड घालण्यात तर अर्थच नाही. पण हा निराकार मात्र सर्वत्र आहे. 
माणसांमधल्या या निराकाराची विवेकबुद्धी जागे करण्याचे, समाज प्रबोधकांचे, 


विज्ञान प्रसारकांचे काम यामुळेच महत्त्वाचे असते. 
(oo) 


असेही पाकशास्त्र विशारद 


प्रदीप शरतूचंद्र मुक्तबोध, प्रसिद्ध साहित्यिक शरतूचंद्र मुक्तीबोध यांचे सुपुत्र 
व गजानन माधव मुक्तबोध यांचे पुतणे. एवढा अफाट, समृद्ध, साहित्यिक वारसा 
लाभलेले प्रदीपराव कोणती बुद्धी झाल्याने व कसे काय, गणित विषयाकडे वळले ते 
त्यांनाच ठाऊक. १९९७ मध्ये प्रदीपने आईन्स्टाईनचा सामान्य सापेक्षतावाद या 
विषयात संशोधन सुरु केले. नंतर १९९८ ला केव्हातरी आम्ही दक्षिण आफ्रिकेच्या 
नाताळ विद्यापिठात गेलो. 

पहाटे पाच वाजता उठून तासभर व्यायाम करायचा. मग कॉफीचा आस्वाद 
घेत घेत टिव्ही संचावर जगभरच्या बातम्या बघायच्या हा माझा तिथला नित्यक्रम. 


वैज्ञानिक लोक १०७ 
पहिला कॉफीचा कप रिता झाला की दुसरा, तिसरा, असे करत करत मी बातम्या 
व इतर कार्यक्रम बघत असे. प्रदीप कॉफीच्या एकाच कपावर संतुष्ट होणारा. 
त्यामुळे त्याची कॉफी पिऊन झाली की तो आंघोळीला पळायचा. त्या दरम्यान मी 
आमचा ब्रेकफास्ट बनवायचो.. 

एकदा प्रदीप उशिरा उठल्याने मी आंघोळीला आधी गेलो. मध्येच प्रदीपचा 
आवाज आला - संजय मी ब्रेकफास्ट बनवतो आहे. तुझ्यासाठी ऑमलेट बनवू 
का? स्नानगृहातून मी मग आनंदानेच ओरडलो - अरे व्वा. आज माझा भाग्याचा 
दिवस दिसतोय की. बनव. बनव. 

पाच-एक मिनिटांनी मला काहीतरी जळल्याचा वास व त्या पाठोपाठ भांडी 
खरवडण्याचा आवाज ऐकू आला. माझी आंघोळ संपून मी स्नानगृहाच्या बाहेरच 
आलो होतो म्हणा. बघितले तर प्रदीप फ्राइंग पॅन साफ करत होता. मी विचारले 
की काय, ऑमलेट जळलं का. तर तो जरा ओशाळल्या आवाजात 'हो” म्हणाला. 
मी उपदेश देत बोलता झालो की अरे, जेव्हा आपण काही ब्रेकफास्ट वगैरे बनवतो 
तेव्हा टिव्ही जरा कमी बघायचा. 

असे बोलत बोलत मी तोपर्यंत स्वयंपाकघरात, म्हणजेच आपल्या मराठीतल्या 
किचनमध्ये, दाखल झालो. फ्राईंग पॅन कडे सहजच लक्ष गेले व निरखून पाहिले तर 
त्यामध्ये तेलच घातलेले नव्हते प्रदीपने. मी म्हटले की अरे, तू तर या फ्राईंग पॅन 
मध्ये काहीच तेल टाकलेले नाही. तर तो बोलला की - अच्छा. त्यात तेल टाकायचे 
असते का? 

प्रदीप आयुष्यात तेथे पहिल्यांदाच शिकलेला होता की ऑमलेट बनविण्यासाठी 
फ्राईंग पॅनमध्ये तेल घालावे लागते. 

दरबानमधील अशाच एका शनिवारची गोष्ट आहे ही. आदल्या रात्री 
नाताळ विद्यापिठाच्या स्टाफ क्लब मध्ये हॅलोविन दिनानिमित्त सगळ्यांचे जेवणासाठी 
एकत्रिकरण, म्हणजे पार्टी झाली. त्यात काहीतरी अर्धकच्चे माझ्या ताटात आल्याने 
माझ्या जेवणात जरा गडबडच झाली. तेव्हाच मला ते जाणवले होते. 

दुसऱया दिवशी, शनिवारी सकाळी मी उठलो तर मला थोडा ताप होता. 
कॉफी पिऊन मी पुन्हा बिछान्यावर पडून होतो. मला ताप आहे हे प्रदीपला, तो 
उठताच जेव्हा कॉफी प्यायला आला, तेव्हा समजलेलेच होते. 


१०८ वैज्ञानिक लोक 


सुमारे दहाच्या आसपास नाताल विद्यापिठाच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागात 
काम करणारा हेमराज गोकुल उगवला. हेमराज एक बुटका व शिडशिडीत माणूस. 
(लक्षात घ्या की १९९८ मध्ये नाताल विद्यापिठात “माहिती तंत्रज्ञान” नावाचा 
एक स्वतंत्र विभाग होता. आपल्या विद्यापीठांमध्ये आत्ता कोठे, २०१० मध्ये 
त्यांना जाग येतेय.) 

हेमराज गोकुलला बोटीने समुद्रात यॉटींग करण्याचा शौक होता. याची 
स्वतःची फ्लाईंग फिफ्टीन या वर्गीकरणातील यॉटींग बोट होती. दरबानच्या प्रसिद्ध 
रॉयल नाताळ यॉट क्लबचा हेमराज हा सदस्य होता. कोणतीही यांत्रिक सोय, बोट 
चालवायला इंजिन वगैरे नसलेल्या, फक्त शिडांच्या असलेल्या, या बोटीवर दोघांकरीताच 
कसेबसे वावरण्याची जागा असते. एक असतो या बोटीचा कप्तान तर दुसरा 
असतो त्याच्या हाताखालचा खलाशी. 

कप्तानाचे काम अर्थातच बोटीवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवायचे असते. बोट 
कोणत्या दिशेला जाते, तिचा वेग फक्त शिडांमध्ये भरलेल्या हवेने कसा सर्वात जास्त 
होईल ते पाहणे, आपल्या खलाश्याला आवश्यक त्या सुचना देणे, वगैरे. 

दरबानच्या बंदरातच ह्या बोटी चालवत असल्याने, त्याची बोट इतर व 
मोठ्या, अजस्त्र, बोटींनाही धडकणार नाही हे देखील कप्तानाचे काम असे. 
अन्यथा बोटीचा चेंदामेंदा होणारच, पण छोट्या बोटीतील माणसांचे अगदी हाड 
देखील शोधून सापडणार नाही. व त्याची जबाबदारी ही कप्तानाचीच, जर त्याचे 
हाड गवसले तरच अर्थात आजतागायत मात्र असा अपघात कधीच झालेला नाही 
इतके सर्व व्यवस्थित हे खलाशाचे काम असते हे ही नमुद करायलाच हवे. 

आपल्या कप्तानाच्या सुचनांचे तंतोतंत पालन करणे हे खलाश्याचे काम 
असते. त्याने म्हटले की खाली वाक तर सरळ खाली वाकायचे. असे केले नाही 
तर वार्‍याने परत फिरणार्‍या शिडाचे लोखंड टाळक्यावर हमखास आदळले समजा. 
त्याने हे शिड उघड म्हटले तर ते उघडणे, “हाईक” म्हटले तर समोरच्या 
दोरखंडात पाय अडकवून, बोटीच्या बाहेर आपले अर्धे अंग झोकुन पाण्याला 
समांतर आपली पाठ करुन बोटीच्या शिडात भरलेल्या वार्‍याने दुसरीकडे झुकणारी 
बोट आपल्या वजनाने सरळ, उभी, ठेवणे, वगैरे वगैरे अत्यंत कष्टाची कामे या 
खलाश्याची असायची. जरा काही चुकले व कप्तानाला ते सावरले नाही तर बोट 
सरळ समुद्रात उलटणार. अशा उलटलेल्या बोटीला पुन्हा सरळ उभे करणे हे एक 
वेगळे दिव्यच असायचे. बंदराच्या समुद्रात वाळु पसरलेली असे. कधीकधी बोट 


वैज्ञानिक लोक १०९ 
अशा वाळूच्या एखाद्या बेटावर जाऊन तिचा खालचा भाग वाळूत अडकतो. मग 
त्याने खाली पाण्यात उतरायचे, बोटीला ढकलायचे खोल पाण्याच्याकडे, व बोटीवर 
परतही चढायचे हे काम खलाश्याचे. 

वाचायला वाटते तेवढे सोपे हे काम नाही. कारण कप्तान तर बोटीतच 
बसलेला असणार, तो जर बोटीत नसेल तर बोटीला सांभाळणार कोण? बरेचदा 
खलाश्याला त्या वाळूवर सोडून बोट मग खोल पाण्यात दूरवर चालली जाते. 
एकट्या कप्तानाने ती बोट वळवायची, खलाश्याला परत बोटीवर घ्यायचे हे 
त्यामानाने कठीण काम असे. त्यापेक्षा खलाश्यालाच बोटीकडे पोहत जावे लागायचे. 
बोटीच्या बाहेर लटकणाऱ्या दोरखंडाच्या सहाय्याने स्वतःला पुन्हा बोटीवर ओढावे 
लागते. रोप क्लाईंबींग, उभ्या लटकणार्‍या दोरखंडावर चढणे, त्यापेक्षाही हे असे 
बोटीवर चढणे कठीण असे. कपडे ओले झाल्याने आपले वजन कसे वाढलेले 
असते ते मग पुरेपुर समजायचे. 

त्या दरम्यान मी हेमराजचा दर शनिवारचा खलाशी होतो, म्हणून तो मला 
घ्यायला आला होता. पण मला तर ताप होता. त्याला मग दुसराच खलाशी 
शोधावा लागणार होता. म्हणून कॉफी पिऊन तो पटकनच निघून गेला. त्याच्या 
बरोबर मी ही कॉफी प्यायलो व औषधाची गोळी गिळून सरळ झोपी गेलो. 

आता प्रदीपला दोघांचे, त्याचे व माझे, जेवण बनविण्याचे काम करावेच 
लागे. बाराच्या सुमारास त्याने मला विचारले की काय बनवू म्हणून. पण मी गाढ 
झोपेत असल्याने त्याला माझ्याकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही तर त्याने 
पुलाव बनवायचे ठरविले. 

त्याने पटापट फुलकोबी, गाजर, मिरची, कांदा वगैरे कापून एका ताटलीत 
जमा केले. एका भांड्यात थोडे तांदुळ घेतले, त्यात पाणी टाकले व शिजवायला 
शेगडीवर ठेवले. टिव्हीवरचा कोणतातरी कार्यक्रम लावून ते बघायला बसला. 

काहीतरी जळत असल्याच्या वासाने मला जाग आली व मी प्रदीपला 
आवाज दिला. तसाही तो टिव्ही सोडून किचनकडे घावला होताच. शेगडीवरचे 
भाताचे भांडे त्याने खाली उतरविले. मला आवाज देत म्हणाला की - अरे, थोडा 
भात खाली लागलाय. पाणी टाकू का त्यात. 

बिछान्यावर पडल्या पडल्या मी म्हटले - हो. टाक. नसेल शिजला पूर्ण 
तर. प्रदीपने परत आवाज दिला - हो यार, शिजायचा आहे भात. त्याने पाणी 
टाकले त्या भांड्यात, परत शेगडीवर ते भांडे ठेवले व टिव्ही बघत गुंग झाला. 


११० वैज्ञानिक लोक 


दोन-चार मिनिटांनीच असेल, मी उठलो पाणी प्यायला. सहजच भांड्यावरचे 
झाकण मी बाजूला केले तर त्या भांड्यात खुपच जास्त पाणी होते. मी ते कमी केले 
तेव्हा अर्धे काळे ठिक्कर पडलेले तांदुळ पाहून मी कपाळावरच हात मारला. त्यातले 
थोडे तांदुळ हातात घेतले तर तांदुळाचा एकही दाणा थोडासा देखील शिजलेला 
नव्हता. मला अंदाज आलाच की प्रदीपने सुरुवातीले खुपच कमी पाणी घातले 
असावे म्हणून तांदुळ जराही न शिजताच करपले. नंतर त्याच्या लक्षात आले की 
पाणी कमी झाले, म्हणून त्याने खुपच जास्त पाणी घातले - या अंदाजाने की आता 
तरी करपणार नाहीत. 

ओशाळलेल्या प्रदीपला विचारले तर तो प्रांजळपणे म्हणाला की त्याने 
आयुष्यात पहिल्यांदाच भात तेव्हा शिजविलेला होता. अशी “आयडिया” सुचवाविशी 
वाटते की जी वहिनी आपल्या नवर्‍याने बनविलेले पदार्थ हसतमुख चेहऱ्याने, नाके 
जराही न मुरडता, डोळ्यात पाणी न येता, सहजगत्या खाऊन पचवेल, त्या 
वहिनीला (आकार जरी “महा” नसला तरीही) लाडक्या भावोजींनी महाराष्टाची 
महा-वहिनी म्हणून थाटात घोषित करीत जावे. 

खास नवर्‍ांसाठीचा “आमचे पाककलेचे रवैय्ये व आमच्या सौ खबैय्ये” 
असा प्रोग्राम वरील कार्यक्रमाच्या प्रक्षेपणानंतर केल्यास नवर्‍्यांना पण एक 
सुवर्णसंधी मिळेल. “रोज एक तासाचा कार्यक्रम” असे कार्यक्रम कायम करण्यासाठीची 
ही संधी मिळेल. वाहिन्यांनी “सामाजिक उत्तरदायित्व” निभावण्यासाठी विचार 
करावा. एस एम एस देखील मागवावे. व्हॉट एन आयडिया, सर जी. 

(ogoXo) 


व्हेरी वेल डन 


मी आयुकात (Inter-University Center for Astronomy & 
Astrophysics - IUCAA) असताना प्रा. जयंत नारळीकरांनी सांगितलेली 
खाण्यासंबंधीची गोष्ट. केंब्रिज विद्यापिठात आचार्य पदवीकरिता संशोधन करण्यास 
दोन मराठी तरुण रवाना झाले. तेथील एका उपहारगृहात ते सायंकाळच्या वेळी 
जेवायला गेले. तेथे वेटर म्हणून काम करणार्‍या तरुणीने त्यांना अदबीने बसविले 
व त्या उपहारगृहाचे मेनुकार्ड दिले. 


वैज्ञानिक लोक १११ 

थोड्या वेळाने ती परत त्यांच्याजवळ आली व विचारती झाली की - व्हॉट 
वुड यु लाईक टु हॅव सर ? त्या दोघांपैकी एकाने त्या मेनुकार्डातील मटनाचे स्टेक 
मला हवे असे म्हटल्यावर तिने त्याला विचारले की - हाऊ वुड यु लाईक युवर 
स्टेक सर, वेल डन ? तर तो बोलता झाला यस. यस. वेल डन. 

मग, दुसर्‍याकडे ती वळली तर त्यानेही “मी देखील मटनाचे स्टेकच 
खाणार. परंतू, ते मात्र मला व्हेरी व्हेरी वेल डन असे हवे” असे तिला सांगितले. 
थोड्यावेळाने तिने त्यांचे खाणे आणले तेव्हा पहिल्यासमोर होता मटनाचा बराच 
जळलेला एक तुकडा तर दुसऱया समोर होता जवळपास कोळसा बनलेला मटनाचा 
तुकडा. मग कोण किती जेवले व त्यांचे चेहरे कसे होते ते सांगायलाच नको. 

भिडस्तपणा मुळे त्या दोघांनी तिला “मटन वेल डन” म्हणजे काय याचा 
अर्थ विचारला नाही असे नव्हते, तर “वेल डन” म्हणजे व्यवस्थित शिजविलेले 
आणि “व्हेरी व्हेरी वेल डन” म्हणजे फारच छान शिजविलेले असा साधा 
मराठमोळा अर्थ त्या दोघांनाही घेतला होता. खरं तर “वेल डन” म्हणजे मटनाचा 
वरचा भाग जाळलेला तुकडा तर “व्हेरी व्हेरी वेल डन” म्हणजे अगदी आतपर्यंत 
जाळलेला मटनाचा तुकडा. 

जयंतरावांना ह्या दोघा मराठी संशोधकांची ही गोष्ट कशी समजली ते तर 
एक कोडेच आहे. पण, जयंतराव सांगतात की ते नेहमी वेल डन असे मटन 
मागतात, आणि जयंतरावांवर कडी करण्यासाठी कुमार चित्रे व्हेरी व्हेरी वेल डन 
असे मटन मागतात म्हणून. प्रा. शशीकुमार चित्रे टाटा इन्स्टिट्युटच्या खगोलभीतिकी 
विभागात कार्यरत होते व सेवानिवृत्तीनंतर आता मुंबई विद्यापिठात आपल्या सेवा 


देत आहेत. 
(0010110) 


अर्थाचा अनर्थ 
वेगवेगळ्या ठिकाणी शब्दांचे बोलीभाषेतले अर्थ वेगळे असतात. ते माहिती 
नसले की कसा “अर्थाचा अनर्थ” होतो त्याची ही वानगी दाखलची उदाहरणे. 
पहिली कहाणी माझ्याच बाबत घडलेली. हार्वर्ड विद्यापिठाच्या हार्वर्ड- 
स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स येथे पोचल्या पोचल्या घडलेली ही गोष्ट. 
तेथील एक प्रसिद्ध खगोलशास्त्रज्ञ व ज्याच्याबरोबर मी माझे तेथील 


११२ वैज्ञानिक लोक 


संशोधन करणार होतो त्या डॉ. मार्टिन एल्व्हीसने ()1 ॥॥81॥॥ £1४15) वेगवेगळ्या 
लोकांची, त्याची सुप्रसिद्ध खगोलशास्त्रज्ञ असलेली बायको पेपी, जॉश ग्रिंडली, जेफ 
मॅक्लिटॉक, पॉल गोरेनस्टीन, डॅन हॅरीस, रुडॉल्फ शिल्ड, स्टिव्ह मरे, हार्वे टननबॉम, 
बेलिंडा विल्क्स, जोनाथन मॅकडॉवेल, ऐंना वोल्टर, (Pepi Fabbianno, Josh 


Grindley, Jeff Mclintock, Paul Gorenstein, Dan Harris, Rudolph 
Schild, Steve Murray, Harvey Tananbaum, Belinda Wilkes, Jonathan 


McDowell, Anna Wolter, 8८.) वगैरें अनेक प्रतिभावंत व प्रसिद्ध असलेल्या 
खगोलशास्त्रज्ञांची माझी ओळख अगदी तेथे पोचल्या पोचल्याच करुन दिलेली. 
या लोकांपैकीची मारीया फॉन्सेका (211१ F००७०८३) ही सुस्वभावी, 
बोलकी, मनमिळाऊ. ती तेथे सेक्रेटरी म्हणून काम करायची. ओळख झाल्या 
झाल्याच तिने हार्वर्ड स्क्वेअर वगैरे, मला माहिती असावी अशी ठिकाणे, दाखविली होती. 
मला लिहायला काही कागद, पेन, पेन्सिल, खोडरबर, वगैरे साहित्य हवे 
होते. म्हणून मी मारीयाच्या कक्षात “गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल” करत दाखल 
झालो. मारीयाने ही “मॉर्निंग, संजय. हाऊ वॉज युवर इव्हिनिंग यस्टरडे” करत 
बोलायला सुरुवात केली. तिला माहिती होते की जोनाथन, ऐना, वगैरें बरोबर एक 
सिनेमा पहायला मी जाणार होतो म्हणून. 
तिने “हाऊ कॅन आय हेल्प यु” विचारल्यावर मी तिला माझी यादी 
सांगितली की मला कागद, पेन, पेन्सिल, रबर, वगैरे हवे आहेत म्हणून. तर तेथेच 
बाजूच्या टेबलावर बसलेली दुसरी तरुण अमेरिकन मुलगी, मारीयाची सहकारी, 
कधीकधी माझ्याकडे तर कधीकधी मारीयाकडे पहात, फिदीफिदी हासायला लागली. 
मला समजेना की तिला खिदळायला काय झाले ते. मारीयाही तिला 
“यु शट अप” बोलली. मग, तिला हसायला काय झाले त्याबद्दलची माझी उत्कंठा 
अर्थातच शिगेला पोचली. ती तर काहीच बोलायला तयार नव्हती, फक्त तोंडावर 
हात धरुन हासतच होती. मग माझा मोर्चा मी मारीयाकडे वळविला. तशी ती पण 
अरे, विसर तिला, ती एक वाह्यात मुलगी आहे” (On, forget her. She isa 
naughtछ ९1.) करत हसायला लागली. सरतेशेवटी मारीयाने सांगितले की 
अमेरिकेत खोडरबराला इरेझर (£7१५०7) असे म्हणतात. आणि, रबर म्हणजे 
गर्भनिरोधक वा कंडोम. मग एखाद्या छोट्या साबणा इतके आकाराने जाडेजुडे 
असलेले ते “इरेझर” हातात घेऊन, त्या कडे पहात पहात, मी देखील हसायला लागलो 
(oon) 


वैज्ञानिक लोक ११३ 


लु 


दरबान मधील माझ्या आणि प्रदीपच्या १९९८ तील वास्तव्या दरम्यानची 
घटना. सुनिलदयाल महाराज. हा भारतीय वंशाचा दक्षिण आफ्रिकन माणूस. सहा 
फुटाहून जास्त उंची असलेल्या, धिप्पाड देहयष्टीच्या, दिलखुलास, मनमिळाऊ, 
स्वभावाच्या व नाताळ विद्यापिठाच्या गणित विभागात प्राध्यापक असलेल्या सुनिलची 
व माझी पहिली भेट अमेरिकेत झाली. अमेरिकेतील कोलोरॅडो राज्याच्या बोल्डर 
(Boulder, “01ग80) शहरात आईन्स्टाईनच्या सामान्य सापेक्षतावाद सिद्धांतात 
संशोधन करणाऱ्यांची आंतरराष्ट्रीय परिषद १९८७ मध्ये भरली होती. मी हार्वर्ड 
वरुन तेथे गेलो होतो तर सुनिल नाताळ विद्यापिठाकडून तेथे आलेला होता. 

या अत्यंत बोलक्या व खट्याळ स्वभावाच्या माणसासोबत सायंकाळच्या 
जेवणासाठी रोजच जाणे कसे सुरु झाले ते त्याला आठवणार नाही म्हणा आता. 

पण, मी सांगू शकतो. त्या परिषदे दरम्यान मी खोलीच्या बाहेर एका 
बाकड्यावर एकटाच काहीतरी वाचत बसलेलो पाहून हा माझ्याजवळ आला व 
आपली ओळख करुन देता झाला. मी काय काम करतो वगैरेची चौकशी झाली, 
तसेच तो काय काम करतो हे पण तो बोलला. मग, चहा पिण्याची वेळ झाली तेव्हा 
आम्ही सोबतच चहाच्या ठिकाणी गेलो. तिथे प्रा नरेश दधीच, प्रा विश्‍वेश्‍वरा, 
डॉ पियुश भट्टाचार्य, डॉ बाला अय्यर, वगैरे होतेच. त्यांची व सुनिलची मी ओळख 
करुन दिली. सहज बोलत या महाशयांनी रात्रीचे जेवण कुठे करणार असे 
सगळ्यांना विचारताच, भाषणे संपल्यावर पाहू आपण, असे ठरले. मग पुढचे 
तीन-चार दिवस आमचे रात्रीचे जेवण बरोबर घेणे सुरु झाले. 

ही आमची ओळख मी १९९४ ला दक्षिण आफ्रिकेत गेल्यावर व सुनिल 
१९९५ ला नागपूरला आल्यावर आमच्या दाट मैत्रीत परिवर्तीत झाली. मी 
दरबानला जाण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्याला व त्याच्यासारख्या सर्व 
मित्रांना भेटणे हेच असते. 

सुनिलचा तेव्हाचा नित्यक्रम म्हणजे दिवसभर काम केल्यावर संध्याकाळी 
एखाद्या हॉटेलात मित्रांबरोबर थोडा वेळ गप्पा मारणे व जमल्यास तेथेच जेवण 
करणे. जेव्हा पाहुणे, बाहेर देशातले वा इतर शहरातले, आलेले असतात तेव्हा 
असे हमखास घडते. 

प्रदीप हा पाहुणा होता. दरबान शहरात पहिल्यांदाच आलेला होता. 


११४ वैज्ञानिक लोक 


सुनिलने फोन केला की पाच वाजता तयार रहा. आम्ही आपापल्या ऑफिसच्या 
बॅगा भरल्या व त्याची वाट पहात गप्पा करत होतो. अगदी ठरलेल्या वेळेवर 
महाराज साहेब हजर. इतर वेळेला, वेळ मारुन नेणारी, न पटणारी, कारणे सांगत 
थोडा उशीरा येणारा हा अशा वेळेस मात्र अगदी वेळेवर येणार. 

त्याच्या गाडीत बसून मग आम्ही केग अँड अँकॉर (£९४ & ^nch०r) 
नावाच्या एका उपहारगृहात दाखल झालो व व्हरांड्यातील बाकड्यांवर आमचे 
बस्तान मांडले. बाकड्यांवर बसता बसता सुनिलने प्रदीपला विचारले डु यु वाँट टु 
कम फॉर लु ? (Do you want to come 01 100?) तर प्रदीप पटकन मान 
हलवत म्हणाला नो. नो. 

सुनिल मग एकटाच गेला व पाच-एक मिनिटांनी परत आला. तेथेच उभ्या 
असलेल्या वेट्रेसला आम्हाला काय पाहिजे ते सांगून तो बाकड्यावर बसणार 
तेवढ्यातच प्रदीपन त्याला विचारले की “सुनिल, व्हेअर इज द टॉयलेट?” तर 
सुनिलने त्याला तेथपर्यंत कसे जायचे ते सांगितले व त्याच्याबरोबर त्या हॉटेलच्या 
जंजाळात न जाता सरळ बाकड्यावर बसला. 

तो बसल्या ठिकाणाहून त्याने पाहिले की प्रदीप कोणाला तरी विचारतो 
आहे त्या हॉटेलच्या आत. तर माझ्याकडे वळून तो म्हणतो की - काय विचित्र 
माणूस आहे हा प्रदीप. मी त्या हाटेलाच्या आत गेलो तेव्हा त्याला विचारले तर येत 
नाही म्हणाला. आणि मी परत येऊन बसत नाही. तर म्हणतो टॉयलेट दाखव. 
तेव्हाच नसते दाखवले का. 

मला, दोघांचेही समजत असल्याने, खुदकन हसू आले. मी सुनिलला म्हटले 
की अरे, त्या प्रदीपला तुझे बोलणे समजलेच नाही. भारतात “लु लागणे” म्हणजे 
ऊन लागणे, आणि दक्षिण आफ्रिकेत “लु लागणे” म्हणजे “लघुशंका” लागणे. 

सुनिलच्या व तोपर्यंत आमच्याबरोबर जेवायला आलेल्या हेमराज सारख्या 
इतरांच्या जेव्हा तो अर्थाचा अनर्थ लक्षात आला तेव्हा ते पण ओह, असे आहे तर 
हे समजून हसायला लागले. 

मला खात्री आहे की असेच अनुभव वाचकांनाही आलेले असतील. भाषा. 
कोणतीतरी वेगळी असलेली. बोलण्याचा अनुभव नसलेल्याचे अगदी साधे बोलणेही 
समोरच्याला न समजणारे ठरते. भाषेचे वेगवेगळे होणारे उच्चारण ऐकण्याचा जर 
अनुभव नसेल तर समोरच्याचे बोलणे आपल्याला समजतही नसते. 


वैज्ञानिक लोक ११५ 

मग असाच एक ऑस्ट्रेलियन माणूस नवी दिल्लीच्या एका पंचतारांकीत 
हॉटेलात पोचला. तेथील नवीन लागलेल्या रिसेप्शनिस्टने त्याला हॉटेलचा फॉर्म 
माहिती भरायला देत विचारले की होप युपर जर्नी टु हियर वॉज कम्फर्टेबल. व्हेन 
डिड यु अराईव्ह सर. तर तो ऑस्ट्रेलियन बोलता झाला - ओह वंडरफुल. 
आय केम टु-डाय. 

त्या रिसेप्शनिस्टला धक्काच बसला हा परदेशी माणूस इथे भारतात, तेही 
नवी दिल्लीत येतो, ते ही मरायला, अन वरुन वंडरफुल म्हणतो. तिने सहानुभुतीने 
त्याला म्हटले - डोन्ट बी डिप्रेस्ड सर. एन्जॉय लाईफ सर. तर तो तिला 
स्पष्टीकरण देता झाला. नो. नो. आय ऐँम नॉट डिप्रेस्ड. व्हाय वुड आय बी आय 
जस्ट केम टु डाय इन धीस ब्युटिफुल कंट्री. 

त्या रिसेप्शनिस्टच्या मदतीला कोणीतरी धावले असेल मग की अगं बाई, 
हे ऑस्ट्रेलियन नं, आपल्या “टुडे” या शब्दाचा उच्चार नं, “टु-डाय” असा 
करतात म्हणून. 

(ogoXo) 


अस्सल ईनोद 


एखाद्या परदेशी माणसाचे इंग्रजी बोलणे आपल्याला किती समजते त्याचा 
वाचकांपैकी अनेकांना अनुभव असेलच. बरेचदा तर अस्सल इंग्रजाचे इंग्रजी 
त्याच्या उच्चारांमुळे आपल्याला समजतच नाही. यासाठीच बहुदा सॉरी, एक्स्क्युज 
मी ($019, ०५०९ m९.) वगैरे शब्द इंग्रजी भाषेत असावेत. पण बरेच जण या 
शब्दांचा वापर करायला लाजतात, किंवा त्यांना अशा वेळेस हे शब्द वापरायचे व 
बोलायचे असतात तेच माहिती नसावे कदाचित. नाताळ विद्यापिठातील स्टाफ क्लब 
मध्ये संध्याकाळच्या वेळेला मी, प्रदीप, पॉल कॉड्रॉन, केवीन क्रॅम्पटन (P१1 
Cawdron, Kevin Crampton), हेमराज, वगैरे बसलेलो होतो. पॉल कॉड्रॉन हा 
रॉयल नाताळ यॉट क्लब चा तेव्हाचा कमोडोर, तर केवीन क्रॅम्पटन हा नाताळ 
विद्यापिठात हॉर्टिकल्चरिस्ट. संगीताच्या व बोलण्याच्या गोंगाटात दुसर्‍याचे बोलणे 
ऐकणे म्हणजे कसरतच असे. म्हणून आम्ही काउंटरजवळ ठिय्या मारलेला होता. 

मध्येच कधीतरी पॉल मला म्हणाला - बरेचदा प्रदीपला माझे बोलणे 
समजतच नाही. मी म्हटले की या गोंगाटात ऐकु येत नसावे. तर पॉल म्हणाला 


११६ वैज्ञानिक लोक 


माय फुट. \५५ 1001. तसं काही नाही. त्याला समजतच नाही पण तो त्याला 
बोलणे समजले असे दाखवतो. तुला सिद्धच करुन दाखवतो काय ते. पहिले तू 
एखादा जोक सांग, सगळे हसतील असा. मी, त्यांनी न ऐकलेला, जोक सांगीतला. 
येथे तो इंग्रजीतच सांगायला हवा नाहीतर त्यातील मजाच जाणार. 

Ship named Queen Elizabeth was on the move. A mother fish 
and a baby fish were swimming deep under the surface. Baby spotted 


that big object on the surface and asked : Mom, what's that? Mother 
said : Dear, that's the bottom of Queen Elizabeth. Baby looked up in 


astonishment and said : God save the King. 

जोक ऐकून सगळे खदाखदा हसायला लागले. प्रदीप सामिल होताच. जरी 
मी दूर बसलो होतो तरीही माझे बोलणे त्याला समजले होते त्या गोंगाटात. आता 
प्रदीपच्या जरा जवळच बसलेला पॉल बोलता झाला मी मात्र कोणताही जोकबीक 
सांगणार नाहीय. समजलं नं. पण माझे बोलणे मी थांबवीन तेव्हा मी तुम्हाला 
स्टाईलमध्ये सांगणार आहे की आता हासा तर मग प्रत्येकानीच मघाशी जसं हासलं 
तसं हासायचं. आणि सगळ्यांनीच हासायचं बरं. केवीन, तू प्रदीपला विचारायचं 
नंतर की पॉलचा जोक कसा काय होता म्हणून. ओके. ठिक आहे तर मग, आता 
मी तुम्हाला म्हणतो की हासा. आम्ही खदाखदा हसणे सुरु केले. प्रदीपही हसायला 
लागला. त्याच्या बाजुलाच बसलेल्या केवीनने मग प्रदीपला विचारले - प्रदीप, तुला 
कसा काय वाटला पॉलचा जोक. तर, तर म्हणून काय विचारता, प्रदीप मान 
हालवत, हालवत उद्गारता झाला एक्सलंट. आय लाईकड इट. आय लाईकड दॅट 
जोक व्हेरी मच. इतरांचे पुढचे हासणे मग ढगांच्या गडगडाटासारखे होते ते 
सांगायला नकोच. 

(४110101) 


असाही हवाई मार्ग 


एकदा एक महाशय सहकुटुंब बंगलोर (आता बेंगलुरु) ते त्रिवेंद्रम असा 
प्रवास विमानाने करते झाले. सगळ्यांना हिरवेगार केरळ पहायचे होते. शालेय 
विद्यार्थी असलेल्या मुलांना खिडकी जवळ बसवून त्यांना खालचे हे दाखव व ते 
दाखव असा यांचा प्रवास सुरु होता. 


वैज्ञानिक लोक ११७ 

मध्ये हवाईसुंदरी त्यांच्याकरीता स्नॅक्स व ड्रिंक्स घेऊन आली तेव्हा 
विमानाला हवेतच थोडे झटके बसू लागले. हा मौका साधत त्यांनी त्या हवाईसुंदरीला 
विचारले की विमानाला झटके का बसत आहेत गं बाई. 

ती हवाईसुंदरी विनम्रपणे सांगू लागली की विमानाच्या पंखांवरचा हवेचा 
दाब कमी-जास्त असा झाला की विमान वर-खाली असे होते. असे झाले की 
आपल्याला वर-खाली व्हावे लागते विमानाबरोबर. ते हे झटके आहेत वगैरे वगैरे. 

तर हे महाशय पटकन तिला म्हणाले की - असं आहे होय. एस.टी. 
महामंडळाच्या बसमध्ये मागच्या सीटवर बसून प्रवास करण्याची आम्हाला सवय. 
महाराष्ट्रातील रस्त्यांवरुन प्रवास करतांना जे धक्के बसतात त्यांची तर खुपच 
जास्त सवय बरं आम्हाला. त्यामुळे मला वाटलं की आम्ही विमानाच्या मागच्या 
चाकावर बसलेलो असू आणि हा हवाईरस्ता, भारतातल्या इतर रस्त्यांसारखा, 
खडबडीत असावा. म्हणून मग हे झटके बसत असावे. 

त्या हवाईसुंदरीने कसे कसे लोक आजकाल विमानात भेटतील त्याचा काही 
नेमच उरला नाही बाई, असे स्वतःशी पुटपुटत या महाशयांकडे जो काय विचित्र 
कटाक्ष टाकायचा तो टाकलाच, पण, त्यांच्या बाजुलाच बसलेल्या सौभाग्यवतीने 
त्यांना कोपराने जो काही धक्का दिला त्यामुळे या महाशयांच्या बरगड्या म्हणे 
बरीच वर्षे दुखत होत्या. हे महाशय म्हणजे आमचे एक प्राध्यापक मित्र. नागपूरच्या 
कॉलेजात रसायनशास्त्र शिकवतात. रसायनशास्त्री लोक कसे आगळ्या वेगळ्याच 
रसायनांनी भरलेले असतात त्याचा अजून कोणता वेगळा पुरावा तुम्हाला हवा आहे. 

अजूनही यांच्या बरगड्या मधूनमधून दुखतात व अजुनही मलम चोळण्याचे 
कष्ट घ्यावे लागतात हे सांगायला नकोच. 

(ogo) 


वैज्ञानिक वाघ-सिंहाच्या तोंडी 


१९८५. गुरुत्वाकर्षण व विश्वोत्पत्ती शास्त्र (International Conference 
on Gravitation & Cosmology : ICGC -1987) विषयात संशोधन करणार्‍यांची 
आंतरराष्ट्रीय परिषद गोव्यात हिवाळयात भरविण्यात आली होती. अशा परिषदांच्या 
मालिकेतील ही पहिलीच होती. गोव्यातील मांडोवी नदीच्या काठावरच्या हॉटेल 
मांडोवीमध्ये ही परिषद घेण्याचे ठरलेले होते. 


११८ वैज्ञानिक लोक 


टाटा इन्स्टिट्युटच्या खगोलशास्त्र विभागाकडे या परिषदेचे आयोजकत्व 
ओघानेच आले होते. मग, या परिषदेचे आयोजक म्हणून प्रा. जयंत नारळीकर 
आणि डॉ. अजित केंभावी हे दोघे संपूर्ण आयोजनाचे काम पहात होते. त्याकरीता 
एक आयोजन समिती नेमण्यात आली होती. ठरलेल्या तारखांच्या बहुदा एक-दोन 
आठवडे अगोदरच, डॉ. केंभावी तेथील व्यवस्था समजून घेण्यासाठी मग गोव्याला 
एक चक्कर करुन आले होते. असेच बोलता बोलता तेथील व्यवस्था काय आहेत 
ते अगदी खोलवर जात त्यांनी मला सांगितलेले होते. 

आयोजन समितीची बैठक डॉ. केंभावी यांनी बोलावली व प्रत्येकाला (मी, 
पौत्रिक दासगुप्ता, शेषाद्री, तेजिंदरपाल सिंग उफ टि.पी. वगैरे वगैरे यांना) 
वेगवेगळ्या जबाबदार्‍या सोपविण्याचे काम सुरु केले. अर्थातच, प्रा. नारळीकर 
सुद्धा होतेच. तू हे सांभाळ, तू ते सांभाळ, असे करत करत येणाऱ्या पाहुण्यांच्या 
राहण्याची व्यवस्था, हॉल मधील व्यवस्था, भाषणां दरम्यानच्या व्यवस्था वगैरे 
अगोदरच सांगून झाले होते. प्रश्‍न उरला होता तो आता येणाऱया पाहुण्यांना 
विमानतळावरुन त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी मदत करण्याचा. 

डॉ. केंभावी साहेबांचा मोर्चा मग माझ्याकडे वळला व ते बोलते झाले - 
संजय, तसेही तुझे काम आदल्या दिवशीच संपलेले असेल व तू जरा मोकळा 
झालेला असशील असे आपण समजू या. मग, तू हे काम पहाशील. कारण तुला 
तेथील सर्वच व्यवस्था आधीपासूनच माहिती आहेत. तुझ्या मदतीला टि.पी.हा पण 
गोव्यात पोचलेला असेलच तोपर्यंत. टि.पी. तू विमानतळावर पोच सकाळी. तू 
आणि संजय, तुम्ही दोघे मग गोव्याच्या विमानतळावर पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी 
नऊ वाजेपर्यंत थांबा. तोपर्यंत सर्व विमाने तेथे येतातच. 

अजितने असे म्हणताच मी मान डोलावली व मनात एक खट्याळ विचार 
आल्याने माझ्या चेहऱ्यावर स्मितरेषाही झळकल्या. मी बसलेल्या लोकांकडे नजर 
टाकली तर प्रा. नारळीकरांच्या चेहर्‍यावरही स्मितरेषा उमटलेल्या दिसल्या व 
डोळ्यात खट्याळ विचारांची चमकही दिसली. 

माझ्याकडे व टि.पी.कडे एक जरा बारीकसा कटाक्ष टाकत हे सदगृहस्थ 
मग बोलते झाले मग काय संजय, आपल्याकडे येणार्‍या पाहुण्यांचे मला काही खरे 
दिसत नाही. अजित तर अगदी आल्याआल्याच त्यांना वाघ-सिंहाच्या तोंडी 
देण्याचा विचार करतोय. 

ज्यांना हे ऐकु गेले ते मग हसायला लागले. तर अजित म्हणाला - जयंत, 


वैज्ञानिक लोक ११९ 


मला टि.पी.च्या नाही पण या संजयच्या जेवणाच्या होणाऱ्या बिलाची काळजी आहे. 
हा तिघा-चौघांचे जेवण तर एकटाच जेवतो. आम्ही गोव्याला जेव्हा गेलो होतो तेव्हा 
मी ते पाहिलेले देखील आहे. मग सांग खर्च कमी करायला हवाच की नाही? 


तज्ञ 


इंग्रजीत असे म्हटले जाते की (Experts are most often wrong on 
issues of genuine importance.) तज्ञ लोकांचे मत हे महत्त्वाच्या मुद्यांवर 
बहुतांश वेळा चुकीचे ठरते. 

वाचकापैकी सगळ्यांनाच या वाक्याचा अनुभव, कधीतरी नक्कीच आलेला 
असेल. हे असे असण्याचे वा होण्याचे जे प्रमुख कारण वाटते ते म्हणजे खरा 
वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणे या अशा तज्ञांनी केंव्हाचेच सोडून दिलेले असते. 
भुतकाळातील शिळेपाके ज्यात साठविले आहे अशा एखाद्या शिदोरीवरच यांचे 
जगणे चाललेले असते असेच समजायला हवे. 

एका प्रतिथयश अर्थतज्ञाला एका पत्रकाराने म्हटले की कोणत्याही एखाद्या 
अर्थसंस्थेचे (Financial 1151051) वा कंपनीचे सर्व व्यवस्थित चाललेले आहे 
हे ओळखण्यासाठी आपण कोणकोणते मापदंड वापरु शकतो यावर जरा प्रकाश 
टाका. तर तो बोलता झाला की - 

एखाद्या अर्थसंस्थेचा प्रमुख जेव्हा आमची संस्था इतकी चांगली होती, 
तितकी चांगली होती या भुतकाळा बद्दलच जास्त बोलतो आहे व भविष्यातील 
योजनांबद्दल पटेल असे काहीच सांगत नाही तेव्हा ती संस्था वा कंपनी लवकरच 
मोडीत निघणार असे समजा. 

इतकेच नव्हे, जर एखाद्या राष्ट्रातील बहुसंख्य लोक भविष्यकाळातील 
त्यांच्या योजनांबद्दल न बोलता आपल्या उज्वल भुतकाळा बद्दलचाच डिंडोरा पिटत 
असतील तर समजा की त्या राष्ट्रामध्ये कोणत्याही प्रकारची गुंतवणुक करणे हे 
धोकादायक असेल म्हणून. अशा राष्ट्राचे भवितव्य काही उज्वल असू शकत नाही. 

भुतकाळा पासून आपण शिकायला तर हवेच. भुतकाळातील आपल्या वा 
आपल्या पुर्वजांच्या कर्तृत्वाचा सार्थ अभिमानही आपण बाळगायलाच हवा. पण, 
वर्तमान विसरुन आपण भुतकाळातच रमणार असू तर मात्र भविष्यकाळ आपल्याला 


१२० वैज्ञानिक लोक 


क्षमा करणार नाही. आपल्या भुतकाळातच रमलेले मग जरा ताठरतेनेच वागतात. 
ते मग बरेचदा चुक ठरतात त्यात कोणतेही नवल नाही. 

मला देखील भेटले असे लोक वैज्ञानिक लोकात. त्यांच्यापैकी काही इतके 
विशेष होते की काही विचारु नका. आपल्या क्षमतां बद्दलच्या यांच्या कल्पना तशा 
अवास्तवच असायच्या, पण त्यावरही कडी ही की इतर दुसरे लोक म्हणजे अगदीच 
“ढ” हा यांचा दूढ विश्‍वास असे. 

इतर काही तर जणु अगदी चुकीनेच वैज्ञानिक बनलेले असत. यांच्या 
करीता आर्थर कॉनन डॉयल (Arthur Conon D०४।९) याने आपल्या शेरलॉक 
होम्स (51210० H०९) या प्रसिद्ध हेर पात्राच्या तोंडी घातलेले खालील वाक्य 
अगदी चपखल बसावे असेच आहे. 


जे बुद्धीमान असतात त्यांना असामान्य बुद्धीचा कोण 
ते बरोबर समजते, पण जे सामान्यच असतात त्यांना 


मात्र स्वतःच्या पलिकडे बघण्याची दृष्टीच नसते. 
(Mediocrity knows nothing above itself, 
but talent instantly recognizes a genius.) 


आचार्य पदवीसाठी संशोधन करणार्‍या एका विद्यार्थाशी मी एकदा त्याच्या 
संशोधनाबद्दल बोलत बसलो होतो. दिर्घिकांच्या (९०1५165) विश्वाचे आपल्याला 
जे दिसते ते (12/४० 5०६1८ ७५८८८०) स्वरुप कसे बनले असावे हा त्याचा 
संशोधनाचा विषय होता. मी सहजच बोलत होतो व त्याला विचारत देखील होतो 
की व्लादिमिर अर्नोल्ड (४124m1ir »11101त) या प्रसिद्ध रशियन या गणिततज्ञाचे 
काम आपल्याला याकरीता उपयोगात येऊ शकते का, व ते कसे येणार? 
(प्रा. अर्नोल्ड यांचे नुकतेच जुन २०१० मधे निधन झाले. या प्रतिभावान 
गणितज्ञाची अनेक चांगली पुस्तके विद्यार्थाना उपलब्ध आहेत.) मी माझ्या कल्पना 
मांडत होतो व तो त्याच्या मांडत असे. 

तेवढ्यातच आमच्या ओळखीचे एक महाशय तेथे आले व अगदी आगंतुकपणे 
विचारते झाले की आम्ही काय बोलतो आहोत म्हणून. त्या विद्यार्थाचा आत्मविश्‍वास 
वाढावा म्हणून मी सांगीतले की मी जरा त्याच्याकडून विश्वाचे स्वरुप कसे बनले 
असावे त्याच्या संकल्पना समजून घेतो आहे. तर हे महाशय मोठ्या आढ्यतेने 
वदते झाले की अरे मला विचार की त्याबद्दल, मी या विषयाचा तज्ञ आहे. या 
विद्यार्थाला काय विचारतोस. 


वैज्ञानिक लोक १२१ 

मी त्या महाशयांकडे जरा रोखूनच बधितले, त्याला काहीतरी बोललो आणि 
त्या विद्यार्था बरोबरचे आपले बोलणे सुरु केले. त्या “तज्ञ” महाशयांनी तेथून 
सरळ काढता पाय तर घेतला, पण त्या विद्यार्थाचा आमच्या बोलण्यातील रस तर 
केव्हाचाच निधून गेलेला होता. 

खरंतर ते महाशय ना भौतिकशास्त्राचे तज्ञ ना गणिताचे. त्याच्याबरोबर 
बोलतांना अनेकदा मी त्याच्या साध्यासुध्या चुका दुरुस्त केलेल्या. ज्या चुका एखादा 
नवखा, हुशार, विद्यार्थीही कधी करणार नाही अशा या चुका असत. त्या “तज्ञ” 
महाशयाचे विषयाचे आकलन व संशोधनाच्या क्षमता तर माझ्या मते अगदीच सुमार 
दर्जाच्या आहेत. सिंहाचे कातडे पांघरलेले गाढवच हे. अशी अनेक गाढवे आहेत 
इथे तिथे सर्वत्रच. यांना गाढव म्हटल्याने तर गाढवांचाच अपमान व्हायचा, म्हणून 
पहिले सर्वच गर्दभराजांची मी क्षमा मागतो. 

आपले ध्येय ठरवून त्याचा पाठपुरावा करण्याची जिद्द ज्याला असते, 
ज्याच्याजवळ यथायोग्य आत्मविश्‍वास आहे, असा कोणीही आपल्याला उपलब्ध 
असलेल्या तोकड्याही सुविधांचा वापर करीत संशोधनक्षेत्रात सहजपणे मोठा पल्ला 
गाठतो याचे एक उत्तम उदाहरण मला दक्षिण आफ्रिकेतील नाताळ विद्यापिठातील 
प्रा मॅक्स मायकेलीस (१2% ॥॥1212115) मध्ये दिसले. 

मॅक्सजवळ तर १९७० च्या काळामध्ये लेसर किरणांच्या काहीही 
अत्याधुनिक सुविधा नव्हत्या. कल्पकतेच्या भराऱ्या घेत त्याने जे साध्य केले ते तेव्हा 
कोणत्याही अत्याधुनिक प्रयोगशाळेत जमले नव्हते. मॅक्सने किती उत्साहाने मला तो 
प्रयोग दाखवला ते शब्दांच्या पलिकडचे. 

नेचर (४४८८०) या नियतकालिकाने मॅक्सच्या कामाची योग्य दखल घेत 
तेव्हाच एक अग्रलेख लिहिला होता. त्याने लेसर किरणांची जी काही किमया 
साध्य केली होती त्याचे छायाचित्र आपल्या मासिकाच्या मुखपृष्ठावर छापले, व 
लिहिले की बघा, शोध लावण्यासाठी काही महागडी उपकरणेच उपलब्ध असावी 
लागतात असे नाही, पण कल्पकता मात्र जरुर असावी लागते. 

मॅक्सने दाखविलेला त्याचा आणखी एक आविष्कार म्हणजे चुंबकांची त्यानी 
बनविलेली एक अशी रचना ज्यामध्ये लोखंडी आस असलेला भोवरा हवेत 
तरंगणार. जवळपास सहा-आठ महिने प्रयोग करुन त्याने चुंबकांची योग्य ती 


१२२ वैज्ञानिक लोक 


रचना कोणती असावी ते ठरविले होते. त्याचा एक विद्यार्थी व तो असे दोघे हे 
प्रयोग करीत असत. फक्त एक चुंबक कसे ठेवायचे ते त्यांना ठरवायचे होते. 


आता, तेवढे ठरले की त्या बद्दलचे पेटंट आपण घेऊ व त्यातून मिळणाऱ्या 
पैशांनी आपले पुढचे संशोधन करु वा जरा इकडे तिकडे फिरुन मजा करु असा 
त्यांचा विचार असावा. मॅक्स युरोपातील एका शास्त्रज्ञांच्या परिषदेसाठी १९८९ च्या 
उन्हाळ्यात जाणार होता, त्या अगोदर त्यांनी त्या शेवटच्या चुंबकाची रचना 
ठरविली. मग, आता आल्यावर आपण पेटंट घेऊ वगैरे वगैरे त्यांचे बोलणेही झाले. 
आणि, मॅक्स युरोपला गेला. 


सहजच, तेथील एका दुकानात तो गेला तेव्हा तेथे खेळण्यांच्या विभागात 
त्याला एक खेळणे दिसले. ते होते मॅग्नेटिक लेव्हिटेशनचे (magnetic levitation), 
नुकतीच त्यांनी चुंबकांची जशी रचना ठरविली होती नं अगदी तस्सेच. बिच्चारा 
मॅक्स व बिच्चारा त्याचा विद्यार्थी. तरीही तो ते खेळणे इतक्या उत्साहाने मला 
दाखवत होता की जसे काही त्याने ते अगदी पाचच मिनिटांपुर्वी तयार केले आहे. 


(oO) 


शिक्षण व संशोधनाची वाटचाल 


वडिलांची बदली नागपूरला झाली म्हणून आम्ही सर्व नागपूरात आलो असू 
१९७७ मध्ये. कोणत्या कॉलेजात जायचे हा एक प्रश्‍नच झाला होता, कारण बदली 
तर ऑगस्ट महिन्यात झालेली. मग, ति. भाऊमामाने (एडव्होकेट कृष्णराव 
देशपांडे, आईचा सगळ्यात मोठा भाऊ) मला आज्ञा केली की हेमा (माझी 
मामेबहीण व आता “पक्की पुणेकर” सौ. हेमा संजय पांगारकर) बरोबर जा व 
मोहता विज्ञान महाविद्यालयात प्रवेश घे. 

मग भेटलो मी प्राचार्य पेंडसे यांना व त्यांनीही “अरे, किती उशीरा 
आलास. बरं. फॉर्म भर. आणि, जा पिरेड कर सगळे” असे म्हटले. ते आम्हाला 
भौतिकशास्त्र शिकविणार होती. 

मोहता कॉलेज म्हणजे, आमच्या रामदासपेठेतील (भाड्याच्या) घराच्या 
अगदी विरुद्ध दिशेला, नागपूरच्या दुसर्‍या टोकाला होते. त्याचा फायदा असा होता 


वैज्ञानिक लोक १२३ 


की बरेचदा जायला बसच मिळायची नाही सिताबर्डीच्या मोरभवन बसस्थानकातून, 
व पिरेड बुडायचे. 

आणि, पोचलो की फायदा - रेशीमबाग मैदानावर अगोदरचेच मित्र 
असलेले सुनिल, सुभाष, अनिल, हे भांडारकर बंधु, प्रविण येळणे, मनोज हेडाऊ, 
किशोर ठाकरे, विनोद कपले, सिद्धार्थ श्रीरामे, विजय मुनिश्वर, वगैरे जिम्नॅस्टिक्स 
व मल्लखांब खेळत असायचे, तेथे संध्याकाळी मी पण हजर रहायचो. मग भेटले 
श्री. गोबरे सर. विश्वेश्वरय्या प्रादेशिक अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील (VRCF) 
राजु बढिये वगैरे बास्केटबॉल पटूंचीही मग ओळख झाली. 

मग ओळख झाली अनिल सोले, जयंत पुराणिक व संदीप देशपांडे या 
माझ्याच वर्गात असलेल्यांची. या तिघांचे तर खूप सारे मित्र मोहता कॉलेजात होते. 
मग माझेही मित्र झाले - सुशांत झाडगावकर, प्रमोद सालोडकर, बंडु सेनाड, 
अविनाश सराफ, विजय गुल्हाने, श्रीश परांडे, हेमंत धोंडे, बल्की, देशमुख, 
तलमले, अनिल गभने, वगैरे. 

तेव्हा मोहता कॉलेजजवळ मल्लखांब नव्हता. असाच बोलता बोलता हा 
विषय निघाला तर अनिल (सोले, यांना यापुढे अनिलजी असेच मी संबोधणार 
आहे.) म्हणाला चल, आपण पाहू ते. आम्ही सर्व मग मोहता कॉलेजात वनस्पतीशास्त्राचे 
प्राध्यापक व कॉलेजच्या खेळ विभाग समितीचे अध्यक्ष असलेल्या डॉ. मुहार 
(अनिलजींचे मामा) यांच्याकडे गेलो. त्यांनी अगदी पटकनच मल्लखांबाची सोय 
करुन दिली आम्हाला. 

मग काय विचारता, पाहता पाहता तयार झाली आमची मल्लखांबाची चमू 
- अनिलजी, जयंता, संदीप, सुशांत, व मी. सुशांत आपली ओळख करुन देणार 
ती म्हणजे “बाकी सर्व मल्ल व मी खांब” अशी, कारण तो आमच्यामध्ये सर्वात 
उंच होता. गणराज्य दिनाला मग आम्ही आगीच्या रिंगणातून उड्या मारण्याचे, 
मल्लखांबाचे, वेगवेगळे पेरॅमिड करणे वगैरे वगैरेचे कसब दाखविले. अर्थातच, 
भांडारकर बंधु व इतर जिम्नॅस्टिक्स पटू पण त्यात सामिल होते. आपण नक्की 
कोठले विद्यार्थी आहोत याची तमाही कोणाला नसायची. 

अनिलजी हे एक आगळेवेगळेच व्यक्तिमत्व आहे. अखिल भारतीय विद्यार्थी 
परिषदेचा तो खंदा कार्यकर्ता होता. त्याच्याबरोबर सिताबर्डीवर आम्ही जायचो तेव्हा 
ओळख झाली ती नितीन गडकरी, उपेंद्र कोठेकर, अरुण शिरभाते, कृष्णा साकुळकर 


१२४ वैज्ञानिक लोक 


वगैरेंची. आम्ही मल्लखांब करतो संध्याकाळी असे म्हटल्यावर मग अरुण व कृष्णा 
ही यायचे कधीकधी मल्लखांब करायला. 

हे सगळे एवढ्या लवकर घडले की आता मला अमरावती व नागपूर 
मध्ये काही फरकच वाटत नव्हता. जे सगळे अमरावतीत असताना करायचो ते 
सर्वच आता नागपूरात सुरु झाले. १९७७ डिसेंबर पर्यंतच. तोपर्यंत सुभाषही 
(करबेलकर) ही नागपूरातच आलेला शिकायला. 


नेता असा हवा 


१९९२ ला प्रा भालचंद्र पत्की (आमचे काकाच व नागपूरच्या शासकीय 
विज्ञान संस्थेत भीतिकशास्त्राचे प्राध्यापक), विवेक, अरुण डोळके, वगैरेंनी विज्ञानप्रसार 
कार्याला वाहिलेली संस्था नागपूरात स्थापन करायचे ठरविले. ती संस्था 
म्हणजे “कुतूहल”. १९९३ दरम्यान “कुतूहल” या आमच्या विज्ञान प्रसार 
संस्थेतफे विवेकने एक “फिरते तारांगण” नागपूरात बोलावले होते. त्या तारांगणाचे 
प्रयोग शालेय विद्यार्थांसाठी रेशीमबागेतील केशवनगर विद्यालयात ठेवण्यात आले 
होते. तिसऱया मजल्यावरील हॉलमध्ये त्या तारांगण-प्रयोगांचे आयोजन करण्यात 
आले होते. त्या तारांगण-प्रयोगांचे उदघाटक होते श्री नितीन जयराम गडकरी. 
आमदार. विधान परिषद. महाराष्ट्र राज्य. 

या कार्यक्रमाच्या आदल्याच दिवशी मला सुभाष (भांडारकर ) च्या वहिनींसाठी 
रक्त द्यावे लागले. मग, सकाळी त्या शाळेत पोचून कार्यक्रमाची व्यवस्था करतांना 
मी फक्त खाली उभा राहून खुर्ची वर हाती देण्याचे काम करत होतो. उसंत 
असल्याने सन्माननीय पाहुणे अनिलजींसोबत ठरलेल्या वेळेच्या अर्धा तास अगोदरच 
आले. उद्देश होता आम्हा सर्वांशी फुरसतीत बोलता येईल असा. पण, आम्ही तर 
तेथील व्यवस्था लावण्यातच व्यस्त. आलेले सन्माननीय पाहुणे “अरे थांब. तू रक्त 
दिलेले दिसते एवढ्यातच” असे म्हणत माझ्या समोरची खुर्ची वरती घेऊनही गेले. 
नितीनजी, तुम्ही खरंच सहृदय नेते आहात. 


वैज्ञानिक लोक १२५ 


हनिड्यु 


१९७७ ला आमची मल्लखांब चमू अमरावतीत दाखल झाली विद्यापिठीय 
सामन्यांसाठी. गेल्या गेल्या आम्ही पोचलो अमरावतीतील घंटीघडाळ्या जवळच्या 
गौ-दुग्धसागर” मधे नाश्ता करायला. तेथे मेनुकार्डावर दिसला एक “हनिड्यु” 
नावाचा पदार्थ असे. आम्ही सगळयांनी तो काय पदार्थ आहे ते. चाखायचे ठरविले. 
एकटा जयंता त्याला अपवाद - आरे, माहिती नाही काय आहे ते, काहीही खाता 
यार तुम्ही, असे म्हणत या महाशयांनी दुसरेच काहीतरी बोलावले स्वतःसाठी. 

आलेला तो पदार्थ इतका रुचकर होता की विचारु नका. तारीफ करत 
करत मग आम्ही दुसर्‍यांदा, तिसर्‍यांदा मागवला. जयंताला वाटले की हे सर्व 
आपली मजा घेत आहेत, म्हणून त्याने प्रत्येकवेळी नकार दिला तो पदार्थ खायला. 

सहजच संदीपने त्याला म्हटले की जयंता, चाखून बघ, नाही आवडला तर 
नको मागवू. या मठूठ माणसाला कधी नव्हे ती सुबुद्धी झाली, आणि त्याने संदीपचे 
ऐकले. तर त्यालाही आवडला तो पदार्थ. त्याने वेटरला ऑर्डर दिली तर उत्तर मिळाले 
की संपला पदार्थ. तेव्हापासून सर्व जे मागवतात ते खायला तो शिकला. त्याने दुसरे 
काही वेगळे मागितले की पटकन कोणीतरी त्याला हनिड्युची आठवण करु देतो. 


अशीही गफलत 


विज्ञान स्नातक. प्रथम वर्षाची परिक्षा जवळ आलेली होती. आम्ही आमचे 
मल्लखांब करणे वगैरे काही थांबविले नाही. रोज संध्याकाळी कॉलेजच्या मैदानावर 
दोन तास तरी आम्ही आमचा व्यायाम करणारच, अगदी परिक्षे दरम्यानही. असंच 
बोलता बोलता आपला पेपर परवा आहे असे बोलून आम्ही आपापल्या घरी गेलो 
व झोपलो. 

दुसऱया दिवशी आईने सकाळी उठविले व म्हटले की आरे, पेपर आहे नं 
तुझा आज उठ की लवकर. तर मी झोपेतच उत्तर दिले की आज नाही, उद्या 
आहे. आई म्हणाली, अरे, तूच तर सांगत होता मला की आज आहे म्हणून. तर 
मी झोपेभरल्या आवाजातच तिला उत्तर दिले की नाही उद्या आहे आमचा पेपर, 
सांगितलं नं तुला. आणि, परत झोपलो. 


१२६ वैज्ञानिक लोक 


आदल्या दिवशी संध्याकाळी बोलतांना तर मी म्हटले होते की “आपला 
पेपर उद्या आहे, मग भेटू उद्या सकाळी” असे. पण, जयंताने तर अगदी ठामपणेच 
सांगीतले होते की नाही, आपला पेपर परवाच आहे, उद्या नाहीये. 

दोन वाजायच्या आसपास, जयंता व संदीप घाबरत घाबरत माझ्या घरी 
प्रवेशते झाले. पेपर, भौतिकशास्त्राचा पहिला, तर त्याच दिवशी सकाळी होता. मी 
परिक्षा कक्षामध्ये जयंताच्या बाजूच्या रांगेतील समोरच्या बाकावर बसणार. माझी 
जागा रिकामीच होती त्यादिवशी. 

कोणीतरी तिसराच आमचा मित्र त्याच्या व संदीपच्या घरी पोचला सकाळी 
म्हणूनच खरंतर संदीप व जयंतराव परिक्षाकेंद्रावर वेळेत पोचले होते. माझी 
रिकामी जागा जयंताला सारखी आमच्या आदल्या दिवशीच्या संभाषणाची आठवण 
करुन देत होती. म्हणून, ते माफी मागायला आले होते माझ्या घरी आता, पेपर 
तर बुडालेलाच होता. त्याबद्दल काय बाऊ करायचा? 

जयंताला व संदीपला मी म्हटले माफी काय मागायची. एकच तर पेपर 
बुडालाय, फरक नाही पडत त्यानी. दुसर्‍या भौतिकशास्त्राच्या पेपर मध्ये पास होईन 
मी. पाससाठी दोन्ही पेपर मिळुन एकुण पस्तीसच तर गुण आवश्यक. झालेही 
तसेच. दुसऱया पेपरला मला गुण होते साठपैकी छप्पन्न. 

कालांतराने जयंता भारतीय रेल्वेत सिग्नल विभागात गेला. तेव्हा त्याला 
आम्ही सल्ला दिला की सिग्नलिंग टेक्निक कर की सर्व सिग्नल इंजिनियरांचा ड्रेस 
लाल शर्ट व हिरवा पँट असा असेल. हात आडवा केला की गाडी थांबली, पाय 
वर केला की ..... 

जयंताने इंग्लंडमध्ये बरीच वर्षे घालविली तेथे रेल्वेची सिग्नलिंग व्यवस्था 
बसवायला. आमचे सिग्नलिंग टेक्निक ब्रिटिशांना पटले नाही असे तो सांगतो. 
शेवटी मर्जी त्या ब्रिटिशांची. 

मोहता कॉलेजात आम्हाला भौतिकशास्त्र शिकवायचे ते प्रा. पेंडसे, 
श्री. नारायणन, श्री. बंगाले, श्री. बढे. रसायनशास्त्र शिकवायला होते श्री. तक 
(तता), वगैरे. आणि, गणित विषय शिकवणार ते श्री. मंगळगिरी, श्री. दफ्तरी, 
श्री. इंदुरकर, श्री. व्यवहारे. 


वैज्ञानिक लोक १२७ 

यापैकी श्री. बढे हे नेहमीच एक हेल्मेट घेऊन फिरणार. समजा, प्रॅक्टिकल 
बुकात तुम्ही तारीख लिहायला विसरलात तर तुम्हाला हे विचारणार - तुझा मित्र 
दाते कुठे गेला? असे. तुम्हाला समजले नाही तर सांगणार की ४९ कुठे गेला 
फिरायला. 

मोहता विज्ञान महाविद्यालयाचे वाचनालय म्हणजे वेगवेगळ्या ग्रंथांचे एक 
अफाट संग्रहालय. या वाचनालयाचे प्रमुख होते श्री. गायकवाड. ते तर आम्हाला 
नेहमीच मदत करायचे. वेगवेगळी पुस्तके शोधायला ते आम्हाला सरळ आत 
रॅकपर्यंत जाऊ देत. विद्यार्थांसाठी असलेली पुस्तकमर्यादा संपली तर स्वतःच्या 
नावावर ती पुस्तके देत हे गृहस्थ आम्हाला. 

१९७८ सालची गोष्ट असावी ही. प्रा. नारळीकरांच्या संपर्कात होतो मी. 
त्यांना कोणतातरी प्रश्‍न विचारल्यावर त्यांनी मला हर्मन बॉडी (Hermann Bondi) 
या विख्यात संशोधकाच्या विश्वोत्पत्तीशास्त्र (९०७१०।०६) या पुस्तकात जे दिले 
आहे ते वाचण्यास सांगितले. श्री गायकवाड यांनी ते पुस्तक सर्वत्र शोधले 
माझ्यासाठी पण त्यांना ते मिळाले नाही नागपूरात. 

मग, ते पुस्तक प्रा. नारळीकरांनी टाटा इन्स्टिट्युटच्या लायब्ररीतून आमच्या 
कॉलेजच्या लायब्ररीत पाठविले, मला वाचायला. प्रा. जयंत नारळीकरांसारखा एक 
आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचा संशोधक माझ्यासारख्या केवळ विज्ञान स्नातक स्तरावर 
शिकत असलेल्या विद्यार्थाला एवढी सगळी मदत करतो म्हणजे काय? 
प्रा. नारळीकर अशी मदत करतात असा केवळ माझाच अनुभव आहे असे नाही, 
तर इतर कितीतरी जणांचाही असाच अनुभव आहे. 

आपण पाहिलेच आहे की कार्यशैली व बरीचशी ध्येयधारणा ही प्रा. जयंत 
नारळीकर यांना त्यांच्या वडिलांकडून वारश्यानेच मिळाली आहे. जयंत, तुम्हा 
सगळ्यांना अगदी मनापासून अनेक दंडवत. इतरांनीही असेच असावे ही प्रार्थना. 

मिळालेल्या अवधीत हर्मन बाँडी चे ते पुस्तक मी व सुभाषने मग आत्मसात 
केले, व त्या पुस्तकातील मला आवश्यक वाटले ते व्यवस्थित एका रजिस्टर मध्ये 
उतरवून घेतले. आता तर मला विश्वोत्पत्तीशास्त्रातील सगळेच नवीन संशोधन 
समजायला लागले होते. 


१२८ वैज्ञानिक लोक 

मोहता महाविद्यालयाकडून सुशांत, संदीप, जयंता व मी एक चमू बनलो, 
आणि इंडियन फिजिक्स असोसिएशन, नागपूरच्या वेगवेगळ्या स्पर्धामध्ये भाग घेऊ 
लागलो. बरेचदा आमचा नंबर पहिला, व बक्षीस म्हणून आम्हाला मिळायची 
वेगवेगळी, उपयोगी पुस्तके. 

विज्ञान स्नातक च्या दुसऱया वर्षात असतांनाची गोष्ट. आमच्या कॉलेजात 
एकदा युनिव्हर्सिटी लिडरशीप प्रॉजेक्ट (University Leadership Project - 
ए?) अंतर्गत भाषण ठेवण्यात आले होते. श्रिडिंजरच्या समीकरणापासून आपल्याला 
हायड्रोजन अणूच्या वर्णपटलाचे स्पष्टीकरण कसे मिळते (solving Schrodinger's 
equation for hydrogen atom) हा भाषणाचा विषय होता. वक्ते कोण होते ते 
आता विसरलो मी. 

पण त्या भाषणा दरम्यान असा प्रश्‍न आला की आपण (7, 0 , ७) = 
R (7) » © (0) » ® (0) हे असे का घेतो म्हणून. त्यामागचे भौतिकशास्त्रीय 
कारण ते काय असेल ? एका दोघा जणांनी त्यावर आपले मत प्रदर्शित केल्यावर 
मी हात वर केला, व बोलायची परवानगी मिळाल्यावर मी सांगितले की इलेक्ट्रॉन 
च्या अणुगर्भा भोवती फिरण्या संबंधाने 7, 0, ¢ हे स्वतंत्रपणे वागणारे (independent 
१५90105) आहेत. म्हणून इलेक्ट्रॉन कोणत्या 1, कोणत्या 0, व कोणत्या 
ला सापडतो त्याच्या शक्यतांचा एकमेकांशी संबंध नाही. त्यामुळे आपल्याला 
\ (1, 0 , 0) = R() » ©(0) » 9(¢) असे गृणाकारासारखे घेता येते. 

माझे उत्तर ऐकुन त्या भाषणाला उपस्थित असलेले एक वरीष्ठ 
प्राध्यापक माझ्याशी नंतर क्वाँटम थियरीच्या संबंधाने मनमोकळ्या गप्पा मारते 
झाले. चौकशी केल्यानंतर मला समजले त्यांचे नाव - प्रा. ए. व्हि. तनखीवाले 
होते. नागपूरच्या शासकीय विज्ञान संस्थेत (Institute of Science, Nagpur) 
भौतिकशास्त्र शिकवायचे ते. विवेक (माझा छोटा भाऊ) हा तेव्हा शासकीय विज्ञान 
संस्थेतच विज्ञान स्नातक शिकायला गेल्यामुळे, ते नेहमी त्याच्याकडे माझ्याबद्दल मी 
काय करतोय हे कायम विचारणार. 

पहिल्यावर्षीचा भौतिकशास्त्राचा पेपर जो बुडाला होता त्याच्या परिणामी 
मला फर्स्ट क्लास कसाबसा मिळाला, पण विज्ञान पारंगत (मराठीत एम.एसूसी.) 
ला प्रवेश घेतांना अडचण निर्माण झाली. माझ्यापेक्षा जास्त गुण असलेले अनेक जण. 


वैज्ञानिक लोक १२९ 

प्रा. (बाळुकाका) पत्की व प्रा. तनखीवाले यांनी शासकीय विज्ञान संस्थेच्या 
संचालकांची भेट घेतली व माझा प्रवेश चक्क सुकर केला. मग आमची स्वारी 
नागपूरच्या त्या प्रसिद्ध महाविद्यालयात जेथे सर चंद्रशेखर व्यंकट रमण यांनी 


आपला काही काळ घालविला होता तेथे दाखल झाली. 
(OOO) 


असेही एक भौतिकशास्त्र पारंगत शिक्षक ! 


विज्ञान पारंगतला प्रवेश मिळाल्यावर मग वेगळे मित्र-मैत्रिणी जमा झाले. 
त्यात विवेकच्या मित्रांचीही भर पडलेलीच असायची. संदीपने त्याच महाविद्यालयात 
गणित विषयात विज्ञान पारंगत करीता प्रवेश घेतलेला, तर अनिलजींनी नागपूर 
विद्यापिठाच्या पदव्युत्तर विभागात गणित विषयासाठीच. 

याच कॉलेजमध्ये शिकत होते राजीव कृष्णराव देशपांडे व विवेक अनंतराव 
पिंप्रिकर हे माझे दोन मामेभाऊ. त्याचवेळेस म.पा. देव धरमपेठ विज्ञान महाविद्यालयात 
शिकत होता तो माझा चुलत भाऊ - आशुतोष अनंतराव सरदेशपांडे, आशुतोष 
उंचापुरा, उमदा व स्मार्ट होता. बरेचदा मी व आशुतोष लक्ष्मीभवन चौकात उभे 
राहून गप्पा हाकायचो. आशुतोष भारतीय वायुदलात दाखल झाला व दुर्दैवाने 
हिमालयातील एका उट्डाणात त्याचे अपघाती निधन झाले. विवेक (पिंप्रिकर) ने 
नौदलातील विमानोड्टाण सुरु केले. विशाखापट्टणम्‌ येथील विमान अपघातात दुर्दैवाने 
त्याचेही निधन झाले. सुभाष (करबेलकर) आता मद्रासच्या भारतीय तंत्रज्ञान 
संस्थेत गेलेला, तर सुशांत, सुभाष (भांडारकर), प्रमोद वगैरे स्टेट बँकेत नोकरीला 
लागलेले होते. ----- 

विज्ञान पारंगतचे पहिले वर्ष लक्षात राहते ते खालील घटनेमुळे. प्रात्यक्षिक 
करतांना आम्हाला होता प्रयोग काचेचा पॉयसाँ रेशो (2०15501130) काढण्याचा. 
मी प्रयोग केला तेव्हा मला ०.३० ते ०.३२ दरम्यानची संख्या मिळाली. मग, 
प्रात्यक्षिक घेणार्‍या शिक्षकांनी माझे उत्तर चूक म्हणून मला प्रयोग परत करायला 
सांगितले. 

दोन-तीनदा तरी तो प्रयोग करुन झाल्यावर प्रयोगशाळा सहाय्यक महाशयांना 
मी सरळ प्रयोगशाळा मॅन्युअल मधून काचेबद्दलची ती संख्या किती ते पहायला 
लावले, तर ती संख्या दिलेली होती ०.३१ अशी. माझे उत्तर तर बरोबर होते. 


१३० वैज्ञानिक लोक 


मी गेलो आमच्या शिक्षक महोदयांकडे. तर त्यांनी पुन्हा माझे उत्तर चूक 
आहे असे म्हटले, म्हणून मी बरोबर उत्तर किती ते त्यांना विचारले. तर 
त्रासिकपणे माझे प्रात्यक्षिक पुस्तक माझ्याकडे अक्षरक्ष: भिरकावून देत, या शिक्षक 
महाशयांनी वर्गातील एका मुलीचे प्रात्यक्षिक पुस्तक मागितले आणि पाहून सांगितले 
की ३ ते ३.५च्या मध्ये ते असते. 

तेव्हा त्या शिक्षकांना मला सांगावे लागले की सैद्धांतिकदृष्ट्या पॉयसाँ रेशो 
ची संख्या (उणे एक) - १ ते ०.५ यामध्येच असते, व ०.५ पेक्षा जास्त असणे 
असंभव म्हणून ते असते. परिणाम असा झाला की विद्यापिठीय प्रात्यक्षिक परिक्षेत 
मला २०० पैकी ११५ इतके जास्त गुण देण्यात आले, व काही इतरांना मात्र 
१७० ते १९० इतके कमी. 

पण, विद्यापिठाच्या (पहिल्या वर्षाच्या) गुणवत्ता यादीत मी पहिला होतो. 
मला लेखी परिक्षेत इतके जास्त गुण होते की इतरांच्या तुलनेत मी तब्बल 
४५ गुणांनी आघाडीवर होतो. 


(ogoXo) 


हे खरे शिक्षक 


प्रा. अविनाश तनखीवाले. नागपूरच्या शासकीय विज्ञान संस्थेतील (Institute 
of Science, Nagpur) भौतिकशास्त्राचे एक प्राध्यापक. त्यांच्या व नागपूर 
विद्यापिठाच्या भौतिकशास्त्र विभागातील प्रा. पी वाय खरे यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे 
विज्ञान पारंगत (\.5८.) ला सैद्धांतिक भौतिकशास्त्राचा (Theoretical Physics) 
विषय दुसर्‍या वर्षासाठी सुरु करण्यात आला. 

शासकीय विज्ञान संस्थेतील यशवंत बोबडे, गणेश नारनवरे, मी ह्या तीन व 
नागपूर विद्यापिठाच्या पदव्युत्तर भौतिकशास्त्र विभागातील चार-पाच अशा एकुण 
सात-आठ विद्यार्थ्यांनी सैद्धांतिक भौतिकशास्त्र हा विषय निवडला. 

प्रा.तनखीवाले क्वाँटम फिल्ड थियरी, प्रा.खरे भौतिकशास्त्रातील गणितीय 
पद्धती, आणि नवीनच आलेले डॉ. गिरिश सहस्त्रबुद्धे हे ग्रुप थिअरी शिकविणार 
होते. यॉर्केन अँड ड्रेल (3/०7० & D९11), सकुराई (5810191), वगैरे एकजात 
दादा लोकांनी लिहिलेली ती पुस्तके होती. 


वैज्ञानिक लोक १३१ 

एकदा प्रा. तनखीवाले रिलेटिव्हिस्टिक क्वाँटम फिल्ड थियरीतील प्रोपेगेटर 
(Propagator in relativistic quantum field theory) हा भाग शिकवित होते. 
दोन-तीन पिरेड झाल्यावर ते मध्येच फळ्यावर अडले. वेळ मारुन नेणारी 
कोणतीही उत्तरे न देता, प्रा तनखीवाले ते उत्तर कसे आले असावे याचा विचार 
वर्गा दरम्यानच करु लागले. 

थोडा वेळ गेल्यावर, त्यांना काय वाटले कोणास ठाऊक. माझ्याकडे वळून 
म्हणाले की “तुला माहितीय का कसं येतं हे उत्तर”. तर मी म्हटले “हो. आपण 
जर कॉम्प्लेक्स प्लेन मध्ये असा असा कंटूर घेतला तर रिमानच्या रेसिडयू 
सिद्धांतानुसार आपल्याला असे असे मिळते. त्यातील ह्या ह्या भागात ते ते 
समीकरण वापरले तर हे उत्तर येते”. थँक्यू. थँक्यू. म्हणत पुढचे शिकविणे सुरु 
झाले. पण, मध्येच थांबत मला म्हणाले की “तू शिकव जरा सगळे”. 

पुढच्या दहा-बारा तासिका मला फळ्यावर शिकवावे लागले ते सर्व. आणि, 
प्रा तनखीवाले आपल्या वहीत ते सर्व उतरवून घेत होते, इतर विद्यार्थांसारखे. 

कोणताही शिक्षक कसा असावा त्याचे हे तर सर्वोत्तम उदाहरण होते. 
शिक्षकाने काही आपल्याला आले नाही म्हणून कमीपणा बाळगण्याचे कारणच 
नाही. कोणालाही सर्व काही आलेच पाहिजे अस नियम नाहीये नं? दुसर्‍या कोणाला 
येते त्याच्याकडून ते माहिती करुन धेणे हेच तर खरे महत्त्वाचे असते, तुम्हाला 
नाही वाटत? 

त्यांच्या फावल्या वेळात प्रा. तनखीवाले आम्हा विद्यार्थांशी क्वाँटम थियरीतील 
संकल्पना कशा काय सुचल्या वगैरे सांगत, बोलत असत. या थियरीतील प्रश्‍न, 
किचकट गणित, व त्यातील विरोधाभास वगैरे आम्हाला व्यवस्थित समजला त्याचे 
श्रेय खरंच या गृहस्थांना जाते. आम्ही विचारलेल्या कोणत्याही प्रश्‍नाचे उत्तर ते, 
अगदी पुरेसा वेळ घेऊन व व्यवस्थित तयार करुन, सांगायचे. कधीही वेळ मारुन 
नेणारी उत्तरे दिली नाहीत आम्हाला प्रा. तनखीवालेंनी . 

वाचकांपैकी काही जणांना वाटू शकेल की प्रा. तनखीवालेंना येत नव्हते तर 
त्यांनी तो विषय शिकवायला नको होता असे. अशा वाचकांकरीता खालील 
गोष्ट सांगतो. 

प्रा. सत्येंद्रनाथ बोस, आपले ते आईनस्टाईन-बोस संख्याशास्त्रीय पद्धत व 
““बोसॉन”वाले बोस, कलकत्ता विद्यापिठाचे कुलगुरु होते तेव्हाची ही गोष्ट. प्रा.बोस 


१३२ वैज्ञानिक लोक 


यांच्या खास निमंत्रणावरुन निल्स भोर हा जगप्रसिद्ध भौतिकशास्त्रज्ञ (व १९२२ 
सालचा नोबेल पारितोषिक विजेता) कलकत्ता विद्यापिठात, तेव्हा अगदी नवीनच 
असलेल्या, क्वाँटम थियरीबद्दल काही भाषणे देण्यास आला १९३५-४० च्या 
दरम्यान केव्हातरी हे घडले असावे. 

तेथल्या भौतिकशास्त्र विभागप्रमुखांची प्रा. बोस यांनी पहिले ओळख करुन 
दिली. मग, त्या विभाग प्रमुखांनी विभागातील इतरांची ओळख करुन दिली की हे 
प्रा. अमके हे प्रा. तमके, वगैरे वगैरे. मध्येच निल्स भोर त्यांना म्हणाला थांबा. 
थांबा. एक मिनिट. 

त्या रांगेत मागे जात त्याने मोजली तब्बल आठ-दहा माणसं. तो नोबेल 
पारितोषिक विजेता प्रा बोस यांना मग कौतुकाने म्हणाला की तुम्हाला मानलं बरं. 
तुमच्या भौतिकशास्त्र विभागात कितीतरी प्रतिभावंत आहेत. मी तर अजूनही 
सहाय्यक प्राध्यापक आहे. 

मग, बोस महाशय त्या विभागप्रमुखाला बंगालीत काहीतरी बोलले. त्यानंतर 
सुरु झाली ती हे श्री. अमके, ते श्री. तमके अशी पुढच्या इतरांची ओळख. 

त्या विभागात खरंतर सत्येंद्रनाथ बोस व तो विभागप्रमुख यांच्या शिवाय 
कोणीही, प्राध्यापक तर राहूच द्या, अगदी आचार्य पदवी धारक संशोधकही नव्हता. 
दहावी-बारावीच्या शिक्षकांसकट अगदी सर्वानाच “प्राध्यापक” असेच तर आपण 
म्हणत असू. असो. निल्स भोरचे भाषण सुरु झाले. भाषणाचे दालन खचाखच 
भरलेले होते. त्यातले गणित तेथे उपस्थित किती जणांच्या लक्षात आले ते वगैरे 
सोडा. पण, भाषण देता देता निल्स भोर मात्र एका ठिकाणी स्वतःच अडखळले. 
एक-दोन मिनिटे त्यांनी त्या गणितीय पद्धतीबद्दल विचार केला. पण, आपणच 
आणलेले ते समीकरण आले कसे ते त्यांना सांगताच येईना. 

सरतेशेवटी ते बोस महाशयांची मदत मागते झाले की “कदाचित प्रा. बोस 
सांगु शकतील की हे उत्तर आले कसे ते”. बोस महाशय तेव्हा तर आपले डोळे 
मिटून बसलेले होते. पण, निल्स भोरचे ते म्हणणे संपले काय आणि त्यांनी डोळे 
उघडून ते उत्तर कसे आले ते स्पष्ट केले. मग, निल्स भोर साहेबांचे भाषण 
प्रा. बोस यांना धन्यवाद देत पुढे सुरु झाले, आणि सुरु झाले प्रा. बोस यांचे खुर्चीत 
बसून ते भाषण ऐकणे, पुन्हा डोळे मिटूनच. 

प्रा. तनखीवालेंचा आचार्य पदवीचा प्रबंध आम्ही कॉलेजच्या वाचनालयात 
पाहिलेला होता, व आम्हाला शिकवत होते त्याच गणिताचा वापर त्यांनी त्यात 


वैज्ञानिक लोक १३३ 
केलेला होता. मग शिकवितांना ते जे अडखळले होते ते निल्स भोर साहेब जसे 
अडखळले तशाच सारखे म्हणायचे. असे अडखळायला का होते ते फक्त 
मानसशास्त्रज्ञांनाच माहिती असावे. 

प्रा. सत्येंद्रनाथ बोस यांच्यासारखे डोळे मिटून भाषण ऐकणारे बरेच 
असायचे. प्रा. जयंत नारळीकर, प्रा. अजित केंभावी (आता पुण्याच्या आयुका चे 
संचालक) हे त्यातलेच होते. या सर्व महानुभावांचे नेहमीच अनुकरण करणारा मी. 
मुलभूत फरक मात्र एवढाच की ते सर्व तन्मयतेने ऐकत असतात, आणि मी .. 

मल्लखांब, जिम्नॅस्टिक्स, बास्केटबॉल, व्हॉलिबॉल वगैरे खेळण्यातच मी दंग 
रहात असे. इतर कशाचीच कोणतीही फिकीर करणे स्वभावातच नव्हते माझ्या. 

मोठा भाऊ हेमंत तेव्हा नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात 
शिकत होता. त्याच्या दिलिप जोशी, अविनाश देशमुख वगैरे मित्रांबरोबर मी मग 
मेडिकल कॉलेजात जाणार बास्केटबॉल खेळायला दुपारी. संदीप, गणेश नारनवरे, 
अविनाश जोशी, राजु देशपांडे, विवेक पिंप्रिकर, मी व इतरांचे संध्याकाळी आमच्या 
कॉलेजच्या जिममध्ये मल्लखांब व जिम्नॅस्टिक्स खेळणे चालायचे अगदी रात्री 
आठ-नऊ वाजेपर्यंत. बेफिकिरी हा मग आमचा सर्वांचाच पिंड होता. 

भौतिकशास्त्रात विज्ञान पारंगत झालो. त्या वर्षीच्या अंतिम प्रात्यक्षिक 
परिक्षेत मला आला हॉल इफेक्ट (५91 ९१६८) या नावाचा प्रयोग. माझी सवय 
ही की सर्वच साहित्य व्यवस्थित काम करते की नाही ते तपासणे. ही माझी सवय 
तर अगदी आमच्या (गच्चीवरच्या) सुसज्ज प्रयोगशाळेत प्रयोग करतांना मला 
जडली होती. मी दिलेली उपकरणे तपासली, तर त्यातील रेसिस्टन्स बॉक्स 
नादुरुस्त असलेला मला आढळला. 

मी आमच्या तेव्हाच्या अंतर्गत परिक्षक (nt०rn॥। ०४०००) महोदयांना 
ते सांगितले तेव्हा मलाच रागवायला सुरुवात केली त्या माणसाने. प्रॅक्टिकल बुक 
मधून सर्व उतरवायचे सोडून तू कशाला हात लावला त्या उपकरणाला मुर्खा, असे 
म्हणाले ते. मुंबईहून आलेल्या बाह्य परिक्षकाला हे असे झाले ते तर माहिती नव्हते. 
त्याने मला थोडावेळ दुसरी रेसिस्टन्स बॉक्स उपलब्ध होई पर्यंत थांबण्यास 
सांगितले. मग प्रयोग करुन दाखव असे तो म्हणाला. मी मग दुसरी चांगली बॉक्स 
मिळाल्यावर त्याला तो पूर्ण प्रयोग व्यवस्थित करुन दाखवला तेव्हा तो गुड, फारच 


१३४ वैज्ञानिक लोक 


चांगले, असे वगैरे बोलला. त्याने विचारलेल्या सैद्धांतिक प्रश्‍नांची उत्तरे देण्यात 
मला कोणतीही अडचण अजिबात नव्हतीच. 

पण, या प्रात्यक्षिक परिक्षेतही मला गुण देण्यात आले ते २०० पैकी १२५, 
आणि इतरांना मात्र १८०-१९५. मग काय, (विद्यापिठाच्या पदव्युत्तर विभागाच्या) 
पहिल्या आलेल्या मुलीत आणि माझ्यात आला तो ७ गुणांचा, केवढा मोठ्ठा, फरक 
होता, नाही का ? 

किती गुण मिळाले त्यावर कोणाचेच मुल्यमापन आमच्या पैकी कोणी कधी 
केलेलेच नव्हते व आजही करत नाही. कोणाजवळ प्रशस्तीपत्र आहे की नाही त्याचे 
आम्हाला कोणतेही सोयरसुतक नाही, करता येते का दाखव. तेवढेच खरे महत्त्वाचे 
असते. शासकीय विज्ञान संस्थेत व नागपूर विद्यापिठात सगळेच काही आलबेल 


नव्हते, नंतरच्या परिक्षा घोटाळ्यांची बीजे कदाचित तेव्हाची रोवलेली असतील. 
(OOO) 


मल्लखांब प्रशिक्षक 


विज्ञान पारंगत होता होताच मी टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च 
या मुंबईतील जगप्रसिद्ध संस्थेत संशोधन विद्यार्थी म्हणून अर्ज केला. तेथे इंटरेव्ह्यू 
देखील देऊन आलो. पण, तेव्हा काही माझी निवड त्या संस्थेत झाली नाही. 

जी.आर.ई. व टोफल (Graduate Record Examination - GRE 
and Test of English as Foreign Language - TOEFL) या परदेशी 
विद्यापिठांमध्ये जाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परिक्षांची मी तशीही तयारी चालू 
ठेवलेलीच होती. 

त्या १९८२च्या ऑगस्ट महिन्यात श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळातर्फे 
मला विचारणा करण्यात आली की ४ मराठा लाईट इन्फंट्रीच्या बहादूर जवानांना 
मल्लखांबचे प्रशिक्षण देण्यास जाणार का? त्यासाठी मी एका पायावर तय्यार झालो. 
अर्थातच, बाळमामा ह्या नेमणूकी मागे होता ते आता वाचकांच्या ध्यानी आलेच 
असेल. 

नोव्हेंबर महिन्यात जिथे ४ मराठा बटालीयनचा पाडाव होता तिथे मी 
पोहचलो. तेथल्या कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टनंट कर्नल येवले यांना पोचल्या पोचल्या 


वैज्ञानिक लोक १३५ 


रिपोर्टिंग केले. मला व्यवस्थित, सुशिक्षितासारखे, मराठी बोलतांना पाहून, कर्नल 
येवले साहेबांनी बोलता बोलता इंग्रजीत बोलणे सुरु केले. मग मीही त्या भाषेतच 
बोलणे सुरु केले ठेवले. 

मग काय विचारता, माझ्या इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्वाने कर्नल साहेब जरा 
चक्रावलेच. त्यांची अपेक्षाच नव्हती की मी काहीही इंग्रजी बोलेन. त्यांना तर वाटत 
होते की मल्लखांबासारखे अस्सल रांगडे भारतीय व्यायामप्रकार करणारे अशिक्षितच 
असतात. मी त्यांना सांगितले की मी नुकतीच भौतिकशास्त्रात विज्ञान पारंगत 
पदविका प्राप्त केली आहे असे, तर त्यांचा तर विश्वासच बसेना. 

विज्ञानाचा विद्यार्थी, आणि खेळणार रांगडे भारतीय खेळ ? मी सांगितले 
त्यांना की मल्लखांबासारखा दुसरा सर्वांगसुंदर व्यायाम प्रकार खरंच नाही, व 
त्यामागची वैज्ञानिक कारणेही मी सांगितली तर त्यांना माझे कौतुकच वाटले. 

माझी तर एकजात सर्वच शालेय मुलांना व मुलींना विनंती आहे की त्यांनी 
मल्लखांब हा व्यायाम प्रकार (अगदी जमला नाही तरी) अवश्य करुन पहावा. 
श्री. प्रभाकरराव वैद्य यांच्या मुली व स्वप्ना (बाळमामाची मुलगी व आता सौ.स्वप्ना 
विक्रम सरुरकर) या मामेबहिणीही अगदी नामांकित मल्लखांब पटू झाल्या आहेत. 
त्यापैकी काही तर चांगल्या कॉम्पुटर इंजिनियरही आहेत. 

तुम्ही मल्लखांब करता तेव्हा, शरीराची लवचिकता वाढविणारे वेगवेगळे 
आसनांचे प्रकार अगदी सहजच घडतात. मेंदुलाही व्यवस्थित रक्तपुरवठा होतो हा 
वेगळा फायदा असतो. 

चार मराठा. सगळेच अत्यंत साहसी व बहाद्दर जवान होते. प्रशिक्षण सुरु 
झाल्यानंतर एखादा महिना झाला असावा. मल्लखांबावर बैठी झाप नावाचा एक 
प्रकार करतांना बरेच जवान बिचकायचे. त्यांना जरा स्फुरण चढावे म्हणून मी 
सहजच चिडवित बोललो की काय हो, तुम्ही एवढी साधी झाप करायला का कू 
करता आहात, मग युद्धात कसे खेळाल? 

माझी केवढी मोठी चूक झाली होती ते माझ्या ताबडतोबच लक्षात आले. 
एकुण एक जवान कशाचीही कोणतीही तमा न बाळगता तो झाप प्रकार करायला 
लागले. मी थांबा, थांबा म्हणायच्या आतच (कर्नाटकातील) श्री. यल्लप्पा नाईक या 
बहाद्दराने झेप घेतली व तो खांद्याच्या भारावर सरळ जमिनीवर पडला. त्याचे एक 
हाड (कॉलर बोन) तुटले. 


१३६ वैज्ञानिक लोक 


(कोल्हापूरचे) सुभेदार श्री. आबाजी जाधव, (बेळगावचे ) नायब सुभेदार, 
श्री. मारोती पाटील, (अमरावतीचे) लान्स नाईक, श्री. समाधान वानखेडे, वगैरे 
सगळेच गंभीर चेहऱ्याने म्हणाले “साहेब, तुम्ही तर भारतीय जवानांना डिवचण्याचे 
काम केले, मग अजून काय होणार हो.” तसे चिडविण्याबद्दल मी माफी मागीतली 
मग, तर मात्र खदाखदा हसायला लागले सगळेच. म्हणाले, अहो हे असले 
पडणे-झडणे-लागणे तर चालायचेच. 

तोलोलिंग शिखर असो की मुंबईवरचा भ्याड हल्ला. पूर परिस्थिती असो 
की ट्युबवेलमध्ये पडलेले बालक. काहीही असो मग, आपल्या जीवाची बाजी 
लावणारे हे खरे बहाद्दर. याच भारतीय जवानांमुळे आपण आपल्या घरांमध्ये 
आश्वस्त आहोत. 

पण, तरीही विचार करा की या जवानांचे केवळ सोंग करणार्‍या चित्रपटातील 
लुंग्यासुंग्याला मात्र आपण देशाचा हिरो समजतो त्याचा, आदर्श समजतो त्याचा. 
एका चित्रपटात हे बहाद्दर जवान, तर दुसऱ्यात यांचेच पार्श्वभाग हिंदोलन नृत्य. 

सुभेदार श्री. आबाजी जाधव. हे वयाने माझ्या वडिलांएवढे. ४ मराठा तील 
माझ्या दोन-चार महिन्यांच्या वास्तव्यात हे म्हणजे जणु काही माझे वडिलच. 
वेगवेगळी शस्त्रे कशी काम करतात त्या मागच्या भीतिकशास्त्रा- बद्दलही दुपारभर 
मी यांच्याशी गप्पा करणार. 

नायब सुभेदार श्री. मारोती पाटील. यांच्या बाजुच्या खाटेवर बरॅक 
मध्ये मी झोपणार. माझ्या सगळ्या सवयी या गृहस्थाला मग तोंडपाठ. सकाळी पाच 
वाजता हे आवाज देणार घ्या, चहा घ्या. शून्या जवळच्या तापमानात कितीही चहा 
प्या, कमीच असायचा. 

जवळच्या गावातील बाजारात हे मला घेऊन जाणार. तसेच, मला अवगत 
असलेल्या वेगवेगळ्या मोलाच्या गोष्टी मला हे विचारत असत. विविध झाडांविषयी, 
पक्षांविषयी सैन्यात राहून बरीच माहिती यांच्या जवळ असे. उत्साहाने माझ्या पराग 
नलिकांच्या संशोधनाबाबत मी ही सांगितले. 


वैज्ञानिक लोक १३७ 

लान्स नाईक श्री समाधान वानखेडे. अमरावती जवळच्या एका गावातले. 
श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळात गेले होते एकदा हे, तर तेथला तो अवाढव्य 
परिसर व शिस्तबद्ध कामाची पद्धत पाहून भारावले. यांच्या घरी, सर्व कुटुंबाबरोबर, 
बरेचदा रात्रीचे जेवन घेत असे. 

समाधानभैय्या म्हणायचो मी यांना. अगदी नावातच सार्थ असे 
“समाधानी” होते. भारतीयांच्या वेगवेगळ्या सवयींबद्दल बोलायचो आम्ही. शिक्षणाचे 
महत्त्व, समाजातील अनेक कुप्रथा, अंधविश्वास, वगैरे समाधानभैय्यांच्या आवडीचे 
विषय असत. 

भारतीय सैन्यदलातील जवानांच्या तुलनेने भारतीय नागरिक (खणा 
indian citizens) किती बेशिस्त आहेत त्याबद्दल हे खरे चिंतित असायचे. 
साध्या तिकिटाच्या रांगेत शिस्तबद्ध उभे राहण्यास खळखळ करणारे नागरिक 
कितीतरी छोट्या छोट्या गोष्टींवरून कडकडून भांडायचे. दुसर्‍याचे नुकसान केले 
म्हणून आसुरी आनंद घेणारे कितीतरी असायचे. 


| र 


१३८ वैज्ञानिक लोक 


इतिहासात तर अशाच भांडणांनी आपण आपलाच घात करुन घेतला 
असल्याची कितीतरी उदाहरणे आपण वाचतो, पण शिकत मात्र काहीच नाही. ही 
ह्यांची कायम खंत असे. आपले भारतीय सैनिक किती शिस्तबद्ध व शूर आहेत 
हयाचा वाचकांनी कायम विचार करावा. 

समाधानभैय्यांनी माझी ओळख करुन दिली ती नागपूर जवळच्या सिंदी 
गावच्या सुभेदार पेटकर यांची. कलकत्ता-मुंबई रेल्वे मार्गावरचे हे गाव. यांचा 
आग्रह की एकदा आमच्या गावाला कधीतरी भेट द्या. अजूनपर्यंत मात्र हे मला 
जमलेले नाही. 

पुण्याला आचार्य पदवीचे संशोधन करायला गेल्यानंतर या सगळयांचा 
संपर्क तुटला माझा. तोपर्यंत आम्ही एकमेकांना कितीतरी पत्रे लिहिली. 


(ogoXo) 


कोल्हापूरची कार्यशाळा 


माझा बेफिकिरी स्वभाव प्रा. तनखीवालेंनी अगोदरचाच हेरला होता. मग, 
विवेक कडून माझ्या हालचाली बद्दलची इत्यंभुत माहिती ते घेत असत. 

चार मराठा वरुन परत आल्यावर मी परदेशीय विद्यापिठात जाण्याची 
परिक्षा देण्याच्या तयारीस लागलो होतो. प्रश्‍न पटापट सोडविणे, इंग्रजीचे ज्ञान 
वाढविणे, वगैरे सुरु होते. चार मराठात असताना तर दिवसभर माझे त्याबद्दलचे 
मनन-वाचन सुरुच. कारण, प्रशिक्षण कार्य संपल्यावर, माझ्याजवळ तेथे भरपूरच 
वेळ असायचा. 

मला वाटते, १९८३च्या एप्रिलच्या शेवटाची वा मे महिन्याच्या सुरुवातीची 
ही गोष्ट असावी. प्रा. तनखीवालेंना समजले की आईन्स्टाईनच्या सामान्य 
सापेक्षतावादावर कोल्हापूरात विद्यार्थांसाठीची महिन्याभराची एक कार्यशाळा भरणार 
आहे व त्या शाळेत प्रा. जयंत नारळीकर शिकविणार आहेत. त्यांनी मला तेथे 
जाण्यास सांगितले, अर्थात विवेकच्या मार्फत. 

मी कोठेही जाण्यास आता तसा निरुत्साहीच होतो. कारण त्यामुळे आता 
माझ्या परदेशीय विद्यापिठात जाण्याच्या परिक्षांच्या तयारीत खंड पडणार होता. मी 


वैज्ञानिक लोक १३९ 
रितसर अर्ज करण्याची तारीखही आधीच तशी निघून गेलेली होती. मग, मला 
कॉलेजात बोलावून त्यांनी सांगितले की “मी बोललो तिथल्या प्राध्यापकांशी. आता 
तू सरळ कोल्हापूरला जा. उद्याच निघ.” 

मी घरी आलो व आई-वडिलांना सांगितले प्रा. तनखीवाले काय म्हणाले 
ते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आईनेच कधीनव्हे ती भरली माझी बॅग, तर विवेक मला 
रेल्वे स्टेशनवर सोडायला तयार. कधी नव्हे ते हा मला बाहेरगावी जायला 
सोडायला आला होता व चक्क माझी गाडी नागपूर रेल्वे स्टेशनातून रवाना 
होईपर्यंत थांबलेला होता तो. 

मी कोल्हापूरला पोचलो. तेथे पाहिले तर कोणाशीही प्रा. तनखीवाले, 
फोनवर वगैरे, बोललेले नव्हते. पण, आता दस्तुरखुद्दच कोल्हापूरात आल्याने त्या 
कार्यशाळेच्या आयोजकांनी मोठ्या मनानी मला तेथे दाखल करुन घेतले. 

ही कार्यशाळा आटोपल्या नंतर, व मी नागपूरला परत आल्या नंतर, मग 
कोठे मला विवेकने सांगितले की प्रा. तनखीवालेंची त्याला तर आज्ञाच होती की 
“संजयची रेल्वे सुटेपर्यंत त्याला सोडू नको. कोण जाणे त्याचा विचार बदलला तर, 
डब्यात ठिक जागा मिळाली नाही असे वगैरे झाले तर, तो एखाद्या वेळेस 
कोल्हापूरला जाणेच रहित करायचा. त्याला जायलाच भाग पाड, तो गेला हे पहा 
आणि मला येऊन सांग की तो खरंच गेला म्हणून.” 

आता सांगतो की त्यांचा हा अंदाज चुकीचा नव्हताच. गाडीने अगदी 
वर्धा स्टेशन सोडेपर्यंत माझ्या मनात तो प्रवास रहित करण्याचेच विचार होते. 

(ogo) 


जागरुक शिक्षक 


कोल्हापूरच्या त्या कार्यशाळेत मला रहायला मिळाले ते एका शिक्षकाच्या 
बरोबर. पहिल्या दोन दिवसातच या महोदयांनी बघितले की मी एक वही हातात 
ठेवतो, त्यात लिहित काही नाही, पहिले पाच-दहा मिनिटे मी लक्ष देतो भाषणाकडे, 
नंतर चक्क डोळे मिटतो, पण शेवटी टाळ्या वाजवतो. जणुकाही पूर्ण भाषण लक्ष 
देऊन ऐकले अशा जोमात मी टाळ्या वाजवतो. 

खोलीवर परत आल्यावरही मी कोणतेही दिलेले पुस्तक वगैरे वाचत नाही, 
उदाहरणे सोडवत नाही, हे देखील या शिक्षक महोदयांच्या दोनच दिवसात नजरेस आले. 


१४० वैज्ञानिक लोक 


मग काय विचारता, त्या जाड्याजुड्या भुवया असलेल्या व त्यावर एक 
जाड्याजुड्या फ्रेमचा चष्मा घालणार्‍या, जवळपास पूर्ण टक्कल असलेल्या, अगदी 
आईन्स्टाईन छाप मिशा असलेल्या या महोदयांच्या हृदयातील “खरा शिक्षक” 
जागा झाला. 

अंतर्यामी खराखुरा शिक्षक जागा झालेल्या या महाशयांनी मग मला चांगलेच 
फैलावर घेतले नसते तरच आश्चर्याचे. हे होते नाशिकचे श्री सदागोपन पार्थसारथी. 

“यंग मॅन. तू इथे आईन्स्टाईनचा सापेक्षतावाद शिकण्यास आलेला आहे. 
झोपा काढायला नव्हे.” अशी यांनी सुरुवात केली. आणि, गादीवर आडवा 
पडलेलो मी नकळतच, शिक्षकांप्रतीच्या आदराने, ऊठून बसलो. पाच-दहा मिनिटे 
या महोदयांची टकळी चालु होती. 

मला बोलण्याचा वाव मिळाला तेव्हा म्हटले की “जे शिकविले जाते आहे 
ते सर्वच मला येते, व तेच तेच ऐकण्याचा कंटाळा येतोय मला. म्हणून डोळे मिटून 
घेतो वर्गात एवढेच.” मग काय विचारता, या गुहस्थाचा विश्वासच बसेना माझ्यावर. 
वरुन मी अशीही नम्रपणे विचारणा केली की “वर्गात मी काही घोरत वगैरे तर 
नाही नं मोठयाने.” 

मला सरळ सरळ आव्हानच मिळाले की प्रा. नारळीकरांनी सोडवायला 
दिलेला श्वार्झचाइल्ड (8019/51250111त) याच्या विस्तार-काळ भुमितीतील कक्षा 
(particle paths in Schwarzschild's spacetime geometry) कशा असतात 
त्याबद्दलचा प्रश्‍न सोडवून दाखव म्हणून. 

मग घेतली ब्वा माझी वही मी, त्या भुमितीचा अंतर-मापक (line element) 
लिहिला पहिले. आणि, दहा-पंधरा मिनिटात सोडविले ते गणित व दाखविले 
पार्थसारथी साहेबांना की त्या भुमितीत कणांच्या कक्षा कशा असतात ते. 

अंतरात्म्यात जाग्या झालेल्या त्यांच्यातील खर्‍याखुर्‍या शिक्षकाचा राग जरासा 
तरी निवळला असावा असे मला वाटले मग रात्रभरात केव्हातरी या साहेबांनी माझे 
गणित प्रा. नारळीकरांच्या पुस्तकातून बरोबर आहे की नाही ते तपासले असावे. 
पण, सकाळी उठल्यावर मात्र “गुड मॉर्निंग” या खेरीज इतर कोणताही संवाद 
माझ्याशी साधला नाही. 


वैज्ञानिक लोक १४१ 


प्रतिभावान गणिती - श्वार्झचाईल्ड 

कार्ल श्वार्झचाईल्ड. (£०71 9ch७rZऽ०h।।4) एक अत्यंत प्रतिभावान 
गणिती. आईन्स्टाईनने १९१६च्या मार्च-एप्रिल या महिन्यांमध्ये आपल्या सामान्य 
सापेक्षतावादाचे विस्तार-काळ भुमितीचे गणित प्रसिद्ध केले. त्यात होती 
त्याने मांडलेली भुमितीची समीकरणे, ज्यांना आता आईन्स्टाईनची समीकरणे 
असे म्हणतात. 

तर श्वार्झचाईल्डने १९१६च्याच ऑगस्ट महिन्यात त्या गणितीय समीकरणांचे 
एक उदाहरण काढून दाखविले. तेव्हा तो पहिल्या महायुद्धात रशियातील 
रणभूमी लढत होता व तेथूनच त्याने ते उदाहरण आईन्स्टाईनकडे पाठविले होते, 
प्रसिद्ध करायला. 

दस्तूरखुद्द आईन्स्टाईन महोदयांचा विश्वासच नव्हता की त्यांच्या त्या 
समीकरणांचे कोणतेही उदाहरण काढता येईल म्हणून. पण, कार्ल श्वारझचाईल्डने 
तर त्या किचकट समीकरणांचे अगदी सहजच, दोन-चार महिन्यातच, एक उदाहरण 
काढलेले होते. 

हा प्रतिभावंत गणिती त्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात युद्धभुमीवर पसरलेल्या 
रोगराईला बळी पडला. पण, त्याचे नाव मात्र अजरामर आहे, व नेहमीच राहील. 
जर्मनीतील म्युनिच या शहरात आहे आता कार्ल श्वार्झचाईल्ड रस्ता व तेथे आहे 
एक मॅक्स प्लॉक संस्था. 


हे कोण? 

पार्थसारथी साहेबांनी दिवसाची माझी सुरुवात केवळ “गुड मॉर्निंग” एवढेच 
माझ्याशी बोलुन केली होती. नाशत्याच्या वेळेस ही हे महाशय माझ्याशी चकार शब्द 
बोलले नाहीत, व बोलत होते ते एका उमद्या, क्रिम रंगाची जसी व करड्या रंगाची 
जीनची पँट घातलेल्या, तरुणासोबत. 

दुपारच्या जेवणाच्या वेळेस मात्र माझी पार दांडी उडाली. श्री. पार्थसारथी 
महाशय माझ्या एका बाजुला तर तो उमदा तरुण माझ्या दुसऱया बाजुला येऊन 
बसले, व त्या उमद्या तरुणाने मग मला विचारायला सुरुवात केली की मला 
काय काय येते. 


१४२ वैज्ञानिक लोक 


हे उमदे, स्मार्ट, तरुण गृहस्थ म्हणजे प्रा. नारळीकरांच्या मार्गदर्शनाखाली 
संशोधन करुन आचार्य पदवी मिळविलेले व टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ फंडामेंटल 
रिसर्च येथे तेव्हा असलेले डॉ. अजित केंभावी. (प्रा. अजित केंभावी हे सध्या 
पुण्याच्या आंतरविद्यापिठीय खगोलभौतिकी व खगोलशास्त्रीय केंद्राचे, आयुकाचे, 
संचालक आहेत.) 

मी एक भौतिकशास्त्रातील विज्ञान पारंगत पदवी प्राप्त विद्यार्थी आहे हे 
समजल्यावर, मग विचारणा झाली की मी टाटा इन्स्टिट्युटची परिक्षा वगैरे दिलीय 
कां? मी सांगितले की हो मागच्या वर्षी दिली होती व माझी निवड झाली नव्हती 
ते. तर डॉ. केंभावी बोलते झाले की “ठिक आहे. बघू त्याचे नंतर. मी तुला 
भौतिकशास्त्रातील काही प्रश्‍न देईल सोडवायला उद्या. ते मला सोडवून दाखव. 
पुढच्या आठवड्यात उत्तरं दिली तरी मला चालतील. घाई करु नकोस. अगदी छान 
विचार करुन सोडव ते प्रश्‍न.” 

दुसर्‍या दिवशी नाशत्याच्या वेळला मला मिळाला एक कागद, असा ज्यावर 
सुवाच्य अक्षरात लिहिलेले होते दहा-बारा प्रश्‍न. त्या प्रश्‍नांवर मी नजर टाकली तर 
ते प्रश्‍न होते भौतिकशास्त्रातील जवळपास सर्वच उपविभागां वरचे. दादच द्यायला 
पाहिजे यासाठी तर अजितला. प्रश्‍न सोडविणे एकवेळ सोपे, पण कोणत्याही 
पुस्तकांविना प्रश्‍न तयार करणे म्हणजे महादिव्यच असते. 

त्यादिवशीच्या सत्रांची भाषणे चालु असताना मी ते प्रश्‍न सोडवित बसलो. 
दुसर्‍या दिवशी दुपारच्या जेवणाच्या वेळी दिला त्या प्रश्‍नांच्या मी सोडविलेल्या 
उत्तरांच्या कागदांचा एक गठ्ठा, तर डॉ. केंभावी म्हणाले “ओह, गुड. थक्यु.” 
(आता मात्र सांगतो की ही वाक्यरचना ओह, गुड. थँक्यु. - ही अजितची 
सगळ्यात आवडती ते. कारण, कितीतरीदा केंभावी साहेबांच्या तोंडून अगदी 
सहजगत्या हे शब्द बाहेर पडतात.) 

मग म्हणाले की “मी संध्याकाळी मुंबईला जात आहे. प्रा. नारळीकर 
मंगळवारी येतील येथे, त्यांच्या बरोबर पाठवितो तपासून. दुपारच्या चहापानाच्या 
वेळेस मात्र डॉ. केंभावी यांची आज्ञा झाली की “तुझ्याबद्दलची माहिती एका 
कागदावर व्यवस्थित लिहून दे. पाहू तुला टाटा इन्स्टिट्युटच्या इंटरव्ह्यूकरीता 
दुसऱ्यांदा बोलावता येते का. नक्की सांगत नाही, अर्थातच. पण, पाहू.” मी त्यांना 
गुणपत्रिकांच्या प्रती जोडून माझी माहिती असलेला कागद दिला. 


वैज्ञानिक लोक १४३ 


असेही प्रा. नारळीकर 
त्या कार्यशाळेच्या तिसर्‍या आठवड्यातल्या मंगळवारी प्रा. नारळीकर कोल्हापूरात 
आले तेव्हा त्यांनी स्वतःच मला बोलावून घेतले व सांगितले की माझी सर्व उत्तरे 
बरोबर आहेत म्हणून. पुढे हे देखील सांगितले की “तुला इंटरव्ह्यूसाठी टाटा 
इस्टीट्यूटला बोलावले जाईल. डॉ. केंभावी त्या संबंधीच्या पत्राची एक प्रत पुढच्या 
आठवड्यात तुला देतील.” 


जेव्हा त्यांनी मला व्यवस्थित तयारी कर इंटरव्हूची असा प्रेमाचा सल्ला 
दिला त्यावेळला मी मला एखादा प्रश्‍न विचारा मला असे म्हटले तर 
प्रा. नारळीकरांनी विचारला एक प्रश्‍न. त्याचे उत्तर मी जवळपास ३० सेकंदातच 
दिले असावे. ते पाहून म्हणाले - गुड. व्हेरी गुड. 


इंग्रजीतच द्यावा लागणार तो प्रश्‍न इथे, विज्ञानात व गणितात रुची 
असलेल्या वाचकांसाठी. पहा तुम्हाला येते का त्या प्रश्‍नाचे उत्तर तर. 
प्रा. नारळीकरांनी विचारलेला प्रश्‍न होता 


Given Nx N matrices A and B, for which value of N, if any, 
can the following equation possess solutions? 


५) - 3५] 

where Tis an (N x N) identity matrix. 

मग, मी नम्रपणे आठवण करुन दिली की त्यांनी मला हर्मन बॉडीचे ते 
पुस्तक व त्याअगोदर त्यांचा तो विश्वोत्पत्तीशास्त्रातील संशोधन निबंध पाठविला 
होता त्याची. आणि, त्यांची परवानगी न घेताच, सुरु केले विचारणे त्याबद्दलचे मला 
वाटणारे प्रश्‍न. तर, गालातल्या गालात हासत हे सद्गृहस्थ म्हणाले “मला 
आवडली तुझी विचार करण्याची पद्धत. आता टाटा इन्स्टिट्युटमध्ये भेटु तेव्हा 
त्याबद्दलचे संशोधन करु.” 

प्रा. जयंत नारळीकर व. प्रा. अजित केंभावी या जगप्रसिद्ध प्रतिभावंता 
बरोबर घालविलेला तो काळ मला बरेच काही सांगून गेला. या वैज्ञानिकांची 
सहजता, सहृदयता, लहानांनाच काय अगदी कोणालाही मदत करण्याची तत्परता, 
वागण्या-बोलण्यातील विनम्रता, बोलतांना शब्दांचा केलेला चपखल वापर वगैरे तर 
माझ्याच काय कोणाच्याही मनाला भावणारच. 


१४४ वैज्ञानिक लोक 


श्री. पार्थसारथी बद्दलही वेगळे काय बोलायचे - ते तर असेच असलेले 
हाडाचे शिक्षक.  ---- 

ती कार्यशाळा संपल्यावर मी नागपूरला परतलो. सर्वात पहिले प्रा. तनखीवालेंना 
सर्व वृत्तांत इत्यंभुत कथन केला, तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावरच आनंद तर ओसंडून 
वाहत होता. “पहा बरं. मला वाटलंच होतं की तिथे काहीतरी चांगलं नक्कीच 
घडेल म्हणून. तयारी कर व्यवस्थित आणि जा इंटरव्ह्यूला आता.” असे सांगत 
त्यांनी माझ्याजवळ एक बंद लिफाफा दिला व म्हणाले “मुंबईला गेल्यावर, हे पत्र 
या प्राध्यापकांना देशील. व माझा नमस्कारही सांगशील त्यांना.” (बहुदा प्रा. झा 
यांच्या करीताचे ते पत्र होते) 

“स्वप्ननगरी अनेकांची. पण, मला त्या नगरीचे खास असे आकर्षण नाही. 

मी व विवेक त्या माया नगरीत शालेय स्पर्धांकरीता आठवीत असतांनाच 
एकदा आलो होतो. लोअर परेल हून गोरेगाव येथे काकांकडे लोकलने एकटेच गेलो 
होतो, तेव्हा पाहिले आम्ही की मुंग्यांचे वारुळ फुटल्यावर मुंग्या जशा सैरावैरा इकडे 
तिकडे पळतात, तशी माणसे पळतात मुंबईत. मुंग्यांचे काम तरी जरा शिस्तीचे हो. 
माझ्या चुलत भावंडांना, नरेंद्र, मिलिंद व माधुरी यांना, तर मी बेशिस्त मुंग्या” असे 
मग तेव्हाच चिडविणार. 


इंटरव्ह्यू 

मी गोरेगावला काकांकडेच उतरलो. नेव्हीनगरला टाटा इन्स्टिट्युट 
मध्ये गेलो मग इंटरव्ह्यू द्यायला ठरलेल्या दिवशी. 

साक्षात्काराच्या खोलीत शिरता शिरताच एकाने म्हटले “ओह. प्रा. नारळीकरांनी 
प्रशस्ती देऊन ज्याला दुसऱ्यांदा इंटरव्ह्यू द्यायला बोलावले आहे तो तू आहेस तर. 
बरं, बरं. पाहू तुला काही. येते तरी का ते.” व प्रश्‍न विचारला. त्याचे योग्य उत्तर 
दिले मी, जरा पटकनच. 

तर “तो जरा सोपा प्रश्‍न होता. थोडा कठीण विचारतो. चालेल नं” असे 
म्हणत दुसरा एक सरसावला. त्या गृहस्थाने विचारलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तरही चटकनच 
दिले मी. मग, “अरे वा. येतात तुला सोपे प्रश्‍न. सांग मग आता याचे उत्तर काय 
ते.” असे म्हणत तिसऱ्याने मला विचारला क्वाँटम थियरीच्या संबंधाने एक प्रश्‍न. 


वैज्ञानिक लोक १४५ 

पॉल डिरॅक, वॉल्फगँग पाऊली, यांनी लिहिलेली क्वाँटम थियरी वरील 
पुस्तके मी तोपर्यंत कोळून प्यायलो होतो. माझी स्वतःची मते बनविली होती या 
थियरीबद्दल मी तर. मग काय, अगदी आनंदाने मी त्या प्रश्‍नाचे उत्तर द्यायला 
सुरुवात केली. 

मी उत्तर द्यायला सुरुवात करुन एक-दोन मिनिटेही झाली नसतील, तेव्हा 
तो गृहस्थ मला थांबवित म्हणाला “चुक सांगतो आहेस. प्रश्‍नाचे उत्तर हे नाही. 
” ति. दादा (करबेलकर) यांनी मला सेंद्रिय रसायनशास्त्राच्या बारावीच्या 
पेपरमधील प्रश्‍न तू नीट वाचले नाहीत असे जे म्हटले होते ते मला तेव्हा आठवले. 
म्हणून मी त्या गृहस्थांना म्हटले की मला तुमचा प्रश्‍न पुन्हा सांगा व तुम्हाला सुरु 
काय अपेक्षित आहे ते कृपया सांगा. त्यांनी ते सांगीतले, व मी माझे अगोदरचेच 
उत्तर देणे केले. माझे ते उत्तर कसे बरोबर आहे हे डिरॅकच्या पुस्तकाचा दाखला 
देत मी सांगत होतो. मग तो गृहस्थ मला एका मुद्यावरुन दुसऱया, तिसऱ्या मुद्यांकडे 
वळवत होता. पंधरावीस मिनिटांच्या या खडाजंगीनंतर मला सांगण्यात आले की 
माझा इंटरव्ह्यू संपला. 

इंटरव्ह्यू संपल्यावर मी सर्वात खालच्या मजल्यावर आलो. तेथे 
डॉ. केंभावी दिसले. ते जणु वाटच पहात होते काय होते त्याची. त्यांनी चौकशी 
केली असता मला काय विचारण्यात आले व मी काय उत्तरे दिली ते त्यांना 
सविस्तर सांगितले. तेथेच उभ्या असलेल्या त्यांच्या मित्रानी (डॉ. पिल्ले) क्वाँटम 
थियरी संबंधातले माझे उत्तर अगदी बरोबर आहे असे म्हटले. 

डॉ. केंभावींनी मग मला विचारले की तुला दुसऱया कमिटीकडे पाठविले 
आहे का? तर मी सांगितले की नाही. दुसरी कमिटी आहे ते मला माहिती नाही. 

जरा उद्विग्न होत डॉ. केंभावी म्हणाले की “जाऊ दे. या लोकांना काय 
करायचे ते करु दे. आता, तू “जी आर ई” दे. मी स्वतः आवश्यक ती सर्व 
प्रशस्तीपत्रे देईन तुला. जयंतही देईलच. तर “जयंत” म्हणजे कोण हे माझ्या 
अर्थातच लक्षात न आल्याचे ओळखून ते मग पटकन म्हणाले की 
“प्रा. नारळीकरही देतील प्रशस्तीपत्रे तुला.” 


(oO) 


१४६ वैज्ञानिक लोक 


माझे अपयश ? छे, शक्‍यच नाही 


संशोधन विद्यार्थी म्हणून माझी निवड दुसर्‍यांदा झाली नव्हती टाटा इन्स्टिट्युट 
या संशोधन संस्थेमध्ये. ती मग अशी. आदल्या वर्षीचा इंटरव्ह्यू काही फार 
वेगळा नव्हता. 

टाटा इन्स्टिट्युटमध्ये संशोधन विद्यार्थी म्हणून माझी निवड झाली नाही ते 
“माझे अपयश आहे” असे मी तेव्हाही मानले नव्हते, व आजही मानत नाही. हे 
अपयश खरंतर तेथील निवड पद्धतीचे, व त्या इंटरव्ह्यू कमिटीतील लोकांचे. 


माझ्या भौतिकशास्त्रातीलच नव्हे तर इतरही क्षेत्रातील संशोधन क्षमतेबद्दल 
तर अगोदरचाच दाखला अनेकदा मिळालेला असल्याने प्रा. तनखीवाले, 
प्रा. (बाळुकाका) पत्की, प्रा. (गोपाळकाका) धिके, डॉ. तारक काटे, प्रा. (दादा) 
करबेलकर वगैरेंना तर माझ्यावर केवढा विशवास. त्यांचा विश्‍वास अनाठायी नव्हता 
हेच तर नंतरच्या माझ्या संशोधनाने मी सिद्ध केले. 


प्रा. नारळीकर व डॉ. केंभावी या (तेव्हाच्या) टाटा इन्स्टिट्युटच्याच 
ख्यातनाम संशोधकांनी माझ्यातील संशोधन क्षमता, थोड्याश्याच संपर्कात का 
होईना, पण हेरलेल्या. पंधरावीस मिनिटांच्या इंटरव्ह्यू वरुन व मी दिलेले क्वाँटम 
थियरी बद्दलचे उत्तर पटले नाही म्हणून हे कसे म्हणता येईल कोणाला मग की मी 
त्या संस्थेत संशोधन करण्यास अपात्र होतो. 


आत्ताच्या मला सुचलेल्या उत्सर्जन लहरींच्या संकल्पनेने तर हेच सिद्ध होते 
की क्वाँटम थियरी मला अगदी पूर्णपणे समजलीय. मला क्वाँटम थियरी व त्यातील 
संकल्पना समजल्याच नसत्या तर उत्सर्जन लहरींची संकल्पना मला सुचणे संभव 
तरी आहे का? 

निवड पद्धतींच्या योग्यतेबद्दल खोलवर विचार व्हावा. संशोधनाची खरोखरच 
क्षमता असलेल्या कोणालाही संधी अवश्य मिळावी यासाठी काय काय करता येईल 
ते पहावे. 

टाटा इन्स्टिट्युटसारख्या जागतिक दर्जाच्या संशोधन संस्थांसाठी तर हा 
विषय महत्त्वाचाच समजायला हवा. आता तरी. 


वैज्ञानिक लोक १४७ 
मी नागपूरला परतलो, प्रा. तनखीवालेंना सर्व वृत्तांत कथन केला तेव्हा 
त्यांना खूपच वाईट वाटले. आणि, मी “'जी.आर.ई”च्या तयारीस लागलो. (“झाले 
गेले सर्व विसरुन” हा शब्दप्रयोग मी करणार नाही, कारण भुतकाळाला मी माझ्या 
वर्तमानावर प्रभावच टाकू देत नाही.) ही परिक्षा कशी पास होईल त्याबद्दलच्या 
माझ्या क्षमतेबद्दलही मला संपुर्ण विशवास होता. आता तुम्ही जर असे म्हणाल की 
या विश्वासाचे काय कारण, तर (अप्रमाणित) परिक्षा संच सोडवितांना मला मिळत 
होते ते शंभर टक्के गुण. एकच संच सोडवितांना नव्हे तर जवळपास सगळेच. 
(oO) 


अजून काही असेच किस्से 


सुभाष भांडारकर. (कसाबसा) विज्ञान स्नातक होऊन स्टेट बँक ऑफ 
इंडियात नोकरीला लागलेला. याला गणितज्ञ फारच आवडतात. कारण काय तर 
याला गणित करता येत नाही व त्यांना ते करता येते. त्याच्या खास आग्रहास्तव 
खालील किस्से सांगतोय. 


१. पत्र आले हो 

एका गणित अभ्यासकाला एकदा लिफाफाबंद पत्र आले. हा तो लिफाफा 
न्याहाळत होता, व सहजच बोलत होता की आता कोणाचे पत्र आले बुवा या 
दिवसांमध्ये. मी तर अगदी परवा परवा एकाला पत्र पाठवले, त्याचे हे उत्तर तर 
असूच शकत नाही. वगैरे वगैरे. 

तेवढ्यात बाजुलाच उभ्या असलेल्या श्रीमती त्याला म्हणाल्या की हे 
लिफाफ्यावरचे हस्ताक्षर कित्ती ओळखीचे वाटते नं. कोण असणाराय रे ही पत्र 
पाठवणारी व्यक्ती. 

पाहू या म्हणत या महाशयांनी तो लिफाफा उघडला, आतला घडी केलेला 
कागद बाहेर काढला. आता हे ती घडी उघडून ते पत्र वाचणार तेवढ्यात यांची 
लहान कन्यका म्हणाली बघू तो लिफाफा मला. छान तिकिट आहे त्याच्यावर. 
म्हणुन तो लिफाफा तिला दिला यांनी व विचारले की सांग बरं कोणाचे वाटते तुला 
हे हस्ताक्षर ? 


१४८ वैज्ञानिक लोक 


तर ती म्हणाली “बाबा, हे तर तुझेच हस्ताक्षर आहे. काय तु तिकिटासाठी 
स्वतःलाच पत्र पाठवायला लागलास का?” 

श्रीमतींनी पटकन तिच्या हातचा लिफाफा ओढला, हस्ताक्षर न्याहाळले तर 
ती पण म्हणाली “अरे, हे तर तुझेच हस्ताक्षर आहे रे. तुच कसं काय लिहिलं 
स्वतःला पत्र ?” यांनी तेवढ्यातच तो घडी असलेला कागद उघडला. तर, त्यांनी 
परवा मित्राला लिहिलेले ते पत्र होते, व खाली यांचीच सही. 

मित्राचा पत्ता लिहिण्याऐवजी यांनी लिहिला होता आपलाच पत्ता. हे 
महाशय आमच्या (गच्चीवरच्या) सुसज्ज प्रयोगशाळेत रसायनशास्त्राचे प्रयोग करायचे 
व वेगवेगळे तक्ते बनवायचे. ते काम सोडून गणिताकडे वळले. 


२. पालकांची काळजी 


पालकांना आपल्या पाल्याबद्दल नेहमीच वाटणारी काळजी, की हा टवाळखोर 
काही अभ्यास वगैरे करतो की नाही. त्याचा हा किस्सा. मी तेव्हा टाटा इन्स्टिट्युटला 
मुंबईला आचार्य पदवी नंतरचे संशोधन करीत होतो. माझे तेव्हा काम चालायचे की 
सकाळी नऊ वाजता ऑफिसात पोचायचे, कॉम्पुटरचा प्रोग्राम लिहायचा, तो काय 
आकडेमोड देतो ते तपासायचे, त्यात योग्य ते बदल करायचे, वगैरे वगैरे. प्रोग्राम 
ती आकडेमोड करायला जेवढा वेळ घ्यायचा, तेवढ्या वेळात इतर काही वाचायचे 
किंवा जे काही लिहायचे असेल ते लिहायचे. 

आठवड्याचा वार कोणताही असो हे काम तर चालणारच. अशाच एका 
शनिवारी मी बसलो होतो कॉम्पुटरच्या खोलीत. तेवढ्यातच माझे गोरेगावला 
राहणारे बाळकाका (वडिलांचे धाकटे भाऊ) सुमारे साडेअकराला तेथे आले. अगदी 
सहजच आले होते ते टाटा इन्स्टिट्युटला. त्यांच्या ऑफिसला कोणत्यातरी कारणाने 
सुट्टी देण्यात आली, व मग माझे कसे काय चालले आहे ते पहावे म्हणून फिरकले 
होते ते. दरवाज्यातच बोलत होतो आम्ही की थांवा एक दोन मिनिट. तो प्रोग्राम 
बंद करतो मी. मग, आपण माझ्या फ्लॅटवर जाऊ असे. 

तेवढ्यातच, घरुन आलेले, प्रा. नारळीकर कुर्ता-पेजामा या टाटा इन्स्टिट्युटच्या 
शनिवारच्या ड्रेसकोडमध्ये हातात काही कागद घेऊन आपल्या ऑफिसकडे चालले 
होते. मला काहीतरी सांगायला ते थांबले, तेव्हा मी ओळख करुन दिली की हे माझे 
काका, वगैरे. 


वैज्ञानिक लोक १४९ 

तर. तर बाळकाकांनी काय विचारावे प्रा.नारळीकरांना? त्यांनी विचारले की 
मी काही अभ्यास वगैरे करतो की नाही. की इकडे तिकडे खेळत राहतो ते. वरुन 
आमची तारीफही झाली की खुपच खोड्या करणारा आहे बरं हा. प्रा. नारळीकर 
हसतच काय म्हणाले ते मात्र सांगत नाही. 


डॉ. दधिच, पुणे 

जुलैच्या कोणत्यातरी आठवड्यात माझ्या हाती एक टेलिग्राम आला. त्यात 
लिहिलेले होते. “संशोधनासाठी स्कॉलरशीप उपलब्ध आहे. तुम्ही रुजू होऊ 
शकता. डॉ. दधिच, गणित विभाग, पुणे विद्यापिठ, पुणे.” मला समजेना की माझा 
पत्ता या गृहस्थाला कोणी दिला ते. मी त्या टेलिग्रामबद्दल काहीही केले नाही 
आठवडाभर. 

ते पाहुन विवेकने तो टेलिग्राम प्रा. तनखीवालेंना दाखविला असावा, अथवा 
त्याबद्दल त्यांना सांगितले असावे. त्यांनी मला बोलावून घेतले कॉलेजमध्ये, व 
पुण्याला जाण्याची जवळपास आज्ञाच केली. मी म्हटले की माझ्या “जी आर 
ईच्या तयारीत सारखा सारखा खंड येतो आहे या इकडे तिकडे जाण्यानी. तर 
म्हणाले की “ठिक आहे. मानतो मी ते शेवटच्यांदा जा आता. डॉ. दधिच यांना 
भेट, व ते काय म्हणतात ते पहा. “जी आर ई”ची तयारी तर तू तिथे राहून 
देखील करु शकशील व स्कॉलरशीपही मिळेल. हो की नाही?” 

मी सुभाष (करबेलकर) याच्याशीही बोललो या विषयावर तर समजले की 
तो भेटला होता. डॉ. दधिच यांना, त्याच स्कॉलरशीपसाठी. त्याने ती आता 
नाकारली होती, कारण तो बंगलोरला जाणार होता रमण संशोधन संस्थेत. त्यानेही 
सांगितले जा म्हणून. 

हे सगळे विचारात घेऊन मग कोठे आमची स्वारी पुण्यास जाण्यास तयार 
झाली. तसाही भाऊ (माझा मोठा भाऊ, हेमंत) तर पुण्यात बी. जे. वैद्यकीय 
महाविद्यालयात मानसोपचार शास्त्रात पदव्युत्तर (एम.डी.) शिक्षण घेत होताच. मग, 
त्याच्या वर्गात त्याच्या मागे बसून त्याच्या शर्ट बोटाला गुंडाळणे-सोडणे, असे 
करावयासा मिळणे ह्यातच मला स्वारस्य होते. 


१५० वैज्ञानिक लोक 


स्वातंत्र्यदिनाच्या आसपास मी पुण्यात दाखल झालो. दुसऱया दिवशी भाऊबरोबर 
त्याच्या लुनावर पुणे विद्यापिठाच्या गणित विभागात गेलो. पाहिले तर डॉ. दधिच 
यांच्या खोलीत कोणीच नव्हते. चौकशी केली तर एक गृहस्थ म्हणाला डॉ. दधिच 
विभाग प्रमुखांच्या खोलीत फोनवर बोलत आहेत, तेथेच जाऊन भेटा त्यांना. काही 
हरकत नाही. 

त्या खोलीत डोकावलो तर तेथे एक व्यक्ती टेबलावर बसून, एक पाय 
जमिनीवर तर दुसरा खुर्चीच्या पाठीवर ठेवलेला गुडघ्यापासून आरामात हलवत 
हलवत, फोनवर बोलत होती. बोलणे संपवून ती व्यक्ती उभी झाली तेव्हा लक्षात 
आले की त्या व्यक्तीने जीनच्या निळ्या पँटवर पायघोळ असा खादीचा, राखाडी 
रंगाचा, झब्बा घातलाय व पायात चप्पला होत्या. हे गृहस्थ होते डॉ. नरेश दधिच. 

बोलणे संपवून टेबला वरुन उठलेल्या डॉ. दधिच यांनी माझ्याकडे प्रश्नार्थक 
मुद्रेने पाहिले तेव्हा मी सांगितले की मी संजय वाघ, नागपूरहून आलो आहे. मला 
तुमचा हा टेलिग्राम मिळाला म्हणून. व तो टेलिग्राम पुढे केला. 

तो पहात असताना त्यांची नजर माझ्या मागे असलेल्या भाऊवर पडली 
तशी मी ओळख करून दिली की हा माझा मोठा भाऊ हेमंत, बी.जे.ला एम.डी. 
करतोय मानसशास्त्रात सध्या. तर डॉ. दधिच बोलते झाले - अच्छा. डॉ. मोहन 
आगाशेंच्या विभागात आहात तुम्ही तर. तेव्हा भाऊ म्हणाला की हो. डॉ. आगाशेच 
माझे एम.डी. चे मार्गदर्शक आहेत. 

बाहेर येत असताना त्या गृहस्थाने मग माझ्या खांद्यावर हात ठेवत म्हटले 
की “चला. पहिले कँटीनमध्ये एक छान चहा पिऊ, व तेथे बोलू.” मग सुरु झाले 
दर दोन-तीन तासांनी असे चहा पिणे, पुढची चार-पाच तरी वर्षे. 

कँटीनमध्ये आम्ही चहा पित बसलेलो असताना टक्कल पडलेले, जाड्याजुड्या 
भुवयांवर जाड्याजुड्या फ्रेमचा चष्मा घातलेले, व आईन्स्टाईन- छाप मिशा असलेले 
एक गृहस्थ तेथे आले, आणि मग सर्व खुलासा झाला तो टेलिग्राम मला कसा 
मिळाला त्याचा. डॉ. दधिच यांच्या बरोबर एम.फिल. करायला श्री. पार्थसारथी 
पुण्यात आले होते. बोलता बोलता त्यांनी डॉ दधिच यांना माझ्याबद्दल सांगितले. 

डॉ. दधिच मुंबईत टाटा इन्स्टिट्चुटला गेले तेव्हा त्यांनी माझ्याबद्दल 
चौकशी केली असताना प्रा. नारळीकरांनी व डॉ. केंभावींनी त्यांना माझी टाटा 


वैज्ञानिक लोक १५१ 


इन्स्टिट्युटमध्ये विद्यार्थी म्हणून निवड झाली नाही ते सांगितले व माझा नागपूरचा 
पत्ता दिला. असा तो टेलिग्राम मला मिळाला होता. 

डॉ. नरेश दधिच. चुरु या राजस्थानच्या गावाजवळील एका खेड्यातील हा 
माणूस कसा काय पुण्यात पोचला, व कितीतरी धक्के खात खात आंतरविद्यापिठीय 
खगोलभौतिकी व खगोलशास्त्रीय केंद्र (आयुका) या एका आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या 
संस्थेचा (प्रा. नारळीकर यांच्यानंतर) संचालक कसा काय बनला ते सारे खरोखरच 
कौतुकास्पद. 

जिद्द व आत्मविश्‍वास असला की बघा कोण काय करु शकते ते. कोणताही 
न्युनगंड नाही नरेशला की तो एका खेड्यातला त्याचा. उलट आहे तो सार्थ 
अभिमान. परिस्थितीला सामोरे जात सर्व योग्यपणे हाताळणार तो नरेश. मनमोकळा, 
कोणालाही पटकनच मित्र बनविणारा, याचा स्वभाव. वातावरण संशोधनासाठी 
फारसे अनुकूल नसतांना नरेशने जमविला पुण्यामध्ये, गणित विभागात, त्याचा 
मित्रमेळावा - ज्याला आम्ही नाव दिले होते - ऐस्ट्रोफिजिक्स ग्रुप. 

डॉ. संजीव धुरंधर, डॉ. महम्मद सामी, रवी कुळकर्णी, मंजिरी साने, 
पार्थसारथी, सुचेता कोष्टी, वर्षा दफ्तरदार, श्री. चेल्लाथुराई, वगैरे कितीतरी जमले 
होते तेथे. यांच्यापैकी कितीतरी आता आचार्य पदवी प्राप्त. संजीव तर “आयुका” 


तला प्रतिथयश वैज्ञानिक होते. 
(0110111011) 


प्रतिभावंतांच्या सहवासात 

मग, ओळख झाली ती डॉ. संजीव धुरंधर ह्या प्रा. नारळीकरांबरोबरच 
आचार्य पदवीचे संशोधन केलेल्या गृहस्थांची. ते भौतिकशास्त्र विभागात. 

तशीच ओळख झाली ती रवी कुळकर्णी (आचार्य पदवीसाठी संशोधन 
करणारा व माझ्या एक वर्ष अगोदरच तेथे आलेला), मंजिरी भट, (श्री. पार्थसारथी), 
श्री.सोनार, श्री.नवले, या एम.फिल..च्या (डॉ. दधिच यांच्या) विद्यार्थांची, संख्याशास्त्र 
विभागातील डॉ.सी.के.राजु, आचार्य पदवीसाठी संशोधन करणारे अल्लाडी सुब्रमण्यम 
(सुब्बु),, सुषमा बेंद्रे, विनोद जोशी, गणित विभागातील प्रा.टि.टि.रघुनाथन व 
त्यांच्या विद्यार्थीनी श्रीमती भावे वगैरे, ह्यांची सुद्धा ओळख झाली. 


१५२ वैज्ञानिक लोक 

श्री. विनोद जोशी. मला हवे असलेले एक पुस्तक कोणीतरी एकदा 
याच्याजवळ दिले होते. मी कमीतकमी दहा पंधरा तरी चकरा केल्या त्याच्या 
खोलीत, पण तेथे कोणीच दिसेना. तेथील इतरांना विचारायचो तर ते म्हणायचे - 
अरे, तो आत्ताआत्ताच तर गेला इथून. 

बरेचदा एक नेपाळी मुलगाच फक्त दिसायचा इकडे तिकडे जातांना. 
सरतेशेवटी त्यालाच विचारले मी की ह्या विनोद जोशी नावाच्या प्राण्याला तू 
ओळखतोस का म्हणून. तर तो म्हणाला की मीच तो विनोद जोशी. जय नेपाळ. 
विनोद जोशी ने मग एकदा सर्दी-पडश्यावरचे खास नेपाळी औषध मला आणून 
दिले होते ते थेट काठमांडूवरुन. अगदी रामबाण औषध होते ते. 

प्रा.टि.टि.रघुनाथन उर्फ टि.टि.आर. तासिका (पिरेड) संपली की हे, 
श्रीमती भावे, व इतर अनेकजण विद्यापिठ परिसरातील “अनिकेत” कँटिनमध्येच 
सापडणार. प्रा.टि.टि.आर हे नेहमीच टि.टि. खेळणार. यात शलेषालंकार आहे. 
तो कसा ते बघा. 

तेथे बसल्या बसल्या एक दोन कप चहा (टि.टि.) पिणार, व मध्येच हे 
टि.टि. (टेबल टेनिस) खेळणार बाजूच्या खोलीत. एकदोन गेम वगैरे खेळून झाले 
की चहा, चहा पिऊन झाले की एकदोन गेम परत. यांच्या नावातच टि.टि., कोण 
काय करणार त्याला. टि.टि.आर. सरांना सर्व विद्यापिठ ओळखणारे. 

एकदा मला “जयकर” लायब्ररीत कोणतेतरी पुस्तक सापडत नव्हते. 
कॅटिनमध्येच बसलेलो असताना मी सहजच त्याचा उल्लेख केला. तर हे गृहस्थ 
बाजूलाच बसलेल्या बापू (सोनवणे) कडे पाहून म्हणाले की याला का नाही सांगत, 
तो शोधून देईल की तुला. तेव्हा कोठे मला समजले की रोजच ज्याच्या बरोबर 
बसून मी चहा पितो तो बापू हा जयकर लायब्ररीतच सहाय्यक वाचनालय प्रमुख 
(assistant Jibrarian) म्हणून काम करतो ते 

मग काय विचारता, हे बापूचे काम ठरलेले की लायब्ररीतील आम्हाला 
काहीही लागले की ते शोधायचे, लागली तर त्याची प्रत बनवायची व आम्हाला 
कॅटिन मध्येच आणून द्यायची. (बिच्चारा) बापू ही ते काम अगदी आनंदाने 
करायचा. 


वैज्ञानिक लोक १५३ 

बापू दिसला नाही तर हे काम पडणार आमच्या तुषार कुळकर्णी नावाच्या 
मित्राच्या गळ्यात, कारण तोही जयकर लायब्ररीतच कामाला. ह्या उमद्या स्वभावाच्या 
तरुणाला रक्ताचा कर्करोग आहे. हे आम्हाला कधी जाणवलेच नाही तेव्हा. बरेच 
दिवस दिसला नाही म्हणून बापू जवळ चौकशी केली तेव्हा समजले मला. मी 
मुंबईला गेल्यानंतर एक-दोन वर्षातच त्याचे निधन झाले, ते आम्हा सर्वांनाच चटका 
लावून गेले. 

विवेकच्या वर्गातील प्रशांत घोष. पुण्याच्या नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरीत 
संशोधन करायचा. कित्तेकदा माझ्या होस्टेलवर आम्ही रात्रभर गप्पा करत बसायचो. 
मी मुंबईला गेल्यावर तो मला तेथे भेटणार होता. आलाच नाही तेव्हा मी चौकशी 
केली वर्षभरानंतर केंव्हातरी. तेव्हा मला समजले की तो पण आम्हा सगळ्यांनाच 
चटका लावून निघून गेला समोर म्हणून. त्याला देखील रक्ताचाच कर्करोग होता हे 
कोणाला समजलेच नाही. 

बरेचदा रविवारी आम्ही डेक्कन जिमखान्यावर जेवायला जाणार 
संध्याकाळी. एकदा श्रीमती भावे, त्याचा मुलगा हर्षु, टि.टि.आर., हेमंत, सुब्बु व 
मी असे बसलो होतो कोणत्यातरी हॉटेलात. मी ऑर्डर दिली चार बटर नान, दाल 
फ्राय, बटर चिकन, जिरा फ्राईड राईस अशी. तर हर्षु म्हणाला झाले आपली 
ऑर्डर तर दिली. तेव्हा टि.टि.आर. सर त्याला सांगते झाले की अरे, ती त्याची 
एकट्याचीच झाली. तू तुझी सांग आता. तर हा माझ्याकडे पहायला लागला, डोळे 
विस्फारुन.मी ते सर्व संपवतो की नाही त्यावर त्याने लक्षही दिले. 

मी बारा महिने थंड पाण्याने आंघोळ करणारा, म्हणून माझा आहारही 
मोठा, असे मी त्याला सांगितले तेव्हा, सहजच. मग, एक दिवस श्रीमती भावे 
“कटकट” करायला लागल्या - अरे संजय, तू काय सांगितलं रे हर्षुला. तो थंड 
पाण्याने आंधोळ करतोय भर हिवाळ्यातही. आता कुठे आहे ते माहिती नाही म्हणा 
मला. पण, हर्षु हा एक चौकसबुद्धीचा हुशार मुलगा. वडिलांचा वारसा नक्कीच 
मिळाला असावा त्याला. 

सरतेशेवटी या सर्व प्रतिभावंतांचा माझ्यावर हळूहळू परिणाम होवू लागला. 
मी पण जरा अभ्यास वगैरे करु लागलो. अर्थातच, “टि.टि.” पासून वेळ वगैरे 


१५४ वैज्ञानिक लोक 


मिळाला तर. सांगतो, सांगतो आता की माझे अभ्यास करण्याचे ठिकाण होते 
“अनिकेत” उपहारगृह. 
(0010110) 


Big Brother Is Watching You! 


रवी कुळकर्णी. एक हुशार विद्यार्थी. माझ्या बहुदा एक वर्ष अगोदर हा 
संशोधन करण्यासाठी डॉ. दधिच यांच्याकडे आलेला. आईन्स्टाईनच्या सामान्य 
सापेक्षता सिद्धांतातील कोणतेही गणित विचारा याला. पटकनच सांगणार तुम्हाला. 

रवीला आम्ही टोपणनाव दिले होते श्रीयुत स्टिफन. सर्वसाधारण माणसाचे 
हात चालतांना हालतात. तर हा आपले हात जराही हलू न देता चालणारा. सुब्बु 
रवीला खुपच घाबरुन असायचा. आपण त्याला स्टिफन नावाने चिडवतो हे त्याला 
समजलं तर त्याला वाईट वाटेल व तो खुप रागावेल रे. म्हणून तू त्याला तशी हाक 
नको मारु हे सुबु मला वारंवार सांगणार. 

पुण्यात मी पोहोचताच पहिल्या वा दुसऱया महिन्यातच, डॉ. दधिच यांची 
आज्ञा झाली की प्रा.नारळीकर मुंबईत (टाटा इन्स्टिट्युटमध्ये) क्लासिकल 
इलेक्ट्रोडायनमिक्स (८1255८1 electrodynamcऽ) हा विषय तेथील विद्यार्थांना 
शिकविणार आहेत, तर तुम्ही पण तेथे जा व शिका. रवी व मी मग मुंबईला 
आलो, त्या भाषणांना हजेरी लावू लागलो. 

मी श्री.पौत्रिक दासगुप्ता यांच्या तर रवी श्री.समीर माथुर यांच्या खोलीवर 
राहणार, अशी व्यवस्था आम्हीच केलेली होती. हे दोघेही प्रा. नारळीकरांचे 
विद्यार्थी होते. 

कोणाला वाटत असेल की मी तर भौतिकशास्त्र पारंगत असल्याने, मग मी 
तर अगोदरचेच शिकलेलो असेल ते सर्व. बरोबर आहे ते. पण, प्रा. नारळीकरांची 
खुबीच तर ही की कोणत्याही विषयाकडे जरा वेगळ्याच नजरेतून पाहायचे ती जे 
सांगणार ते माहिती असूनही मला नवीनच वाटायचे. एका गोष्टीला किती कंगोरे 
असू शकतात ते तेव्हा मला दिसले. प्रा.नारळीकरांनी दुसऱ्या आठवड्याच्या 
शेवटाला आम्हाला काही प्रश्‍नही दिलेत सोडवायला. 


वैज्ञानिक लोक १५५ 

मी एक कादंबरी वाचत गादीवर पडलेलो होतो, तर पौत्रिकही वाचत होता 
कोणतीतरी एक कादंबरीच. तेवढ्यात रवी तेथे आला आणि मला कादंबरी 
वाचतांना पाहून त्याच्यातला “सिनियर” एकाएकी जागा झाला, व तो ताडकन मला 
म्हणाला की “तू इथे शिकायला आला आहेस. कादंबरी वाचायला नाही. 
प्रा. नारळीकरांनी दिलेले प्रश्‍न सोडव जरा.” 

एक क्षणभर मला व पौत्रिकला काय बोलावे ते सुचले नाही, पण दुसर्‍याच 
सेकंदाला आम्ही दोघेही खदाखदा हसत सुटलो. आमचे ते प्रश्‍न तर कधीचेच 
सोडवून झाले होते. 

ते जेव्हा रवीच्या लक्षात आले, तेव्हा तो जरा ओशाळलाच, कारण तो तर 
एक-दोन प्रश्‍नांच्या उत्तरात अडकलेला होता बराच वेळचा. हा “मोठा भाऊ लक्ष 
ठेऊन आहे, सांभाळून रहा जरा” चा किस्सा नंतरही बरेचदा चघळत असू पुण्यात 
आम्ही. जरा अबोल असलेला तो, बराच बदलला नंतर. 

७ ळ 


गणित, असून असून, असते तरी किती लांबलचक ? 


मला होस्टेलला खोली मिळाली ती पुण्याला गेल्यानंतर सहा-सात महिन्यांनी. 
तोपर्यंत मी श्री. पार्थसारथी जेथे भाड्याने रहात होते त्या श्री. मोरे यांच्या बंगल्यात 
राहत असे. 

एके दिवशी आम्हाला दिसले ते प्रा. सुब्रमण्यम चंद्रशेखर यांनी लिहिलेले 
“कुष्णविवरांची गणितीय संकल्पना-प्रणाली” (Mathematical Theory of Black 
०165) हे पुस्तक. डॉ. दधिच यांच्या टेबलावर दिसले. हे पुस्तक आम्हाला मिळणे 
तर अशक्यच होते कारण नरेश व संजीव हे धुरंधर दिवसभर त्यातील काहीतरी 
चघळत बसणार. श्री. पार्थसारथी व मी, आम्ही, मग असे ठरविले की रात्री जेवण 
झाल्यावर यायचे व त्या पुस्तकातील गणित करायचे. 

साधारणतः आठ-नऊ वाजता यायचो आम्ही विभागात, व बसायचो त्या 
पुस्तकातले गणित करीत रात्री दिड-दोन वाजेपर्यंत. एक जण फळ्यावर सोडविणार 
ते गणित, व दुसरा ते कागदावर उतरवणार. असे करत करत आम्ही त्या 
पुस्तकातील ““सर्वच” गणित सोडविले. 


१५६ वैज्ञानिक लोक 


एकदा त्या पुस्तकातील एका ओळीत दिलेल्या समीकरणापासून त्या खालच्याच 
ओळीतील समीकरणापर्यंत पोचायला आम्हाला लागले ते तब्बल दोन-तीन आठवडे, 
व ते सर्व लिहायला आम्हाला लागले ते जवळपास दोनशे कागद दिसले. पहिल्या 
ओळीतील समीकरणाच्याच बाजूला त्याबद्दलच्या तळटिपे (1001012) चा आकडा 
होता. तो आम्ही पाहिला तर होता, पण ती तळटिप कोणी वाचलीच नव्हती.. 

त्या तळटिपेत लिहिलेले होते - प्रा.चंद्रशेखर यांनी पहिल्या समीकरणा 
पासून ते दुसऱया समीकरणा पर्यंतचे जे गणित केलेले आहे त्या गणिताची दिडशे 
पाने शिकागो विद्यापिठाच्या लायब्ररीत जपून ठेवण्यात आलेली आहेत. कोणाला 
तपासून पहायची असल्यास ती उपलब्ध आहेत. त्यांनी लायब्ररीशी संपक साधावा. 

आम्हाला मात्र आनंदच झाला की आम्ही ते, अगदीच छोटेसे जे, गणित 
केले होते त्याचा. आम्ही त्या पुस्तकात असलेल्या प्रिंटिंगच्या चूकाही काढु लागलो. 

आता मात्र मला कौतुकाने नमूद करावी वाटते ती गोष्ट म्हणजे 
श्री. पार्थसारथी यांचा उत्साह व त्यांची चिकाटी. गणिताचे शिक्षक असलेले 
पन्नाशीचे हे गृहस्थ त्या नवीन असलेल्या विषयाला संपूर्णपणे आत्मसात करायचेच 
या निर्धाराने हे सगळे करीत होते. 

वाचकांनीच सांगावे आता की ही अगदी खरोखरच मनापासून कौतुक 
करण्यासारखीच बाब आहे की नाही ते. “पार्थ” सारखे शिक्षक ज्या विद्यार्थांना 
शिकवीत असतील त्यांना तर वेगवेगळ्या प्रकारचे ज्ञान तर अगदी सहजच मिळत 
असणार. २००९ मध्ये मला पार्थची अचानकच इ-मेल आली. आणि, या सर्व 
आठवणींना उजाळा मिळाला. प्रिय पार्थ, मनापासून अभिवादन. 

७ ळ 


हे कोणते नाव असावे बुवा 


श्री.पार्थसारथी नाशिकला परत गेले त्यांच्या कॉलेजात शिकवायला, तेव्हा 
मी विद्यापिठाच्या आचार्य पदवीचे संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थांसाठीच्या होस्टेलवर 
रहायला लागलो होतो. प्रा.टि.टि.आर. यांच्याकडे गणितातील एम.फिल. ही पदवी 
मिळविण्यासाठी तेव्हा आला होता एक मॉरिशस (॥॥॥115) या देशाचा विद्यार्थी . 
त्याचे नाव हेमंत बेस्सुनद्याल. त्याच्या आडनावाचे ! इंग्रजी स्पेलिंग होते 
3255001099] असे लांबलचक. फक्त एम.फिल. करीत असल्याने त्याला तर 


वैज्ञानिक लोक १५७ 
होस्टेलची वेगळी खोली मिळणार नव्हती तेव्हा. मग, हा माझ्या खोलीवर रहायचा 
माझा “पॅरासाईट” (2745/९) म्हणून. 

पहिले हा खाली जमिनीवर गादी टाकून झोपला एक-दोन दिवस, मच्छरदाणी 
विना. इतके डास चावले त्याला की काही विचारु नका. मी मग त्याला म्हटले की 
आपण एकाच पलंगावर झोपू माझ्या मच्छरदाणीच्या आतमध्ये. हेमंतला हायसे 
वाटले त्याचे. 

आम्ही सगळे, सुब्बु, रवी, हेमंत, वगैरे, माझ्याच खोलीत जेवणार रात्रीच्या 
वेळला. जेवतांना एकदा विषय निघाला तो या महाशयांच्या त्या आडनावाचा. मी 
म्हटले ते नक्कीच “बेसनदाल” असणार कारण ज्याकाळात भारतीय वंशाचे लोक 
मॉरिशसला गेले तेव्हा ते बरोबर बेसन व दाल घेऊन गेले असावेत, व त्यावरुन 
हे आडनाव पडले असावे. आम्ही सर्वच या निष्कर्षापर्यंत पोचलो की हे हेमंत 
महाशय मुळचे भगवान गौतम बुद्धाच्या बिहारचे असावेत, आणि त्यांच्या मुळ 
पुर्वजाचे नाव असावे श्री.विष्णुदयाल. हे जेव्हा मॉरिशसला जहाजाने पोचले 
असतील तेव्हा तेथील (बिच्चाऱ्या) फ्रेंच माणसाला यांच्या नावाचे स्पेलिंग कसे काय 
लिहायचे हा गहनच प्रश्‍न पडला असावा. तुम्हाला काय वाटते, काय असावे हे 
आडनाव ? 


मॉरिशसचा राष्ट्रीय खेळ 


मॉरिशस. भारतीय महासागरात असलेल्या एका छोटेखानी बेटा एवढेच हे 
राष्ट्र. पहिले ही एक फ्रेंच वसाहत होती. असणारच म्हणा एवढ्या छोट्या राष्ट्रा 
जवळही आपली अस्मिता, आपले वेगळेपण दाखविण्याची जिद्द, आपली खास 
ओळख असावी ही आकांक्षा होती. 

हेमंत त्याला अपवाद कसा असणार. तो आम्हाला त्याच्या देशात काय 
काय चालते त्याबद्दल सांगणार. असेच एकदिवस त्याचे बोलणे चालु होते की 
माझ्या देशात हरीणांचा वेगळा पार्क आहे. जेव्हा विशिष्ट संख्येपेक्षा हरणे जास्त 
होतात तेव्हा, आणि फक्त तेव्हाच, त्यातील केवळ वयोवृद्ध हरीणांची शिकार 
करण्याची परवानगी आम्हाला मिळते वगैरे. 


१५८ वैज्ञानिक लोक 


सुबु एक नंबरचा खट्याळ. त्याने म्हटले की “तुझ्या देशाचा राष्ट्रीय खेळ 
कोणता ते तुला माहिती आहे की नाही ते तर मला ठाऊक नाही. पण, मला 
माहिती आहे तुझ्या देशाचा राष्ट्रीय खेळ कोणता आहे ते.” हेमंत अगदी नकळतच 
सुबुच्या जाळ्यात अडकला. त्याने अगदी थाटातच सुबुला आव्हान दिले की सांग 
बरं माझ्या देशाच्या राष्ट्रीय खेळाचे नाव. तर सुब्बु म्हणाला - स्पष्टच आहे तुझ्या 
देशाचा राष्ट्रीय खेळ आहे हॉप, स्टेप, अँड स्विम की (पक, Step & Swim). 
तुझ्या देशात कोणत्याही दिशेला जा छलांग मारुन, दोन पावले चाल, की लागला 
तुला समुद्र. मग तू पोहणारच. हास्याचे फवारेच्या फवारे उडाले मग. 

(oo) 


असेच काही किस्से 


वडिलां बरोबर आई जवाहरनगरला बाहेरगावी. मग, नागपूरात (मुळचा 
गुजरातचा) चुन्नीलाल “आम्हाला स्वयंपाक करुन देणार. आजुबाजुचे सगळेच 
चुन्नीलाल यालाच (आईचा) मुलगा समजायचे. तो होताही तसाच, सोज्वळ. आणि, 
मला मात्र समजायचे कोणतातरी आलेला पाहुणा. कारण मी बाहेर गेलो की केव्हा 
येणार. याबद्दल कुणीच सुतोवाच करीत नसे. 

बरेचदा मी दुपारी झोपलेलो असे. चुन्नीलालला कायमची सुचना दिलेली 
असे की सरळ खिडकीतून हात घालुन दरवाजा उघडायचा, पोळ्या करायच्या, 
आणि जाताना दरवाजा बंद करायचा. सांगायचे तात्पर्य हे की मी गाढ झोपणारा 
होतो. इतका की आजुबाजुच्या आवाजाचा माझ्यावर कोणताही परिणाम होत नसे. 
(हेच तर भाषणा दरम्यान कामाचे.) 

हेमंतलाही माझ्या गाढ झोपेचा एकदा अनुभव आलाच. त्याने एकदा मला 
सांगितलेच नाही की तो त्याच्या मित्राकडेच झोपेल म्हणून, तेव्हा मी बंद न केलेला 
खोलीचा दरवाजा रात्रभर उघडाच राहीला व मी थंडीत कुडकुडत झोपलो होतो. 
काही दिवसांनी तो असाच अकरा-बारा वाजेपर्यंत आला नाही म्हणून मी दरवाजा 
बंद केला व झोपलो. हे महाशय आले रात्री नंतर कधीतरी. त्यांनी दरवाजा 
ठोठावून, खिडकीतून, खुप आवाज दिले मला. सरतेशेवटी सन्माननीय परदेशी 
पाहुण्यांना आपल्या खोलीत आश्रय देऊन भारतवासीयांची लाज राखली ती 
सुबुने. मग, जगाने सुब्बुला धन्यवाद दिलेत. 


वैज्ञानिक लोक १५९ 


एकदा सुब्बुने एका महाशयाला सांगितले की तो टुंड्रा प्रदेशात एस्किमो 
लोकांबरोबर बरेचदा राहून आला आहे म्हणून. कारण काय, तर डिसेंबरातील 
पुण्याच्या कडाक्याच्या थंडीत रात्रीच्या जेवायच्या वेळेस हा माझ्या खोलीत बनियन 
आणि लुंगीवर आला होता. त्याच्या उबदार खोलीतून माझ्या खोलीतील शेगडीजवळ 
तो बसलेला होता. मग त्याला थंडी कशी वाजणार? 

दोनच दिवसांनी (रविवारी) अस्थमा असलेला सुबु मात्र अगदी दिवसाढवळ्या 
एक जाडेजुडे स्वेटर घालून कुडकुडत माझ्या खोलीत आला दुपारी बारा वाजता 
जेवायला. खोलीतील इलेक्ट्रीकची शेगडी लावून त्यावर आपले हात-पाय, छाती, 
वगैरे शेकायला लागला. 

तर त्या महाशयांनी सुब्बुला म्हटले की अरे. तुला केवढी थंडी वाजते 
दुपारी बारा वाजता. तर ठुंडरा प्रदेशात राहिलायस ना? सुब्बुला केवढा आवडला हा 
विनोद ! 

सुबु गेल्यावर हे महाशय मला विचारायला लागले की सुबु खरंच टुंड्रा 
प्रदेशात राहिल होता का. देवाने विनोदबुद्धी वाटली तेव्हा हे गैरहजर असावेत. 


(ogo) 


कुष्णविवरांच्या सानिध्यात 


कृष्णविवर म्हणजे या संकल्पनेतील असे वस्तुमान की ज्यापासून प्रकाश ही 
बाहेर निघणार नाही, कृष्णविवर. आईन्स्टाईनच्या गुरुत्वाकर्षणाच्या संकल्पनेत 
उद्भवणारा एक अजब असा प्रकार. इतर वस्तुमानाबयल त्यातून बाहेर पडायची 
शक्यताच नाही. 

कुष्णविवराच्या आत एकदा काही गेले की त्याला बाहेर पडता येणे नाही 
असे आईन्स्टाईनची गुरुत्वाकर्षणाची कल्पना सांगते. शवार्झचाईल्डचे उदाहरण हे 
या कृष्णविवराचेच असावे. अशा वस्तु की ज्यांना (0191101) स्वश्रमण गती नाही, 
(जशी पृथ्वी एका आसावर फिरते तशी) 

आईन्स्टाईनच्या समीकरणांचे उदाहरण जसे श्वार्झचाईल्टने दिले होते 
तशाच प्रकारचे एक वेगळे उदाहरण १९६३ साली रॉय केर ने (२०४ ६९77) दिले. 
केरच्या या उदाहरणात कृष्णविवराला स्वभ्रमण गती आहे. पेत्रोजने १९६६ साली 
असे दाखविले की केरच्या कृष्णविवराची स्वश्रमण गती कमी-जास्त करता येते. 


१६० वैज्ञानिक लोक 


हॉकिंगने मग असे ही दाखविले की क्वॉटम थियरीनुसार कृष्णविवरातून प्रकाश वा 
वस्तूमान बाहेर येऊ शकते. मग, कृष्णविवर असलेले वस्तुमान आपल्याला 
दिसणार कसे? वगैरे वगैरे प्रश्‍नांची उत्तरे कितीतरी प्रतिभावंतांनी देण्याचा प्रयत्न 
केला होता. 

संजीव आणि नरेश हे धुरंधर कृष्णविवरांसंबंधी संशोधन करीत होते. 
आणि, मग एक दिवस या दोघांनी ढकलले मला त्या कृष्णविवरांकडे . 

पार्थसारथी बरोबर चंद्रशेखरच्या पुस्तकातील गणित करतांना कृष्णविवराची 
स्वभ्रमण उर्जा (7०४३४।००॥] ०००४६५) कमी करण्याची एक कल्पना मला सुचली. 
मग माझा ही शोधनिबंध लवकरच प्रकाशित ऐस्ट्रोफिजिकल जर्नल (^str०ph५ऽical 
Journal) मध्ये १९८४ ला झाला त्या पाठोपाठ दुसरा (पार्थसारथी, धुरंधर, 
दधिच बरोबरचा) अजून एक शोधनिबंध त्याच नियतकालिकात प्रकाशित झाला. 
मग तिसरा फिजिकल रिव्हू (Ph४५।०३1 २९४।९४) या नियतकालिकात छापुन 
आला. पुण्यात पोचल्यापासून दिडवर्षातच तीन शोधनिबंध आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या 
नियतकालिकांमध्ये प्रकाशित झाल्याने माझा उत्साह वाढला होता. इतके चांगले 
संशोधन तर घरबसल्याच होत होते. मग ““जी.आर.ई.” ची परिक्षा देऊन परदेशी 
वगैरे जाण्याचा नाद मी सोडला. 

त्यानंतरची दोन वर्षे मी माझ्या संशोधनाचा आवाका वाढविण्यात खर्च 
केली. वेगवेगळे विषय वाचणे, वेगवेगळ्या प्रकारचे (Measure Theory, etc) 
गणित (सुबु, रवी, वगैर कडून) समजून घेणे, वगैरे बरेचसे उपद्व्याप केले मी 
तेव्हा. क्वाँटम गुरुत्वाकर्षण म्हणजे नेमके काय त्याचाही विचार करत होतो. तेव्हा 
मला प्रा.अभय आष्टेकर हे नाव अत्यंत आदराने घेतले जाते ते लक्षात आले. 

मध्येच अमेरिकेतील जॉर्जिया विद्यापिठाचे डॉ. पॉल विटा (P३७। 1६a) 
हे पुण्यात आठवड्याभरासाठी आले. पॉलचे वाचन अफाटच होते. त्याच्या बरोबर 
कृष्णविवरांच्या संबंधाने भरपूर चर्चा केली. त्यातून मला बरेच शिकायला मिळाले. 
ती माझा आचार्य पदवीचा निबंध लिहितांना मोठूठी शिदोरी मला कामी आली. 

दिर्घिकांच्या व त्यांच्या गर्भाच्या निरिक्षणांशी सांकल्पिक कसे जोडावे (1214012 


theory with observations of galactic nuclei and their environment) 


वैज्ञानिक लोक १६१ 
हे तर असेच अजित, डॉ. अलक रे (टाटा इन्स्टिट्युट मधील), पॉल विटा, 
इत्यादींसोबत बोलताना मी शिकलो. पुण्यात असताना वेगवेगळ्या कॉन्फरन्सेसला 
जायचो तेव्हा हे सगळे भेटायचे. 

१९८४ हिवाळ्यात पुण्याला आले प्रा.अभय आष्टेकर. अमेरिकेत सिरक्युस 
विद्यापिठात (891०५५ (111981५119), तेव्हा, असलेले नामांकित भौतिकशास्त्रज्ञ ते 
होत. सर्वसामान्य वाचकांना कदाचित अवगत नसावे की ते हे कोण, म्हणून येथे 
सांगतो. यांच्या सैद्धांतिक भौतिकशास्त्रातील कामाची तुलना इतर कोणाच्या कामाशी 
करायची झाल्यास मी ती पॉल डिरॅक यांच्या कामाशी करतो. 

वेगवेगळ्या संकल्पनांचा अस्ताव्यस्त पसारा झालेल्या तेव्हाच्या क्वाँटम 
थियरीला सुटसुटीत डिरॅकने गणितीय स्वरुप दिले. तसेच सुटसुटीत स्वरुप क्वाँटम 
गुरुत्वाकर्षणाच्या काही संकल्पनांना दिले ते प्रा.आष्टेकर यांनी. यासाठी त्यांनी 
वापरली ती आईन्स्टाईनची गुरुत्वाकर्षणाची संकल्पना. 

आता, स्ट्रिंग थियरी समाधानकारक नाही, आईन्स्टाईनची समीकरणे 
तर्कशास्त्राशी विसंगत आहेत, क्वाँटम सिद्धांत आईन्स्टाईन म्हणत होता तसाच 
अपूर्ण आहे हे मान्य. पण, हे सर्व असे जरी असले तरी अभयचे काम गणितीय 
दृष्ट्यासुद्धा महत्त्वाचेच होते. 

मी प्रा.आष्टेकरांचे नाव पहिलेच ऐकलेले होते व त्यांचे काही 
शोधनिबंधही वाचलेलेच होते. मग, या प्रतिभावंताला भेटण्याचे आदरयुक्त कुतूहल 
हृदयात होतेचे. 

चंद्रशेखरांचे पुस्तक वाचतांना ८४च्या ऑगस्ट महिन्यात मला एक प्रश्‍न 
सहजच सुचला. हॉकिंग-पेत्रोज यांचे शोधनिबंध वाचून मग मी गणितीय केले, 
इतके सोपे की नरेशचा त्यावर तर विश्वासच बसत नव्हता. कृष्णविवरांचे कोणतेही 
गणित सोपे कसे असणार? 

बोलताना नरेशनी अभयला मी केलेल्या गणिताबद्दल सांगितले. तर मग मी 
ते गणित फळ्यावर करुन दाखविले. तेव्हा मला मोलाचा सल्ला मिळाला की तू 
केलेले अगदी बरोबर आहे. फक्त हे हे अजून करुन दाखवावे लागेल तुला. 

इतकी सोपी गोष्ट होती ती, की ती मला सुचलीच कशी नाही त्याचेच मला 
आश्चर्य वाटले. फळ्यावर जेव्हा ते पुढचे गणित केले, तेव्हा माझी सारीच कोडी 


१६२ वैज्ञानिक लोक 


सुटली. या संशोधकाबद्दलचा माझा आदर मग शतपटीने वाढला ते वेगळे सांगायला 
नकोच. हे संशोधन फिजिकल रिव्हु (71951०1 २०४।०४) या नियतकालिकात मग 
प्रकाशित झाले, अर्थातच, प्रा. अभय आष्टेकर यांना मी मनापासून धन्यवाद दिले. 

बर्‍याच वर्षांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या दरबान येथे माझी व अभयची भेट 
झाली. नाताळ विद्यापिठातील प्रा.फेशलन गोविंदर व मी, आम्हाला, आईन्स्टाईनच्या 
समीकरणांचे एक उदाहरण मिळाले होते. त्या उदाहरणावरुन एक वाद उत्पन्न 
झाला होता. दरबान मधील त्या कॉन्फरन्स दरम्यान केश व मी बोलत उभे होतो, 
आपण केले ते बरोबर आहे अथवा नाही त्याबद्दल. आम्ही बरोबर आहोत असे 
माझे म्हणणे असायचे, तर केश त्यातील भौतिकशास्त्रीय गोष्टींबद्दल साशंक होता. 
(तो गणितज्ञ, भौतिकशास्त्र जास्त न शिकलेला.) 

बोलता बोलता माझे लक्ष समोर गेले, तर अभय थोडा एकटाच उभा होता 
हातात कॉफीचा कप घेऊन. मी पटकन केश ला म्हटले चल, अभयला विचारु 
आपण केले ते बरोबर आहे की नाही ते. मी आमचा मुद्दा सांगितला. तर जे 
करायला आम्हाला नक्कीच खडू व फळा लागला असता ते सर्व गणित मनातल्या 
मनात करुन उत्तर मिळाले की “हो. तुम्ही केलेले बरोबर आहे. त्याचे कारण 
म्हणजे गणितात हे हे असे येते.” 

मी पुर्वी सारखाच चकीत झालो. मला ते गणित त्याप्रकारे सुद्धा करता येते 
ते कसे सुचले नाही त्याचा विचार करताना, अभयला त्या मदती बद्दल धन्यवादही 
दिले नाहीत मी. केश ने त्याला धन्यवाद दिले, तेव्हा कुठे मी पण धन्यवाद म्हटले 
त्याला. केश आणि मी, दोघेही, मग उत्साहाने पुढच्या कामाला लागलो. 

हेमंत मॉरिशसला परत गेला होता. इतरही काही मित्र आपापल्या गावी 
परतलेले. मग, नवे मित्र जमा झाले. राजीव दुसाने, विनय हसबनीस, शरत्वंद्र 
राजर्षी, नितीन करमाळकर, प्रद्युम्न गिरासे, किरण अढी, सुवर्णा, शुभदा वगैरे 
असत. बरेचदा मी बसणार तो भौतिकशास्त्र विभागात या लोकांच्या एयरकंडिशंड, 
थंडगार, प्रयोगशाळेत. 

आदरणीय शरत्वंद्र राजर्षी हे एक उत्कृष्ट व्हायोलीन वादक होते. 
आकाशवाणीसाठी हे वाद्य वाजवायचे. मला पण थोडेसे वाजवता यायचे. आदरणीय 
लोकांच्या संगतीचा असाही एक फायदा, व स्वर्गीय संगीत ऐकायला मिळणार ते 


वैज्ञानिक लोक १६३ 


वेगळेच. ते नंतर इंडस्ट्रीत च हरविले. हसबनीस साहेब लेसर किरणांशी खेळणारे. 
तसे हे साहेब माझ्या गावचेच, मिरजेचे, जे माझे जन्मगाव. सहा फुटांपेक्षाही जास्त 
हे उंच होते. यांनी गाठलेली उंची आमच्यासाठी जवळपास अशक्यच समजा, यांनी 
स्वतःचीच लेसरची इंडस्ट्री काढली . 

कणकवलीच्या, करमाळकर साहेबांना वेगवेगळे दगड जमा करण्याचा छंद 
होता. द्रास-कारगिलला एकदा गेले असताना त्यांनी आणलेल्या काही दगडांपैकीचे 
एक-दोन दगड यांनी माझ्या पाठीवर लादले, त्या दगडांचे ओझे तर मी आजही 
बाळगतो आहे, आनंदाने. आजकाल हे पुणे विद्यापिठाच्या भुगर्भशास्त्र विभागाचे 
प्रमुख आहेत. 

राजीव दुसाने हे एक उत्कृष्ट टेबल टेनीस पटु व प्रा.व्हि.जी. उर्फ 
पंडितराव भिडे यांच्या स्कुल ऑफ एनर्जी स्टडिज मध्ये काचेवर वेगवेगळ्या 
रसायनांचे थर देत जे सोलर सेल बनत त्यांचा ते अभ्यास करायचे. सध्या हे 
मुंबईच्या भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेत प्राध्यापक आहेत. 

माझा संशोधन प्रबंध मी १९८७ ला लिहिला. पुणे विद्यापिठाने तो 
तपासायला दिला केंब्रीज विद्यापिठाच्या प्रा. (सर) मार्टीन रिस (\271।n 1२००5) व 


प्रा. नारळीकर यांना. माझ्या प्रबंधाबद्दल प्रा. रिस म्हणतात - 

The author has tackled an ambitious project, and has achieved 
an impressive amount. The thesis is very well written and clearly 
presented: it offers clear evidence that the author is not only an 
original scientist, but that he has studied and assimilated recent 


research over a broad and challenging field. 
तर प्रा. नारळीकर म्हणतात - 
His main thesis, that the presence of ambient electromagnetic 


field makes a difference to many important issues in black hole 
physics and astrophysics, is original and it has been carried to 


commendable depth. 
मार्टिन व जयंत. तुमच्या दोघांच्याही या शब्दांकरीता अगदी मनःपुर्वक 
धन्यवाद. तुमचे हे शब्द तेव्हा माझा आत्मविश्वास वाढविते झाले. आजही 
संशोधनात मी कुठेही अडखळलो, गोंधळलो, की तुमचे हे शब्द वारंवार वाचतो. 
(४110180) ) 


१६४ वैज्ञानिक लोक 


कृष्णविवरापासून सुटका 


बरीच वर्षे मी कृष्णविवरांच्या आजूबाजूला घोटाळत अडकलो होतो. माझा 
आचार्य पदवीचा प्रबंध सरते शेवटी मी त्या कृष्णविवराला समर्पण केला, त्याची 
स्वभ्रमण गती कमी करुन उर्जा घेत जो बाहेर पडलो तो एक जाडाजूडा पैलवान म्हणूनच 


Rotating Black Hole € 


ET 


+ रु लला, | ट * 
_ 0 ` 
ह / त ,  MyPhD Thesis! 
ज \ err 
Penrose Process |= ह \ 
fT \ | ) 
Original idea of Cartoon | क री प \ रै 
by CV Vishveshwara कः 


f 
| 
< 


व 
कुष्णविवराने मला असे काही बाहेर फेकले की मी सरळ तो थेट मुंबईच्या 
टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चमध्ये आचार्य पदवीनंतरचे संशोधन करण्यासाठी 
पोहोचलो. तेथून हार्वर्ड-स्मिथसोनियन सेंटर फॉर ऐस्ट्रोफिजिक्स, आयुका, करत 
करत मग मी नागपूरात सेंट्रल इंडिया रिसर्च इन्स्टिट्युटमध्ये पोहोचलो. कृष्णविवराने 
मला जी उर्जा तेव्हा दिली होती ती आजतागायत तशीच आहे माझ्याजवळ, 
मी अजूनही पैलवानच आहे. 
(ogoXo) 
असा पोचलो मी वैज्ञानिक लोकात 
आता, अजून काय सांगू, 
चालु आहे माझे वैज्ञानिक लोकात भ्रमण. 


(ogoXo) 


वैज्ञानिक लोक १६५ 


काही मित्रांचे मनोगत 


संजयचा आणि माझा संबंध तसा तो ॥॥.४०. करिता विज्ञान संस्थेत आला 
तेव्हाच झाला. त्याच्या 719५1०5 च्या ज्ञानाबद्दल तेव्हाच चर्चा होती. पण खरा 
संबंध आला तो जेव्हा हार्वर्ड वरुन परत आल्यावरच. त्यानंतर आम्ही सेंट्रल 
इंडीया रिसर्च इन्स्टीट्यूट काढली; ती एका विशिष्ट उद्देशाने. आपण खूप चांगल्या 
191०5 मध्यल्या 1१०5०६ करणार्‍यांना एक चांगला प्लॅटफॉर्म मिळावा व त्यांना 
चांगले पैसे देता यावे. संजयला स्वतःला अनेक संस्थांमधून निमंत्रण मिळाले होते. 
पण आमच्या उद्देशाने तो भारावला होता. 

संजयकडे इंजिनियरींग कॉलेजमधील दोन विद्यार्थी 019५105 चे प्रात्याक्षिक 
करण्याकरिता यायचे. त्यांच्याकरिता आम्ही 10511 ०१८८४ नावाचा प्रयोग ठरविला. 
Joshi effect ला Theoretical ७955 देण्याचे काम आम्ही केले. त्याबद्दलची 
माहिती May 22, 2011 Indian 191655 या वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध झाली. 
तसेच या थियरीचा Research paper Current Science च्या Vol. 101, 
No.9, 10th Nov, 2011 या अंकात प्रसिद्ध झाला. 

संजय 1112061291 Ph५५।८ऽ चा तर चांगलाच जाणकार होता पण तो 
खूप चांगले नविन Experiments पण तयार करायचा. स्वतःच्या develop 
केलेल्या !h९०7४ चे experimental 10० पण तो द्यायचा. T९०7५ आणि 
2xP९rim€n मध्ये खूप गती असलेला हा एक असामान्य P५5८५! होता. 

संजयला प्रवासाची पण आवड होती. स्वतःच्या मोटार सायकलने अनेक 
जागी तो प्रवास करायचा. 

त्याच्याकडून आमच्या फार अपेक्षा होत्या. २९1०४४६५ ०£ (11182 आपण 
कसे सोडू शकतो हे त्याने एका प्रयोगाने (Thought Experiment) दाखविले 
होते. त्याच्या आकस्मात मृत्युने जग एका खुप चांगल्या 019५1लं ला मुकले. 
देवाने त्याला पुन्हा P5८५४ म्हणूनच जन्माला घालावे ही ईच्छा. 

संजयने वैज्ञानीक लोक हे पुस्तक २०१० सालीच लिहिलं होतं. पण त्याच्या 
प्रसिद्धीचा मुहुर्त तो जिवंत असताना पर्यंत लागला नाही. त्याच्या मृत्युनंतर त्याचे 
कागदपत्र चाळतांना ह्या पुस्तकाची प्रत सापडली आणि आम्ही मित्रांनी त्याला 
प्रकाशित करण्याचा घाट घातला. आज १५ मे २०२३ ला संजयला जाऊन ३ वर्षे 
होत आहेत. त्याला आमची श्रद्धांजलीरुपी ही भेट आहे. 

- डॉ. दिलीप आबासाहेब देशपांडे 


(ogoXo) 


१६६ वैज्ञानिक लोक 


Central India Research Institute ((]]२]) was the brainchild of 
Dr. Sanjay M. Wagh, who led the institute to its glory! Now only 
memories linger in my mind! Untimely demise of Sanjay Wagh was 
a great shock to all of us. He was not only my Ph.D. guide but a very 
good friend and supporter. Because of Sanjay’s support, and his 
dedicated attitude towards his students, | could complete my Ph.D. 
work. He was the person who took me to the field of research in 
mathematics and Astro physics on the National and international 
level. He was the man, dedicated to his research work. He was a 
scientist of repute and an example for scientific community to follow! 
He followed the path of a true scientist, by not boing before the 
established authorities or theories. He followed his new path with 
proper logical reasoning." 

Dr. Sanjay Wagh proposed that light consists of momentum 
less quanta of only non-kinetic and non-potential energy. The 
equality of inertia and gravitational mass of a body is explained by 
him in a general manner. Dr. Wagh also proposed the emission origin 
forthe wave phenomena and universal theory of relativity. Dr. Wagh 
was associated with many national and international societies of 
scientists and professionals. His research area includes theoretical 
astrophysics, image processing, fundamental physical interactions, 
nano scale phenomena, Joshi effect, category theory and physics of 
sports. Apart from his research activities, he was also a sports person, 
especially Malkhamb player. 1 was lucky enough, to have a long 
association with him. He gave me opportunity to visit LU.C.A.A 
(Pune) and to Natal University Durban South Africa to present my 
research work. Not only that 1 had the opportunity to be his first 
Ph.D. student. Other than the field of science, he was also a voracious 
reader in different branches of knowledge. We use to differ on 
different social and political views. 

Our views were diametrically opposite in nature but we were 
in agreement that we agree to differ! 1 use to call him person with 
caliber and status but on the wrong side of the fencing! Any way I 
will remember him as a person of great caliber and dedication to the 
field of science. 

- Dr. Pradeep Muktibodh 


वैज्ञानिक लोक १६७ 


कुठून सूरुवात करायची? जुलै १३, २०१९, स्टॉकहोमचा सिटी हॉल. आम्हाला 
गाईड सांगत होता, वर जुरी मेंबर्स चे चेंबर. डावीकडे या वर्षीचे विजेते, ज्यांना नोबल 
प्राईझ हयात असताना मिळणार ते 'हयात' असलेले. शब्द कानातून मेंदूपर्यंत जेमतेम 
पोचले आणि मला रडू आलं. 

दोन महिन्यापूर्वी एका अत्यंत बुद्धिमान शास्त्रज्ञाला भारत देश मुकला होता, 
तो आयुष्याची दोरी बळकट असती तर तिथेच बसला असता. आमचा सर्वांचा लाडका 
डॉ. संजय वाघ. कधीतरी नोबल प्राईझ त्याला मिळालं असतं ही माझी धारणा एकवेळ 
भाबडी असू शकते, पण विधात्यानं दोरी जरा लांब दिली असती तर संजय देखील 
दुर्दम्य इच्छाशक्तीचा, असामान्य बौद्धिक ताकदीचा वैज्ञानिक होता म्हणून नोबल 
परितोषिक त्याला मिळणं अशक्य नव्हतं. 

आम्हा सामान्य माणसांनांच असामान्य माणसं लाभतात. ती सोबत असताना 
तुम्हाला आयुष्यात सकारात्मक कलाटणी मिळतेय हे खूप नंतर कळतं. वेळ निघून 
गेलेली असते. मग बसतो आम्ही, पाढे वाचत. ऑक्टोबर १९७७, संजय आणि मी, 
रक्तदान करताना आमचे टेबलस्‌ सोबत होते तेव्हा भेट झाली. मोहता सायन्स 
कॉलेजला कॅम्पमध्ये आम्ही दोघही, प्रथमच रक्तदान करत होतो. 

कुरळे केस, सावळा, तरतरीत, स्मार्ट संजय पण त्यानी ऑक्टोबर महिन्यातही 
स्वेटर का घातलं होतं कळलं नाही. त्याच्या बाबत असे कित्येक अनुत्तरीत प्रश्‍न होते. 
जन्मभर मुकाट्याने कित्येक प्रश्‍न राजा सारखे सोडवूनही त्याचे स्वतःचे किती प्रश्‍न 
अनुत्तरीत होते ते दुःख कधी चेहऱ्यावर दिसलं नाही. 

संजय एक उत्तम कवी होता, जिमनॅस्ट होता, कुक होता, मल्लखाम्ब पटू होता, 
लेखक होता, व्यासंगी होता, संपादक होता. ही यादी संपणार नाही. अष्टपैलूच नव्हता 
तर चौसष्ठ कला दालने उघडू शकणारा योद्धा होता. 

आई-दादांसाठी कायम तत्पर सेवक होता. सर्वावर प्रेम करणारा एक हळवा 
जीव होता. त्याचे निर्णय उत्तम असत. पण आयुष्यात काही विरळाने घडलेल्या चुकींची 
गंभीर अशी किंमत जन्मभर मोजूनही त्याचा कधी उल्लेख नाही केला त्याने. परिस्थिती 
सोबत नेटाने दोन हात करणारा विलक्षण योद्धा होता तो. 

पसाभर प्रेम करायचा सगळ्यांवर. साधेपणात जगून अनन्य साधारण, असामान्य 
जनांसोबत सहज सहज सूर जमले त्याचे. मधाच्या पोवळ्यासारखा सर्वांना सगळं काही 
देऊ करणारा स्वतःमात्र मधमाशीसारखा बेचैन असे. 

आता ते सारे कप्पे कोरडे पडलेत. आता तिथे मेण तेवढं राहिलंय. 


वी ऑल मिस यु संजय. - सुशांत झाडगांवकर, नागपूर. 


१६८ वैज्ञानिक लोक 


माझा मित्र, सहकारी व मार्गदर्शक डॉ. संजय मोरेश्वर वाघ यांची प्रथम 
भेट साल १९७७ ला झाली. तेव्हापासुन १५ मे २०१९ पर्यंत जवळपास ४२ वर्षे 
मैत्री टिकली, पण हा खगोलशास्त्रज्ञ १५ मे २०१९ ला अंतराळात विराजमान 
झाला. सतत खगोलशास्त्रात ध्यानमग्न असलेला “संजय” एक वेगळेच रसायन 
होते. सर्वगुणसंपन्न कुणी असेल तर संजयच. गणित व पदार्थविज्ञान या दोन्ही 
विषयात पारंगत तर होताच पण कोणा बरोबरही मैत्री, स्नेह वृद्धिंगत करण्याचा 
हातखंडा त्याच्यातच होता. 

त्याने जुलै २०१० ला टंकलिखित केलेले “वैज्ञानिक लोक” हे पुस्तक 
आता पुस्तकरूपाने प्रकाशित होत आहे व ते सर्व विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक ठरेल. 

हे पुस्तक प्रकाशित करण्याची कल्पना सुचली होती ती डॉ. दिलीप 
आबासाहेब देशपांडेंनाच व ती पूर्णत्वास नेलीही त्यांनीच. तसेच डॉ. हेमंत वाघ, 
डॉ. माधुरी वाघ, श्री. विवेक वाघ, सौ. शुभदा वाघ व वाघ परिवारांचे सहकार्य 
लाभले. श्रीमती विजया शुक्ला यांनी पण भरपूर सहकार्य केले. या कामासाठी 
श्री. सुशांत झाडगावकर आणि श्री अभय कोलारकर यांचे बहुमोल सहाय्य लाभले. 
तसेच संजयच्या संपूर्ण मित्र मंडळाचे सहकार्य मिळाले. तसेच पुस्तक प्रकाशनासाठी 
श्री रेणुका प्रकाशनचे श्री. अभय व सौ. रेणु हरसुलकर यांचे सहकार्य मिळाले. 

यामध्ये कुठेही धन्यवादाचा प्रस्ताव मांडत नाही, कारण आपण सर्व 
डॉ. संजय मोरेश्‍वर वाघ यांच्या मित्र मंडळातलेच आहोत. 

- डॉ. सुबोध श्रीधरराव देशपांडे 


(oO) 


